मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


नंहरू [वशषपाक 
वर्ष १८ वे ] नोव्हेंबर-डिसेंबर १९६७४ [ अंक २-३ 


पंडित जबाहरलाल नेहरू प्रा. गोवधस पारीख 
: पंडित नेहरूंच्या मनातील काही टृट्ठे प्रा, ग. प्र. प्रथान 
म. गांधी आणि पं. नेहरू श्री. पु. ह. पटवधन 
पं. नेहरू आणि चीन श्री. व भ. कर्णिक 
विज्ञान आणि अध्यात्म यांचा मनोज्ञ संगम श्री. वि. म. वेडेकर 
जवाहरलाल नेहरू-णए्क कोडे की छोकान्तिका ? मानवेंद्रनाथ रॉब अनु, इं. पारीख 
पं. नेहरू आणि आर्थिक लोकशाही श्री, चंद्रप्रभा प्रभु 
नेहरूंची आंतरराष्टीय राजनीति - ___ तर्कतीथ्र लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
निधर्मी भारत रि अगेहानंद भारती अनु. डॉ. सो. इंदुमती पारीख 
पं. नेहरूंचे मरत्युपच : देशनिष्ठेच्या दिव्य आदर््ञांचे महाकाव्य प्रा. प्यारेलाल गोहेळ 
पंडिजींची समाजवादाची कल्पना प्रा. अ. मि. शहा 
कारमीर प्रश्न समीक्षक 
नेहरूंचे परराष्ट्रीय धोरण प्रा. एम, के. हाल्दर 
पं, जवाहरलाल नेहरूंची धर्माकडे बघण्याची दृष्टी श्री, आवू सेद अयृत्र 


पंडित नेहरुंच्या जीबनातीळ महत्त्वाच्या घटनांची नोंद 
बाचकांचा- पत्रव्यवहार, पुस्तक परिचय 
सारसंकळन- चिनी ब्रॉम्ब, गारत हुझ्शार, ऑक्टोगबर १९६४ ची रशियन क्रांती, 
कम्युनिस्टांचा मास्कोवर मोर्चा, 


वार्षिक वगणी  ₹. ] [ किंमत ९ रुपये 


॥॥॥॥॥॥ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


अ. 


हारा प्राज्तपाठशाळामडळ, वाई 


&े€>€9€>€>€>€>€>€><€>€>€9€3€>€9: 85 €><€>€3>€9€>€>€>€9>€>€9>€9 


0) > (ण 
९) आकर्षेक वातावरण ! मनोरम्य सजावर ! 0) 
() मनपसंत कापड ! योग्य किंमत! () 
व र ५... (६ ज़ 3 2 क 0) 
। थेत्यक कुटुबाच्या सवे गरजा भागावेणारे असे शे 
0) ७ “>. (२ क. के, पर क य यी आ वहा न ी) 
" कोहिनूर मिल्सचे लटेस्ट फॅशनचे तऱ्हेतऱ्हेचे लोकप्रिय कापड ! र 
| )) 

0 
0) 1 त नरीची न्मेह' नान ६०6०66 >&->& भु * 
छे ही शि 
९) १./& फेॅदानवरोवर १ १ *  रुवायत बाईल १ “ 
ही | क २] 9) 0 र पॉपलीनचाच » 
७ अ पाऊलपडूंद्या $ 20८ प क॑ (0) 
(0 र्क उ व आग्रह धरा, ४» ण 
1 ह 
कर - 
() क ५ शीय शी *_ 0 लौ 
टं डं प 
. धी कोहिनूर मिल्स कंपनी लि. सुंबई ' 
९) (९) 
७) टी 
- -: विक्रीकेन्हे ।-- र 
१ शका () 
र प्र कातिठाढ हाऊस, | नायगांव क्रास रोड, |, ५२३ जमशेटजी रोड, 0) 
(0 न्यूकन्सरो * टर 
७ र सुबड न, (४ मुंबई ने, २८ 0) 
९) () 
() ला () 
९) ल "ण! मनोजग एजंटस्‌: -- (0) 
() किडीक इण्हस्टीजः शि ) 
" केठीक इण्डस्टरीज लिमिटेड ० 

र 

" होम टी टं 3 त ष्‌ 
ममल डी फार, रुबईे -? र 
ह 3€4343€3€9€9€3€9€9<3 2343860 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


७2 ॥8नवभारत ९ 
“स्ट ७५ > 
०८? अमृतमहोत्सवी, > 
रके, वर्ष 893. 
टे 2900000092 4 रज 
|.) | 1 

आयू. £ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


५4 


पं. जवाहरलाल नेहरू 


मृत्यू २७॥५॥ १९९१२ 


«4 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषषपाठशाळामंडळ, वाई 


«>>> >> 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


> 


प्राक्षपाठशाळामडळ बाइ, याच मासक 


बषे अठरावे 


अंक दुसरा-तिसरा 


( महाराष्ट्र्‌ राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपाइक-मंडळ 
प्रा. वि. म. बेडेकर-- प्रा. गोवधेन पार्गीख का. संपादक 


लकककककककककककककककककककककककककक कका कक कड च कक कक कल्कककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककाका 


पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रा. गोवधेन पारीख १-१७ 
: पंडित नेहरूंच्या मनातील काही दंद्दे प्रा. ग, प्र. प्रधान र्‍ ह 
म. गांधी आणि पं. नेहरू श्री, पु. ह. पटवर्धन १५-२० 
पं. नेहरू आणि चीन श्री. व. भ. कर्णिक २१-२४ 
विज्ञान आणि अध्यात्म यांचा मनोज्ञ संगम श्री, वि. म. वेडेकर २६-३० 
जवाहरलाल नेह्रू- एक कोडे की शोकान्तिका ? मानवेंद्रनाथ रॉय - अनु. इन्दुमती पारीख ३२-३७ 
'पं. नेहरू आणि आर्थिक लोकशाही श्री, चंद्रप्रभा प्रभू ३८-४५ 
नेहरूंची आतिशषीय राजनीति तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ४६-५३ 
निधर्मी भारत अगेहानंद भारती अनु, डॉ, सौ. इंदुमती पारीख ५४-५७ 
पं नेहरूंचे मृत्युपत्र : देशनिष्ठेच्या दिव्य आदर्शाचे महाकाव्य प्रा. प्यारेलाल गोहेल ८८-६१ 
पंडितजींची समाजवादाची कल्पना प्रा. अ. मि. शहा ६२-६८ 
कारसीर प्रश्न समीक्षक ६९-७४ 
नेहरूंचे परराष्टीय धोरण प्रा. एम. के. हाल्दर ७५-८२ 
पं. जवाहरलाल नेहरूंची धर्माकडे बघण्याची दृष्टी श्री, आबू सेद अयूब ८३-९६ 
पं. नेहरूंच्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटनांची नोंद ९७-१०३ 
बाचकांचा-पत्रव्यबहार. १०४-१०६ 
पुस्तक-परिचय ट १०७-१०८ 


सारसंकळन-- चिनी बॉम्ब, भारत हुरशार | , ऑक्टोबर १९६४ ची रशियन क्रांती, १०९-११५ 
कम्युनिस्टांचा मास्कोबर मोर्चा 


वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 
हे मासिक श्री, म. शां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, घाई येथे छापून प्रा. वि. म. बेडेकर 
यांनी प्राज्ञपाठशाळामंडळ वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केळे 

पत्रव्यवहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कायकारी संपादक, ' नवभारत ? मासिक, 
: गणेश भुबन? २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नबभारत ? मासिक, 
९८.० प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि० सातारा ) 
३ चोकशी : श्री. वा. बि. कोनकर 
१८८ एफ्‌ , भीमराबवाडी, मुंबई २ 
फोन नं. २३५१४ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्यं 13. ३: विकास मूर न संर र 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


शेओणपटीचीसतीरन्ीर मांस आळ खळ आळ खा! 


र; 
शर्ट 


॥ फाझफाडशाळामंडळ घंसयाळा 
प्‌ न । 
॥ (१) धर्मकोद- व्यवहारकाण्ठ भाग १ ते ३ किंमत 
॥ साधी बांधणी ... ८०-०० 
| कापडी बांधणी ... म १०७४-०० 
प्‌ (२) धर्मकोदा - उपनिपत्काण्ड भाग १ ते र) 
व्‌ साधी बांधणी ... १५०.०० 
कापडी बांधणी ... १८२.०० 
1 (३) धमेकोादा- संस्कारकाण्ड भाग १ ला मळत ४५.०० 
कापडी बांधणी... .... ,.. ७३.०० 
प्‌ (४) मीमांसादशन | ी पा *>« ३०.०० 
र्ष (५) मीमांसाकोश ... भाग १ ते ६ २९२३०.०० 
प्‌ (६) कोपीतकिब्राह्मणारण्यकविषयकोठा ६.०० 
ष्‌ (७) बोद्ठागमार्थसंग्रहः कळ. गोळ ळल 
|. (८) हिंदुधमांची समीक्षा ( टक्ष्मणशाद्री जोशी ) द्दे 
र (९ ) वेदिक संस्कृतीचा विकास १० 
ष्‌ (१०) नवमानवतावाद २.५० 
1 (११) मानवाचा आदश ... न्य 
वै (१२) चावोक - इतिहास आणि तत्वज्ञान 
॥ ( प्रा, सदाशिव आठवले ) ३.०० 
पू (१३) गीता-प्रवेश (डॉ. गो. वि. देवस्थळी ) २.५० 
व (१४) महाराष्ट्रांतील इ"काळ ब त्यावरील उपाययोजना ] 
१ ( श्री. चा. अ. दाभोलकर ) २.०० 
टि 


पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या निधनाने भारतीय 
राजकारणातील ' नेहरूयुग ' संपळे असे वेळोवेळी म्हटले 
जाते. या विधानाचा प्रस्तुत लेखात थोडासा विचार 
करावयाचा आहे. 

पंडितजींच्या जीवनाचे एक महत्वाचे वैदिष्ट्य 
म्हणजे स्वातंत्र्यपूवे आणि स्वातंत्र्योत्तर अश्या दोन्ही 
काळात ते प्रभावी झाले हे होय. लढा आणि रचना 
अदक्या दोन्ही कार्यात चमकलेळे व्यक्तिमत्व करचितच 
आढळते. नेत्याचा राज्यकर्ता झाला की सामान्यतः 
लोकप्रियतेला ओहोटी लागायची; परंतु पंडितजींच्या 
बाबतीत मात्र उलटाच अनुभव आला, यामुळे त्यांची 
थोरवी वादातीतच म्हटली पाहिजे, युग म्हणजे त्यांचे 
जीवन, त्यांच्या प्रत्यक्ष कर्तृत्वाचा काळ असा साधा 
अर्थ घेतल्यास नेहरूंच्या निधनाने नेहरूयुग संपले या 
विधानाचा फारसा विचार करण्याची गरज दिलूक 
राहात नाही. भारतीय राजकारण या एका व्यक्ती- 
भोवती फिरत होते, ही द्वारका या एका खांत्रावस्च 
उभी होती एवढेच त्यातून सूचित होईल. जीवनाला 
“ युग) म्हणून संब्रोधण्याचे स्पष्टीकरण झाले की प्रश्न 
संपला, आणि याब्राबत नेहरूंच्या कतृत्वाविषयी मुळीच 
संदेह नाही. 

तथापि या अर्थाने * युग ? शब्दाचा वापर करीत 
असताना ते संपले म्हणजे इतिहासाचे एक पान उलटले 
गेळे आहे, आता यापुढे नवे आणि वेगळे काहीतरी 
घडावयाचे आहे, दोन पानात फारसा संत्रंध शोधण्याचे 
कारण नाही, असा ध्वनी निघतो. कालाच्या प्रवाहात, 
ऐतिहासिक घटनांच्या ओघात हे एक मर्यादित सत्य 
ठरते. प्रवाहाचे असे खंड पाडता येत नाहीत; 
घटनांना अशा प्रकारे काळाच्या कप्प्यात बंदिस्त 
करता येत नाही. यामुळे मागे जें घडले त्याचे 
परिणाम पुढील काळावर होणारच. तथापि वरील 
विधानाने या परिणामांची तात्कालिकता सूचित होत 
असते. ही तात्कालिकता जेथे नसते, उलट हे परिणाम 


न. भा, १ 


प्रा. गोवधन पारीख 


पंडित जवाहरलाल नेहरू 


चिरस्थायी स्वरूपाचे जेव्हा दिसू लागतात तेव्हा 
£ युग ? संज्ञेला निराळाच अर्थ येऊ लागतो. निधनाने 
कतृत्व संपते पण कार्य चालूच राहाते. प्राणज्योत 
मालवली असली तरी प्रकाश मात्र कायम राहील 
असे उद्गार नेहरूंनी गांधींच्या महानिर्वाण . प्रसंगी 
काढले होते; आणि अनेकांनी नेहरूंच्या निधनप्रसंगी 
नेहरूंविषयी ते पुनः काढळे आहेत; त्यांची यथार्थता 
वरील दृष्टीनेच स्पष्ट होऊ शकते. पंडितजींच्या राज- 
कीय जीवनात सातत्याने प्रेरणा देण्याचे सामर्थ्य 
आहे काय? आणि असले तर ते नेमके कद्यात आहे? 
या प्रश्नाचा ऊहापोह होणे जरूर आहे. जवाहरलाल 
नेहरूंना युगपुरुष म्हणता येईल काय हा सवाल येथे 
विचारात व्यावयाचा आहे. 

स्वातंत्र्यप्रातीपूर्वाचे पंडितजींचे राजकीय जीवन हे 
गांधीयुगाच्या आधीच सुरू झाले. त्याचा आरंभ 
१९१२ साली त्यांच्या बांकीपूर कॉँग्रेस अधिवेशनातील 
उपस्थितीपासून झाला, १९१३ साली ते “ संयुक्त प्रांत 
कॉँग्रेस संघटनेत ” सामील झाले. तथापि १९१७ पर्यंत 
त्यांनी राजकारणात खराखुरा प्रवेशा केलाच नाही 
असे म्हणता येईल. त्यावर्षी जून महिन्यात बेझंट 
बाईंना स्थानवद्ध करण्यात आले; आणि पंडितजींनी 
राजकारणात उडी घेतली. होमरूल लीगच्या अलाहा- 
बाद शाखेची स्थापना करून ते तिचे सरचिटणीस झाले. 
तथापि लांच्या जीवनात खरी क्रांती झाली जालियन- 
वाला बागेच्या हत्त्याकांडामुळेच, गांधींचे नेतृत्व 
त्यांनी स्वीकारळे आणि सुमारे दीड वषांच्या तौत्र 
मतभेदानंतर आपल्या तेजस्वी पित्याचेही त्या दिदोने 
मन वळवले, १९२१ च्या सत्याग्रह आंदोलनात 
दोघांनाही प्रथम अटक झाली, 

अशा प्रकारे स्वातंत्र्यप्राप्ती पूर्वीचे पंडितजींचे सुमारे 
पंचबीस वर्षांचे राजकीय जीवन गांधीयुगात व्यतीत 
झाले. याच काळातील आरंभीच्या पाचसात वर्षांत 
त्यांना अखिळ भारतीय कीतींचे स्थान मिळाले. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


खं 


(शि. 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


विद्यार्थीदशेतच समाजवादी विचारांचे काहीसे आक- 
घेण निर्माण झाले होते; त्याला १९२७ च्या सोविएट 
रशियाच्या भेटीने. नवा उजाळा आला. राष्ट्रवादी 
भूमिका प्रथमपासून होतीच. तिचे जहाल स्वरूप 
हळूहळू प्रकट होत गेले, या जहाल भूमिकेमुळे गांधींशी 
झाळेळे मतभेद कॉग्रेस संघटनेने संपूणे स्वातंत्र्याचे 
एकमताने ध्येय मान्य केल्यानंतर मिटले; आणि 
गांधींच्या नेतृत्वाच्या आकर्षणाचे स्थान गांधीवादाच्या 
मनावरील पकडीने घेतले, स्वातंतर्यपूवे काळात पंडित- 
जींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा स्वातंत्र्य आंदोलनावर ठसा 
उमटला खरा, पण तो मुख्यतः गांधीवादाच्या व राष्ट्र 
वादाच्या पाश्वेभूमीवरच. त्यांचे वैचारिक जीवन या 
पाश्चभूमीशी सवस्वी संवादी होते अस नाही. किंत्रहुना 
ते तसे नसल्यामुळे निर्माण होणारा मनातील संदेह 
त्यांनी वेळोवेळी प्रकटही केला होता. या पार्श्वंभूमीशी 
ते एकरूप कधीही झाले नाहीत. परंतु तिच्यापासून 
अल्गही झाले नाहीत. त्यांना काहीसे स्वतंत्र मानाचे 
स्थान होते; इतरांपेक्षा ते वेगळे आहेतसे वाटे. इतरां- 
विषयी विशेष्र आदर नसलेले देखील त्यांच्याकडे 
आकर्षिले जात. यामुळे अनेक आधुनिक विचारांच्या 
तरुणांना राष्ट्रीय आंदोलनाकडे आकर्षित करण्याचे 
काम त्यांनी केळे. गांधींब्यतिस्क्ति दुसरे अशा प्रकास्चे 
प्रभावी व्यक्तिमत्त्व राष्ट्रीय आंदोलनात नव्हतेच. 
सुभाषत्राबू बंडखोरीमुळे बाजूला गेळे, राजाजी 
वास्तव दृष्टिकोणामुळे मागे पडले, मानवेंद्रनाथ रॉय 
उद्यीरा आले व निष्ठा, वैचारिक प्रख्ररता व त्यानुसार 
वर्तन यामुळे प्रभावळीत येण्यापूर्वीच बाहेर पडले, 
चौकटीत चमकले नेहरूच. त्या चौकटीच्या मर्यादा 
कोणर्‍याही निर्णायक प्रसंगी त्यांनी ओलांडल्या नाहीत. 

असे असूनही पंडितजींविषयी वेगळाच आदर 
निर्माण होण्याचे एक कारण म्हणजे त्यांचे काहीसे 
स्वतेत्र व्यक्तिमत्व होय, यामुळेच स्वातंत्र्यपूये काळा- 
तील कॉंग्रेसमधीळ काही प्रव्त्तीचे श्रेय पंडितजींकडेच 
जाते. राजकीय ध्येयाला अधिक जहाल स्वरूप देण्याचे 
कार्य पंडितजींचेच. “' डोमिनियन स्टेटस ” ऐवजी 
संपूर्ण स्वातंत्र्य हे थ्येय मान्य होण्याला मुख्यत्वे त्यांचेच 
प्रयत्न जब्राबदार होते, थ्येयवाद प्रखर झाल्यामुळे 
गांधीवादातील साधनांत्राबतच्या आग्रहाविषयी त्यांना 
शंका येई, परंतु कोणत्याही निर्णायक प्रसंगी त्यानी 


गांधीवादाला बाध येऊ दिला नाही. थोड्याफार 
प्रमाणात का होईना पण राजकीय ध्येय्राचा सामाजिक 
आदाय स्पष्ट करण्याचे कॉंग्रेसमधील प्रयत्नही पंडित- 
जींचेच. कराची अधिवेशनातील मूलभूत हक्कांचा ठराव, 
फेजपूरचा शेतीसुधारणेचा कार्यक्रम हे त्यांच्याच प्रय- 
त्नांचे परिणाम, समाजवादाचा कॉँग्रेस व्यासपीठावरून 
हिरीरीने पुरस्कार करणारे पंडितजीच. पण येथही 
त्यानी आपली भूमिका राष्ट्रीय ऐक्याला तडा जाईल 

इतपत कधीच ताणली नाही; किंबा सरळ वर्गविग्रहाचा 
पाठपुरावाही केला नाही. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा 
अर्थ जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर्च लावला 
पाहिजे ही जाणीव कॉंग्रेसमध्ये निर्माण करण्याचे प्रयत्नही 
पैडितजींचेच. अँबिसिनिया, स्पेन, चीन इ» राष्ट्रांतून 
आपलीच लढाई लढली जात आहे असे कॉंग्रेसच्या 
व्यासपीठावरून स्पष्टपणे सांगणारा हा नेता. तथापि 
हसऱ्या महायुद्धात मात्र त्यान राष्ट्रीय दृष्टिकोणालाच 
महत्व दिळे आणि आंतरराष्रवाद्‌ त्याच्या आड येऊ 
दिला नाही. तात्पय, चोकटीत चमकणारे असेच हे 
नेतृत्व होते असे ग्हणण्यास हरकत नाही. राष्ट्रवादाला 
गांधीवादाच्या मर्यादा होत्या. समाजवादाला राष्ट- 
वादाच्या मर्यादा होत्या. आंतररा ऱ् 
पुष्टी देणारा होता. 


या मर्यादांमुळे निर्णायक प्रसंगी विचार व कृती यात 
अंतर पडत आहेसे वाटे, सवौना आद्या वाटायची 
पण समाधान मात्र फारसे कोणाचेच होत नसे. विचारात 


गगनाला गवसणी घालणारी भरारी दिसे, पण कृतीत 
संशय निर्माण होई, पाऊळ अडखळत आहेसे वाटे, 


सवच भूमिकात अंदासत्याचा साक्षाकार होऊ लागे. 
आरंभी ठामपणाने मांडलेल्या विचारात नेतर अडचणी 
सू हागत, आरकावे व खाचाखोचांचा प्रत्यय येई, 
यामुळे पंडितजींना हवे आहे तरी काय असा अनेकांना 
प्र्न पडे; केवळ टीकाकार्च नःहत तर स्नेही देखील 
गांधळात पडत. भारतीय राजकारणातील हॅम्लेट? हे 
त्यांचे वणन देखील त्याच काळातले, तात्पय, त्यांच्या 


ती ग्रहीत धरून चालणे 


ट्रवाद राष्ट्रवादाळाच 


भूमिकेविषयी प्रश्नच असायचा; 
कोणासही शक्‍य नव्हते. 
पाडतजींना अमर्याद लोकप्रियता प्राप्त झाली. जन- 


प्रेमाबद्दल पंडितजींनी 
व्यक्त केली आहे. त्यांच्या 


तेने आपणांबर केलल्या अलोट 
स्वत: अनेकवार कृतज्ञता 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पंडित जवाहरलाल नेहरू 


व्यक्तिमत्वाचे अनेक महत्वाचे पेू होते, थोर नेता; 
खंदा लढवय्या; लेखक; रसिक; काव्याचा भोक्ता नि 
विज्ञानाचा पुरस्कर्ता; हसतमुख, राजबिंडे रूप; मोकळा 
स्वभाव; अत्यंत प्रगल्भ व सुसंस्कृत भावनिक जीवन; 
उमरावी राहाणी; अक्का कितीतरी कारणास्तव निर- 
निराळ्या थरातील निरनिराळ्या लोकांना त्यांच्या- 
विषयी आकर्षेण वाटे. सामान्य जनतेचे तर ते 
एकमेव “ बाददाहा'च होते. परंतु सामान्य माणसास 
त्यांच्या ठिकाणी आपले प्रतित्रिंञञ कधीकाळी दिसले 
की नाही हा एक प्रश्नन आहे. मला वाटते, 
जनतेपासून ते नेहमीच दूर होते; आणि त्या अंतरातच 
त्यांच्या विषयीचे आकषण होते. हिमालयाच्या उच्ञुंग 
शिखराचे ते आकर्षण होते. कधीच जिथे पोहोचता 
यावयाचे नाही अश्या स्थानाचे ते आकरषेण होते. 
या आकपषणात भ्रमनिरासाचा संभवच मुळी कमी. 
उलट, त्या दिखराकडे पाहाताना सभोवतालच्या 
खाचखळग्यांचा मुळी विसरच पडायचा, त्यांच्या 
विचारांची भरारी पहावी आणि आपले कृतीचे 
दोबैल्य विसरावे हीच अनेकाची तऱ्हा. त्यांच्या इच्छे- 
विरुद्ध काहीही झाले नाही हे खरे. पण त्यांच्या 
विचारांशी व भावभावनाशी कितीजण सहमत होत 
होते हा एक प्रश्नच आहे. 

स्वातंत्र्यपू्वे काळातीळ पंडितजोंच्या कतृत्वाचा 
काळ हा साम्यत्रादाच्या उदयाचा काळ होता. जगातील 
अनेक्र थोर थोर विचारवंत या विचाराकडे आकार्षिले 
जात होते. सोविएट क्रांतीपळे एक नवी आक्शा 
निर्माण झाली होती. पंडितजींचे संवेदनशील मनही 
तिकडे आकर्षित झाळे असल्यास नवल नाही. 
कॉंग्रेसच्या व्यासपीठावरून हा विचार मांडणारे पंडित- 
जीच. गांधीवादाच्या मर्वादा सांभाळून त्याकडे 
जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. हे मर्यादित स्वरूपातच- 
]शाक्य होते यामुळे त्याना एक प्रकारची खंत 
वाटत आहे की काय अशी डाका येई . आपल्या 
वतैनाचा विचार करताना अनेक वेळा ते साम्यवादाचा 
तुळाद्‌ंड वापरीत असावेत असे वाटे. यामुळे करियेक 
वेळा सकद्ददीनी आकप्रेक पण वस्तुस्थितीशी संजंध 
नसणारे मार्गही ते पुढे मांडीत. उदाहरणाथ, परकीय 
राज्यसत्तेची पकड पक्की असतानाच नॅशनल प्लॅनिंग 
कमिटीचा त्यांनी उभा केलेला संसार, अनेक 


उपसमित्या नेमल्या गेल्या. आर्थिक जीवनाच्या 
निरनिराळ्या क्षेत्रात विकास कसा करायचा याविषयी 
खल होऊन कित्येक अहवालही प्रसिद्ध झाले. या सर्व 
कामाकडे पुनः कोणी डुंकूनही पाहिले नाही हे 
प्रसिद्ध आहे. आणि सहकार्‍्यांनीही बहुधा हे एक 
खूळ आहे असे समजून तिकडे फारसे लक्ष दिळे नसावे. 
ह्विराष्ट्रवादाच्या राजकारणाचे दुसरे उदाहरण. एकीकडे 
फाळणीचे राजकारण जोरात होते आणि दुसरीकडे 
पंडितजी मुसलमान जनतेशी संपत साधण्याच्या गोष्टी 
बोलत होते. येथील सामान्य जनतेच्या मनावर धर्माचा 
विलक्षण पगडा यामुळे हा मार्ग यशस्वी होणे अराक्य 
होते. राजाजींनी हे ओळखले आणि समझोता करून 
हा प्रश्न मिटवावा अशी भूमिका घेतली. पण पंडित- 
जींना ते मुळीच पटले नाही. पुण्याच्या अ, भा. कॉ. 
कमिटीच्या त्रेठकीत दोघांचा उडाळेला खटका प्रसिद्ध 
आहे. धम, जाति, इत्यादीपेक्षा आर्थिक हितसंत्रंध हे 
अधिक प्रभावी ठरू दाकतील अशी पंडितजींची श्रद्धा 
होती, पुढे अनुभव मात्र वेगळाच आला. असो. 

तथापि कोणत्याही घटनांचा पंडितजींच्या लोक- 
प्रियतेवर मात्र मुळीच परिणाम झाला नाही. गांधींनी 
त्याना आपले राजकीय वारस म्हणून केव्हाच जाहीर 
केले होते आणि लोकही त्यांच्याकडे त्याच अपेक्षेने पहात 
होते. तथापि प्रत्यक्ष लढ्याचे नेतृत्व करीत असताना 
देखील पंडितजींनी संघटनकार्याकडे फारसे कधीच 
लक्ष दिले नाही. यामुळे प्रत्यक्ष संघटनेपासून ते काहीसे 
दूरच होते. आणि हे कार्य सांभाळणारे मातव्बर 
सहकारीही नेत्यांच्या प्रभावळीत होते. पंडितजींची 
अमर्याद लोकप्रियता हाच त्यांचा मोलाचा आधार; 
एरबी ते एकाकीच होते. ही लोकप्रियता संघटनेसाठी 
अत्यावदयक असल्याने अपम्रपूजेचा मान त्यांच्याकडे 
जाई. पण तिच्यामुळे इतरांच्या मनात अनेकदा हेवा 
वा मत्सर तर निर्माण होणार नाही ना अशीही भीती 
वाटे, पहिळे असले तरी पंडितजी तुल्यबळ सहकाऱ्यांतच 
पहिळे होते. यामुळे पुढे काय याविषयी चिंता वाटे. 
त्यांचे ब त्यांच्या सहकाऱ्यांचे अनेक बाबतीत मतभेद 
असल्याचाही गवगवा होता. 

१९३७ च्या निवडणुकांनंतर फाळणीच्या राज- 
कारणाला प्रारंभ झाला व भारतीय राष्ट्रवाद अडचणीत 
सापडला, धमातील अध्यात्म व नीतितस्वे यावर भर 


ह. 
2. क] 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्रा्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


देऊन धार्मिक अधिष्ठानावर्न मानवी समता प्रतिपादन 
करणारा व हिंदु मुसलमान ऐक्य घडवून आणू पहा- 
णारा गांधींचा मार्ग निष्प्रम ठरला होता. आणि 
पंडितजींनी दर्शविलेला जनतासंपर्कांचा उपायही 
फसला होता. द्िराष्ट्रवादाच्या राजकारणाने एक 
भयेकर राजकीय कोंडी निर्माण होत होती. तिच्यातून 
बाहेर पडणे प्रत्यही कठीण होत होते. अखेरीस या 
जहाल राष्ट्रवादी नेत्याला फाळणीला मान्यता द्यावी 
लागली. राष्ट्रीय आंदोलनाचा सर्वात मोलाचा, 
विजयाचा क्षण हा अरा प्रकारे पराभवाचाही क्षण होता. 
फाळणीतून हजारोंच संसार उध्वस्त झाले, लक्षावधी 
निर्वासित बनले, सवेत्र भावनांचा भडका उडाला. 
गुण्यागोविंदाने एकत्र राहणारी माणसे क्षणात एक- 
मेकांच्या जीवावर उठली. सर्व प्रकारच्या युद्धात 
अल्येत भयावह म्हणजे यादवी युद्ध, त्याच्या खायीत 
सारे राष्ट्र लोटळे जाते की काय अक्ी भीती निर्माण 
झाली. 


याच क्षणी गांधीची नैतिकता व नेहरूंची मानवता 
याचा उत्कृष्ट प्रत्यय राष्ट्राला आला, पंचवीस वर्षाच्या 
प्रयत्नांनी जे साधले नाही ते ऐक्य साधण्यासाठी 
राष्ट्रपित्याने सर्वस्व पणाळा ठढावळे आणि अखेरीस 
होतात्म्य पत्करळे, आणि त्याच ऐक्याच्या शोधात 
सुरक्षिततेची, जीवाची यत्किंचितही तमा न बाळगता 
पंतप्रधान राजधानीच्या रस्य़ारस्त्यातून प्रश्षुग्व जमा- 
वाला शांत करीत भटकू लागले. पंडितजीचे हे दरान 
अगदी भिन्न होते; त्यात त्यांच्या जनतेवरील अलोट 
प्रेमाचा साक्षात्कार होता. माणुसकीचा तो एक उत्कट 
आविष्कार होता. दुभंगळेळी मने सांधण्याची नैतिक 
हिंमत त्यात होती; भंगलेल्या संसारांना दिलासा होता; 
पराभूत मनोव्रत्तीने सर्वनाशास उद्युक्त झालेल्या प्रक्षव्ध 
माथफिरूना पुनः कह्यात आणण्याचे सामर्थ्य होते. 
दंडसामर्थ्याने जे कधीही साधले नसते ते या नेत्याच्या 
जनतेवरील अलोट प्रेमाने दाय झाले, राष्ट्राला त्या क्षणी 
पंडितजी जसे दिसले तसे ते पुनः कधीच दिसले नाहीत; 
परंतु फक्त तेच दिसले, अन्य कोणीही दिसला नाही; 
आणि तेच शांत करू शकले, अन्य कोणीही करू 
दकला नसता. गांधींचे खरे वारस नेहरूच याचा प्रत्यय 
देणारा तो क्षण होता. दुरून आकर्षित करणाऱ्या 
उत्तुंग शिखराचे सर्वांना सावली देणाऱ्या महान वट- 


वृक्षात रूपांतर त्या क्षणी झाले, आगि पंडितजींच्या 
राष्ट्रनिर्माण कार्याला आरंभ झाला, 

राष्ट्रनिर्माणाचे कार्य पंडितजींनी अखेरपर्यंत केले 
त्यांच्या सतरा वर्षांच्या कारकीर्दीतील घडामोडी वा 
तिची फलश्षती यांचा येथे सविस्तर विचार करावयाचा 
नाही. वास्तविक या घटनांच्या आपण इतके जवळ 
आहोत की त्यांच्याविषयी वस्तुनिष्ठ रीतीने विचार 
करणे देखील अत्यंत कठिण आहे. एका परीने हा 
विषय समकालीनांनी हाताळण्याऐवजी भावी इतिहास- 
कारांवर्च तो सोपवणे अधिक श्रेयस्कर ठरते. हे सामा- 
न्यत: मान्य करूनही आज त्याविषयी लिहिण्याची 
आवड्यकता निर्माण झाली आहे असे म्हणावे लागते. 
एक म्हणजे पंडितजी काळ होते आणि आज नाहीत 
या घटनेविषयी समकालळीनांची प्रतिक्रिया व्यक्त होणे 
अपरिहाये आहे. आरंभी या प्रतिक्रियांतून दुःखाची 
भावना व्यक्त झाली असली तरी नंतर मात्र तिच्यातून 
विविध प्रकारचे विचार वर येऊ लागले, आणि असे 
होताच ज्यांनी त्यांचे कधीही ऐकले नाही, अनुया- 
यित्वाचा ज्यांच्यावर कोणीही सहसा आरोप करणार 


नाही असे लोक पंडितजींविषयींच्या एकनिप्ठतेची 
ठेकेदारी मिखू लागले 


असून “ अमूक त्यांच्या धोरणा- 
उतार नाही”, “ तमुक त्यांच्या भूमिकेविरुद्ध आहे", 
अशा प्रकारची हाकाटी करताना दिसत आहेत, यामुळे 
समकाळीनांनाही त्यांच्या कार्याविषयी विचार करणे 
नश्‍्यक झाले आहे, दुसरे म्हणजे अलोट लोकप्रियता 
“आडप्यमर उपमोगणारा हा नेता जाताच अत्यंत अन- 
पक्षित स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागल्या 
आहेत. जणु काही स्वातंत्र्योत्तर काळातील गेली 
सतरा वर्षे अगदी व्यथच गेली असे म्हणणारे काही 
दसतात, लोक पंडितजींना विसरले अश्ी भोती काहींना 
राटते. पंडितजींचे यश पंडितजींबरोबरच- किंबहुना ते 
नाण्याच्या आधीच-ल्याला गेळे असे कोणी सुचवतात. 
 प्ेतिक्रियात तथ्य नाही उलट सकृदृर्दानी या 
प्रतिक्रिया बास्तव वाटतात. तथापि ही वास्तवता 
आमच्या भावनात्मक जीवनाचा विलक्षण उथळपणा 
रशावेणारी असल्याने अत्यंत खेदजनक म्हटली पाहिजे. 
पयत ज्यांच्याविषयी अलोट भक्ती व प्रेम व्यक्त 
होत होते ते इहेस्थ नाहीसे होताच सर्वञ त्यांच्याविषयी 
उदासीनता दिसू लागावी हे एक आश्रचयेच म्हटले 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


हि. 
द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


पंडित जवाहरलाल नेहरू 


पाहिजे. याचा उलगडा होणेही जरूर आहे, असे 
वाटते. 

पंडितजींची अमोळ आणि सातत्याने प्रेरणा देऊ 
ठाकेलळ अशी देणगी म्हणजे आजची भारतीय लोक- 
शाही ही होय. स्वातंत्र्यप्रासतीनंतर स्थापन झालेल्या 
मंत्रीमंडळात त्यांचे अनन्यसाधारण स्थान होते; सारे 
: कतुमकतुम्‌? सामथ्ये त्यांच्याठिकाणी एकवटले होते. 
अवघ्या तीन वषांत सरदार पटेल गेल्यानंतर तर 
पंडितजी करतील ती पूर्वदिशा अज्लीच अवस्था होती. 
यामुळे सर्वाधिकार हाती व्याबयाचे म्हटल्यास त्यांच्या 
मार्गात कसलीही अडचण नव्हती, कोणाचाही प्रतिकार 
होण्याचा संभव नव्हता. किंत्रहुना फाळणीने दुखाव- 
लेल्या अंतःकरणांनी “ आता तरी समथ बनण्याचे 
प्रयत्न आपण करावयास नकोत काय १ ” असे म्हणत 
अक्षा प्रयत्नाला पाठिंब्राच दिला असता. भारतीय 
जनमानसाला त्या दिशेने कलाटणी देण्याचे काम 
पंडितजींना सहज लीलेने करता आले असते. पंडित- 
जींच्या सतरा वर्षाच्या कारकीदींबरद्दळ कोणतीही टीका 
होवो वा कितीही प्रमाद दाखवले जावोत, परंतु या एका 
अमोल ठेव्याबद्दळ भारतीय जनतेला त्यांचे कायमचे 
क्रणी राहावे लांगेळ यात मुळीच संदाय नाही. त्यांच्या 
सभोवतालच्या वातावरणाकडे क्षणभर नजर टाकल्यास 
त्यांच्या अलोकिकतेची क्षणाधीत साक्ष पटल्या- 
वाचून राहात नाही, त्रारीकसारीक स्थानांचा देखील 
केफ चढणारे, सत्तेचा अमर्याद हव्यास धरणारे व वेळी- 
अवेळी योग्यायोग्यरीतीने तिचा वापर करणारे, अमर्याद 
सत्तास्पर्धेत अहर्निया अडकलेळे शेकडो लहानमोठे 
हुकूमशहा त्यांच्या सभोवती सतत वावरत होते; 
आणि त्या सवांच्या मध्ये उमा असलेला हा ' शाहेन- 
शहा ' लोकशाहीचा संदेरा देत होता, तिचा 
पाया घालण्याचा प्रमत्न करीत होता. त्यांच्या 
विचारांशी व भावनांशी समरस होणारे अपवादभूतच 
होते; पाठिंब्रा सारेच देत होते पण जाणीबयुक्त पाठिंबा 
देणारे क्वचितच दिसत. मात्र, त्यांच्या निषठ्ठेविषरयी 
कोणालाही-अगदी कट्टर विरोधकालाही-दंका नव्हती. 
पंडितजी हे केवळ पक्षनेते नसून राष्ट्रनेते आहेत अशी 
ग्वाही विरोधकही देत; आणि यामुळेच प्रभावी विरोधी 
पक्ष निर्माण होण्यासाठी त्यानी साहाय्य करावे असे 
आजंवून सांगत हे प्रसिद्ध आहे. 


अनुक्रमणिका 


षु 


लोकशाहीच्या दिशेने पडलेळे पहिळे महत्वाचे 
पाऊल म्हणज भारतीय राज्यघटना हे होय. राज्यघटनेची 
चर्चा येथे प्रस्तुत नसली तरी तिची दोनतीन 
वैशिष्टये मात्र नमूद करणे आवदयक आहे. एक 
म्हणज एकराष्ट्रीयत्वाच्या भावनेची तिच्यात झालेली 
अभिव्यक्ती हे होय, भारतीय राज्यघटना 'ही संयुक्त 
( फेडरल ) प्रजासत्ताकाची राज्यघटना असली तरी 
प्रांतांच्या भौगोलिक सीमांना तिच्यात मुळीच महत्व 
नाही. या सीमा संसदेला हव्या तेव्हा हव्या तशा बद- 
लता येतील, भारताचा नक्राशा संसदेने आडव्या ठभ्या 
कशाही रेघा मारून बदलावा अशा प्रकारचा अधिकार 
घटनेने संसदेला दिला आहे. आणि याच्याज्ञीच 
संत्रेंधित अशी दुसरी गोष्ट म्हणजे एकाच प्रकारचे 
म्हणजे केवळ भारतीय नागरीकत्व घटनेने मान्य केले 
आहे ही होय. संयुक्त प्रजासत्ताकाचे व प्रांताचे अशा 
दोन प्रकारच्या नागरीकत्वाची कल्पना तिच्यात नाही. 
त्यात्ररोबरच अत्यंत व्यापक स्वरूपाचे नागरिकांचे मूल- 
भूत हक्क तिच्यात अंतभुंत करण्यात आले असल्याने 
नागरीक स्वातंत्र्याला घटनात्मक संरक्षण देण्यात 
आले आहे. घटनेचे स्वरूप संसदीय लोकशाहीचे 
आहे. संयुक्त राज्यघटना असूनही राज्यसभेचे 
स्वरूप ठरविताना घटकराज्यांना समान प्रतिनिधित्व 
देण्याची कल्पना तिच्यात नाही. न्यायदानाचे अत्राधित 
स्वातंत्र्य आणि सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची तरतूद यांनाही 
घटनेत स्थान आहे. तातर्य, लोकशाही म्हणूनच 
स्वतंत्र भारताचा राष्ट्रीय विकास व्हावा अशीच ही 
घटना आहे. 

राज्यघटनेचे श्रेय केवळ पंडितजींना देता येइल 
काय ? असा प्रश्न यावर निर्माण होऊ दाकेळ, आणि 
तो यथाथेही आहे. राज्यघटनेचा आराखडा तयार 
करण्याचे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंत्रेडकर यांना दिले 
जाते; आणि तिचे स्वरूप निश्चित करण्याचे कामी 
अनेकांचे प्रयत्न उपयोगी पडले हेही प्रसिद्ध आहे. 
तथापि घटनासमितीत पंडितजी ही अश्टी एक शाक्ति 
होती की जिला मनात आणल्यास घटनेचे स्वरूप बद्‌- 
लणे अदाक्य नव्हते, तात्पर्य, घटनेला राजकीय सँंक्दान 
देणार्‍या व्यक्तींमध्ये पंडितजींची प्रामुख्याने गणना 
करावी लागेळ, आणि राज्यघटनेच्या बाबतीत हीच 
खरी महत्वाची गोष्ट आहे. यामुळेच तिला स्थैर्य प्राप्त 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


७५ 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत . 


झाले हेही उघंड आहे, पंडितजींनी केवळ लोकशाही 
घटनाच निर्माण करण्यास सहाय्य केले इतकेच नऱ्हे तर 
आपल्या सतरा वर्षाच्या कारीदींतील प्रत्यक्ष आच- 
रणाने व राजकीय व्यवहाराने तिला मजबुती आण- 
ण्याचा प्रयत्न केला असे म्हटले पाहिजे. 

या दृष्टीने राज्यघटनेच्या निर्मितीप्रमाणेच ती तयार 
केल्यानंतरचा प्रत्यक्ष व्यवहार हाही महत्वाचा म्हणावयास 
पाहिजे. भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही. 
ती कितपत टिकू शकेल यावद्दळ सर्वांनाच स्वाभा- 
विकपण थोडीफार शंका वाटे, घटना प्रयक्ष तयार 
करणारे डॉं. बाब्रासाहेव आंब्रेडकर यांनी आमची 
लोकद्याही ही केवळ दिखाऊ स्वरूपाची आहे अशा 
अर्थाचे उद्गार काढल्याचे प्रसिद्ध आहे. असे असूनर्ह 
पंडितजींचे सर्वे प्रयत्न लोकशाहीला स्थेय प्राप्त 
होण्याच्या दिशेनेच होत राहिले हे कोणासही मान्य 
करावे लागेल, या सतरा वष्रीत तीन सावंत्रिक 
निवडणुका खुल्या, स्वतंत्र ब शांततापूर्ण वातावरणात पार 
पडल्या. पंडितजी व त्यांचा पक्ष यावर टीका झाली; 
त्यांना आव्हानही दिले गेळे व प्रसंगी ते यदास्वीही 
झाले, केरळ, ओरिसा, महाराष्ट्र इ० उदाहरणे था 
संदर्भात नमृद करण्यासारखी आहेत. तथापि अडचणीत 
सांपडल्यानंतर देखीळ या वातावरणाला मुरड घालण्याचा 
प्रवत्न पोडितजींनी कधीही केला नाही. निवडणुकीत 
स्वतः पंडितजींना देखील प्रवर विरोध झाला, परंतु 
पंडितजींनी कोणाही व्यक्तीविरुद्ध राज्यसत्तेचा उपयोग 
करण्याचे मनात आणले नाही, अगदी अलीकडे 
पान कराव्या लागलेल्या गोव्यांतील हालाहलाचे ताजे 
उदाहरण हेच दशेविणारे आहे. त्याबरोबरच सत्तेचे 
विकेंद्रीकरण, सहकारी आंदोलनाची वाढ व त्याचे 
स्वातंत्र्य अत्राधित राखण्याचे प्रयत्न, घटनेतील म 
हक्कांची बूज राखण्याचा प्रयत्न, सर्व प्रकारच्या विरोधी 
पक्षाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचे प्रयत्न ३० इतरही 
कितीतरी गोष्टी या संदर्भात नमूद करता येण्यासारख्या 
आहेत. पंडितजींच्या कारकीर्दीच्या उत्तरार्धात तर 
मागासलेल्या राष्ट्रातील संसदीय लोकशाही 


रो 1 भराभर 
ढासळू लागली होती. आणि त्यामुळे भारतातही 


या घटनेचे पडसाद म्हणून पाश्चात्य पद्धतीची ही 
संसदीय लोकद्याही आमच्या येथे रज शकणार नाही 
असे अभिप्राय व्यक्त होऊ लागले होते. मूलगामी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


( बेसिक ) लोकशाही, मागदार्श्त ( गायडेड ) लोक-- 
शाही इ. पर्यायाविषयी कुतूहळ व्यक्त होऊ लागले 
होते. पण यामुळे पंडितजींची निष्ठा मात्र मुळीच 
ढळली नाही हे प्रसिद्ध आहे. 

लोकशाहीलाच बळकटी आणण्याच्या हेतने पंडित- 
जींनी आरंमिलेळे कार्य आणली दोन दृष्टींनी उछेखनीय 
आहे. एक म्हणजे त्यांनी पुरस्कारडेली ऐहिक राज्याची 
कल्पना; आणि दुसरी म्हणजे आर्थिक नियोजनाला 
त्यानी दिलेली चालना. फाळणीमुळे राजकीय प्र्न सुटला 
नाही हे उघड आहे. देशातील हिंदू व मुसलमान या 
दोन जमाती नसून ती दोन राष्ट्र आहेत; आणि म्हणून 
सत्तासंक्रमणाच्या वेळी देशात दोन खतंत्र राष्ट्राची 
उभारणी होणे आवश्‍यक आहे ही भारतीय मुसलमानांची 


ट> 


भमका फाळर्णास जत्राबदार ठरली. प्रथम गांधींनी 
धार्मिक अधिठ्ठानावरून या दोन जमातींना एकत्र 
ण्याचा प्रयत्न केला, आणि नंतर पंडितजींनी आर्थिक- 
हितसंबंधाचा आधार घेऊन ऐक्य साधू पाहिले. 
तथा हे दोन्ही प्रयत्न फसले, फाळणी झाली. तरी- 


खील भारतात मुसलमान जमात प्रचंड संख्येने होतीच. 
यामुळे 


भारताच्या भावी विकासाच्या दृष्टीने या दोन 
जमाती गुण्यागोविंदाने एकत्र राहिल्याच पाहिजेत ही 
गरज कायमच होती. आणि ती पूण करण्याच्या हेतूने 
गाधांचे वारसदार म्ह 
निधर्मी किंवा ऐहिक 


णून समजले गेलेळे पंडितजी 
ं राज्याच्या भूमिकेवर गेले. 
नाक आधुनिक उदारमतवादी व बुद्धिवादी विचारांचा 
हा विजय होता. या राष्ट्रातील धार्मिक, जातीय, 
भापिक इ. भेदाभेदांच्या पाश्चंभूमीवर ऐक्य साधायचे 
न्हट्ल्यास सर्वांची सामान्य मानवता हेच अधिष्ठान 
*हणून स्वीकारणे शकय व इष्ट होते, आणि तीच 
भूमिका पंडितजींनी पुढे मांडली हे स्वाभाविकच 
इटे पाहिजे, परंतु फाळणीच्या संदर्भांत ती पुढे 
ळत: एक असामान्य घेर्याचेच काम होते हे मात्र, 
मान्य केळे पाहिजे, 
_ तथापि घेर्याचे असठे तरी 
हण्याच्या दृष्टीने मात्र ते एक अत्यंत 
पाइतजींना या विषयीची जाणीव होर्त 
राष्ट्रीय ऐक्याला बाध आणू पाहाण 
राळ्या प्रवत्तींचे अधिष्ठान एक 
होते. अपवादच करायचा झाला त 


प्रत्यक्षात साध्य. 
कठिण काम होते. 
गी हे उघड आहे. 
र्‍या सर्वच निर- 
॥ परीने धार्मिकच 
र तो भाषेचा करता 


संगणकीकृत 


पंडित जबाहरलाल नेहरू 


येइल, परंतु निरनिराळ्या भाषा यादेखील, त्यात 
उपलब्ध असलेल्या वैचा रिक संपदेच्या दृष्टीने बोलायचे 
झाल्यास, धार्मिक विचारांच्याच वाहनस्वरूप आहेत. 
आधुनिक विचारांचा त्यांना थोडाबहुत वास असला 
तरी त्यांचे हृदयाला मिडणागे, भावनिक जीवनाला 
हेलावणारे, लक्षावधी लोकांना कार्यप्रवण करणारे 
सामर्थ्य त्यांच्यातून अभिव्यक्त होणाऱ्या धार्मिक 
आडायामुळेच त्यांच्यात आहे यात शका नाही. भारतीय 
भाषा अप्रगल्म आहेत असे म्हटले जाते; आणि याला 
“ तंत्रविद्या वा आधुनिक विज्ञान ही हबीतर परकीय 
भाषेतून शिकावीत ” अक्या स्वरूपाचे उत्तरही दिले 
जाते. तथापि या क्षेत्राचा परकीय भाषांतून आविष्कार 
होण्यासाठी तेथे प्रथम अत्यंत मूलभूत स्वरूपाची 
वैचारिक क्रांती घडली ही जाणीव या उत्तरांतून 
अनकवेळा निसटत. आणि य्रा उलट, बहुतेक वेळा 
-झानाच्या इतर क्षेत्राच्या बाबतीत तरी आमच्या भाषा 
अन्य कोणत्याही भाषरेइतक्याच पुढारलेल्या आहेत 
असेच सूचित करण्याचा हेतू असतो यात शांका नाही. 
हा समज भ्रामक आहे असे मला नम्रपणे सुचवावयाचे 
आहे. भाषांचा विक्रास मानवी क्रिया-प्रक्रियातूनच 
होत असतो. विज्ञानाव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रात यानी 
आधुनिक स्वरूप धारण केळे आहे असे म्हणणे घाड- 
साचेच होईल. आधुनिकतेचा साज त्यांनी धारण 
केलेला आढळतो; पण गाभा मात्र धार्मिकतेचाच ! 
नवविचारांचे वाहन म्हणून अप्रगल्भ भाषांचा 
उपयोग करणारा एक मार्ग म्हणज राज्याने विदिष्ट 
विचारसरणीचा स्वीकार करणे व तिच्या प्रसारासाठी 
असा उपयोग करणे हा होय. सोविएट रदियाचे उदा- 
हरण या बाब्रतीत नमूद करण्यासारखे आहे. तथापि 
पंडितजींच्या लोकशाही निष्ठिला तो मानवण्यासारखा 
नव्हता, स्वातंत्र्य हे तिचे अधिष्ठान. उलट ऐहिक वा 
निधर्मी भूमिकेवरून देखील भाष्रिक प्रेमाला विरोध 
करणे समथनीय नव्हते. यामुळे इतर सर्वे फुटीर 
प्रवरत्तींवर तुट्न पडणारे पंडितजी भाषिक प्रश्नावर 
डळमळळे, गोंधळात पडले, सभोवताली निर्माण होत 
असलेल्या परिस्थितीशी जुळते घेत गेले. भाषा व राष्ट्र 
र्‍याचा सांधा जुळून एकाऐवजी सोळा स्वतंत्र राष्ट्र 
निर्माण होणार की काय ही भीती तर. त्यात उघडच 
होती, परंतु ही सोळा राष्ट्रे देखील भूतकाळाऐवजी 


भविष्याकडे नजर ठेवणारी असली, आधघधुनिंक जीव- 
नाच्या गरजा योग्य रीतीने ओळखणारी असली तर 
त्यातून पुनः एक राष्ट्र अत्यंत प्रभावी स्वरूपात 
उदयाला येऊ शकते हे उघड आहे. या आशेचे एक 
कारण उघड आहे. कोणत्याही भाषिक गटाला आपला 
आर्थिक प्रश्न सोडवाववबाचा म्हटल्यास तो स्वतंत्र 
रीतीने सोडवणे सर्वथेव अराक्य आहे. यामुळे आधु- 
निक जीवनाच्या व मूल्यांचा संदर्भात भाषिक प्रश्न 
घोक्याचा राहणार नाही. परंतु या संदर्भाचा अभाव 
असणाऱ्या परिस्थितीतच जर भाषिक अभिमान वाढीस 
लागला तर त्यातून सर्वनाशच ओढवल्यावाचून र'हणार 
नाही हे उघड आहे. हा अभिमान साधनसामुग्रीचा 
आर्थक विकासासाठी क्षमतापूवैक उपयोग होऊ 
देणार नाही; अपव्यय करणाऱ्या स्पंथधेला जन्म देईल. 
विविध प्रकारचे मनोगंड व विकृती निर्माण करील, 
आणि येथील सामान्य नागरिकाच्या जीवनाचे मौलिक 
प्रश्न सोडवण अद्वाक्य करून टाकील ही जाणीव पंडित- 
जींना असावी असे वाटंत. सर्वेच भाषा राष्ट्रीय भाषा 
आहेत; इंग्रजी चाळू राहिली पाहिजे आणि भाषिक 
अहंगंड ( लिंग्विझम्‌ ) हा सर्वस्वी त्याज्य होय अशी 
भ्रूमिका स्वीकारून त्यांनी आपला भावी मार्ग आखला; 
आणि या प्रश्नाने निर्माण केलेल्या अडचणीतून ते 
तात्पुरते बाहेर पडले, 

तथापि ऐहिकतेची भूमिका या ठिकाणी मान्य होणे 
कठीण होते. ती प्रभाबी व्हावी या दृष्टीने धम, राज- 
कारण ब आर्थक नि सांस्कृतिक जीवन याच्या 
पारस्परिक प्रक्रिया ध्यानात घेऊन अत्यंत सावधगिरीने 
पाऊले टाकणे आव्यक होते. आणि पंडितजींच्या 
कार्यात हे दिसून येते. धमविरोधी किंवा नास्तिकाची 
भूमिका पंडितजींची नव्हती. त्यांची दृष्टी संदयवादी 
( अँर्नास्टिक ) होती. आणि त्याबरोबरच शांतता, 
सुबत्ता, विज्ञान व तंत्रविद्या यांचा ते हिरीरीने पुरस्कार 
करीत होते. या ऐहिक ध्येयवादावर लक्ष्य केंद्रित 
झाल्यास सामान्य माणूस अंधश्रद्धेपासून मुक्त होईल, 
व फुटीर प्रव्रत्तींबर मात करू दहकेळ ही आश्या या 
सर्वांच्या मागे असावी हे उघड आहे. तात्पर्य, 
एकीकडे प्रचलित प्रवृत्तींच्या मुळाशी असलेला धोका 
स्पष्ट करीत राहायचे आणि दुसरीकडे नवा ध्येयवाद 
लोकांच्या मनात रुजवीत जायचे असा दुहेरी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


-उपक्रम पंडितजींनी चाळू ठेवला होता. तथापि येथील 
जीवनात धार्मिकतेचे प्राअल्यच इतके आहे की त्यामुळे 
ऐहिकतेची ही कल्पना आमच्या जीवनाच्या केंद्रस्थानी 
येण्याऐवजी बाजूलाच राहिली; आणि ऐहिक राज्य 
म्हणजे निरनिराळ्या धर्मांच्या बाबतीत तटस्थ किंवा 
सर्वच धर्मांना समतेने वागवणारे राज्य असा उथळ व 
वरवरचा अथ तिला प्राप्त झाला. 

आधुनिक थ्येये रुजवायची आणि लोकशाही- 
बद्दलचा विश्वास वाढवून तिला स्थेये आणायचे म्हणजे 
आर्थिक विकासाचे काम झपाट्याने पुढे नेळे पाहिजे ही 
गोष्ट पंडितजी जाणत होते. तर्थाप या क्षेत्रात एक 
मोठीच शुंगापत्ती होती. हा प्रश्न दुलेक्षिण्यात जसा 
धोका होता तसाच त्याला हात घालण्यातही होता. 
पहिल्या प्रकारचा धोका उघड आहे. परंतु पंडितजींची 
खरी मोलाची कामगिरी म्हणजे दुसऱ्या प्रकारचा 
धोका ओळखून झपाट्याने आर्थिक विकास घडवून 
आणण्यासाठी नियोजन मार्गाचा अवलंब्र करीत अस- 
ताना त्या धोक्यापासून दूर राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न ही 
होय. आर्थिक नियोजनाची कल्पना साम्यवादाशी 
इतकी निगडीत झालेली होती की तिचा स्वीकार 
केल्याबरोबर सामाजिक जीवनाचा कल त्या दिशेने 
झुकू लागणार अश्शी भीती अनेकाना वाटणे स्वाभा- 
विक होते. योजनांचे प्रत्यक्ष स्वरूप पाहून ही भीती 
साधार असल्याचाही अनेकांचा. ग्रह होऊ लागला 
हाता, झपाट्याने विकास घडवून आणायचा म्हणज 
विकास श्रेणीविषयक निर्णयात काही प्रमाणात का 
होईना पण साम्यवादी नियोजनाचे प्रतिथ्रिंव पडणे 
स्वाभाविक होत, त्याबरोबरच समाजवादाचा पंडित- 
जींनी केलेला पुरस्कार सर्वांच्या स्मरणात होता. केलेल्या 
घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची कसोटीची 
वेळ आलेली होती. भारताला त्याच दिशेने गेठे पाहिजे 
असे मानणारांना ही आयतीच सुवर्णसंधी चाळून आली 
होती. कोणी आतून योजनेच्या स्वरूपाला नवे वळण 
देण्याची धडपड करीत होते; तर कोणी बाहेरून “ हा 
कसला समाजवाद £ > असे हिणवीत प्रत्यही अधिका- 

धिक जहाल मागण्या पुढे मांडीत होते. 
तिन्ही पंचवार्षिक योजनांचा विकासकायक्रम 
सर्वांना मान्य होईलच असे नाही, स्वतः पंडितजींना 
देस्ील दीघंकालाने फलद्रूप होणाऱ्या मोठमोठ्या 
सवट शो दय येऊ लागला 


होता असे म्हणतात. तथापि येथे त्याविषयी विस्ताराने 
विचार करण्याची गरज नाही. येथे दोनच मुद्यांचा 
प्रामुख्याने उल्लेख करणे जरूर आहे. आपल्या नियोज- 
नाचा प्रयोग हा जगात अभूतपूव प्रयोग आहे अले 


त्यांचे आग्रहाचे म्हणणे. आणि याचे कारण म्हणजे ते 


लोकशाहीच्या मर्यादा पूणपणे सांभाळून केले जात आहे 
असे सांगत. यामुळे त्यासाठी जगात इतरत्र आलेला 
अनुभव मार्गद्रीक होण्याचा मुळीच संभव नव्हता; 
फारतर त्यापासून थोडाफार बोध घेता येतील इतकेच. 
तात्पये, येथे महत्तव लोकशाहीला आणि ती मजबूत 
व्हावी यासाठी आर्थिक विकासाला, हा विकास ही 
लोकशाहीची मोलिक गरज आहे म्हणून. आणि 
एका अर्थाने याच भूमिकेतून निघणारी दुसरीही एक 
गोष्ट ते पुनः पुनः हिरीरीने सांगतः “मी कोणत्याही 
पोथीनिष्ठ समाजवादाचा पुरस्कर्ता नार्ह १ समाजवाद 
म्हटला की अमूक एक गोष्टी केल्याच पाहिजेत या 
ठोकळेबाज विचारांचा त्यांनी सतत विरोध केला. विष- 
मता नाहोशी करून अधिकाधिक प्रमाणात समाजाचे 
कल्याण साधणारी गतिमान विचारसरणी यादट्टीने ते 
समाजवादाचा पुरस्कार करीत. माक्‍कसंचा विचार आता 
जुना झाळा असून आजच्या बदललेल्या परिस्थितीत 
त्यांतील कित्येक भाग त्याज्य ठरले 


इ| । आहेत असे 
त्यांनी म्हटल्या'चे प्रसिद्ध आहे. मार्क्सच्या विदडेषणात 
प्रतित्रिंब्रित झालेल्या भांड 


वल्शाहीच्या मानाने आजची 
अथरब्यवस्था कितीतरी भिन्न व गुंतागुंतीची झाली 
आहे याची जाणीव त्यांना होती. ही बदललेली 
भाडवळ्शाही कायम राहू दकेळ असे त्यांना कधीच 
वाटले नाही; पण त्या बरोबरच ती बदलण्याच्या बाब- 
तीत त्यांनी कसलीही पोथीनिठठ भूमिकाही सीकारली 
नाही. यामुळे नियोजित अ्थरव्यवस्थचा स्वीकार 
करूनही तिची हुकूमश्ाहीत होणारी परिणती टाळता 
सण शक्‍य झाले, आथिक जीवनात यामुळे एक प्रकारची 
अनिश्चितता आली असे म्हणता येईल, लोकशाही व 
समाजवाद ही एकत्र जाऊ शकतील की नाही याबद्दल 
काही दोहोंचा पुरस्कार करणारांनीही संदाय व्यक्त 
कल. परतु हा प्रश्न तात्विक भूमिकेवरून सोडविण्याचा 
प्रय्न पंडितजी करीत नव्हते. त्यांनी ते एकमेकाद्यी 
झुळते करून पण्याचा एक प्रचंड सामाजिक प्रयोग 
आरंभला होता. त्यातील अडचणी वा आंतर्विरोधांनी 
त अडखळले नाहीत. तथा 


व पि त्याच्या परिणामांविषयी 
मात्र ते चिंतनशील असावेत असे दिसते ् 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


4 
नश 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


पंडित जबाहस्लाल नेहरू 


अंतर्गत जीवनातीळ या भूमिकेचाच आविष्कार 
त्यांच्या परराष्ट्रविषयक धोरणातही झाला होता असे 
म्हणता येईल, पंडितजींची श्ीतयुद्धातीळ तटस्थतेची 
भूमिका येथे विचारात घेणे जरूर आहे. पूव किंवा 
पश्चिम, रशिया वा अमेरिका यातील कोणतीही 
बाजू न घेण्याची भूमिका ही एका अर्थाने 
दोन्ही पर्याय त्याज्य समजणारीच भूमिका होती. आणि 
ते त्याज्य मानावयाचे म्हटले को तिसरा मार्ग शोधून 
काढण्याची नेतिक जत्रावदारी तिच्यातून आपो- 
आपच उद्भवत होती. या जत्राबदारीची अभावात्मक 
पूर्तता झ्यांततेच्या पुरस्कारातून होत होती. अप्पस्त्रांच्या 
युगातील युद्धाचा धोका पंडितजींना स्पष्ट दिसत 
होता. गांधींचा शांततेचा संदेश तंत्रविद्येच्या आत्यंतिक 
विक्रासावस्थेत नव्याने अ्थपूण बनला होता. आपल्या 
“गुरूचे म्हणणे अजूनही महत्वपूण आहे; जगाला 
त्यावाचून दुसरा तरणोपाय नाही ही कल्पना एक 
प्रकारचा नवा आत्मविश्वास निर्माण करण्यास समथ 
होती. यामुळे पंडितजींनी त्या संदेक्लाचा पाठपुगवा 
करावा यात आश्चर्य नाही. आणि या आत्मविश्वासा- 
तूनच पंचशील जन्मास आले, जागतिक पारश्वंभूमी- 
वरील पंडितजींच्या कतृत्वाचा तो एक उच्च बिंदू होता 
असे मला वाटते. 

परंतु भावी अडचणींची व धोक्याची बीजेही त्यांतच 
होती. आणि त्या अडचणींचा प्रत्यक्षात प्रत्यय येण्याला 
काही अशी पंडितजींचा एकाकीपणाही कारणीभूत 
झाला. त्यांचे स्थानच असे होते की कोणी फारसा 
त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नसे. आणि पोहोचणारे मोकळे- 
पणाने बोलत नसत, जसजसा काळ लोटत होता तस- 
तद्षी पंडितजींची उंची वाढत होती व सभोवतालच्या 
माणसांनी कमी होत होती, यामुळे निश्चित व मोकळे- 
पणाने बोलू शकतील असे सह़ागार जवळ जवळ नाहो- 
सेच होत होते. ठळट, तटस्थतेची भमिकाच अक्ली 
होती की तिच्यात. साम्यवादाचे फावावे, पाश्चात्य 
राष्ट्रांच्या बाबतीत मोठी तक्रार वसाहतवादाची. ही 
तक्रार दिवसेदिवस नाहीशी होत जाणारी तक्रार होती, 
उलट पंडितजींच्या लोकशाही निठ्ठेविधयी त्यांना 
विश्वास असल्यास संबंधात मोलिक बिघाड होण्याचा 
संभव त्याना फारसा दिसत नव्हता. हे संब्रंध मोठे 
समाधानकारक होते असे नव्हे; पण ते विशेष वाईट 


शं 


न. भा. २९ 


होण्याचेही कारण नव्हते. तटस्थतेची भूमिका पंडितजींनी 
घेतली; संरक्षणकरारावर कडाडून हछाही चढविला 
पण त्याबरोबरच राष्ट्रकुलामथ्ये ( कॉमनवेल्थ ) 
राहाण्याचा निर्णय घेऊन राष्ट्रकुलाची प्रतिष्ठाही वाढ- 
वली, आपण काही एक नेतिक भूमिका घेऊन आंतर- 
राष्ट्रीय क्षेत्रात आलो आहोत असे वातावरणही त्यानी 
निर्माण केले. नेतिकतेविषयी दांका येईल असे उदाहरण 
फक्त कादमीरचेच. आणि त्याब्राबतीत आरंभी पाच 
सात वषे हा प्रश्न तेथील जनतेच्या सार्वमतानेच सोड- 
वण्यात येईल अशी निश्चित भूमिका घेऊन त्यानी 
आपले वजन कायम राखले. आणि हीच नैतिक 
भूमिका चीनच्या मनावर ठसावी यामुळे तेब्रेटची 
देणगी चीनला वहाळ करण्यात आली. पंचक्षील 
मान्य करून आपणही उदारमताच्या शांततामय भूमिके- 
वरच आहोत असा आभास चीनने निर्माण करताच 
भारत-चीन प्रेमाचे संबंध वाढीस लागले, 


साम्यवाद हा प्रगमनशीलतेवर ठेकेदारी सांगणारा 
विचार आहे. तो त्याज्य आहे ही तटस्थतेच्या भमि- 
केत अंतभूत होणारी कल्पना त्याला मान्य होणे अरा- 

च म्हटले पाहिजे. परंतु तटस्थतेला विरोध करणारी 
भूमिका घेणे साम्यवादाच्या हिताचे नव्हते. शांतता 
राखण्याचा, युद्ध टाळण्याचा या भूमिकेमागील उद्देशही 
विकरासकर्त्याच्या दृष्टीने मागस राष्ट्रांची एक महत्त्वाची 
राष्ट्रीय गरज होती. यामुळे तटस्थतेचे स्वागत करीत 
हे उदारमतवादी सावज केःहा जाळ्यात सापडते याची 
वाट पाहाणेच क्रमप्रातत होते. आणि अमेरिकेने पाकि- 
स्तानला लष्करी साहाय्य देण्याचा करार करताच ही 
संधी आयतीच चाळून आली. परिस्थिती बदलली आहे 
असे म्हणून पंडितजी काइमीरबाबत ताठर बनले. 
कादमीरच्या जनतेने निर्णय दिला आहे हा विचार 
पुढे आला. अमोरिकेचे पाकिस्तानला साहाय्य होत 
आहेसे पाहून काइमीर हा भारताचाच घटक प्रदेश 
होय अशी क्रुश्नेव्हने घोषणा केली. तटस्थता एका 
बाजूकडे कळू लागली, चीनने याचा पुरेपूर फायदा 
घेण्यास आरंभ केला, हा प्रश्न विचारविनिमयाने व 
शांततेने सुटेल, खरा शत्रू पाकिस्तानच होय, या दुर्दम्य 
आशावबादाने प्रेरित होऊन पंडितजी खलिते लिह 
ळागळे. आणि त्याबरोचरच चीनशी प्रत्यक्ष यद्ध कर- 
ण्याचे सामथ्य आमच्यात नाही व निर्माण होणेही राक्य 


"करखगघरचजसञ, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


“ :; नवभारत 


नाही हा सर्व राष्ट्राचे नैतिक मनोधैर्य खची करणारां 


प्रचारही पद्धतशीर रीतीने सुरू झाला. पाकिस्तानच्या 


संबंधात काइमीर प्रक्षाब्राबत बदललेली भूमिका व 
साम्यवादाश्ी सुरू झालेला वाढता अनुनय यामुळे 
पाश्चात्य राष्ट्रातील संशयाचे. वातावरण वाढू लागले, 
आणि गोवा प्रकरणामुळे नैतिकतेचा बुरखाही फाटला 
गेला असाच समज त्या गोटात पसरला, आणि अल्ेरीस 
चीनच्या आक्रमणाचा धोका प्रत्यक्षात प्रत्ययास आला, 
. पाश्चात्य वसाहतवादाकडे त्यांचे लक्ष गेळे तसे ते 
ढाळ नेपोलियनवादाकडे किंवा चिनी विस्तारवादाकडे 
कधीच गेले नाही. आणि यामुळेच कारमीरवाबंत 
भक्कम बनलेले पंडितजी उत्तर सीमेत्रावत लवचिक व 
काहीसे गाफीलच राहिले, अंतर्गत राजकारणात निर- 
निराळ्या गटांना सहज लीलेने खेळवीत आपापल्या 
स्थानी कायम ठेवून एकूण कार्याचा गाडा यशस्वी 
रीतीने पुढे नेण्य़ात पंडितजी यशस्वी झाले, राजकीय 
डावपेचात एकाद्या कसलेल्या राजकारणी पुरुषाचे कसत 
त्यांच्या ठिकाणी होते, असे म्हणतात. पण या सर्वांचा 
आधार त्यांची अलोट लोकप्रियता हाच होता. आणि 
कोणत्याही मर्यादेपर्यंत पोहोचळा तरी तो एक चैचल 
स्वरूपाचाच आधार, म्हटला पाहिज, याच स्वरूपाचे 
स्थान जागतिक राजकारणातही त्यांना काही काळ 
लामले, पूर्व, पश्चिम, तटस्थ राष्ट्रे, मागस राष्ट्रे, सारे 
जगच भारत व भारताचे 
काळजीपूर्वक पाह लागले, 
असलेली राष्ट्रे; युद्धाने भयग्रस्त झालेले जग; 
नेहरू हा आधार वाटू लागला, 
क्षणाला-- जेव्हा उद्दिष्टे ब 


नेहरू काय म्हणतात हे 


सर्वांना 
परंतु नेमक्या त्याच 
रं व्यवहार या दोहोंचाही 
अत्यंत दक्षतेने व वास्तवतेने अंदाज घेऊन पावले 
टाकणे आवश्यक होते तेव्हाच--- पंडितजी एका 
बाजूस घसरू लागले, उदारमतंवादाच्या दीधकालीन 
परंपरेने पुनीत झालेल्यांश्ी व्यवहार करताना उपयुक्त 
ठरली सज्जनता विस्तारवादाच्या प्रेरणेने पुढे सरक- 
णाऱ्या हुकूमशाहीपुढे निरुपयोगी ठरढी, आणि 
तिच्याशी सुकावला करताना हातचे काही 
ठेवलेला हा नेता अत्यंत भयावह संक 
ही एक अत्यंत मोठी शोकांतिका हो 
आपण द्शांततेने सोडवू दाकू हा आत्मवि 
एकाको माणसाचा आत्मविश्वास नाही 


ही राखन न 
टात सांपडला. 
ती, हा प्रश्नही 
श्वास ढासळला. 
सा; होणे याहून 


अनुक्रमणिका 


दलित जनता; दास्यात 


१०७ 


अधिक भयावह काहीच असू दकत नाही; आणि 
याचाच प्रत्यय पंडितजींच्या जीवनात अखेरच्या एंक 
दोन वर्षांत येऊ लागला, कोणीही चिमटे काढावेत. 
सर्वानीच उपदेश करावा अशी अवस्था होऊ लागली, 
पंडितजींची कारकीर्द ही परिस्थितीची राजवट बनली. 
अंटली यांनी श्रष्ठ पण शोकमय जीवन असे त्यांच्या 
चरित्राचे वणन केले आहे. तो म्हणतो : “ जवाहरलाल 
नेहरूंना ' सत्ता! वा ' सामर्थ्य * म्हणजे काय याचे 
आकलन होते; आणि तसेच काव्यही त्यांना समजत 
असे. परंतु एक रंपते कुठे आणि दुसरे सुरू कुठे होते 


हे मात्र त्यांना समजले नाही.” आणि यातच या 


शोकांतिकेची बीजे आढळतात. 


लोकशाही, ऐहिकता, सुत्रत्ता ही श्रेष्ठ व॒ मंगल व 
चिरंतन मूल्ये सामान्य भारतीय माणसाच्या जीवनात 
स्यक्षात आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. आणि 
राष्ट्राराष्ट्रांच्या संत्रधात ते शांतीचे अधिष्ठान प्रस्था- 
पित करू पाहात होते. यात काव्य बरेच होते; 
“सामर्थ्य! मात्र मर्यादित. प्रमाणातच निर्माण होऊ 
शकले, ही वस्तुस्थिती आहे, तथापि नेहख्ंचे नाव या 
मूल्यांशीच संबंधित राहील यात मात्र तिळमात्र संदेह 
नाही. त्यांच्या निधनाने ' काव्य संपले आहे. तथापि 
त्यातून मिळणारी प्रेरणा मात्र अवइय व सातत्याने 
कायम राहील ब त्याबरोबरच या स्ोययाकडे सतत 
सवास करण्याची ज्राबदारी देखील, त्यांनी दहीवटेल्या 
या मार्गात अनेक अडचणी, खाचखळगे व 'घोके 
आहेत याची उत्तम साक्ष त्यांचे जीवनच देत आहे. 
तथा त्यामुळे निराश होऊन वा बावरून जाऊन त्या 
मागापासून व त्यात अभिप्रेत असलेल्या खडतर तप- 
खवपासून परावृत्त होणाराला नेहरूंचे नाव घेता येणार 
नाही, ही तपश्चर्या हाच त्यांचा खरा वारसा; आणि 
अनंत काळपयंत प्रेरणा व स्फूर्ति देऊ राकणाऱ्या ध्येयां- 


साठी ती सतत करीत राहाणे ही वारसदारांची जबाब- 


दास. नेहरू युग म्हणजे भारतीय लोकशाहीचे युग 
होय, लोकशाही हे एका अर्थी ध्येय नसून हा एक 
अत्यंत खडतर असा मार्ग आहे. सर्व प्रकारच्या अडी- 
अडचणींतून वार काढीत, त्या मार्गाने पुढे जात अस- 
ताना एका टप्प्यावर पडलेला, पहुडलेला हा नेता. 
हत वा या पुढे ठेचा खातील, पडतील, पहुडतील. 

3 गाने. संतत चालूच राहील' राहिलाच 
पाहिजे, हा प्रवास हीच नेहरूंना खरी श्रद्धांजली होय. 


सि 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


प्रा, ग. प्र, प्रधान 


' पंडित नेहरूंच्या मनातील काही हंडे ' 


£ आधुनिक कालातील माणसांच्या मनात सतत 
दंदद चाळू असते आणि त्यामुळे एकाच निष्ठेवर 
आधारलेल्या आयुष्यामुळे पूर्वीच्या काळच्या माणसांना 
जी आंतरिक शांति लाभत असे ती त्यांना मिळू शकत 
नाही. ” एका इंग्रज निवधकाराने लिहिलळेळे हे वाकय 
आकप्रंक वाटत असले तरी थोडा विचार केल्यावर त्यात 
सत्य ग्रथित केळेळे नसून सत्याचा केवळ आभास आहे 
असे आढळून येईल. पूर्वी काय किंवा आज काय ज्या 
व्यक्तींना चाकोरीपलीकडे जाण्याचे सामर्थ्य नसते आणि 
त्यामुळे ज्या व्यक्ती अस्वस्थ करणाऱ्या गोष्टींकडे मुद्दाम 
डोळेझाक करतात त्यांच्या आयुष्यात प्रक्षोभ सहसा 
आढळून येत नाही. परंतु मळलेली वाट सोडून जीवनात 
नवे मार्ग शोधणाऱ्या व्यक्तींना पूर्वी अगर आज 
कधीच शांतता लाभू रकत नाही. त्यांच्या मनाच्या 
समरभूमीवर सतत कोणते ना कोणते समर 'चाळू असते. 
काहींच्या मनातीळ ही वादळे इतरांना समजून येतात. 
काहींच्या वागण्याच्या विशिष्ट पद्धतीमुळे त्यांच्या मनात 
कधी देद्र निर्माण होत नसावे असे इतरांना वाटते पण 
ते खरे नसते. 
लोकमान्य टिळकांच्या मनातील समरप्रस्तंगाचा कोला- 
हळ बाहेरच्या जगाळा कधी फारसा ऐकू आला नाही 
यावरून त्यांच्या मनात परस्परविरोधी विचार वा निष्ठा 
यांचा संग्राम होत नसेळ असे अनुमान कोणी काढले तर 
'ते चूक ठरेल. त्याचप्रमाणे पंडित नेहरूंच्या मनातील 
प्रक्षोभ उघडपणे व्यक्त होत असे त्यावरून त्यांचे व्यक्ति- 
मत्त्व दुभंगळेळे होते असा निष्क कोणी काढू लागला 
तर ते बरोबर ठरणार नाही. जीवनाकडे डोळसपणे पाहून 
समर्थपणे जीवनाचा स्वीकार करताना काही वेळा जरी 
मन संभ्रमित झाळे तरी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे 
व्यक्तिमत्त्व कधी दुभंगळे नाही. 
पंडित नेहरूंच्या मनात जो प्रक्षोभ निर्माण होई त्याला 
तात्कालिक कारण बहुधा कोणतातरी राजकीय प्रश्न असे. 
.अक्षा वेगवेगळ्या वेळी उपस्थित झालेल्या राजकीय वा 


आर्थिक समस्यांच्या वेळी पंडित नेहरूंना दोन्ही बाजूंचा 
विचार करावासा वाटे. परंतु या समस्यांचे स्वरूप बव्हंशी 
तात्कालिक असे, आणि पंडितजींच्या मनातील समरप्रसंग 
मात्र केवळ प्रासंगिक वा तात्कालिक नसे. सर्वकाली 
असीम सहृदयता असणाऱ्या आणि व्यापक त्रिचार 
करणाऱ्या थोर व्यक्तींच्या मनात जी मूल्भूत ठंद्वे 
( ए१७1)९18] ०००11०8 ) निर्माण झाली तीच 
दृंद्रे पंडित नेहरूंच्या मनातही झाली. त्यांच्या मनातील 
या दंद्रांचा थोडासा विचार करणे हा या लेखा'चा उद्देश 
आहे. 

पंडित नेहरू संस्कारक्षम वयात असताना इंग्लंडमध्ये 
शिकत होते. इंग्लंडमधील उदारमतवादी विचारसरणीचा 
त्यांच्या मनावर स्वाभाविकपणेच परिणाम ज्ञाला. 
तेथील संसर्दाय लोकशाहीत महत्वाचे सामाजिक व 
राजकीय बदल शांततेच्या मार्गाने कसे घड्टन येतात 
ह॒ पाहून नेहरूंना लोकशाहीबद्दह तीव्र आकर्षण वाटू 
लागले. परंतु अंतर्गत कारभारात लोकशाहीची जोपासना 
करणारे इंग्लंड आणि भारताचे शोषण करणारे साम्राज्य- 
वाढी इंग्लंड ही एकाच राष्ट्राची दोन रूपे पाहून पंडित 
नेहरूंच्या मनात वाढळ निर्माण होणे अपरिहार्य होते. 
मनाच्या या अस्वस्थ अवस्थेत ते ज्यावेळी अधिकाधिक 
विचार करू लागले तेव्हा जगामध्ये शोषण करणाऱ्यांचा 
एक वर्ग, आपले हितसंबंध टिकविण्यासाठी समाजाच्या 
व अन्य राष्ट्रांच्या राजकीय, आर्थिक व सामाजिक 
जीवनावर सतत बळकट पकड ठेवतो आणि या 
मगरमिठीतून सुटण्यासाठी वर्गसंघषं हा अटळ आहे, असे 
त्याना वाटू लागळे. रशिअन राज्यक्रांतीतील लेनिनच्या 
नेतृत्वामुळे जगाच्या इतिहासाला एक नेवे बळण लागले 
आणि नव्या विचारांचे उत्सुकतेने स्वागत करणाऱ्या 
पं. नेहरूंना ररिअन राज्यक्रांतीला प्रेर ठरलेल्या 
माक्‍सवादाबद्दल आकर्षण वाटू लागले. श्रमिकांची 
संघटना केली पाहिजे आणि शोषणाधिष्ठित समाज नष्ट 
झाला पाहिजे ही पंडितजीची मनोमन खात्री पटली, 


११९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


परंतु रक्तपाती क्रांतीचा मार्ग त्यांच्या स्वभावाला 
कधीच मानवला नाही. या क्रांतीतून खरे खुरे श्रमिकांचे 
राज्य निर्माण न होता ज्यावेळी स्टालीनची हुकूमशाहीच 
स्थिरावली आणि स्टालीनने आपल्या सहकाऱ्यांचे 


शिरकाण केले, त्यावेळी पंडितजींच्या संवेदनाक्षम मनाला 


मोठा धक्का वसला. आर्थिक जीवनातील अन्याय व 
विषमता नष्ट झाल्याशिवाय अन्य उदात्त कल्पनांचे 
चीजारोपण होऊ शकणार नाही, विषमता असलेल्या समा- 
जातील व्यक्तिस्वातंत्र हे तकटुबी असते या गोष्टीबाबत 
पंडित नेहरूंच्या मनाचा निर्णय झाला होता आणि 
त्यामुळे रशियाच्या नवसमाज निर्माण करण्याच्या प्रयो- 
गातील उणीवा माहीत असूनही पंडित नेहरूंच्या मनाचा 
काटा रशियाकडे झुकलेला होता, परंतु त्याचबरोबर समाज- 
जीवनात अन्याय कमी होत जाण्यासाठी सर्वसामान्य 
माणसाच्या हातात सत्तेचा अंशा असला पाहिजे ही 
त्यांची निष्ठाही अढळ होती लोकांनी त्याच्या विकासाचे 
मार्ग स्वतःच शोधठे पाहिजेत, त्या बाबतीत एखाद्या 
व्यक्तीने गर संघटित गटाने समाजावर कोणतीही गोष्ट 
“डून चालणार नाही असा त्यांचा सतत आग्रह असे. 
पंडित नेहरूंच्या मनातील या देद्वासुळे ते कधी 
निष्क्रिय झाले नाहीत. नवा मार्ग शोधावा या जिद्दीने 
त्यांनी लोकशाही समाजवादाचा पुरस्कार केला. पंडित- 
जींच्या मनात अन्यायाबद्दल जी चीड होती त्याम 
विषमता शक्‍य तितक्या लबकर नष्ट कराबी ही त्यांच्या 
मनाला लागढेली ओढ आणि समान्ञपरिवतन साव- 
काह झाले तरी चिरस्थायी होण्यासाठी लोकशाही 
मार्गांची आव्यकता या दोहोंचे देव दीधकाल्पर्यंत 
कसे चालू होते हे त्यांच्या जीवनाचा अभ्यास करताना 
सतत दृष्टोत्पत्तीस येते. 

पंडित नहरूंचा पाश्चात्य जगाशी परिचय झाल्यावर 
त्यांच्या मनाला तेथील औओव्रोगिक प्रगतीचे आकर्षण 
वाटले, भारतातील शेतकऱ्यांचे गतिरून्य, दारिद्य व 

अज्ञान यांनी ग्रासठेळे जीवन आणि औद्योगीकरण 
झालेल्या देशातील समृद्धि यातील तीव्र विरोध 
पाहिल्यावर ओद्योगीकरणाशिवाय भारताला तरणोपाय 
, नाही अशी खूणगाठ त्यांनी मनाशी बांधली; परंतु 
पंडित नेहरूंचे मन केवळ बाह्य प्रगतीने भुल्णारे 
नव्हते, पाश्चात्त्यांच्या औद्योगिक प्रगतीमागच्या तंत्र- 
सामर्थ्य आणि या तंत्र-विज्ञानाच्यी विकासा- 


साठी पाश्चात्य शास्त्रज्ञांनी अनेक वर्षे भेलेळी 
शास्त्रीय ज्ञानाची उपासना याचा विचार ते करू 
लागळे, आणि शास्त्रीय दृष्टिकोनाची आवडद्यकता 
त्यांना तीव्रतेने जाणवली, भारतातील मध्ययुगीन समाज- 
जीबनाचां पंडित नेहरूना कमालीचा तिटकारा वाटू 
लागा आणि आपल्या समाजाला जखडून टाकणाऱ्या 
डांखळा तोडण्यासाठी शास्त्राकडेच आपण वळले पाहिजे 
असे त्यांनी आग्रहाने प्रतिपादन केळे त्यांची ही भूमिका 
थडत असताना एच्‌. जी. वेल्स या इंग्लिदा विचार- 
वंताच्या लेखनाचा फार मोठा परिणाम त्यांच्या मनावर 
झाला होता. परंतु भारतीय राजकारणात लढाऊ भूमिका 
ताना त्यांना नतृत्व स्वीकारावे ळागळे ते महात्मा 
गांधींचे. महात्माजींच्या राजकारणाचे अव्यात्मिक अधि- 
'ठान पंडित नेहरूंना मान्य नव्हते. महात्मा गांधींचा 
यत्राद्या असलेला विरोध त्यांना आक्षेपार्ह वाटत होता. 
म. गांधींच्या आतल्या आवाजासंबंधी पंडित नहरूंनी 
अत केठेळा विरोध सुपसिद्ध आहे. परंतु स्वातंत्य- 
सदा तोत्र होण्यासाठी म. गांधींचेच नेतृत्व प्रभावी 
ठरळ हे त्यांना समजत होते. म. गांधींच्या नेठ्त्वाचा 
स्वीकार परंतु गांधीवादाला विरोध अशी भूमिका 
पंडित नेहरूनी स्वीकारली, म. गांधी आपण भारतीय 
सस्कृतीचे वारस आहोत हे सतत सांगत असत; राज- 
कारण आणि धर्माची तत्वे यांची फारकत होऊन 
पाडणार नाही ही त्यांची शिकवण होती. या उलट, 
तत्वे उदात्त असली तरी धर्मांच्या कर्मकांडा- 


होतील असे त्यांना मनोमन 
भक ं भपली मते निर्भीडपणे बोळून 
वे, परु राजकीय कृती करताना जनतेचा बुद्धि- 
कर नये म्हणून त्यांनी स्वतःला मान्य नसलेल्या 
त नेक तऱ्हेवाईक गोष्टींबाबत मौन पतकरले. 

या कालखंडात त्यांच्या मनात 'चाल- 
ते. स्वातंत्र्योत्तर कालात 
घडविण्यासाठी पंडित नेहरूंनी 
धडपड केळी. त्यासाठी स्वातंच्य 'चळवळ ही शास्त्रीय 
ता १ आधारलेली आणि सामाजिक, राजकीय व 
के प्रश्नांबाबत पुरोगामी भूमिका स्वीकारणारी 


होती. परंतु सांम्राज्यविरोध॑ आणि 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


: पंडित नेहरूंच्या मनातील काही दृंद्दे ' 


स्वातंत्र्याची प्रबळ आकांक्षा यामुळे हे विचार अंधुक 
होत गेळे आणि पंडित नेहरूंनी वारंवार स्वतःची मते 
स्पष्टपणे मांडली. तरी स्वातंत्र्यळढ्यात या मतांवर 
गांधीवादाने मात केली हे मान्य करावे लांगेळ. म. 
गांधींपासून वेगळे होऊन स्वातंत्र्य लढा आधुनिक दष्टी- 
कोन घेऊन 'चालवावयाचा की स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत 
स्वतःच्या मतांचा आग्रह वाजूस ठेवावयाचा हा विचा- 
रांचा प्रश्नोभ पंडित नेहरूंच्या मनात चाळू असताना 
त्यांनी पहिला मार्ग स्वीकारला. परंतु हे त्यांचे मानसिक 
द्वं्र केवळ राजकीय प्रश्नातून निर्माण झाले होते असे 
म्हणता येणार नाही. भारतीय जीवनातील अंधश्रद्धेचा 
पंडित नेहरूंच्या मनाला उबग आला होता आणि 
आधुनिक शास्त्रीय हृट्टिकोणातच प्रगतीचा मार्ग आहे हे 
त्यांच्या बुद्धीला पुरेपूर पटळे होते. पण प्रत्यक्ष कार्य 
करताना, येथीळ दुवळ्या जीवनातही काही सामर्थ्य 
दडलेळे आहे आणि या सामर्थ्याचा उगम भारतीय 
संस्कृतीच्या परेपरेत आहे असे त्यांना अनेकदा जाणवले, 
त्याचप्रमाणे शास्त्रीय दृष्टीकोन स्वीकारून प्रगतीच्या 
मार्गावर घोडदौड करणाऱ्या अत्याधुनिक संपन्न पाश्चात्य 
राष्ट्रातील मानसिक अस्वास्थ्यही त्यांनी पाहिळे. भूतकाळा- 
पासून आपल्याला संपूर्ण तुटून निघता येईल का असा 
प्रश्न पंडितजींनी अनेकदा स्वतःला विचारला आणि 
राष्ट्राच्या जीवनात ह रक्‍य नाही असेच उत्तर त्यांनी 
दिले. भारतीय संस्कृतीतील जीवनदृष्टि आणि शास्त्रीय 
दृष्टिकोन या दोहोंच्या सामर्थ्यांचा वेगवेगळ्या संदर्भात 
वेगवेगळा प्रत्यय पंडित नेहरूंना आला आणि या त्यांच्या 
मनोभूमिकेचे उत्कृष्ट प्रतिबिंब त्यांनी मृत्यूपूर्वी काही 
दिवस लिहून ठेवलेल्या मृत्युपत्रात उमटलेले दिसते. 
अखेरच्या इच्छा व्यक्‍त करताना पंडितजींनी गंगेसंबंधी 
जी भावना व्यक्‍त केली आहे त्यात त्यांच्या मनावरील 
भारतीय सांस्कृतिक जीवनाच्या संस्काराचे दर्दांन घडत हे 
कोणीही मान्य करील, परंपरा आणि आधुनिकता यांच्या- 
पैकी एकाच गोष्टींचा स्वीकार ही सोपी गोष्ट नाही. 
पंडित नेहरूंनी केवळ वैचारिक भूमिकेवर या 
गोष्टींचा निर्णय करता येणार नाही हे ओळखले होते. 
जीवनातील विविध अनुभबातून जाताना यासंबंधी 
त्यांनी सतत चिंतन केळे आणि त्यांच्या मनात त्यामुळे 
निर्माण झालेल्या वादळाचे पडसाद त्यांच्या लेखनातून 
व भाषणातून सतत उमटले, त्यांनी लिहिलेला पुढील 


अनुक्रमणिका 


उतारा या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे. ते म्हणतात 
“ खरोखर माझ्या जीवनाचे तत्वज्ञान कोणते १ काही' 
वर्षांपूर्वी जर असा प्रश्न मळा कोणी विचारला असता 
तर मी त्यावाबत एवढा अनुत्साह दाखविला नसता; 
त्यावेळी माझ्या विचारात एक निश्चित बांधेसूट्पणा 
होता. पण आता तो मावळला आहे. 'चीन, - युरोष 
आणि जगात इतरत्रही ज्या घटना घडल्या त्या गोंध- 
ळात पाडणाऱ्या, भांबावून टाकणाऱ्या आहेत. तद्याच 
त्या विषाद आणणाऱ्याही आहेत. भविष्यकाळ आता 
अनिश्चित आणि धूसर झाळा आहे. ... पूर्वी ज आर्द्श 
आणि ध्येये मी मनाशी वाळगली, त्यांच्या भोवतीचे 
तेजोवल्य आता बरेच फिके पडले आहे. 

एक प्रकारचा संदिग्ध मानवतावाद माझ्या मनाची 
पकड घेत होता. जो 'धमांचा आर्‍चार मी पहात होतो 
त्यांचे मळा काहीच आकषण नव्हते. तो धर्म म्हणजे 
जणू भोळसट आचार आणि अंध विश्वास ! जीवनाकडे 
पाहण्याचा धर्माचा दृष्टिकोन सववस्वी विज्ञानविरोधी, 
शिवाय धर्मांत काही प्रमाणात रिरलेली बुद्धिहीन 
अंधता आणि दैवी शक्तीवर विसंबून राहणे हेही मळां 
स्वण्यासारख्रे नव्हते. 

गाधींजींचा साधनधुवितेचचा विचार मला महत्वाचा 
वाटतो, आणि साधनधुच्ितेवर'चा त्यांचा भर ही त्यांनी 
आपल्या सामाजिक जीवनाला दिलेली सर्वांत मोठी देणगी 
आहे. ... ... मार्क्स व लेनिनच्या विचारांचा माझ्या 
मनावर खोल ठसा उमटला आहे ... पण व्यक्तिवादाकडे 
माझा विशेष ओढा आहे मतांधता मला मानवत नाही 
आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर माझा विश्वास आहे. समाज- 
वादाःची मूलतत्वे मळा मान्य आहेत ... जीवन अतिदाय 
गुंतागुंतीचे आहे कुठल्याही विशिष्ट वादाच्या "चार 
भिंतीत कोंडता येण्याइतके सरळसोट ते कधीच नसते. 

पंडित नेहरूंच्या आयुष्यातील आणखी एंक: दवंद्र 
अगदी वेगळ्या तऱ्हेचे होते. पंडित नेहरूंना सोर्व्या- 
बद्दळ मोठे आकर्षण वाटे. हिमशिखराचे भव्य सौंदर्य, 
गुलाब पुष्पांचे नाजुक सोंदर्य, लहान मुलांच्या निरागस 
हास्यातील निर्मळ सौंदर्य, हसत हसत मृत्यूशी झुंज 
देणाऱ्या वीर पुरुषांच्या जीवनातील उदात्त सौंदर्य, 
ब्रह्मपुत्रानदीच्या तुफान पात्राला अडबिण्याची शर्थ 
करणार्‍या दिंब्रुगडच्या नागरिकांच्या शक्तित्याली प्रयत्ना- 
तीळ पोरुषयुक्त सोंद्य- या आणि अक्ा विविध तऱ्हेच्या 


१३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


“नवभारत 


सौंदर्याने त्यांचे मन उचंबळून येई. कित्येकदा या 
सोंदर्यांच्या चिंतनात त्याचे मन गुंतून पडे आणि 
मग त्यांच्यातील कलावंताला राजकारणातील क्षुद्र 
हेवेदावे, माणसामाणसातीळ भांडणे यांचा तीव्र तिटकारा 
वाटे.. अद्या क्षणी त्यांना वाटे की मनाला शांततेचा 
अनुभत्र देणाऱ्या या सौंदर्यांसंनिध सतत रहावे आणि 
सासान्य आयुष्याकडे पाठ फिरवावी. पण असे आत्म- 
निष्ठ जीवन जगावे असे तीत्रतेने वाटले तरी त्याचसमयी 
त्यांच्यातील सामाजिक जाणीव उफाळून येई. गोरगरीब 
जनतेच्या दुःखाच्या आठवणीने त्यचे मन व्याकुळ होई. 
पाशवी शक्तीचे मदोन्मत्त.तांडव पाहून त्यांच्या मनातून 
संतापाचे स्फाललेंग वाहेर पडत. आत्मनिष्ठ जीवन कितीही 
समाधानाचे असले तरी त्याकडे पाठ फिरवून समाज- 
ज्ञीवनातील कोलाहलात ते मिसळून जात. न्यायासाठी 
लढत असताना, अनेक जवळच्या व्यक्तींची तत्त्वभ्र्ता 
जेव्हा त्यांना दिसे, पराक्रमाची अपेक्षा केली असता 
दुबळा लाचारपणा जेव्हा त्यांच्या अनुभवास येई, 
प्रामाणिकपणावर दांभिगता मात करीत असल्याचे जेव्हा 
'त पहात, तेव्हा सत्य आणि सौंदर्य यांच्या उपासनेत रंग- 
णारे त्यांचे मन विषादाने भरून येई. या जीवनाचा त्याग 
करावा असे त्यांना काही काळ वाटे, पण या दंद्रामध्ये 
त्यांच्यातील सामाजिक कर्तव्याची जाणीवच विजयी 
होई. १९३९ साली दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरवातीपूर्वी 
पंडित नेहरू हिमाठ्यात खाली या ठिकाणी गेले होते 
त्यावेळी त्यांनी लिहिलेल्या पुढील उताऱ्यात त्यांच्या 
मनातील समराचे सुंदर चित्रण आढळून येते. ते 
लिहितात : “ गेली दोन वर्षे खालीला जावे असे मला 
वाटत होते आणि आज मी खालीला आलो होतो. किती 
सुखद होते इथे राहणे ! ... 


दिवसामागून दिवस जात होते. डोंगरावरच 
वारा मी मनमुराद उपभोगत होतो. हिमष्टि आणि 
दर्‍्या-खोरी डोळे भरून पहात होतो. सगळीकडे नीरव 
द्ांतता भरून राहिली होती आणि सौंदर्याचे चि 


शीतल 


हि: 


पसरले होते. जगांतील दुःखे ही किती तरी दूरची, 
आभासमय वाटत होती. रुद्रभीष्रण कडे एकदम खोलवर 
गेठेळे होते, आणि डोंगराचे उंचवटे स्त्रीच्या वक्षस्थला- 
सारखे गोलाकार आणि मृदु वाटत होते. पहाटेच्या वेळी 
मी उघडाच बाहेर पडून रहात असे आणि डोंगरावरचा 
सोम्य सूर्य मला प्रेमाने कवटाळून घेई. काही वेळा मी 
पाईन वृक्षाखाळी पटून राहून भटकणाऱ्या वाऱ्यांचा 
आवाज ऐकत राही. तो वारा कितीतरी कानगोष्टी 
माझ्याशी करीत असे आणि त्यामुळे माझी गात्रे सुखावून 
जात, डोक्यातळा सारा शीण नाहीसा होई. माझ्या 
बेसावध मनःस्थितीचा फायदा घेऊन तो धूर्त वारा मळा 
जगातील माणसांच्या मूरखपणाची जाणीव करून देई. 
माणसांची कधीही न संपणारी भांडणे, त्याचे हेवेदावे, 
राग, संताप, धर्माच्या नावाखाली त्यांनी चालविलेला 
अनाचार, त्यांचा राजकारणातील अध:पात आणि 
त्यांच्या व्येयाचे विक्रत स्वरूप हे सारे तो वारा मळा 
सांगत असे ! अश्या माणसांच्यात परत जाणे आणि 
यांच्या बरोबरच्या व्यवहारात स्वतःचे आयुष्य फुकट 
दुवडणे हे इष्ट होते का १ इथे शांतता होती, समाधान 
होते, बर्फ, डोंगर विविध वनराजींनी भरलेल्या टेकड्या, 
रंगीबेरंगी फुले आणि कूजन, पक्षी हे माझे सोबती होते 
वारा एकतारखा माझ्याशी हितगुज करीत होता आणि 
मा त्यालाही कुजवूज करू देत होतो. . . . परंतु एकदम 
मनाला धक्का बसला. हिटलर आरसिट्रियावर चाळून गेला 

ता. मी आता इथले डोंगर, इथले हिमतुपार विसरलो. 
माझे शरीर एकदम आकसून गेळे आणि मन प्रक्षन्ध 
हाढ...माझ्या हे लक्षात आले की झापल्याला जगाच्या 


'विकाराना तोंड द्यावयाचे आहे. जगाचे दुःख सोसावयाचे 


आहे हे करतानाच जगाच्या मक्तीचे स्वन पहावयाचे 
आहे. शै 

वक (डत नहुखूंच्या मनाच्या समरमूमीवरीळ दंद्रातून 
"प्या संपन्न व्यक्तिमत्त्वाची आाणि सत्य आणि सौंदर्य 
यांच्या शोधासाठी त्यांनी जी अविश्रांत धडपड केली 


तिची कल्पना येऊ शकेल, 


ह. जी 
च क पल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


भारतीय स्वातंत्र्य-संग्रामाला जागतिक संदभे 
इतिहांसाची जडण-घडण करणारे जे प्रतिभा- 
शाली क्रांतिकारक लोक-नायक विसाव्या शतकात 
जगाच्या रंगभूमीवर चमकले, गाजले त्यात म. गांधी 
व पं. नेहरू यांची गणना आहे. आधुनिक भारताचे 
थोर शिल्पकार म्हणून त्यांची दिगंत कीति आहे. 
राजा राममोहन रॉय यांच्यापासून गेली दोनशे वर्षे 
भारतीय पुनरुत्यानासाठी जो एक महान्‌ यत्न या 
देशात सातत्त्याने चालला आहे त्यावर आपल्या 
अद्भुतरम्य परात्रमाने या दोन वीर पुरुषांनी कळस 
चढविला. भारतीय स्वातंत्र्य-संग्राम हा जगभर चाल 
असलेल्या मानव-दास्य-विमोचन-आंदोलनाचा एक 
घटकावयव आहे, साम्राज्यविरोधी जागतिक 
झगड्यातील ते एक महत्वाचे रणक्षेत्र आहे, ही 
जाणीव या नेत्यांनी भारताला व जगाला करून 
दिली. भारताच्या स्वातंत्र्य-आंदोलनाला त्यामुळे 
सहजच जागतिक संदर्भ प्राप्त झाला. भारताचा 
राष्ट्रवाद सर्जनश्षील व विधायक आहे या गोष्टी- 
वर भर दिला गेला. भारताचा राष्ट्रवाद म्हणजे 
सर्वागीण समाज-स्थित्यंतराची तुतारी आहे ही 
जाणीव जनतेमध्ये ' निर्माण व्हावी असा त्यांनी 
कटाक्षाने यत्न केला. राष्ट्रीय भावनेला वणंद्वेषाचा 
रंग येऊ नये अशी त्यांनी सतत खबरदारी घेतली. 
सारे राष्ट्रीय आंदोलन नेतिक पातळीवर न्यावे व 
नैतिकतेच्या बलावर प्रामुख्याने लढले जावे असा 
म. गांधींचा यत्न होता. धर्मभेद,-जातिभेद, वर्णभेद 
-अर्थभेदांनी ठिन्नविच्छित्न झालेल्या समाजात राष्ट्रीय 
भांवना म्हणजे एकात्मकता निर्माण करणे किती कठीण 
आहे याची या नेत्यांना पुर्ण जाणीव होती. आपल्या 
वैयक्तिक व सामाजिक उणिवांमुळे आपला समाज 
परतंत्र बनला आहे हे सत्य जनतेच्या गळी उतर- 
विण्याचा या नेत्यांनी . अनेक प्रकारे अविरत यत्न 
करेला. भारताच्या उज्वल तत्वज्ञानाला शोस्रेळ, गीता 


अनुक्रमणिका 


श्री. पु. ह. पटवधेतसत 


स. गाधा आण प. नहरू 


-उंपनिषदे यांची शिकवणूक सांमाजिक आचारात 
नित्य व्यक्‍त. होईल, अशी नवीन समाज-व्यवस्था 
समंजसपणे व सर्वे-संमतीने येथे निर्माण करता 
आली तरच भारतीय स्वातंत्र्य कृतार्थ होईल असे या 
नेत्यांनी आपल्या अधिकारवाणीने पंदोपदी सांगितले. 
भारतीय राष्ट्रवाद म्हणजे स्वातंत्र्य-समता-न्याय 
वंधुता या तत्वांवर आधारलेल्या नव समाजांचे 
दशेन आहे असे त्यांनी स्पष्ट केळे 

आचाय जावडेकरांनी ' आधुनिक भारत ' नावाचा 
राज्यशास्त्रावर जो अमोल ग्रंथ लिहिला आहे त्यांची 
स्फूत याच दर्शनातून त्यांना मिळाली आहे. म. गांधी 
व पं. नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रही समाजवादी 
लोकशाह्दीचे जे दर्शन विकसित होत होते ते मार्क्स 
वादापेक्षा श्रेष्ठ व विज्ञानाच्या या युगामध्ये अधिक 
श्रेयस्कर ठरेल असे त्यांनी मोठ्या विह्वत्तापूर्ण रीतीने 
प्रतिपादन केळे आहे. म. गांधी-नेहरूंच्या नेतृत्वाचे 
हे क्ण श्री. एस्‌. एम्‌. जोशी यांच्या सारखे कट्टर 
समाजवादी नेते आजही मुक्‍तकंठाने मान्य करतात. 
राष्ट्रवाद म्हणजे समतेवर, न्यायावर आधारलेला 
नव-समाज निर्मितीची अपरिहार्यता व निकड, ही 
वस्तुस्थिती भारतातील रूढिप्रिय व जड समाजाच्या 
ध्यानात आणून दे9्याचा या नेत्यांनी तळमळीने 
अविरत यत्न केला. अस्पृष्यतानिवारण व हिदु-मुस- 
लमान ऐक्य व चरखा या व अक्षा कार्यक्रमांना 
स्वराज्याच्या चतुःस्‌त्रीमध्ये स्थान मिळावे हे आइचर्थ 
नव्हे का? या देश्याचा सामाजिक, आ्थिक-व 
सांस्कृतिक कायापालट म्हणजे स्वराज्य असे म 
गांधींनी व पं. नेहरूंनी जनतेला आजंवून पुनः पुन 
सांगितले. 
परस्परपूरक नेतृत्व 

सन १९२० व १९३० सालच्या स्वातंत्र्य- 
आंदोलनात समाजाच्या सर्व स्तरांतून हजारो तरुण 
स्त्री-पुरुष सामील झाले. राष्ट्रीय काँग्रेसची संघटनो वै 


 : 
आ. 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नबभारत 


प्रमाणे खादी हा राष्ट्रीय आंदोलनातील सैनिकांचा 
गणवेष वनला. म. गांधींच्यामध्ये अलौकिक लोक- 
संग्रहं-चातुय॑ होते. पं. मोतीलाल नेहरू, सरदार 
वल्लभभार्ई्रू पटेल, देशवबंधु दास, श्री राजगोपाला- 
चारी.असे अव्वल दर्जाचे साथी सहकारी त्यांना 
प्राप्त झाले. देशाच्या कोनाकोपर्‍यात निदान तालु- 
क्याःच्या गावापर्यंत काँग्रेससंस्थेची संघटना जाऊन 
पोहोचली. चंपारण-खेडा व नंतर वार्डोली येथे 
सत्याग्रहाचे जे प्रात्यक्षिक म. गांधींनी व सरदार 
पटेल प्रभृति त्यांच्या सहकार्‍यांनी करून दाखविले 
त्यामुळे खेड्यापाड्यात शेतकरी वर्गात अभूतपूर्व 
जस्त निर्माण झाली. या क्रांतिकालात जे तरूण 
स्वातंत्रय आंदोलनात सामील झाले त्यांना त्या 
दिवसांचे स्मरण झाले की आजही असे वाटते की 
“त्या कालात जिवंत असणे हे भाग्य होते. तरुण 
असून अल्प स्वल्प सेवा वजावण्याची संधि सापडणे 
हा तर स्वर्गसोहळाच होता! ” ग्यानवा-तुकारामा- 
प्रमाणे म. गांधी-नेहरू हा घोष-मंत्र देशभर घरोघर 
कानी येऊ लागला. अशी उत्स्फूत व अभिजात 
भक्ति जनतेकडून क्वचितच कोणा राष्ट्रनेत्याळा 


मिळाली असेल. हे दोन नेते भारतीय जनतेचे 
अनभिषिक्त हृदयसम्राट वनले. म. गांधी व पं. नेहरू 
यांचे नेतृत्व परस्परपूरक असल्यामुळे त्या दोघांच्या 
वैचारिक बेठकीमधील, कृतींमधील, कार्यपद्धतीमधील 
मूलभूत मेद स्वातंत्र्य- आंदोलनातील आम सैनिकांना 
रेखीवपणे लक्षात येण्यास काही. वर्षे लोटावी 
लागली. 


श्री. प्यारेलाल यांनी लिहिलेल्या अखेरच्या 
चरणातील (दि लास्ट फेज) 


त गांधी चरित्राच्या दोन 
भागापकी पहिल्या मागाच्या प्रस्तावनेत म्हंटले आहे 
कौ. “ लोकसत्ताक भारतांत 


ी र त परदेशातून येणारे 
सन्मान्य पाहुणे दिल्लीस आल्यांवर राजघाटला 


जाऊन म. गांधींच्या समाधीला श्रद्धांजली अर्पण 
करण्यास चुकत नाहीत. पण भारताचा दौरा संपवन 
येथे सुरू ज्ञालेली प्रचंड कार्ये पाहून ते परत निघाठे 
को त्यांच्या मनात असा प्रश्‍न सहज निर्माण होतो की 
"का ९0९ 18 (3885101111) 0९ 17१180० (०१७४१? 
स्वतत्र भारतात 'गांधी' कुठे दिसतो ? ज्या भारता- 
'साठी' गांधींनी जन्ममर एवढे खडतर कष्ट सोसले 


१६ 


व आपले प्राण अपण केले त्या भारतात गांधींचा 
वारसा इतक्या अल्पकाळात दिसेनासा व्हावा ही 
केवढी विचित्र व खेदजनक घटना आहे? म. गांधींचे 
मित्र पोलाक, ब्रेलस्फड व सत्तांतराचे कालातील 
ब्रिटनमधील सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स 
यांनी तिघांनी एक गांधी-चरित्र लिहिले आहे. त्यात 
त्यांनी म्हटले आहे की भारताचे राजकीय स्वातंत्र्य 
हे गांधींचे जीवन उदिष्ट होते असे मानणे चुकीचे 
आहे. धर्मभेद, जातिभेद, वर्णभेद, अर्थभेद, द्यांततेच्या 
मार्गानी नष्ट करावे व न्याय-समतेवर आधारलेला 
मानवसमाज भूतलावर निर्माण करावा हे गांधीचे 
मुख्य उद्दिष्ट होते. भारतीय स्वातंत्र्य हा एक दुय्यम 
व तात्कालिक टप्पा होता. भारतातील स्वातंत्र्य- 
वादी जनतेने “ अल्पस्य हेतो: वहु हातुमिच्छन्‌ ” 
अशा वृत्तीने अल्पासाठी वहुमोळ चीज दुलंक्षिली 
किवा खर्ची घातली, हे नाकवूल करता येणार नाही. 
शाव्दिक गौरव करून विभूतींची शिकवणूक निर्मा- 


त्यवत्‌ करून ठेवण्याची रूढि भारतामध्ये हजार वर्षे 
तरी दृढमूळ झाली आहे. खुद्द गांधीजींनी म्हटले 
आहे की “ महात्मा म्हणून माझा खोटा गौरव 
करण्याऐवजी लोक मला दगड मारतील तर ते एक 


प्रामाणिक कृत्य आहे असे मानीन व मला अधिक 
कडून होणारा ज्ाव्दिक गौरव 


नहूरूच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या 


कारभारात गांधींचा आत्मा प्रगट झाळेला 
दोष 
हा प्रश्‍न विचार 


पंतप्रधान 


कार्यपद्धती भिन्न होती. पण या 
मा हळ त्नवकी- - र म्हणतात त्याप्रमाणे 
र परमे यता व आकरषंण होते. 
र्महं नरधनाथाला पाहाताच 
वुद्धिसंप्न युवकावर अनुग्रह केला 


टि 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


म. गांधी आणि पं. नेहरू 


रणपणें सन १९२४-२५ पर्यंतच्या कालात या 
उभयतांमध्ये खास क्रणानुवंध निर्माण झालेला 
दिसत नाही. पण पुढे सन १९२७ पासून म्हणजे 
ब्रुसेळस येथे भरलेल्या साम्राज्य-विरोधी जागतिक 
परिषदेत भाग घेऊन मद्रास काँग्रेस अधिवेशनास ह॒जर 
राहून काही नवे ठराव पंडित नेहरूंनी मांडल्या- 
पासून गांधीजींनी त्यांच्याकडे खास दृष्टि वळविली 
व त्यांच्यावर संस्कार घडविण्याचा प्रयत्न केला. 


गांधीजींशी मतभेद 

पं. नेहरूंचे ' आत्मचरित्र ' ही एक उच्च साहि- 
त्यिक कलाकृति आहे. भारतीय स्वातंत्र्य-आंदोलनाचे 
हृदयस्पर्शी चित्र या ग्रंथामधून अनेक पाहिचिमात्य 
वाचकांच्या प्रथम दृष्टीस पडले. इंग्रजी साहित्यात 
या ग्रंथाचा खूप गोरव झाला आहे. पं. नेहरूंचा पिड 
कलावंताचा, तटस्थ चितकाचा आहे; त्यांची प्रकृति 
क्षत्रियाची आहे हे या आत्मचरित्राच्या पाना-पाना- 
मध्ये प्रतीत होते. म. गांधींच्या वद्दल त्यांना वाट- 
णारा अपार जिव्हाळा, आकर्षण व नितांत आदर 
यांनी मोठ्या भावभक्तीने व्यक्त केला आहे. पण 
त्यावरोवरच म. गांधींच्या कार्यपद्धतीसंवंधी, समाज- 
झास्त्रासंवंधी, अंतःकरण-प्रवृत्तीला प्रमाण मानून 
तर्कांची उपेक्षा करणार्‍या कार्यपद्धतीवर प्रांजळ व 
सडेतोड टीका केली आहे. कलकत्त्याच्या सिगनेट 
प्रेसने पं. नेहरूंच्या शब्दात म. गांधी' म्हणून एक 
पुस्तक प्रसिद्ध केळे आहे. म. गांधींनी सन १९२० 
सालपासून भारतात केवढी क्रांति घडवून आणली 
आहे, त्यांच्या नेतृत्वाच्या जादूने भारतीय जनतेमध्ये 
पूर्वी कधी नव्हती अशी निर्भयता व जागृति निर्माण 
झाली आहे. याचे काव्यमय वर्णन केले आहे. 
म. गांधींचे त्रण त्यांनी प्रांजळपणे मान्य केळे आहे. 
पण त्याच वरोवर “ गांधी-विचार ” किवा गांधी- 
दर्शनातील कांही मुद्यांवर त्यांनी सडेतोड टीका 
केली आहे. आपल्या आत्मचरित्राची अखेरची तीन 
प्रकरणे म. गांधींशी असलेल्या आपल्या तात्विक 
मतभेदांचा ऊहापोह करण्यासाठी त्यांनी खर्ची 
घातली आहेत. पं. नेहरू कट्टर मार्क्सवादी नव्हते. 
पण इतिहासासंबंधी म्हणजे इतिहासात घडून येणारी 
स्थित्यंतरे का होतात यासंबंधी माक्‍क्‍संने केलेले 
स्पष्टीकरण त्यांना पटले होते. त्यांच्या * आत्म- 


न.भा, ३ 


१७ 


चरित्राःत व ' जागतिक इतिहासाचा झलक ' या 
त्यांच्या ग्रंथात इतिहासासंबंधी मार्क्सप्रणीत दृष्टि- 
कोण त्यांनी स्वीकारला होता हे उघड दिसते. 
भारतीय कम्युनिस्ट गांधींना मांडवलश्याहीचे हस्तक 
समजत. ( जद्चा00७ 18. (11९ 
गत (9०१1४७०1७७) संचितघनवाल्या वर्गाला 
गांधींचा वरदहस्त आहे असे कम्युनिस्ट ठामपणे 
मानीत. गांधीजींच्या अंतःकरणात शोषित व 
पददलित जनतेबद्दह केवढा कळवळा, कणव व 
केवार आहे याची पं. नेहरूंना प्रचीति होती. पण 
जुन्या भांडवलशाही अर्थ-व्यवस्थेविरुद्ध गांधीजी 
कडाडून हल्ला चढवीत नाहीत याचे पं. नेहरूंना 
सखेद आडइचर्ये वाटे. गांधीजींची थोरवी मान्य 
असली म्हणजे त्यांचे सर्व विचार मान्य असले 
पाहिजेत असे मुळीच समजण्याचे कारण नाही. 
गांधीजी आपली उद्दिष्टे स्पष्टपणे नमूद करीत 
नाहीत. एका पावलाइतकेच मला पुढचे दिसते असे 
सांगून वेळ मारून नेतात याची पं. नेहरूंना चीड 
येई. चारित्र्यावर व व्यक्‍तीच्या जझीलावर 
गांधीजींचा सर्व भर असतो. पण चारित्र्याला 
वुद्धीची जोड नको का? मध्ययुगीन संतांप्रमाणे 
काम-लोभ-मद-मत्सर यांतून मुक्‍त होणे हाच 
श्रेष्ठ पुरुषार्थ आहे. असे गांधीजी मानतात. 
सामाजिक उद्दिष्टे स्पष्ट असतील तरच त्यांचे 
साठी सामुदायिक चळवळ उभी करता येईल. 
“दरिद्रीनारायण” हा दाब्दप्रयोग करताना दारि- 
द्र्याचा गौरव केला जातो. दारिद्र्य नाहीसे करणे हे 
आपले उद्दिष्ट आहे तर मग सध्या सवंत्र दिसणार्‍या 
दारिद्रयाचा गौरव कश्यासाठी करावयाचा? 
“उपाशी मरणार्‍या लोकांसमोर परमेद्वर उभा 


॥)७5$000 01 


. राहिला तर रोजगार व भाकर यांचे रूप घेऊन 


त्याला सामोरे यावे लागेल. “ तेदेत्तान्‌ अप्रदावै म्यो 
यो भुंक्‍ते स्तेन एव स” समाजासाठी कष्ट न करता 
जो भोग भोगतो तो 'स्तेन' आहे.” असे गांधीजी 
म्हणतात. पण ही सामाजिक वस्तुस्थिति अश्या 
गूढ व सांप्रदायिक धर्माच्या भाषेत काय म्हणून 
वर्णन करावयाची? व्यक्‍तीची आंतरिक सुधारणा 
झाली की समाजस्थिति पालटेल असा गांधीजींचा 
सिद्धांत आहे. तसेच खादी व ग्रामोद्योगाचा 


के 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाडे 


“नवभारत 


कार्यक्रम प्रथम उपचार म्हणून काही काल उपयुक्‍त 
असला तरी अंतिमदृष्ट्या दारिद्रयविनाशाच्या नवीन 
योजनेत अशा कार्यक्रमांना स्थान देणे शक्य होणार 
नाही. शेवटी हिसा अहिसेच्या . तत्वज्ञानाची त्यांनी 
सविस्तर चर्चा केली आहे. त्यातील गुण-दोषांची, 
व्यवहार-अव्यवहारतेची छाननी केली आहे. पं. नेहरू 
आधुनिक होते. विज्ञान, यांत्रिक-सुधारणा म्हणजे 
यच्चयावत टेकनॉलॉजी व नियोजित समाजवादी 
अथेव्यवस्था यांवर त्यांची पुर्ण श्रद्धा होती. 
* पार्थ द्रोणाचा केला ? 

पं. नेहरूंचे हे विचार म. गांधींना अपरिचित 
नव्हते. असे असून सन १९२९ साली त्यांचे स्वत:चे 
नांव काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी सुचविले गेले 
असता, स्वत: माघार घेऊन व सरदार वल्लमभाईंना 
बाजूस सारून त्यांनी पं. जवाहरलाल नेहरूंचे नांव 
पुढे केले व त्यांना निवडून आणले. “आमचे काहीही 
बौद्धिक मतभेद झाले तरी आमचे अंत:करणाचे 
अद्वैत भंग पावणार नाही. पं. नेहरूंच्या मध्ये अशी 
सचोटी व शिस्त आहे की त्यांच्यासारखा सहकारी 
क्वचितच मिळतो. ? सन १९३८ साली ते म्हणाले 
को, मी माझ्या मनाशी अशी खूणगांठ बांधून ठेवली 
आहे की काँग्रेस-अंतर्गत घडामोडीत माझ्यात व 
पं. नेहरूंच्या मध्ये कांही मतभेद ज्ञाला तर त्यांचे 
म्हणणे मान्य केले जावे. कारण ते काँग्रेसमध्ये आहेत 


| त 
तर मी काँग्रेसच्या बाहेर आहे. " म्हणूनच काँग्रेसचे 
अध्यक्षपद भूषविण्याचा पं. नेहरूंना चार वेळा 


मान मिळाला. 'पार्थ द्रोगाचा केला' तसे पं. नेहरूंचे 
भारताच्या राष्ट्रीय आंदोलनातील मानाचे स्थान 
त्यांना म. गांधींच्या वरदहस्तामुळेच इ 
रीतीने प्राप्त होऊ शकले. 

पं. नेहरूंच्या वह्दल म. गांधी जो उघड पक्षपात 
दाखवीत तो सरदार पटेल प्रभूति काँग्रेस वकिग 
कमिटीच्या गांधीवादी म्हणविणारांना कधी कधी 
स्वाभाविकच दुःसह वाटे. काँग्रेस-संघटनेची सत्रे 
सरदार वल्लभभाईंच्या हातात होती. आरंभी अ 
भा. काँग्रेस कमेटीच्या कचेरीचे सरचिटणीस म्हणन 
पं. नेहरूंनी थोडे फार संघटनात्मक कार्य केळे असले 
व काही होतकरू तरुण हाताशी घेऊन त्यांचेकडन 


क्कांग्रे र > व 
काग्नस कचेरीमध्ये त्यांनी उमेदवारी करून घेतली 


तक्‍या सहज 


शट 


असली, तरी काँग्रेस संघटनेमध्ये, हुकमी 
पाठीशी उभे. करण्याचा खटाटोप त्यांनी कधीच 
केळा नाही. अलाहाबादमधील अ. भा. काँग्रेस 
कचेरीमध्ये श्री. जयप्रकाश नारायण, डॉ. लोहिया, 
झेडू. अहमद, अश्रफ वगैरे परदेशातून पदव्या 
घेऊन आलेले पदवीधर तरुण अल्पकाल पं. नेहरूंच्या 
मार्गदर्शनाखाली उमेदवारी केलेल्या पैकी आहेत. 
दुदेवाने या तरुण वुद्धिवंतांपेकी एकादाही पुढे 
पं. नेहरूंच्या छत्र-छायेत राहिला नाही. गांधीजीना 
माणसे वनविण्याची व जोडण्यांची अलौकिक शक्‍ती 
होती. पं. नेहरूंच्या अनेक-गुणसमुच्चयामध्ये या 
शक्‍तीचा पुर्ण अभाव होता. 


नेहरू आणि सुभाष 


त्रिपुरी काँग्रेसच्या वेळी वावू सुभाषचंद्र बोस 
व म. गांधी व त्यांचे साथी यांचेमध्ये जो अंतर्गत 
झगडा झाला त्यावेळी पं. नेहरू दोन्ही गटांपासून 
अलग राहिले. 'पत्रसंचय ' म्हणून पं. नेहरूंच्या 
पत्र-ब्यवहारापैकी जो भाग प्रसिद्ध झाला आहे 
त्यात बाबू सूमाषचंद्र बोस व पं. नेहरू यांचे दरम्यान 
था काळात व संदर्भात झालेला पत्रव्यवहार प्रसिद्ध 
झाला आहे. बुद्धिमत्ता, देशभक्ति, शोर्य, वगैरे गुणात 
पं. नेहरू व सुमाषवावू यांचेमध्ये केवढे साम्य 
होते ! पण हे झुंजार धीरोदात्त नेते, स्नेही व सह- 
कारी म्हणून एकत्र नांदू शकले नाहीत ! या 

मतभेदाचे मुख्य कारण या वेळी झालेल्या पत्र-व्यव- 
हारात स्पष्ट झाले आहे. पं. नेहरूंनी सुभाषबावूंना 
लिहिले आहे की “ उजवा गट” “डावा गट?” अशी 
नावे शादून राष्ट्रीय आंदोलनात या आणीबाणीच्या 
वेळी फूट पाडणे परिणामी हितावह होणार नाही. 
म. गाधीन्या नेतृत्वाशिवाय अखिळ भारतीय संग्राम 
करणे अशक्यप्राय आहे. काल्पनिक आरोप 
आपल्या सहकार्‍यांवर आपण केळे तर संघटना टिक- 
र नाही. म. गांघींची भाषा कितीही मृदु, आर्जवी 
व तडजोडीची असली तरी त्यांच्या अंत:करणात 
णारे शंभर नंवरी आहे.” 
या श्रद्धेमुळे त्यांनी सुमाषबाबूना साथ दिली नाही. 


वहुमत 


चिर १९३९ मध्ये दुसरे महायुद्ध सुरू झाले 
“हा प. नेहरू रंगूनमध्ये होते. ते घाईघाईने तडक 


न 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


म. गांधी'आणि पं. नेहरू 


वर्ध्यास आले. ते येण्यापूर्वी दोन दिवस काँग्रेस वकिग 
कमिटीची तांतडीची बेठक बोलावण्यात आली होती. 
महायुद्धासंवंधी काँग्रेसचे वतीने एक निवेदन प्रसिद्ध 
करावयाचे होते. पं. नेहरू वर्ध्यास पोहोचताच 
सर्वाकडून झालेल्या चर्चचा वृत्तांत त्यांनी ऐकला. म. 
गांधीनी त्यांना दुसर्‍या दिवसाच्या चर्चेसाठी निवेद- 
नाचा मसुदा तयार करण्यास सांगितला. ता. १४ 
सप्टेंबरला जे निवेदन काँग्रेसच्या वतीने प्रसिद्ध झाले 
त्याचा मसुदा पं. नेहरूंनी एका रात्रीत तयार केला 
होता. म. गांधींनी या निवेदनाचे विशेष कौतुक केले. 
या युद्धकालातच वर्धा येथे भरलेल्या अ. भा. काँग्रेस 
कमिटीच्या अधिवेशनात गांधीजी म्हणाले की, “ पं. 
नेहरू हे माझे वारस आहेत. तेच माझे काम पुढे 
चालवतील. त्यांचा व माझा अनेक वेळा मतभेद होतो 
पण माझ्या मागे ते माझी भाषा बोलतील.” त्यांच्या 
निस्पृह सत्यनिष्ठेमुळे व गुण-समुच्चयामुळे मी त्यांचा 
* बंदिवान्‌ _ झालो आहे! ” 


गांधीबाद व राज्यव्यवहार 


कोणत्याही राजकोय संघटनेमध्ये असा निस्सीम 
सौहादे विदववास व गाढ स्नेह वरिष्ठनेत्यांमध्ये क्वचि. 
तच दिसून येतो. म. गांधी व पं. नेहरू यांच्यामध्ये 
गाढ स्नेहादर होता. गुरु-शिष्य, सेनानी व दुय्यम 


मददगार, किवा गाढ विदवास असलेले सहकारी . 


असे अत्यंत जिव्हाळ्याचे नाते या दोन वीर पुरुषां- 
मध्ये निर्माण झाले होते. त्यांची साधनश्युचिता, 
नैतिकता, व निर्भगता या तीन गोष्टींचा आपल्या 
मनावर खोल खोल परिणाम झाला आहे असे पं. 
नेहरू आदरपूर्वक सांगत. भारताच्या राज्यघटनेची 
जी प्रतिज्ञा आहे व जे आदेश आहेत त्यांत व्यक्‍त 
झालेला विचार व भावना भारताने व पं. नेहरू, 
सरदार पटेल प्रभूति म. गांधींच्या सहकार्‍यांनी मान्य 


' केलेला गांधी- वादाचा गाभा आहे असे मानावे. 


यापेक्षा निराळा असा गांधीवाद स्वतंत्र भारताच्या 
राज्यव्यवहारात समावृ्‌ शकलेला नाही; म. गांधी 


,हे विचाराने.अराजकवादीच होते. आचार्य विनोबा- 


जींनी सुरू ठेवळेली अखंड पदयात्रा व ग्रामदानाचे 
आंदोलन हीच गांधी-विचाराची परंपरा आहे. पण 
ती आज सर्वेस्वी स्वतंत्र आहे. विधिमंडळातील 


अनुक्रमणिका 


काम-काजाचा व ग्रामदानी आंदोलनाचा प्रत्यक्ष 
असा काही संबंध नाही. 


युरोपातील समाज़वादी राजवटीची छाप 

सन १९२९ मध्ये रावी नदीच्या तीरावर काँग्रेसचे 
जे ऐतिहासिक अधिवेशन झाले त्यामध्ये भाषण कर- 
ताना पं. नेहरूनी असे स्पष्ट सांगितले होते की “मी 
असे स्पष्टपणे जाहीर करू इच्छितो की मी समाज- 
वादी व लोकसत्ताकाचा भोक्ता आहेः अमीर उमराव 
व राजे यांचे युग समाप्त झाले आहे.. तसेच सत्ता- 
संपत्तीचे केन्द्रोकरण करणारी उत्पादन पद्धति व 
समाजव्यवस्था आमूलाग्र वदलली पाहिजे असे मी 
मानतो". पुढे १९३७ साली नियोजन मंडळाची प्रथम 
स्थापना झाली तेव्हा ते म्हणाळे “विज्ञान व यच्च- 
यावत तंत्रविद्धेची कास धरल्याशिवाय गत्यंतर नाही. 
औद्योगीकरण हाच दारिद्रय निवारणाचा परिणाम- 
कारक मार्ग आहे. लोखंड, पोलाद, भोठमोठे कार- 
खाने व वीज येथे तयार होईल व आपला देश स्वाव- 
लंबी बनेल असा आपण नेटाने यत्न केला पाहिजे.” 

म्हणजे म. गांधींच्या चरित्राचा व शिकवणुकीचा 
पं. नेहरूच्यावर खोल परिणाम झाला असला तरी 
युरोप खंडातील  लोक-कल्याण समाजवादी 


'राजवटींचाच कित्ता पं. नेहरूंनी समोर ठेवला होता. 
वैज्ञानिक : 


सोव्हिएट रशियामध्ये अल्पकालात जे 

व औद्योगिक स्थित्यंतर घडून आले आहे याचीही 

छाप त्यांच्या मनावर पडली होती. 

सहकारी सेवकसंघ- अभावी राज्ययंत्राचे दास्य 
कम्युनिस्ट देशातील एक पक्षाची हकूमशाही, 

राज्यकर्त्यामधील स्पर्धा, व सर्वत्र निर्माण केले गेलेले 

भीतीचे वातावरण, पं. नेहरूना तीग्मतेने नापसंत 


होते. याची त्यांच्यावर येवढी प्रतिक्रिया झाली को 


आपल्या राजवटीमध्ये कोणालाही जबर श्यासन कर- 
ण्याचे किवा जरव वसविण्याचे कटु कर्तव्य त्यानी 
अंगावर घेतले नाही. स्वतःच्या ध्येयांशी समरस 
झालेल्या सहकारी सेवकांचा मिशनरी सेवासंघ उभा 
करण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही; व नोकरशाहीवर 
पुर्णपणे भिस्त ठेवून समाज-परिवर्तन घडून आणण्याचा 
निकराने सतरा वर्षे श्रद्धेने यत्न केला. स्वत:प्रमाणे 


ध्येयधुंद, अठरा तास रोज राबणारा, लोककल्याणाची 


१९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपा 


नवभारत 
७१५५ 


ठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


चित्तात तळमळ असणारा सहकाऱ्यांचा किवा सेव- 
कांचा संघ त्यांना निर्माण करता आला नाही. 
म्हणून या थोर नेत्याची स्वप्ने, आकांक्षा व प्रत्यक्ष 
कृति यामध्ये जमीन अस्मानाची तफावत पडली! 
स्वातंत्र्यूवे काळातील क्रांतिकारी नेता व 
स्वातंत्र्योत्तर काळातील लोकसत्ताकाचा पंतप्र धान या 
दोन भूमिका वठविताना त्यांची तडफ, कार्याचा उरक, 
ध्येयनिष्ठा, अंतःकरणाची तळमळ यांमध्ये बदल 
झाला नसला तरी हा थोर नेता स्वत: निर्माण केलेल्या 
राज्ययंत्राचा दास झाला होता ! औद्योगी- करणातून 
अपरिहार्यंतेने निर्माण होणाऱ्या विकट आथिक व 
सामाजिक समस्यांना समाधानकारक उत्तर शोध- 
ष्याचे चातुर्य राज्ययंत्रात नव्हते ! अक्ष आणी- 
वाणीच्या वेळी उपयोगी पडेल अश्ली निष्णात सेव- 
कांची राखीव तुकडी पाठीशी नव्हती ! नियतीवर 
भरवसा ठेवून अखेरच्या क्षणापर्यंत हा थोर नेता 
आपले कततेव्य बजावीत राहिला. आपल्या मृत्युपत्रात 


जनतेने दिलेल्या अलोट प्रेमाबद्दल त्याने कृतज्ञता 
व्यक्‍त केली आहे ! 

म. गांधी-नेहरूंच्या या भारतात यांच्यामागे 
पंधरा-वीस वर्षांच्या काळात एक पोकळी निर्माण 
झालेली दिसावी, नाव समाजवादाचे अन्‌ कृति भांड- 
वल्शाही द्रव्य संचयाची अशी सर्व क्षेत्रात स्थिती 
निर्माण व्हावी हे आश्‍चर्य आहे. असे का व्हावे? 
जरब, शासन, भय यांचा उपयोग केल्याशिवाय संप- 
त्तीने व समजुतीने समाजक्रांते होणे अशक्य आहे 
असा का याचा अर्थ लावायचा? 

आपल्या राज्यघटनेमध्ये उद्घोषित केलेल्या तत्वां- 
वरु आधारलेला एकरस समाज भारतात निर्माण 
झाल्याशिवाय आपली लोकशाही राज्यावर सुस्थिर 
होणार नाही. असा समाज अल्पकाळात येथे निर्माण 
होईल असा सामुदायिक यत्न करणे व चालू ठेवणे 


हेच या दोन पृष्यशलोक क्रांतिकारी नेत्यांचे खरे 
स्मारक आहे. 


डड 


प्रकाशक : 


कास अत्यंत उपयो 


आहे. 


किंमत ६ रु, 


रप्यय्यययययथययचयययययययाययवययययचणय स्यप्यप्यययपपयण्पणणपणषपणपपपपपपपपणपपयय पॉ 
प्राज्ुपाठ शाळाम फ्ड ळ-ग्र 


र“ 


क ओयसिकद८४५५४५५५५५०५ 


न्थप्रकादान | 
गी आणि मराठी भाषेंतील 


*पवस्थापक्त, पाज्ञपाठकयाळामंडळ 
बाहे ( जि० सातारा ) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संरय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


श्री. ब. भ. कर्णिक 
पं. नेहरू आणि चान 


पं. नेहरूंचे जीवन एकंदरीने ळर्जस्वळ खरे; पण 
त्या जीवनामध्ये एक अत्यंन जपेशी असा परिच्छेद 
होता. भारत आणि चीन यांच्यामवील संबंध आणि 
त्या संवंघांतिथयी त्यांनी बांधलेली धोरणे हाच तो 
अत्यंत अयशस्वी असा परिच्छेद. दीनवद्दल त्यानी 
मनाशी भधरांधलेल्या कल्पना, त्याच्या राष्ट्रीय आणि 
आंतरराष्ट्रीय धोरणाविषयी त्यानी केलेली अनुमाने, 
भारताकडे पहावयाच्या त्णाच्या दृष्टीकोनाविषयी 
त्यानी स्वीकारलेली धोरणे-ही सारी इतकी मिय्या 
ठरली को त्णंच्यासारत्या जाणकार माणसा!च्या 
हातून इतकी ढोबळ चूक कशी झाली याचेच पुष्कळ 
वेळा खूप नवल वाटते. १९६२ साली भारतावर 
आक्ष्मण करून चीनने जे विडवास घातकी वर्तन केले 
त्यामुळे भारत आणि वीन यांच्या परस्परसंबंधाबद्दल 
पं. नेहरू यानी आपल्या मनामध्ये जे एक स्वप्न उभे 
केले होते त्याचा चवकाचर ज्ञाला आणि या भीषण 
आघाताचा त्यांच्या संवेदनशील मनावर फार दाईट 
परिणाम झाला. अखेरीच्या वर्ष दीड वर्षांमध्ये त्यांच्या 
मनाला सतत जर कोणची गोष्ट ब्रोचत असेल तर्‌ 
ती हीच चीनची दगावाजी असावी, आणि तिनेच 
त्यांचे मरण जवळ आणले असावे असे म्हणावयास 
हरकत नसादी. 


भारत आणि डीन ही दोन्ही आशियाई राष्ट्रे, 
झौगोलिक दुष्ट्या एकमेकांना बिलगून उभी राहिलेली, 
ऐतिहासिक काळामध्ये दोघांमध्ये प्रेमाचे आणि सलो- 
ख्याचे संबंध होते, आणि नुकतीच कुठे साम्पराज्य- 
शाहीच्या जोखडाखाळून दोघेही मुक्‍त झालेली, आणि 
दोन्ही देश इतके विस्तीर्ण की दोघानाही दुसर्‍याच्या 
मुलुखखाची अभिलाषा नसावी-अज्लीही दोन आशियाई 
राष्ट्रे आशियामध्ये गुण्यागोविदाने नांदतील आणि 
जगाला आंतरराष्ट्रीय शांततेचे व सहकार्याचे एक 
नदीन उदाहरण धालून देतील अशीच पं. नेहरूंची 
कल्पना होतो. आशियाई राष्ट्र म्हणून त्याना 


ऱ््र 


अनुक्रमणिका 


चीनवद्दल जिव्हाळा वाटत होता. त्यात डांभर 
दीडझे वर्षे युरोपियन राष्ट्रांच्या हादी चीनला जें 
हाल सहन करावे लागले त्यामुळे वाटणार्‍या करुणेची 
भर पडली; शिवाय या युगात आशियाने युरोपला 
घालुन दिला पाहिजे ही महत्वाकांक्षा . त्यामुळे 
पं. नेहरूंच्या डोळ्यासमोर चीनचे असे लोभसवाणे 
चित्र उभे राहिले, की त्या चित्राच्या चिंतनात 
त्यांचा विवेक लुळा पडला. रामायणातील सुवर्ण- 
मृगाची या ठिकाणी आटवण होते. पं. नेहखूंची 
पुढील काही वर्षे त्या चीनरूपी सुवर्णमृगाचा 
पाठलाग करण्यात गेली. 


पं. नेहरूंना दुसरे आकर्षण वाटत होते ते दीन- 
मधील साम्यवादी राजवटीचे. पं. नेहरू साम्यवादी 
नव्हते; साम्यवादाशी . त्यांचे अनेक मूलभूत 
स्वरूपाचे मतभेद होते. विशेषेकरून साम्यवादाचे 
हिसक मागं त्याना मुळीच पसंत नव्हते. तरीदेखील 
साम्यवादाच्या उद्दिष्टाबद्दल त्याना एक प्रकारचे 
प्रेम होते. साम्यवाद ही प्रगतीची खूण आहे अक्ली 
त्यांची विष्ठा होती. त्यामळे साम्यवादी राष्ट्रांकडे 
त्यांचे मन आपसूकच ओढ घेत असे. विशेषेकरून 
चीनमध्ये पारतंत्र्य संपताच कामगार-ज्ेतकर्‍यांचे 
राज्य स्थापन झाले याबद्दल त्याना खूप बरे वाटत 
होते. साम्यवादातील व साम्यवादी कामगार- 
शेतकर्‍यांच्या राजवटीतील अन्याय व शझूटूम 
जवरदस्ती त्यांच्या डोळ्यात खुपत नव्ह्ती असे 
नाही; पण हे प्राथमिक अवस्थेतील टोष आहेत 
असे मानून ते त्यांच्याकडे कानाडोळा करीत असत. 
चीनमधील साम्यवादी राज्य देशातील देन्य व 
दारिद्रय नष्ट करील. एवढेच नव्हे तर जागतिक 
शांततेचा पुरस्कार करील अकी त्यांची अपेक्षा 
होती. राष्ट्रवाटी चीनपेक्षा साम्यवादी चीन त्यांना 
जवळचा वाटे आणि याच मापाने आशहियातील इतरं 
सवे राष्ट्रांना मापून चीनच भारताला सर्वोपेक्षा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


१.) 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


अधिक जवळचा आहे असा त्यांचा विश्‍वास होता. 
हा विश्‍वास निष्ठा म्हण्न स्वीकारताना साम्य- 
वादाच्या आक्रमण-शीलतेकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले ; 
आणि हीच चूक त्यांना शेवटी भोवली. 


चीनबद्दळ सल्ला देणारे जे सल्लागार त्या 
काळात पं. नेहरूना लाभले ते स्पष्ट विचारसरणीचे 
व निर्भीडपणे खरे तेच वोलणारे नव्हते हे त्यांचे 
आणि देशाचेही दुर्दैव ठरले. बरेच जण होते ते 
पंडितजींच्या मनाचा कल पाहुन बोलणारे होते. 
काही जण होते ते उगवत्या सूर्याचे उपासक होते. 
राजवट कोणतीही असो, प्रस्थापित राजवटीच्या 
बाजूने बोलणे 


हाच त्यांचा धर्म होता. आणखी 
काहीजण ' होते त्याना या ना त्या कारणामुळे 
साम्यवादाचे आकर्षण वाट्त होते. मेलेल्या 
माणसाबद्दल वाईट बोल नये, असा प्रधात आहे. 
पण खरेच बोलायचे झाले तर पं. नेहरूंना साम्य- 
वादी चीनविषयी चुकीची माहिती पुरविल्यावहल 
व त्याना अयोग्य सल्ला दिल्यावहृल अधिकात 
अधिक दोष जर कुणाळा देता येत असेल तर 
तो सरदार पनीकर यांना. ते त्या भारताचे 
पेकिंग येथे वकील होते. त्यां 


टू त्याच्याकडूनच भारत 
अरकारका नव्या __ राजवंटीवहृळ 


सरदार 
पकारचे प्रेम होते. कुटुंबातील काही मं 


"हा मडळी साम्य- 
वादो विचारसरणीची होती, हेदेखील त्याचे एक 


ह तीच वादाचा पुरस्कर्ता 

नसून, इतकरी क्रांतीचा पाईक आहे असा एक 

विचारप्रवाह गो क 120 
ट्‌ होता. त्याचा देखीळ 


जीन स्का म्हणजे इग्७ड- 
काविरोधी, मनोवृ होतीच. त्यामळे 
जनमत सवेसाधारणपणे साम्यवादी चीनळा 
अनुकूल असे होतेच. पं. नेहरूंच्या. डॉ चोीनविषयक 
धोरणावर या सर्व गोष्टींचा चिता 
र " परिणाम झाले 
ना णाम झाळेला 


अनुक्रमणिका 


पं. नेहरूंच्या चीनविषयक धोरणाचे पि 
कडू फळ दृष्टीस पडले ते १९५० साली चीनने 
तिवेटवर स्वा री केली त्यावेळी. वास्तविकपणे 
यावेळी पं.. नेहरूंचे स्वातंत्र्यवादी मन 1-8 
उठायला हवे होते. इंग्रजानी स्वत:च्या धोरणा- 
साठी तिवेटला चीनचे मांडलिक हत लिडर 
असले, तरी प्रत्यक्षात तो देश स्वतंत्र होता आणि 
वेळोवेळी स्वातंत्र्यरक्षणासाठी त्याने चीनवरोबर 
निकराची युद्धे लढवली होती. शिवाय बगा कता 
काहीही सांगत असला तरी तिवेटचे लोक चीनी 
लोकांपेक्षा वेगळे होते आणि, विसाव्या वैतिकात 
तरी निदान त्यांच्या स्वयंनिर्णयाच्या हक्काला 
मान्यता मिळायला हवी होती. कुणालाही सुचावे 
असे हे विचार. पण स्वातंत्र्याचा आणि स्वय- 

निर्णयाचा निघड्या छातीने पुरस्कार करणार्‍या 
पं नेहख्त्ता त्यावेळी हे विचार सुचले नाहीत. त्यानी 
चीनला तिवेटचे स्वातंत्र्य पायदळी तुडव्‌ दिले, 
एवढेच नव्हे तर चीनला तिबेटवर अधिराज्य 
चालविण्याचा अधिकार आहे. हे देखील मान्य केले. 
१. नेहरूंच्या या घोर चुकीचा आज भारताला 
दारूण परिणाम भोगावा लागत आहे 


तिवेटच्या स्वातंत्र्याचे तिवेटच्या दृष्टीनेच 
नव्ह तर भारताच्या दृष्टीने देखील हरस्रयत्ताने 


"अण करणे आवश्यक होते. तिवेट आज चीनच्या 
ताब्यात आहे 


नन 


आणि मन मानेल 
खिडीतून भारतामध्ये सैन्य 
आपल्याला मात्र त्या नगाधिराजाच्या 


त्ञ्हा हिमालयाच्या 
घुसवता येते. ल 


गिरिकुह्रामध्ये आपल्या सैन्याची जमवाजमव 
करावी छागते. थर्वताच्या शिखरावरती सर्व तर्‍हेची 
तयारी कलन नेतर टोळधाडीप्रमाणे खाली 
कोसळणार 


र्‍या आत्रमक सैन्याचा बंदोबस्त करणे 
फार कठीण असते हे कुणीही यद्धशास्त्रविज्ञारद 
सागू केल, तिवेट चीनच्या पदरात टाकल्यानंतर 
भारताला आज त्या कठीण परिस्थितीला तोंड 
द्यावे लागत आहे 
चीनने. तिवेट गिळंकृत केला त्या वेळी भारताला 
ती आपत्ती काही करता आले नसते 


२२ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


हारा प्राज्ञमपाठशाळामडळ, वाड 


पं. नेहरू आणि चीन 


असा एक युक्तिवाद लढवला जातो. या युक्‍्ति- 
वादाभध्ये कितपत तथ्य आहे ते लष्करी तज्ञच 
सांगू शकतीळ. त्या काळात आपले लष्करी सामर्थ्यं 
चीनला अटकाव करता येईल एवढे नव्हते, हे 
कदाचित्‌ खरे असेल, पण चीनचे लष्करी सामर्थ्यही 
त्यावेळी मोठे नव्हते. शिवाय चीनची मोठी फौज 
त्या सुमारास कोरियातील युद्धात गुंतून पडली 
होतो. म्हणून भारताला काहीच करता आले नसते हे 
मानणे बरेच कठीण वाटते. पण लष्करी प्रतिकाराचा 
हा प्रश्‍न बाजूस ठेवळा तरी मुख्य प्रश्‍न उरतो 
तो हा की चीनच्या या पाशवी अतिक्रमणावर 
आपल्य़ा संमतीचे शिक्‍कामोतेंब का केले ? तिबेट हे 
स्वतंत्र राष्ट्र आहे हा आग्रह आपण का धरला नाही? 
तसेच लष्करी वळाने कावीज केलेल्या मुलुखावरील 
चीनची सत्ता कायदेशीर नव्हे अशी भूमिका 
आपण का घेतली नाहो ? निदानीला चीनविरुद्ध 
आणि तिवेटच्या बाजूने आपण आपला आवाज 
तरी घोषित करायला हवा होता. पण पं. नेहरूंना 
त्यावेळी चीनविषयी काय भुरळ पडली होती कुणास 
ठाऊक, त्यानी चीनच्या या आक्रमक वृत्तीकडे दुलंक्ष 
केळे आणि तिबेटच्या स्वातंत्र्याला जे खग्रास ग्रहण 
लागले त्याच्याविरुद्ध चकार शब्द देखील काढला नाही. 

नऊ वर्षानंतर तिवेटमध्ये चीनविरुद्ध बंड उभे 
राहिले, त्यावेळी मात्र पं. नेहरूंनी जरा वेगळी 
भूमिका घेतली. तिवेटमधून ज्याना ज्याना पळून 
यावे लागले त्या सर्वांना भारताने आश्रय दिला. 
दलाई लामांचेही मोठ्या प्रेमाने आणि आदराने 
स्वागत केळे आणि त्याना इथे मानाने राहता 
येईल अकश्ली सोय केली. पं. नेहरूंच्या धोरणात 
बदल झाला होता म्हणूनच या गोष्टी शक्‍य झाल्या. 
चीनला आपले वर्तन पसंत पडणार नाही याची 
त्याना पुरी कल्पना होती. पण एव्हाना त्यांचा 
बराचसा 'ग्रमनिरास झाला होता. त्यामुळे त्यानी 
रागाची पर्वा केली नाही. तिवेट स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून 
पुन्हा नांदायला सुरवात झाली पाहिजे या गोष्टीचा 
पुकारा करायला मात्र त्यांची शेवटपर्यंत तयारी 
नव्हती. दहा वर्षापूर्वी घेतलेली भूमिका अयोग्य 
व अन्थायाची ठरली तरी ती सोडायला ते तयार 


झाले नाहीत. 


२३ 


अनुक्रमणिका 


. तिबेटच्या स्वातंत्र्याच्या अपहरणानंतर साम्य- 
वादी चीनने आपले आसन वळकट करून हलके 
हलके आलिया खंडातील सर्व राष्ट्रामोवती आपले 
पाश टाकण्यास सुरवात केली. भारताने चीनचे हे 
आक्रमक धोरण ओळखून त्याला तोंड देण्यासाठी 
आशियातील लहानथोर राष्ट्रांची एकजूट वनवाव- 
याला हवी होती. पणं पं. नेहरूंना चीनचे 
हे विस्तारवादी धोरण मुळी दिसळेच नाही. साम्य- 
वाद विस्तारवादी धोरण स्वीकारणेंच शक्‍य नाही 
अशी त्यांची भावना होती. चीनला जगामध्ये 
मानाचे स्थान नाही, इंग्लंड अमेरिका आदि करून 
राष्ट्रे त्याला पाण्यात पाहतात, म्हणून ते थोडे- 
वहुत तर्‍हेवाईकपणाने वागते, वाकी ते अतिदाय 
शांततावादी असे राष्ट्र आहे, असा युक्तिवाद 
मनाशी लढवून पं. नेहरूनी चीनचा पाठपुरावा 
करण्याचे ठरविळे आणि जगभर त्याच्या वतीने 
वकीली केली. या धोरणाची परिसीमा बांडंग 
परिषदेच्या वेळी घडली. त्यावेळी पं. नेहरूंनी चीनला 
आलळियाई राष्ट्रामध्ये मानाचे स्थान मिळवून दिले. 
भारतापुरते बोलावयाचे तर तो काळ हिदी चिनी 
भाई माई युगाचा होता. मारत आणि चीन यांच्या 
मध्ये जणू प्रेमाचा पूर वहात होता. या प्रेमामध्ये 
मःगुल राहून पं. नेहरूंनी उत्तर सीमेच्या संरक्षणाकडे 
दुलंक्ष केळे. तसेच आलियाई राष्ट्रांमध्ये मित्र 
जोडण्याऐवजी त्यांना वबेफिकीरीने वागवले. त्या 
बेफिकीरीचा परिणाम एवढाच झाला की ती सारी 
राष्ट्रे क्रमाक्रमाने चीनच्या प्रभावळीत सामील 
झाली. १९६२ च्या ऑक्टोबरमध्ये चीनने जेव्हा 
भारतावर अचानक हल्ला चढविला त्यावेळी या 
गोष्टीचे स्पष्ट प्रत्यंतर मिळाले. 


चीन आपल्यावर हल्ला करील असे पं. नेहरूंना 
कधी स्वप्नातही वाटले नव्हते. वास्तविकपणे 
५६-५७ सालापासून चीनने कुरापती काढायला 
सुरवात केळी होती. त्यामुळे भारत सरकारने 
सावध होऊन संरक्षणाची सिद्धता करायला हवी 
होती. पण पं. नेहरू व युद्धमंत्री श्री. मेनन यांच्या 
सारखे त्यांचे सहकारी यांचा चीनवर एवढा अपार 
विश्वास होता को त्याना त्या सिड्तेचो जरूरी 
भासली नाही. मेनन साहेबांचे तर कटाक्षाने सांगणे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


होते की पाकिस्तान हाच भारताचा खरा आणि 
एक नंबरचा शत्रू आहे. त्यामुळे भारतीय सेन्य 
पाकिस्तानी सीमेवर सज्ज होऊन खडे होते; 
उत्तर सीमा मात्र जवळ जवळ मोकळी पडली 
होती. चीनने भारताच्या या वेसावधपणाचा 
फायदा घेतला. भारतीय सैन्याला त्या वेळी जो 
प्रचंड पराभव सहन करावा लागला त्यांचे 
कारण राजकीय स्वरूपाचे होते. मारत सरकारची 
राजनीती त्याला जवबावदार होती. आणि भारत 
सरकारची राजनीती म्हणजे पं. नेहरूंची राजनीती. 


चीनच्या आक्रमणानंतर मात्र पं. नेहरूंचा 
म्रमनिरास झाला. तोवर ते, त्यांनी स्वतःच 
म्हटल्याप्रमाणे कल्पनार्निमित अक्षा भ्रामक 
जगामध्ये वावरत होते. आक्रमण होताच त्यांचे 
तेज आणि त्वेष उफाळून वाहेर पडले. आपल्या 
चैतन्यमय वाणीने आणि कृतीने त्यानी सबंध 
देशाला जाग आणली आणि चीनशी मकाठळा 
करायला त्याला त्यानी तयार केले. अलिप्ततेचे धोरण 
तात्पुरते गुंडाळून ठेऊन त्यानी मिळेल तिथून मदत 
घेतली आणि देश्याची संरक्षणसिद्धता वाढवली. 
आणीवाणीच्या त्या कालात पं. नेहरूनी जे कार्य, 
केले त्याबद्दल देश त्यांचा सदैव कणी राहील. पण 
हे क्रण मान्य करून देखील हा विचार मनात 
आल्यावाचून राहत नाही की चीनच्या वबावतीत 
इतके आंघळ्या विचवासाचे धोरण स्वीकारले 
गेळे नसते तर कदचित्‌ ही आपत्ती ओढवली 
नसती, निदानीला आपत्तील्म तांड देण्यासाठी आपण 
अधिक सज्ज राहिलो असतो. 

पं. नेहरूंचे चीनविषयक धोरण काही पूर्व- 
ग्रहावर आधारलेले होते. आशियाई राष्ट्र म्हणजे 
ते आपल्याला अधिक जवळचे हा पहिला पूर्वग्रह 
नव्याने स्वतंत्र झालेले राष्ट्र, पारतंत्र्याचा स्वत:च 
अनुभव धेतल्याकारणाने, दुसर्‍यावर पारतंत्र्य 
लादण्याचा उद्योग करणार नाठी 


न €1 हा दुसरा पृवंग्रह. 
आणि तिसरा व अधिकात अधिक भयावह असा 


3-4 


पुवंग्रह तो हा की साम्यवाद ही प्रगतीची वाटचाल 
आहे आणि साम्यवादी राष्ट्र आक्रमणाचा आणि 
युद्धाचा मार्गे कधीही स्वीकारणार नाही, हे स्व 
पूर्वग्रह पुन्हा परत तपासून पाहिले पाहिजेत. चीनने, 
अर्थात्‌ आपल्या घोरणानी आणि कृतीनी त्यांचे 
वेयथ्ये बरेचसे सिद्ध केले आहे. म्हणून परराष्ट्र 
विषयीचे धोरण हे नेहमी पु्वग्रह अगर स्वप्नरंजन 
यांच्या ऐवजी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास 
करूनच ठरविले पहिजे हे काय वेगळे सांगावयास 
ह्वे? 


चीनचे सामर्थ्य वाढत आहे. नुकताच त्याने 
अणुबाँवचा स्फोट केला. अण्वस्त्रे तयार करून 
अणुशक्‍तीसंपन्न असे प्रभावी राष्ट्र वनण्याची त्याची 
महत्वाकांक्षा आहे. चीनच्या या वाढत्या सामर्थ्याचा 
प्रमाव आलिया व आफिरका खंडातील नवोदित 
राष्ट्रावर पड्‌ लागला आहे. या सर्व घटना भारता- 
च्या दृष्टीने अत्यंत भयावह स्वरूपाच्या आहेत- 
भारतीय प्रदेशावरील आपला दावा चीनने अद्याप 
सोडलेला नाही. शिवाय लोकशाही मार्गाने आपल्या 
देशाची जी प्रगती होते आहे तिच्यावद्दलचा त्याच्या 
सनातीळ मत्सर आणि संताप अद्यापं कमी झालेला 
नाही. म्हणून आपला देश आणि चीन यांच्यामध्ये 
मैत्रीएवजी संघर्ष वाढण्याची जास्त शक्‍यता आहे है 
लक्षात ठेवावयास हवे. चीन आणि रिया यांच्या- 
मधील वाढत्या इराव्यामुळे जो दिलासा आपल्याला 
काही काळ लाभला होता, तो फार दिवस टिकणार 
नाही अद्ली धास्ती निर्माण करणाऱ्या काही घटना 
ऐकत्याच रशियामध्ये घडन आल्या आहेत. या 
ल नव्याने घडणार्‍या घटनांचा विचार केला की 
प. नेहूलूंच्या धोरणाचे, मग ते चीनविषयक असो 
किवा एकंदर परराष्ट्राशी ठेवावयाच्या संबंधा- 
विषयीचे असो, केवळ अंधानुकरण करण्याऐवजी 
स्वतत्र प्रज्ञेने परिस्थितीला नवे धोरण 


साजेसे 
आखणे जरूरीचे आहे असे कोण म्हणणार नाही (१ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


22-2_----»_ १ 


[| व हीं | यणणणणणणणयययचाचाडे 
| ही ज्यॉत सतत 


ज्योत जागती ठेबण्यासाठी 
वेळाचा अखंड पुरबठा हबा; 
तसेंच निंष्ठायुक्त सेबेसाठी 
स्फृ्तीचा झरा बाहता हबा. 
निरेपश्च जनसेबेचें ब्रत 
चाळू ठेंबण्याची पुनप्रतिज्ञा 
करण्यास झुभ्र-समय म्हणजे 
दी महन्‌ मंगळ द्रिबाळी / 


राष्ट्र सेवेंत सदेव मरन 


८32622 हे 


७०७७ कव्या कक. जा २ कक ०. 2. 


2.2 > 


। मध्य आणि पश्चिम रेल्वे. 
1। यांजकडून प्रकाशित 
। न. भा. ४ २५ 1: | 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 
७७५ 
अमृतमहोत्सवी, 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. वि. म:: बेडेकर. | 
विज्ञानं आणि अध्या'म याच 
विज्ञान आणि अध्यात्म यांचा 
गुणद्वंद्ठांचा मधुर मिलाफ 
जवाहरलाल नेहरूंच्या विभूतिमत्त्वात अनेक विरोधा- 
भासी गुणद्ंंद्रांचा मधुर मिलाफ झालेला आढळून येतो, 
बुद्धिवादी असूनही त तरंलभावनाशील होते, राजकारणी 
मुत्सद्दी असूनही संवेदनाशील कबिहृदयी होते, भारतीय 
असूनही . बिश्वनागरिक होते, राष्ट्रभक्त असूनही 
आंतरराष्ट्रीय होते, सत्ताप्रेमी सत्ताधीरा ' असूनही 
लोकशाहीवादी होते, विज्ञाननिष्ठ असूनही अध्यात्मवादी 
होते. या सर्व शुणांचा आविष्कार व मनोहर. मेळ 
त्यांच्या जीवनातून व ग्रंथातून प्रतीत होतो. प्रस्तुत 
लेखात, त्यांच्या जीवनदनात व जीवनात विज्ञान व 
अध्यात्म यांचा कता मधुर मिलाफ घडून आला होता, 
याचेच दिग्दर्शन करावयाचे आहे. | 
बुद्धिवादी, सडेतोड दृष्टिकोण 
प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे संस्कार नेहरूंच्या रक्तात 
साहजिकच भिनले होते. तरीपण पुढे शिक्षणाने, विचाराने 
व श्रद्धेने ते विज्ञाननिष्ठ मानवतावादी बनले त्यामुळे 
प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे ते निःसीम उपासक. असूनही 
त्यांची भारतीय संस्कृतीवरील श्रद्धा अंध राहिली नाही. 
भारतीय संस्कृतीची जी भारतीय जनमानसावर पकड 
आहे तिच्यात भिन्न भिन्न तर्‍हेच्या जनमानसाप्रमाणे 
अनेक कल्पनांचे बेरेवाईट, उच्चनीच स्तर दिसून येतात. 
जादूटोणा, मंत्रतंत्र, अनेकदेवताविषयक भोळ्याभावड्या 
अंधश्रद्धा यांपासून तो आत्म्याचे अमरत्व, पुनर्जन्म 
परलोककल्पना, ईश्वरकल्पना, कर्मविपाक, जन्मनिष्ट जाती 
इत्यादि कल्पनांचा पगडा भारतीय ञनमनावर पडलेला 
.दिसन येतो. या केल्मनाजालाव्राबत नेहरूंचा दृष्टिकोण 
'किती बुद्धिवादी व सडेतोड होता हे त्यांच्या डिस्क- 


व्हरी ऑफ इंडिझा ” या ग्रंथांतीळ खालील उताऱ्या- 
वरून दिसून येइल, 


० ७७ क णा 
* पानांचे आकडे ' डिस्कव्हरी ऑफ इंडिझा * 
तील उतोरे मूळ इंग्रजीवरून केलेले 


“5 पुक्त अनुवाद आहेत. 


२६ 


अनुक्रमणिका 


मनोज्ञ संगम 


“ घर्माचे- त्याचे जे प्रत्यक्ष आचरण होत आहे ते 
पहाता-- मळा कधीच आकर्षण वाटले नाही. 'वर्मभोळ्या 
समजुती आणि * वाबाबाक्यं प्रमाणम्‌? यासारख्या गत 
श्रद्धा यांच्याशीच धर्म निगडित झालेला व्रसन येतो. 
जीवनविषयक प्रश्नांकडे पहावया*ची धर्मांची व्टी विजात- 
दृष्टीपेक्षा अगदीच वेगळी आहे, जादूटोणा-मंत्रतश्न, 
भोळीभावडी अंधश्रद्धा आणि चमत्कारावर क 
यांचेच प्राबल्य धर्मात दिसून येते. ” ( पान ११ )* 


“ माझा पिंड असा आहे की, मला या इह 
लोकाविषयीच, ऐहिक जीवनाविप्रयीच रस वाटतो, 
परलोकाविषयी किंवा मरणोत्तर जीवनाविषयी नाही- 
आत्मा आहे की नाही, मरणोत्तर आत्मा शिल्लक 
हाता की काय, हे प्र्न मह्त्वाचे असतीलही; का 
मळा त्यांची बिल्कुळ क्षिती नाही. ज्या सामाजिक 
परिक्रात मी वाढलो, त्यात आत्मा, मरणोत्तर म्ही 
कमंशिद्धान्त आणि पुनर्जन्म या गोष्टी निःदाक' 
गृहीतच धरळेल्या असत. माझ्यावर या गोष्टींचा 
संस्कार अर्थातच झाला आहे आणि या गृहीत गोष्टी 
खर्‍्याही असू शकतील असे मानण्याकडे एका द र न 
नाता कल आहे. आत्मा असेल व तो शरीरपातानं 
टिकूनही रहात असेळ, जीवनातील आपल्या कमांना 
कार्यकारणभाबाच्या साखळीत जखडून टाकणारा कर्म 

सिद्धान्त तर्कदृष्ट्या सुसंगतही असू शकेल. अर्थात्‌ आदि 
कारणाचा विचार करू लागले तर कर्मसिद्धान्तातही विरस 
गती उभ्या रहातात, हे खरेच. जर आत्मा असेलच तर 
नंग पुनजन्माचा सिद्धांतही सयुक्तिक वाटू लागतो. पण 
या सब गृहीत धरल्या गोष्टी असू शकतील असे मठ 
वाट्त असले तरी ते माज्ञे वाटणे धार्मिक श्रद्धेच्या ् 
नाही - हे माज्ञे विचार केवळ बौद्धिक तर्क आहेत आणि 
त अशा अज्ञात क्षेत्रासंबंधी, की त्याच्याविषयी आ 


( लंडन १९५१) या आवृत्तीतील असून, प्रस्तुत लेखा” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


विज्ञान आणि अध्यात्म यांचा मनोज्ञ संगम 


ज्ञान नसल्यासारखेच आहे. या बोद्विक तर्काचा माझ्या 
जीवनावर काही परिणाम झालेला नाही. ते खरे-खोटे 
ठरळे तरी मला त्यांचे काही सोयरसुतक नाही. ? 
- (पान. १२-१३) 
आधुनिक आस्तिक्यभावना 
ईश्वरकल्पनेविषयी नेहरूंनी प्रकट केलेले चिंतन आधु- 
निक विज्ञाननिष्ठ मानवतावादी विचार त्यांनी किती 
तन्मयतेने आत्मसात केळे होते याची साक्ष देते. 
इंश्रर ही कल्पना त्यांना मान्य नसली तरी, मानव 
आपल्या विवेकशाक्तीने व हृदयाने ज्यां आशा- 
आकांक्षा, जी व्येये बाळगतो, ती ध्येयच मानवाचे देव कसे 
बनतात, व या ठेवाप्रीत्यथ॑ मानवाने किती दिव्ये करून 
दाखविली आहेत, याचे त्यांनी मोठे सुरस वणंन केळे 
आहे. त्या द्ट्टीने विचार करता, नेहरू हे * आस्ति- 
कःच म्हटले पाहिजेत. मानवाच्या सृष्टीतील स्थाना- 
विपरयी व भवितव्याविष्यी त्यांच्या मनात पावित्र्यवद्धि 
व मांगल्यभावना कशी संटेव जागत होती, याचे 
प्रत्यंतर पुटीळ उताऱ्यांवरून येईल 
“ परमेश्वर आहे असे धरून 'चालळे तरी लार्‍चारीने 
त्याच्या तोंडाकडे पहात वसणें वा त्याच्यावर विसंबून 
असणे केःहाही इष्ट नाही. अतिमानवी किंबा देंबी शक्ती 
वर विसंबून राहिल्याने पुष्कळ वेळा माणसाचा आत्म- 
विश्वासच नाहीसा होण्याचा व माणसामधील सामथ्य 
व सर्जनशाक्तिन्त खुरटून जाण्याचा संभब असतो 
तथापि इंश्ररावर विश्वास असो वा नसो, परंतु भोतिक 
जगाच्या पळीकडीलळ असलेल्या आध्यात्मिक गोष्टींवर, 
नैतिक-आध्याव्मिक-ध्येयवादी कल्पनांवर काही श्रद्धा 
असणे आवद्यकच आहे; नाहीतर आपल्या जीवनाला 
काही उद्दिष्ट बा हेतूच रहाणार नाही व आपले जीवन 
नांगर तटळेल्या गल्बताप्रमाणे सेरावेरा धावून नष्ट 
होईल. आपणास त्याची जाणीव असो वा नसो, पण 
आपणांपैकी बहतेकांची श्रद्धा कशावर तरी असतेच 
असते. आपण एखाद्या अज्ञात देवाची मनोमन पूजा 
करीतच असतो. मग तो देव एखादे वैयक्तिक, राष्ट्रीय वा 
आन्तरराष्ट्रीय ध्येय असो वा एखाद्या आदश पुरुषाची 
व आदर्श जगाची कल्पना असो, तो पूर्ण आदरा 
गाठणे आपणास अराक्यच असते, परंतु त्याकारता 
आपली धडपड पिढ्यानुपिढ्या चालूच असते, आपणा- 
मधील चिच्छक्तीचा दुर्दम्य खोत आपणास स्वस्थ बसू, 
देत नाही. ” ( पान ४८९) 


“मानवा'ची भावना-विचार-क्रियाशक्ति किती आश्चर्य- 
कारक आहे! युगानुयुगातून मानवाने एकाद्या 
व्येयाकरिता, सत्याकरिता, श्रद्धास्थानाकरिता, देशा- 
करिता, स्वामिमानरक्षणासाठी आपले सर्वस्व व प्राणही 
वेचळे आहेत ! ध्येय बदलेल पण मानवाची सर्वस्व- 
त्यागाची जिद्द कायमच आहे. विनाश “आ? वासून 
उभा असताना देखील तो आपली प्रतिष्ठा वा स्वतः 
जतन केलेल्या मूल्यांवरीळ श्रद्धा विसरला नाही. निसर्ग- 
शक्तींच्या हातातील केवळ एक खेळणे, या अफाट 
विश्वातील एका घूलिकणाचीही ज्याला सर नाही असा 
हा मानव ! पण त्याने अचाट निसर्गशाक्तींना आव्हान 


देऊन आपल्या विवेकशक्तीने- क्रान्तीची जन्मभूमी अस- 


लेल्या विवेकशक्तीने- त्यांना कह्यात आणण्या'चा प्रयत्न 


केला आहे ! कोणी देव असोत वा नसोत, एवटे मात्र 


खरे की मानवातःच असे काही तरी देवत्व वा दिव्यत्व 
बास करीत आहे ! ”'. - (पान १७-१८) 
विज्ञानाशी ससंगत असे अध्यात्म 

आधुनिक बाह्यविश्रविषयक शास्त्रीय संद्योधनाने जो 
विज्ञाननिष्ठ हृश्टिकोन विकसित झाला आहे त्यातूनच 
मानवी मनातील अंतर्विश्वाकडे पहाणारे, त्यांतील 
घटनांचा छोध घेणारे एक नवीनच मानवतावादी 
अध्यात्म उदयास येत आहे. या मानवतावादी अध्या- 
त्माला मानवी मनातील नैतिक, कलाविषयक, सांस्कृतिक 
भावभावनांचे अभिनव ददांन होत असून मानवाच्या 
उज्ज्वळ भवितव्याबद्दळ, मानवतावादी शास्त्रज्ञ अत्यंत 

आद्यादायक श्रद्धा बाळग्न आहेत व विश्वातील 
चिच्छक्तीच्या एकतेच्या साक्षात्काराची चुणुक त्याच्याही 
प्रत्ययास यत आहे. अशाच वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून 
मानवी व मानवेतर सृष्टीकडे पहात असताना नेहसरूनाही 
या नवीन आध्यात्मिक अनुभूतीचा इंषत्‌ साक्षात्कार 
झालेला दिसून येतो. त्यांनी लिहिळे आहे 

“: आपल्या तत्त्वजिज्ञासेला आपण वैज्ञानिक दृष्टीची 
व व्रसतीची जोड देऊन आणि अतिभोतिक गोष्टींविषयी 
आदरभाव बाळगन आपल्या जीवनविषयक प्रश्नांना तोंड 
दिळे पाहिजे. तरच जीवना'ची समग्र दृष्टि आपणास प्राप्त 
होईल. त्या समग्र दृष्टीच्या पल्ल्यात आपणास वतमान 
व भत यातील उंच-सखल भागांचे जसे दर्शन घडून येईल 
तसेन्च भविष्यकाळाकडेही आपण शांतपणे व प्रसन्न- 
तेने नजर टाकू कू. आपणाभोवती जसे सोन्दर्य पसरले 


६) 


नात 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


आहे तसेच त्या शेजारी दुःखही खेटून उभे आहे. 
आपणा मानवांचा जीवनपथावरील प्रबास म्हणजे सुख- 
दुःखाचे विचित्र मिश्रण आहे. पण यांच मार्गाने आपण 
शिकत असतो व प्रगति करीत असतो. बाह्यघटना व 
त्यांचे पडसाद यांचा आपणावर मोठा परिणाम होत 
असतो हे खरे. पण सगळ्यात मोठे हादरवून टाकणारे 
धक्के आपल्या मनाला बसतात ते आंतरिक भीती आणि 
संघर्ष यांमुळे, बाह्य भौतिक पातळीवर आपण प्रगति 
केलीच पाहिजे नाहीतर आपण खलासच होऊन जाऊ. 
पण त्यावरोबरच आपण आपल्या मनामध्ये, आपापसां- 
मध्ये, आपल्या सभोवार परिस्थितीशी सुसंवाद राखून 
शांति मिळविली पाहिजे. अशा शांतीमुळे आपणास शारी- 
रिक व भोतिक गोष्टीत समाधान लाभेल एवढेच नव्हे तर 
त्याबरोबरच मानवाला त्याच्या आंतरिक कल्पक भ्ररणांमुळे 
च धाडसी वृत्तीमुळे विचाराच्या आणि कृतीच्या क्षेत्रात 
आरंभापासून आतापर्यंत बरीवाईट वाटचाल करीत 
असताना ज मानवी म्हणून वैशिष्ट्य प्रात झाले आहे 
त्या मेरणांचेही समाधान होईल, » (पान ४८९) 
च नॉ जेव्हा या जगाकडे पहातो, तेव्हा काही गूट, 
आश्चयकारक आणि अथांग असे आपणापुढे पसरले 
आहे अशी संबेदना मला होते. हे गूढ आपल्या 
शक्तीप्रमाणे समजून व्यावे, त्याच्याशी एकतान 
होऊन, त्याच्या पूणतेचा अनुभव घ्यावा अशी मला 
प्रेरणाही उत्पन्न होते, परंतु हे गढ समजून व्यावयाची 
पद्धति मूलत; वेज्ञानिक, वस्तुनिष्ठच असावी असे मला 
वाटत आढे आहे. अथांत पूर्णपणे वस्तुनिष्ठता येणे शक्य 
नाही हे खरे. पण आत्मनिष्ठता ही जर अगदी अनि- 
वाय ब अपरिहार्यच असेल तर तिला वैज्ञानिक पद्ध- 
तीचे नियत्रंण असणे जरूर आहे एवंटेच. । 
“ज्याची मला संवेदना होते ते गूढ काय आहे, कोणास 
ठाऊक! मी त्याला परमेश्वर म्हणत नाही, कारण परमेश्वर 
म्हटले की अशा काही गोष्टी अभिप्रेत 
त्या मला मान्य नाहीत. एखाद्या 
अज्ञात परमोच्च दाक्तीला मानवी 
पाहणे माझ्या मनःप्रश्‍त्तीबिर्द्ध ; 
सगुण उपासना करतात याचे मला 


आश्चर्यच वाटत 
आले आहे. 


ला वेदान्तातीळ अद्वेत- 
कल्पना द 


अर्थात्‌ याचीही मळा 
आरणीव आहे की, या कल्पनांचे केवळ बौद्विक दृष्ट्या 


महण करण्याने माणूस विशेष पल्ला गाटू शकत नाही. 
त्याबरोबरच हेही खरे की, वेदान्ताची किंबा तत्सम 
तत्वदर्शनांची अनन्ताकडे झप घेण्याची जी धडपड 
आहे ती पाहून माझे मन भीतीने दडपून जाते. उल्ट 
पक्षी, निसर्गातील विविधता व विपुलता ही पाहून मी 
रोमांचित होतो आणि माजे मन एक प्रकारचा सुसंवाद 
व शांति अनुभवते ” - ( पान ११-- श॑), 

“ माझ्या मनाला हे पटल आहे की, इतिहासाच्या 
चिरकाळीन प्रवाहात आज वैज्ञानिक पद्धति व हरि 
यांनी अभूतपूर्व क्रान्ति घडवून आणली आहे. विज्ञानाने 
द.वाजे व मार्ग असे खुळे करून दाखविले आहेत की 
त्यातून पुढे मौलिक वदलांची दिशा दिसत आहे आणि 
ज आतापर्यंत अज्त.त समजले जात होते त्याच्या दाराशी 
आपण यऊन ठेपलो आहोत. निसर्ग हा आपणापेक्षा 
कोणी भिन्न, परका असे माणसाळा आता वाटत 
नाही, मानवाचे भवितव्य 'ह॒ निसर्गाच्या तालबद्ध 
शक्तिसोताचाच एक भाग बनू पहात आहे. पदार्थ" 
विशानातीळ अलीकडील गोधांमुळे, निसर्गात एक 
मूठभूत अद्वेत किंबा एकता आहे असे प्रत्ययास येऊ 
ठागळे आहे. विज्ञानातील ह्या ताज्या संशोधनाच्या 
निप्कपीची अद्वेत वेद्रांतातीळ मूलमभ़ृत विचारांद्यी 
छडना करणे उद्बोधक ठरावे, अद्वेतवेदांताच्या बुडाशी 
तरी हीच कल्पना आहे को विश्वात एकच वस्तु असून 
त्याचा आकार सारखा बदलत आहे; आणि शक्तींची 
एकूण बेरीज सारखी तीच समान असते. आधुनिक 
विशञानाप्रमाणे, वस्ठुमात्राची अंतिम उपपत्ति त्या वस्तु- 
मात्राच्या मूळ स्वमावातःच सापडते; विश्वात ज॑ काही 


संस्कृतीचे मानवतावादी अधिष्ठान 
वेश्ञानिक संक्योधनाच्या युगात 
प्रामुख्याने पुढे आळा आहे. 
ात्य जगात राष्राराषट्रात संघर्ष, अविश्वास आणि 
छाया या पसरल्या ' असून; 
नाश्ना्त्य रोट खरा वेश्ञानिक दृष्टिकोन व तज्जन्य शांति- 
मय तातार अजून आत्मसात करू शकलेली नाहीत 
अत्यंत गहल्नी म्हटले आहे. पाचीन भारतीय संस्कृतीचे 
ते अत्यंत डोळस भक्त होते. प्राचीन भारतीय संस्क्र- 


र्ट 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


विज्ञान आणि अध्यात्म यांचा मनोज्ञ संगम 


तीचे सद्योधन करून त्यांना त्या संस्कृतातील ज्या काही 
उज्ज्वल गुणांचे दशन घडळे त्यावरून त्यांनी असेही 
विधान केळे आहे की प्राचीन भारतीय संस्कृतीच्या 
मूळभूत विचचारामागीळ अधिष्ठान आधुनिक वैज्ञानिक 
दृष्टीशी व तज्जन्य आध्यात्मिक सुसंवादाशी अधिक 
जुळणारे आहे. तो उतारा असा : 

“ विज्ञानाची पकड पाश्चात्त्य देशावर दिसून येते व 
तेथील प्रत्येकजण विज्ञानाचे कोतुक करतो हे खरे. परंतु 
पाश्चात्य जगाला झजून खरी वैज्ञानिक दृष्टि ब वृत्ति 
लाधली नाही असे म्हटले पाहिजे. त्याच्यामच्ये स्जेन- 
शील शांति किंवा सुसंवाद अजून आकारास यावयाचा 
आहे. आपणा भारतीयांना तो गाठायला अजून 
पुष्कळच अंतर 'चालावयाचचे आहे हे स्पष्टच आहे. परंतु 
त्या द्रिशोकडे मार्गक्रमण करीत असताना आपणास 
मोठी विन्ने कदाचित कमी येतील, कारण, अलीकडीळ 
काळ सोडून दिला तरी प्राचीन काळातील युगानुयुगींच्या 
भारतीयांच्या विचारामागील अधिप्ठान हे वैज्ञानिक 
दृष्टीशी व व्रत्तीश्ी आणि आंतरराष्ट्रीयवादाशी जुळणारे 
आहे. सत्याचा निर्भय शोध, मानव येथून तेथून एक 
ही ऐक्यभावना, प्रत्येक भूतमात्रात दिव्यंतेचा अंशा 
आहे ही श्रद्धा आणि व्यक्ति व समाज यांचा परस्पर- 
सहकायाने ब स्वतंत्रतच्या वातावरणात विकास घडून 
यावा हा विचचार- या गोष्टी प्राचीन भारतीय विचार- 
संपदेचे अधिष्ठान होत. ” ( पान ४८९-४९० ) 
भारताविषयी'ची अद्वेतभावना 

नेहरूंच्या निधनानंतर लगेच, त्यांचे त्यानीच पूर्वी 
ल्हून उेवलेले मृत्युपत्र ( ७1) 910 1९७8106110 ) 
प्रसिद्ध झाले आहे. त्या मृत्युपत्रात त्यानी आपल्या 
रक्षाविसजेनाविग्रयी ज्या सूचना केल्या आहेत व त्या 
अनुषंगाने त्यानी भारतभ़ूमीविषयी, येथील नेसर्गा- 
विषयी, भारतवासियांविषयी, आणि भारतीय संस्कृती- 
विष्रयी ज्या नितांत गाढ आदर भावभावना व्यक्त केल्या 
आहेत त्या त्यांच्या विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनाला व आध्या- 
त्मिक वृत्तीळा साजेश्याच आहेत. आपल्या देशाविषयी 
आत्मीयता प्रकट करणारे त्यांच्या मृत्युपत्रातील उतारे 
त्यांच्या उत्कट कविहृदया'ची, त्यांच्या भारताविषयींच्या 
अद्वेतमाबनची इतकी जाज्वल्य साक्ष देणोरे आहेत की, 
त्यांचा मराठी अनुवाद प्रस्तुत स्थळी देण्याचा मोह 
आवरत नाही : 


“ माझ्या मरणोत्तर, माझ्या शरीराची दहनक्रिया 
व्हावी. मळा जर परदेशात मृत्यु आला तर माझ्या 
शरीरा'ची दहनक्रिया तेथ करून माझ्या अस्थी व रक्षा 
अलाहाबादळला पाठवाव्या. त्या रक्षेतीलळ एक लहानशी 
मूठ गंगेत टाकावी आणि बाकीचा अधिक्रांश भाग मी 
खाली दर्शविलेल्या पद्धतीने विसर्जित करावा. माझ्या 
रक्षेपेकी काहीही शिल्लक वा राखून ठेवू नये... ... 

“ गंगा ही भारताची अक्ी खास नदी असून तिला 
लोकांच्या हृदयात प्रमाचे स्थान आहे. या गंगेभोवती'च 
भारताच्या पिढ्यानुपिढ्यांच्या स्मृती, आशा-निराद्या, 
विञयगाथा, जयपराजय गुफळेळे आहेत. गंगा ही 
भारताच्या युगानुयुगे चालत आलेल्या संस्कृतीच ब 
सभ्यतेचे प्रतीक वनली आहेः तशीच सारखी बदलणारी, 
सारखी सतत वाहणारी.- आणि असे असूनही गंगा 
तीच. 


“: गंगा मला आठवण करून देते माझ्या अत्यंत 
आवडत्या हिमाल्याच्या हिमाच्छादित शिखरांची आणि 
तेथीळ खोल गद दऱ्याखोऱ्यांची आाणि खालील लांबच 
लांब पसरलेल्या समृद्ध मेदानांची- जथे माझ्या जीवनाची 
व कार्याची घडण झाली. गंगा! सकाळच्या सूर्यप्रकाशात 
हसत खिदळत नाचत जाणारी; संध्याकाळच्या छाया 
दाट पसरल्या आहेत, अद्या वेळी काळे, रागीट, उदास, 
गूढ रहस्यमय रूप धारण करणारी; हिवाळ्यात मंद, 
संथ छोटा सुंदर प्रवाह बनून राहणारी; तीच पावसा- 
ळ्यात घोंघावत गरजणारी नि अफाट सागराप्रमाणे 
विद्याळच विद्याळ आणि त्या सागराप्रमाणेच कधी राद्र 
रूप घेऊन संहारक बनणारी-अशी गंगा मळा भार- 
ताच्या भतकालाची स्मृति आणि म्रतीकच बनून गेली 
आहे- वर्तमानकालातून द्रुत गतीने खळाळत, भविष्य- 
कालाच्या महासागराकडे वहात जाणारी ! 

“ मी स्वतः भूतकालीन परंपरा व रूटी टाकून 
दिल्या आहेत, आणि माझी अक्षी उत्कट इच्छा आहे 
की भारतभूमीनेही आपणाला बांधून जखडून टाकणाऱ्या, 
आपल्या भारतवासियांना छिन्नमिन्न करणाऱ्या, बहु 
संख्यांना दडपून ठेवणाऱ्या, आणि शारीर ब मन 
यांच्या अनिबॅध विकासाच्या आड येणाऱ्या अशा 
सर्व बंधनांपासून सुक्त व्होव, अश्शी माझी 
असूनही, भूतकालापासून मी संपूर्णपणे विल्ग व्हावे 
असे मला वाटत नाही. कारण जो महान्‌ प्राचीन 


ड्च्छा 


२९ 


ह 
2. 2) 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


वारसा चालत आला आहे. व आमचा झाला 
त्याचा मला अभिमान वाटतो. आणि मला अशी 
ज्ञाणीव आहे की, मीही त्या अविच्छित्न साखळीतील 
एक दुवा आहे- ती अविच्छिन्न साखळी की जिचे मूळ 
- भारताच्या स्मृत्यतीत भतकालातील इतिहासाच्या 
त्या. पहिल्या उषःकालापर्यंत जाऊन भिडते. ही अवि- 
च्छित्न परंपरेची साखळी तोडून टाकावी असे मला 


वाटत नाही. ती एक माझा बिनमोल ठेवा म्हणून मी 


त्याला जपत आलो आहे. त्यापासूनच मला स्फू्ति 
मिळत आली आहे. माझ्या या मनीप्रेची साक्ष म्हणून 
आणि भारताच्या या 


सांस्छृतिक वारझ्यालळा माझी 
शेबटची आदरांजलि "हणून माझी अशी विनंति आहे 
की, माझी मूठभर रक्षा अलाहाबादला गंगेमध्ये विसर्जन 
करावी म्हणजे ती बहात जाऊन भारताच्या किनाऱ्यावर 
खळाळणाऱ्या महासागराला मिळेल, री 


“ माझ्या रक्षेचा जो 


1 आहे 


अधिकांश भाग राहील त्याचे 


विसर्जन रीतीने वरा आपल्या व्यक्तित्वात वाणविलेल्या या समन्वयाचे 
विसर्जन निराळ्या र कराव, माझी अशी इच्छा ओझरते दर्द्ान घडत त... डळ 6000000000 यात शंका नाही. 
"०००००० >७७३०ळळळरडरर 
१ “ नवभारत ” मासिक र 
र्‍ (3 "५ 
" जाहेरातीचे दर 0) 
) सबंध पान अधे | 
। ध पान अर्धे पान पाब पान ) 
(१) र्‌, ६ 2 स्‌. ३ ष्‌ स्‌. २० ठो 
(७ १. कव्हर पेजसाठीं २५ टक्के अधिक आकार १) 
( २, घावत्य कुराच च्य 
"> पो र. जाहिरातीस १० टक्‍के अधिक आकार, 
0 ९. किमान सहा अंकांत जाहिरात दिल्यास १० टक्के सवल र 
९ संपूण वर्षेभर जाहिरात दिल्यास २० टक्के सवलत जो : 
४. जाहिरातीच्या आकारावर ₹ यि 
प क अम [कारावर याबसायिक प्रथेनुसार कमिशन देण्यात येईल (१) 
(0 "7 जाहिर संत्रर्धी अधिक चौकशी व प्न व्यवहार 0 
ण ढ र ") 
९ वयबस्थापक श नवभारत ” मासिक (0 
श गाज्ञ भेस, ब्राई जि सातारा शे 
९७59 €9 ७ स्ञ््ड 
का स्ञ€3:€७8€9 


आहे की विमानातून उंच आकाद्यात माझी राहिलेडी 
रक्षा न्यावी आणि उंचावरून ती खाली पसरलेल्या 
शेतातून- जेथे भारतीय शेतकरी राबत असतात अश्या 
शेतातून -विखरून पसरून टाकावी, म्हणजे माझी राख 
भारताच्या धरतीक्ली, तेथीळ धूलिकणांशी जाऊन 
मिसळेळ आणि भारताचा एक बेमाळूम भाग बनून 
याच्याशी एकजीव होऊन जाईल. * 


आचार्य विनोबांनी एकदा असे म्हटले होते की, 
विज्ञान आणि अध्यात्म (8ल९0९ 800 801000- 
1४ ) यांचा समन्वय होणे आवद्यक व इष्ट आहें 
जअवाह्रळाळ नेहरू विनोबांच्या ह्या उद्गारांचा गोरव- 
पूर्वक उल्लेख करीत असत. विज्ञान व अध्यात्म याचा, 
समन्वय आपल्या जीवनात व्हावा असे त्यांचे सुखस्वम 
असावे, असे त्यांच्या गोरबपूर्वक उल्लेखावरून वाटते. 
नेहरूंचे जीवन व वाळाय अवळोकीत असताना, त्यानी 


"करखगघनचिघनचन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


दिवाळी म्हणजे दुजेनांवर सजञनांची, 
असऱ्यांवर सत्त्याची मात! आपणहि 
परकीय आक्रमकांवर व आपल्या 
अंतर्गत उणीवांवर विजय मिळवून 
समृद्धीच्या आणि भरभराटीच्या दिशेने 
वाटचाल करूया. दुप्पट जोमाने काम 
करण्यासाठीं आपण स्वतःला वाहून 
घेऊंया; आणि खर्चात काटकसर 
करून आपली बचत राष्ट्रक्षणाच्या 
आणि प्रगतीच्या कारणीं लावूया! 


घरगतीचा नेदादीप सतत तेवत ठेवा! 
ब्लररश”?श0ॅ0१?९0”?४९0१ टश 
जयहिंद 

३, 


महाराष्ट्र सरकारचे प्रसिद्धी संचालक, मुंब 


याळ 


२९० ७ २ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मानवेंद्रनाथ रॉय - अनु. इन्दुमती पारीख 


जवाहरलाल नेहरू - एक कोडे 


दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या काळात नेहरूंनी 
आपल्यावद्दळच्या जगाच्या आकांक्षा कल्पनातीत 
उंचावल्या होत्या. युद्धामुळे धूळधाण व दरिद्री 
झालेळे जग आळियाच्या पुनरुज्जीवनामुळे सावरेल 
असे वाटत होते. अशा आलियाचा नेहरू हा एक- 
मेव पुढारी मानला गेला होता. नेहरूंच्या अमेरिका 
मेटीच्या वेळी ते सर्वांनीच मान्य केळे होते. पण 
त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची चक्रे 
झपाट्याने फिरू लागली. व लोकशाही जगाची 
नेहरूंनी निराशा केली. अगदी अलीकडे जपानशी 


करावयाच्या श्ांतता तहाच्या अंग्लो-अमेरिकन 
मसुद्यावहृलळ नापसंती दर्शवून सॅन्फरान्सिस्को 
परिषदेला 


आपले दिष्टमंडळ पाठविण्याचेसुद्धा 
नाकारून त्यांनी ही निराशा जास्तच दाट केली. 
कम्युनिस्ट व कम्युनिस्टेतर राष्ट्रात चालू 
शीतयुद्धापासून भारताला वाजूला 
चिता सर्वांना 


गला ठेवण्याची त्यांची 
समजत असली तरी जगातील 
उदारमतवादी मततप्रणाळीच्या लोकांस ते धोरण 
समत नाही. भारताने ज्या 
जपानीशांततातहाच्या 
ती कारणे न्याय्य 
नाही. 

करणारा 
शकणार नाही किवा ते जाणूनबुजून भारताला 
लोकश्याहीविरोधी भूमिकेवर नेतील 5 
कोणी करू शकणार नाहो. म्ह 
जगाची साइचर्य निराशा होत अ 


क क ९ आहे. या निरा]शे 
वफल्याची व ठेषाची । 


की शोकान्तिका ) 


भारतालाही सर्वथैव मदत करण्याची तयारी 
अमेरिकेने वेळोवेळी दर्शविली आहे. परंतु नेहलूच्या 
परराष्ट्रोय धोरणामुळे पाहिजे तेवढी मदत 
मिळविणे भारतास शक्‍य नाही. या दृष्टीने त्यांचा 
अमेरिकेचा दोरा अयशस्दी झाला असे म्हणावे 


लागते. त्यातून प्रत्यक्षात काहीही निष्पन्न जन 
नाही; व त्यांचे स्वत:खेरीज दुसर्‍या कोणाचेही 


समाधान झाले नाही. शीतयुद्रात भाग घेण्याचे 
नाकारल्यामुळे अमेरिकन मुत्सही नाराज झाले 
तर मारतात भांडवळ गंतवल्यास त्यावर राजकीय 
वंधने येतील अक्षी शंका सतत घेतली गेल्यामुळे 
भांडवलदार नाखुपष झाले आहेत. वास्तववादी 
भारतीय राजकारणी व उद्योगपती नेहरूंनी गड्डा 
आणला [नाही म्हणून नाराज झाले. या सव 


“पयशाचे मुख्य कारण म्हणजे अभिनयपटु नेहरूंना 
जगातील डाव्या गटाकडन टाळ्या घ्यावयाच्या 
होत्या व 


जयघोष करणार्‍या घरच्या मध्यम- 


वर्गाच्या राष्ट्रीय अस्मितेस खूप करून लोक” 
प्रियता मिळवावयाची होती. पण यामुळे पक्षनिष्ठ 


केट्टर कांग्रेसवाल्यात व 'लोक नेता' ( 70९०1९४ 
प ७01९) नेहरूत संघर्ष सुरू झाला. या संघर्षातून 
काँग्रेसमध्ये आणीवाणी निर्माण होण्याची भीती 
निर्माण झाली असून नेहरूंच्या राजकीय जीवनातही 
आणीबाणी निर्माण होण्याची वेळ आली आहे 


ट्ट 


शोकांतिकेचा अभिनयपटु नट 


याच काळात एका प्रसिद्ध 
१९३८ साली नेहरूंनी 
लेख प्रसिद्ध केला. या 
वराचे प्रकाश टाकला 
व त्याबरोबर र्‌ राष्ट्राच्या टाच 


शवट होणार की 


आहे. ते लिहितात: 


दैनिकाने, टोपणनावाने, 
स्वत:बद्दल लिहिलेला एक 
लेखाने नेहरू या कोड्यावर 
आतून 'व्यक्तिदॉ: नेहरूंच्या 

जीवनाचा शोकान्तिकेत 
काय अशी भीती वाटू लागली 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


जवाहरलाल नेहरू-एक कोडे की शोकान्तिका ? 


'रंगसफेती न करता अभिनय करण्याची कला 
जवाहरलालने आत्मसात केली आहे. तो सार्व- 
जनिक रंगमंचावर सहजगत्या व काहीशा वेफिकीर- 
पणे उत्तम अभिनय करीत असतो. हे नाटय त्याला 
स्वतःला किवा राष्ट्राला कोणीकडे नेत आहे? 
त्याला स्वतःला काय पाहिजे आहे? काय गाठायचे 
आहे? या मुखवट्यामागे काय दडलेले आहे? 
कसली अभिलाषा आहे? की सत्ता मिळविण्याची 
इच्छा आहे? केव्हाही न शमणारी हाव आहे?जन- 
सागराच्या उसळणाऱ्या लाटा हातात घेऊन आका- 
शाच्या पटलावर माझी मंनीषा तार्‍यांनी मी लिहीत 
आहे असे मनात पुटपुटताना सत्तेच्या लालसेने 
तर तो एका जनसमुदायाकडून दुसर्‍या जनसमुदाया- 
कडे खेंचला जात नाही ना? मोठी व चांगली कृत्त्ये 
करू ऱकण्याची शक्‍ती असलेली जवाहरलालसारखी 
माणसे लोकशाहीत सुद्धा विदववासाहे नसतात. ते 
स्वतःला मनःपुर्वक लोकह्याहीवादी व समाजवादी 
म्हणवतात; परंतु प्रत्येक मानसशास्त्रज्ञास हे 
माहीत आहे की मन हे हृदयाचे गुलाम असते. व 
एखादी गोष्ट माणसास तीब्नतेने पाहिजे असल्यास 
त्याकरता तकंशास्त्र लढविणे फारसे कठीण नसते. 
जवाहरलालच्या वर्तणुकीस थोडेसे निराळे वळण 
लागले तर तो हुकूमशहा सहज बनू शकेल. 
लोकशाहीची व समाजवादाची भाषा तो वापरीत 
राहील. त्याच्या घोषणाही करील. फसिझमची 
भाषा सर्वांच्या परिचयाची आहे. पण जवाहरलाल 
फसिस्ट वनू शकणार नाही. त्याला हुकूमशहा 
होण्यास सर्व गोष्टी अनुकूल आहेत. खूप मोठी 
लोकप्रियता, कणखर इच्छाशक्ती, अविश्रान्त श्रम 
करण्याची तयारी, ताठरता, संघटनाचातुर्य, कार्यक्ष- 
मता, कडकपणा, जनसमुदायाबद्दलचे प्रेम पण दुसऱ्या- 
बहळूची असहिष्णुता, दुवळ्यांचा तिरस्कार! त्यांची 
कामाचा झपाट्याने उरक पाडण्याची अनिर्बंध इच्छा 
लोकशाहीच्या सावकाशीत बसत नाही. केवळ चौकट 

शिल्लक ठेवण्यास त्यांची हरकत नाही पण वेळ- 
प्रसंगी आपल्या इच्छेप्रमाणे ते अश्ी चौकट वाकवल्या- 
खेरीज रहाणार नाहीत. या क्रांतियुगात सिजरीझम 
दरवाज्यात नेहमीच उभा असतो. जवाहरलाल आप- 


ल्याला सिज्ञर तर समजणार नाही ? अति स्तुतीने 


न, भा, ष्‌ 


अनुक्रमणिका 


किवा लाडाने त्यांना विघडवणे वरोवर नाही. त्यांनां 
स्वतःबहळ बरीच घमेंड आहे. त्याळा आळा घालणे 
जरूर आहे. ” शवा - 

या लांबलचक उतार्‍याबद्दल दिलगिरी व्यक्‍त 
करण्याचे कारण नाही. तेरा वर्षापूर्वी लिहिलेले हे 
स्वभावचित्र आजही खरे आहे. किबहुना मध्यंतरीच्या 
काळात घडलेल्या अनेक ऐतिहासिक घटनांमुळे 
त्यातील वारकावे जास्त स्पष्ट झाले आहेत. ' दुसर्‍या 
महायुद्धानंतरच्या काळातील नेहरू ही जगाची 
सर्वात मोठी निराशा ठरली ” हे न्युयाक टाइम्सचे 
विधान का खरे आहे, हे नेहरूंनी स्वतःच स्पष्ट केले 
आहे. मन हे हृदयाचे गुलाम असते हे विधान 
सर्वसाधारणपणे नेहमीच खरे असते असे नाही, 
नेहरूंच्या वावतीत मात्र ते खरे होते. हळु हळु प्रगत 
होणार्‍या लोकशाहीवद्दलच्या नेहरूंच्या उतावीळपणा- 
मुळेच काँग्रेसमध्ये आणीबाणी निर्माण होत आहे 
हे टी खरे आहे. ज्या पक्षाचे नेतृत्व आज ते करीत 
आहेत त्या पक्षाच्या कार्यकारिणीचा राजीनामा 
देताना ते म्हणतात, “ मी काही फारसा चांगला 
राजकारणी नाही. दहा लोकांच्या वरोबर राहून 
काम करणे तर मला विलकूल जमत नाही. पण 
पन्नास ह॒जार किवा लाख लोकांच्या मध्ये मात्र मी 
चांगळे काम करू शकतो.” तेरा वर्षापूर्वी स्वगत 
बोललेले वोल नेहरू आज प्रगट बोलत आहेत. 
दुबळ्यांचे बद्दल त्यांना तिरस्कार आहे कारण 
ते स्वतःच दुवळें आहेत. आपण फार कणखर 
मनाचे आहोत असे दर्शविण्यात ते स्वतःचा दुवळे- 
पणा झाकण्याचा प्रयत्त करीत असतात; जेव्हा 
तो झाकणे अडक्य असते तेव्हा 'मन हृदयाचे 
गुलाम असते' अज्यासारखी सर्वसाधारण विधाने ते 
करतात. 

नेहरूंच्या स्वयंचित्रातून त्यांच्या व राष्ट्राच्या 
भवितव्याचे इतके अचूक दर्शन घडते की, ते त्यांनी 
स्वतःच लिहिले आहे यावर बरेचं दिवस कोणाचाही 
विश्वास बसत नव्हता. त्यांच्या टींकाकारांपैकी 
कोणी तरी ते लिहिले असेल असाच सर्वांचा समज 
होता. तेरा वर्षानंतर त्यांच्या स्वतःच्या नावानिज्ी 
हा लेख पुन्हा प्रसिद्ध होईपर्यंत कृपलानींनी तो 
लिहिला असेच म्हटले जात होते. कारण ज्या 


ल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


३३ 


' नबभारत 


वेळी तो प्रथम प्रसिद्ध झाला त्यावेळी नेहरू काँग्रेसचे 
अध्यक्ष होते तर॑कृपलानी सरचिटणीस होते. 
नेहरूंनी ' गुलामगिरीची सनद ' 
मान्य केली ती का? 
नेहरूंचे आत्मविश्‍लेषण जगातील दुसर्‍या कोणत्याही 
प्रसिद्ध पुरुषाच्या स्वतःबद्दलच्या कबुलीजबावापेक्षा 
जास्त नि:पक्षपाती होते. त्यातून निघणारे निष्कर्ष तर 
मविष्यकाळावर घनदाट काळी छाया पसरवणारे 
होते. व म्हणूनच ते लिखाण नेहलूंनी स्वत: लिहिले 
असेल अशी झंकाही कोणास येण्याची शक्‍यता नव्हती. 
नेहरूंच्या आयुष्यात वारंवार येणार्‍या आणीवाणीच्या 
एका प्रसंगातून त्यांना हा लेख लिहिण्याची स्फति 
मिळाली होती. काहीश्या विकृत गांधीनिष्ठेमळे, 
स्वतःच्या बौद्धिकनिष्ठेच्या विरुद्ध जाऊन त्यांनी 
आपल्या अनुयायांना रखडत ठेवले होते. 


काँग्रेसने १९३७ साली भारतसरकारच्या 
१९२५ च्या कायद्यानुसार होणार्‍या प्रांतिक 
कायदेमंडळाच्या निवडणुका लढविण्याचे ठरविले 
होते. कायदेमंडळात बहुमत मिळवून ही 'गुलाम- 
गिरीची सनद' नेस्तनावूत करणे हा त्यात मख्य 
उद्देश होता. 'गुलामगिरीची सनद! ( ४) डि 
०! 815ए९'४) हा नेहरूंचा स्वत:चाच शब्दप्रयोग 
होता. निवडणुकीत सर्वत्र फार मोठ्या प्रमाणात 
बहुमत मिळाल्यामुळे मंत्रिमंडळे बनवावी को नाही 
याबद्दल काँग्रेसमध्ये क उत्पन्न झाला. गांधींसुद्धा 
स्व वरिष्ठ नेते ंडळे बनवावी या मताचे 
होते. पण निवडणुका ज्या हेतूने लढविल्या त्याच्या 
हे मत विरुद्ध होते. नेहरू व त्यांचे अनेक अनयायी 
यांनी सत्ता रावविण्यास कसून विरोध केला 


हा विरोध इतका वाढत गेला कीया भरश्‍नाची चर्चा 
करण्याकरता एक खास कन्व्हेन्शन बे 


आली. विरोधकांची संख्या इतकी मोठी होती को, ते 
जिकणार असा रंग दिसू लागला. व वरिष्ठ काँग्रेस 
नेत्यांनी गांधींच्या परवानगीने कार्यकारिणीचा 
राजीनामा देण्याचे नक्की केळे आठे असेही त 
जाऊ लागले. स 
त्यावेळी नेहरू काँग्रेसचे 
पूर्वी काँग्रेस 


र्त 


हरिजनकॉलनीच्या गांधींच्या निवासस्थानी भरली. 
नेहरूंनी लिहिलेल्या ठरावावर चर्चा झाली. अध्यक्षात 
व वकिग कमिटीच्या इतर सभासंदात मतभेद आहे 
हे स्पष्ट झाले. वातावरण इतके तापले की नेहरू 
राजीनामा देण्यास तयार झाले. शेवटी, महात्म्याचे 
मध्यस्थीने मूळ ठरावास एक पुस्ती जोडून तो 
पसार करण्याचे ठरले. या पुस्तीने मूळ ठराव पूर्ण 
बाद केला. दुसरे दिवशी, राजीनामा देण्यास 
तयार झालेले नेहरू, वकिग कमिटीने पसार केलेल्या 
ठरावास पाठिंबा देण्यास उभे राहिले. 'गुलाम- 
गिरीच्या सनदेनुसार' मंत्रिमंडळे बनविली गेली. 
अनुयायी या द्रोहावहृढ चिडले पण नेहरूंची लोक- 
प्रियता तसुमरही कमी झाली नाही. हृदयातून 
या बोलांनी जनसमुदाय केव्हाही फिरवता 
येतो. 


आपल्या राजकीय जीवनात नेहरू अनेक वेळा 
स्वत:च्या निष्ठेविरुद्ध स्वेच्छेने वागळेळे दिसतात. 
बहुतेक वेळा हे वर्तन हृदयाच्या प्रभुत्वामुळे होते. 


ष्ट 
अलीकडे मात्र ते सत्ताभिलापाने होत असते असे 
वाटते. 


नेहरूंचे दुभंगलेले व्यक्तिमत्त्व 


१९२१ सालच्या 
वळीनंतर 
प्रभावामळे 


0) 
री 


दुसऱया कायदेभंगाच्या चळ" 
नेहरूंच्या डाव्या राजकारणाच्या 
काँग्रेसमधील अनेक तरुणांनी प्रचलित 
नेतृत्वाविरुद्ध वंड 
नेते गोलमेज परि 
्स्व 

या वेळी 


सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला. व काँग्रेसमधील 
सनातनी शक्‍ती व प्रगतशील शक्‍ती या एकमेकापासून 
मिन्न होऊ 


प्रगत शर त असताना त्यात खोडा पाठ. 
च्या बाल्यावस्थेचा फायदा घेऊ 
त्याना समाजवादी स्वप्नाळू जगाची लालूच 
दाखवली तर सनातनी राष्ट्रवाद सामाजिक 
क्रांतीचे साधन होऊ शकेल असेही प्रतिपादले- 


जुन्या सनातनी मूल्यांना नेहरूंनी 
समाजवादी घोषणांनी पुरोगामित्वाचा 


गोल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संरय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


जवाहरलाल नेहरू-एक कोडे की शोकान्तिका ? 


मुलामा चढविला. आपल्या विशुद्ध नेत्याच्या 
लखलखित. वक्तृत्वाने भारून जाऊन ही तरुण 
मंडळी पुन्हा गांधीवादाच्या छत्राखाली आली. व 
आपल्या ऐहिक जगात सत्ता काबीज करण्याच्या 


मामुली मूल्यास मूठमाती देऊन काँग्रेसचे काम 


हिरीरीने करण्यास सिद्ध झाली. 


यावेळी, मध्ययुगात युरोपला सामाजिक 
क्रान्तीच्या उंबरठ्यावर आणून सोडणाऱ्या 


चळवळीसारख्या राष्ट्रविमोचनाच्या उच्च पातळी- 
वरील चळवळीचे नेतृत्व करण्याची संधी नेहरूंनी 
गमावली. सर्जनशील नेतृत्व व खराखुरा राजकीय 
मोठेपणा मिळवणे गांधींशी असलेल्या व्यक्‍तिगत 
संबंधामुळे नेहरूंस अशक्य झाले. नेहरूंची यावेळची 
वागणूक दुर्बलतेची होती. आपल्या आयुष्यातील 
एका महत्वाच्या आणीवाणीच्या परिस्थितीत त्यांनी 
माघार घेतली. समाजवादी पक्ष स्थापन करण्यास 
त्यांनी आपल्या अनुयायांना परवानगी दिली. पण 
प्रतिगामी नेतृत्व असलेल्या काँग्रेस पक्षात रहाण्याचाच 
त्या गटास त्यांनी आदेश दिला. 
शतकानुशतकांच्या सामाजिक अन्यायाचा प्रति- 
कार व आथिक असमानतेविरुद्ध लढा हाच 
राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीचा पाया होता. परंतु 
ही वंडखोरी आंधळी होती. अन्यायाला वाचा फुट- 
ण्यास वाव मिळाला असता तर सामाजिक क्रांतिकारक 
शक्तींनी 'जेसे थे' शक्‍तींना शह दिला असता. 
सामाजिक न्यायाकरिता आसुसलेल्या परंतु राजकीय 
दृष्टया मूक अ्या चळवळीची नेहखूंच्या राष्ट्र- 
वादाने दिज्याभूल केली. छप्या समाजवादी व डाव्या 
राष्ट्रवादी गटांच्या साम्माज्यवादविरोधी घोषणा 
कडव्या वंशवादाची राजकीय नांदी ठरली. मुख्यत्वे- 
करून ब्रिटिशांचे विरुद्ध असलेली ही चळवळ 
युरोपियन  उदारमतवादाच्या परंपरेत तयार 
झालेल्या नेहरूंच्या वुद्धिवादी विचारसरणीच्या पण 
वरुद्ध गेली. या अन्तर्गत भावनिक लढ्यामुळे नेहरूंचे 
व्यक्तिमत्त्व दुभंगळे गेले. वुद्धिपेक्षा भावनावर जास्त 
विश्‍वास ठेवणार्‍या व्यक्तीचे दुसरे काय होणार? 
व म्हणूनच नेहरूंचे जीवन त्यांच्या चहात्यांनासुद्धा 
न उलगडणारे कोडे वाटते, ते परस्परविरोधी 
व्तेनाने भरलेले आहे. 


भगवानाचा शोध 


नेहरूंचे समाजवादाचे आकर्षण, विसाव्या 
शतकातील एकाकी वृद्धिवाद्याचे आकर्षण होते. 
हे आकर्षण इतके जवरदस्त असते की या ध्येयास 
ते आपले जीवन अर्पण करू शकले असते. ते 
माणसाला वैचारिक व काययंकारी क्षेत्रात उंचावू 
शकते. पण हे आकर्षण जर नुसतेच भावनिक असलें 
तर मात्र ढासळणार्‍या भांडवलशाही संस्कृतीच्या 
पाश्‍वेभूमीवर त्याचे पर्यवसान “भगवाना' च्या 
शोधात होते. नेहरूंना आपला देव गांधीत सापडला, 
व त्यांनी आपले जीवन त्यांना अपण करून टाकले. 
त्यांच्या अज्ञानाधिष्ठित सनातनी मूल्यांचे जन्मभर 
समर्थन केले. 

गेली तीस वर्षे मारतीय राजकारणावर दोन 
व्यक्‍तींचे प्रमुत्व होते. त्यांच्यात अप्रतिम सहकार्य 
होते. पण वरवर पहाणाराळला मात्र त्यावद्दल 
आडइचर्ये वाटत असे. सांस्कृतिक दृष्ट्या गांधी मध्य- 
युगाचे प्रतीक होते, त्या काळच्या नैतिक परंपरेचे ते 
उत्कृष्ट प्रतिनिधी होते. नेहरू मात्र आधुनिक माणूस, 
व त्यामुळे गांधींच्या दृष्टीकोनाशी सहमत होणे 
कठीणच. परंतु सार्वजनिक आयुष्यात गांधी कधीही 
चुकू शकणार नाहीत या श्रद्धेने ते वागळे. कोठल्याही 
तर्‍हेचा संदेह न ठेवता त्यांनी गांधींचे नेतृत्व मानले. 
दोन्ही व्यक्तीत फारच थोडे साम्य होते पण 
नेहरूंचे राजकीय जीवन मात्र गांधींशी असलेल्या 

जिव्हाळ्याच्या संबंधावर अधिष्ठित होते. 

नेहरू, आधुनिक, सुसंस्कृत व सुशिक्षित आहेत. 
त्यांची नैतिक निष्ठा अढळ आहे, वागणुकीत 
सफाईदारपणा आहे, व्यक्तिमत्त्वात गोडवा आहे. 
आधुनिक संस्कृत माणसात सापडणारे इतरही 
अनेक गुण त्यांचे ठिकाणी आहेत. या सर्वाचा विचार 
केला म्हणजे वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यापेक्षाच नव्हे 
तर मंत्रीमंडळातील त्यांच्या सहकार्‍यांपेक्षाही ते 
कितीतरी श्रेष्ठ आहेत हे लक्षात येते. त्यांच्याशी 
तुलना होईल असा माणूस आज भारतात नाही. 
परंतु हे सर्वे गुण लोकनेते ' ( 0१10016 01 ॥॥९ 
0९०७1७) पदी पोचवण्यास असमर्थ होते. राजकीय 
सत्ता हाती येण्यास ते उपयुक्त नव्हते. गांधींशी अस- 
लेले गूढ व अध्यात्मिक नातेच यावेळी उपयोगी होते. 


३५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


र * नबभारत 


नेहरूंनी राजकारणाकरिता आत्मा गमावला 


' रूढिप्रिय सनोतंनी सांस्कृतिक वातावरणात 

आधुनिक माणसाची किंमत कोणासं कळत नाही. 
व॒ भारतीय राष्ट्रवाद अश्या तर्‍हेच्या सनातंनी 
वातावरणातच वाढला. नेहरू हे गांधींचे अध्यात्मिक 
पुत्र (801116091 3070) म्हणूनच भारतीय राष्ट्र- 
वादाचे नेतंत्व करण्यास लायक ठरले. याचा अर्थ 
स्पष्ट आहे. लोकप्रियंता विकत घेण्याकरता नेहरूंना 
आपले व्यक्तिमत्त्व दडपून टाकावे लागले. ते काहीं 
सोपे नव्हते. भोंदूगिरी व लवाडी कठोर नैतिकतेमुळे 
अश्यक्य होती. दोन विसंवादी मूंल्यांची सांगड घाल- 
ण्याचा तो प्रयत्न होता. सुशिक्षित व सुसंस्कृत आघु- 
निक माणसाच्या वुद्धिनिष्ठेचा व विद्लेषण न 
केलेल्या अंधश्रद्धेरर आधारलेल्या व्यकक्‍्तिनिष्ठेचा 
तो झगडा होता. या झगड्यात नेहरूंनी स्वत:वर 
लादलेल्या दुसर्‍या व्यक्तिमत्त्वाचा विजय झाला. 
खऱया नेहरूपेक्षा दुसरा नेहरू वलवान ठरला. याचा 
परिणाम भयंकर झाला. नेहरूंनी स्वत:ला फसवले. 
त्यांचे व्यक्तिमत्व खुरटले गेले. 'यश्ञस्वी! राजकारणी 
पुरुषापुढे अत्यंत श्रेष्ठ व सर्जनशील व्यक्तिमत्त्व 
विलयास गेले. 


दोन संस्कृतीतील झगड्यात नेहरूंना आपले 
सर्जनशील व्यक्तिमत्त्व उकलता आले नाही. त्यांना 
शक्‍य होती तेवढी उंची ते गाठू शकले नाहीत. 
हीच त्यांच्या आयुष्याची खरी शोकान्तिका आहे. 
गांधीप्रणीत मध्ययुगीन संस्कृतीने नेहरूंच्या पोकळ 
आधुनिकतेचा वळी घेतला. जुन्या संस्कृतीशी 
झालेल्या झगड्यात टिकाव न लागल्यामठे नेहरूंच्या 
आधुनिकतेस पोकळ म्हणावे लागते. गांधी व नेहरू 
या दोघांचे इतरांना कोड्यात पांडणारे पार 
संबंध त्यांच्या विचारसरणीतील' मूलभूत साम्याचे 
पर्यवसान होते. भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचे 
नेतृत्व दोन भिन्न कालखंडातील संस्कृतींची 
असलेल्या दोन व्यक्‍तींनी केळे मांचे ती 
म्हणजे आधुनिक भारत दोन 
ऐतिहासिक विकांसांच्या दृष्टीने ऱ्य नि 
युगाच्या पहाटकालात 
करमणा . प्रमाणे .तो विसार 


0 २. 


१ आहे तर काल: 
व्या शतकात जगत आहे 


१६ 


अनुक्रमणिका 


नेहरूंची शरणागती या परस्परविरोधी वातावरणाने 
ठरवूनच टाकली होती. 


गांधींच्या .मृत्यूनंतर सत्तेचा अभिलाष टाळला 
असता तर नेहरूंना आपला आत्मा परत मिळवता 
आला असता. हा सत्ताभिलाष . कित्येक वेळा 
जवावदारीच्या तीव्र जाणिवेतूनही निर्माण होतो. 
नेहरूंच्या बाबतीत हीच गोष्ट खरी होती. पण 
त्यामुळे त्यांचे स्वत:चे फार नुकसान झाले. आपण 
सर्वे घटनांचे केन्द्रस्थान आहोत ही स्वत:वद्दलची 
खोटी कल्पना, दुसरे लोक आपल्याला स्वतःच्या 
स्वार्थाकरता वापरीत आहेत या अपमानास्पद 
गोष्टीकडे त्यांना कानाडोळा करावयास लावते. 
परंतु उघड्या डोळयांनी उडी घेतल्यानंतर स्वतःच्या 
व्यक्तिमत्त्वाशी न जुळणाऱ्या परिस्थितीतून काढता 
पाय घेणे त्यांना अशक्य आहे. या परिस्थितीतून 
ते वाहेर पडतील असे पुष्कळ वेळा वाटते. गांधी 
जिवन्त असेपर्यंत ते शक्‍य नव्हते. आणि. आता 

स्वत:ला पुर्णपणे विसरून गेळे आहेत असे 
वाटते. पंतप्रधानकीच्या खुर्चीमागील पक्षनेत्यांच्या 
हातातील ते बाहुले बनले आहेत. नेहरूंना हवा- 
हैवासा वाटणारा लोकप्रियतेचा लखलखित 


प्रकाश फक्त त्यानाच मिळ देण्यास काँग्रेसश्रेष्ठींना 
बिलकुल खंत वाटत नाही. 


हा लोकनेता, मुत्सद्दी म्हणूनही यदास्वी झाला 
नाही. आपले नेतृत्व राष्ट्रात टिकविण्यासाठी 
एकसारखे जनतेसमोर येणे आवड्यक असते. 
त्याचप्रमाणे जगाच्या व्यासपीठावर येणे पणं 
अपरिहार्य ठरते. आंतरराष्ट्रीय राजनीतीत तै 
अपयक्षी ठरे कारण ते फारच. सच्च्या वृत्तीचे 
आहेत नेहरूंची लोकप्रियता थोडीफार कमी होत 
असली तरीं मने आकृष्ट करण्यात त्यांची जागा 
दुसरे कोणीही घेऊ शकणार नाही. एक खानदानी 


प्रतिपादन करीत आहे या 


जनतेस त्यांचे विलक्षण आकर्षण आहे. .व हा 
मतदारच येत्या निवडणकीचे भवितव्य ठरवणार्र 
आहे. खो 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई 


जवबाहरलाठ नेहरू-एक कोडे की शोकान्तिका ? 


जनतेला अंधश्रद्धेवर झुलत ठेवणे शक्‍य आहे. महात्मा 
शरीराने हजर नसला तरी आपल्या आध्यात्मिक 
पुत्राकरवी निवडणुका जिंकू शकेल. 

सध्याची काँग्रेसमधील आणीबाणी नेहरूंच्या 
जीवनातीलही आणीवाणीच आहे. ते निघर्मी- 
पणावद्दल बोलतात. पण राजकीय दृष्ट्या जागृत 
असलेल्या मध्यमवर्गाचे मनात हिंदुराष्ट्रीयत्त्वाचेच 
विकृत ध्येय ठसलेले आहे. निवडणुका जिकण्याकरता 
काँग्रेसला या बलवान शक्तीशी समझोता करावा 
लागेल. काँग्रेस पक्षातील बहुसंख्य सभासदांची भावना 
या ध्येयापासून फारशी लांब नाही. पक्ष, नेहरूंच्या 
विचारसरणीपासून दूर जात आहे. त्याचा कल बदलणे 
नेहरूंना शक्‍य नाही. त्यामुळे पुन्हा पक्षनिष्ठा व 
तत्त्वनिष्ठा. यातील निवड त्यांना करावी लागेल. 
पक्षनिष्ठा त्यांनी अगोदरच निवडली आहे असे दिसते. 
त्यांची शरणागती म्हणजे विजयच वाटेळ. निवडणुका 
जवळ आल्यानंतर पक्षश्रेष्ठी नेहरूंना दुखवण्याचा 
धोका पत्करण्यास तयार होणार नाहीत. पण नेहरू 
पक्ष कधीही सोडणार नाहीत. व प्रतिगामी शक्‍तींशी 
समझोता केल्याखेरीज नेहरू काँग्रेसचे नामधारी 
'का होईना पण पुढारी रहाणार नाहीत. त्यांचे 


५००२०६७००२ /२७६००० गक गक्लिकार 
1 महाराष्ट्रांतीळ दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना 
लेखक-चा, अ, दाभोलकर 


१ क. २९ रुपय १ 
प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाह ( सातारा ) 
९.६९. ६२९. ६९.६५. २५--<₹ 8०-45 890--8 
३७ 


अनुक्रमणिका 


काश्मीरविषयी धोरण व पाकिस्तानशी असलेले संबंध 
हिदुराष्ट्रवादाला दिलेल्या सवलतीं आहेत. अधिकार्र- 
ग्रहणाच्या चार वर्षाच्या काळात काँग्रेसची लोक- 
प्रियता कंमी होऊ लागली आहे. पणः हा लोकप्रिय 
नेता काँग्रेसला वहुमत सहज मिळवून देईल. 

नेहरूंचा स्वभाव जास्त कणखर असता तर ते 
राष्ट्राचे खरेखुरे नेते झाळे असते. भारताच्या 
इतिहासास वेगळे वळण लागले असते. जागतिक 
राजकारणातील त्यांचे स्थान काल्पनिक न रहाता 
खरे झाले असते. त्यांच्या जीवनाची शोकान्तिकाॉ 
झाली नसती. 

पक्षीय राजकारणाच्या धकाधकीत व सत्ता- 
भिलाषाच्या मोहात पडल्यामुळे एका सज्जन 
माणसाची गळचेपी झाली. ते उत्तम कवी किंवा 
नट म्हणून जास्त चमकले असते. आपल्या निवडी- 
वहूल त्यांना खेद वाटतो किवा नाही हे सांगणे 
कठीण आहे. आता परत फिरण्यास मात्र त्यांना 
उद्यीर झाला आहे. मोठेपणाच्या अभिलाषाच्या 
आहारी गेल्यामुळे जग एका चांगल्या सर्जनशील 
माणसास मुकले व त्यामुळे दरिद्री झाले असे 
म्हणावेसे वाटते. 


ह. 
2. > त 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


श्री. चंद्रप्रभा प्रभू 


प. नेहरू आणि आर्थिक ठोकशाही 


१५ ऑगस्ट १९४७ ! पिढ्यान्‌पिढ्या चाल- 
ठेला स्वातंत्र्यसंघर्ष थांबा, वर्षानुवर्षे हृदयाली 
जतन केलेले ईप्सित साध्य झाले. सर्व त्या तृप्तीच्या 
कल्पनेने हरखून गेले होते. त्या आनंदात न्हाऊन 
निघत होते. पण फारच थोड्यांना ही कल्पना होती 
की राजकीय स्वातंत्र्य आले म्हणजे 


न्हाले असे समजणे चुकीचे आहे. खरी सत्वपरीक्षा 
पुढेच आहे. 


पण आथिक 
मिळालेले राजकीय 
नाही-आधथिक 
उभे राहिल्या- 


रेन सांगा- 
होते, पटवून द्यावयास हवे होते. 


“आपल्या 
गाठला आहे. एक कर्तव्य 
अतिशय चोख रोतीने असे 
वेळेस मला अत्यंत भकर्षाने असे जाणर 
याहून अवघड कार्य आपल्यापुढे आठे. 


अनेक वर्षांच्या पारतंत्र्याच्या निद्रेतून जशा 
झालेल्या भारताला परत कृतकृत्यतेची गुंगी चढून 
कृतिशून्यतेची वावा होऊ नये म्हणून स्पष्ट शब्दात 
जगू काही धोक्याची सूचना नेहरू देत होते, की 
काम संपलेले नाही उलट विकट चढणीला आता 
कुठे सुरवात होत आहे. हा अवघड कडा विश्रांति 
न घेता आपल्याला चढून जावयाचा आहे. 


आणि यापुढेही जाऊन याचवेळेस त्यांनी 
अतिशय महत्त्वाचे आथिक लोकशाहीचे तत्त्व 


-_ मांडले __ आ र्ण 
देशापुढे मांडळे. नेहरू र्क 


> 


म्हणतात, “ जेव्हा 


राजकोय लोकशाही हा शब्द वापरतो ल्क 
आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की १९ ८ 


शतकात या शब्दप्रयोगाला जे एक आगळे महत्त्व 
होते ते आता उरलेले नाही- आता जर राजकीय 
लोकशाही खऱया अर्थाने म्हणावयाची असेल तर 
या राजकीय लोकशाहीने आथिक लोकशाही 
निमिली पाहिजे. जर आथिक विषमता कायम 

कसेल तार संच जगातील राजकीय लोकशाही 
किवा प्रोढ मतदानाचा अधिकार खरीखुरी लोकशाही 
स्थापू शकणार नाही. म्हणनच वेगवेगळा 
स्तरातील सर्व प्रकारचे भेदभाव नष्ट केले पाहिजेत 


अधिकाधिक समानता निर्माण केळी पाहिज, 
समाजात अधिक एकोपा आला पाहिजे आणि 
म्हणूनच आथिक 


लोकशाही 
धडपडणे हेच आपले ध्येय. 


आर्थिक लोकशाहीकरिता आर्थिक नियोजन 


नुसते एवढ्यावरच नेहरू थांबले नव्हते, तसें 
घडणच शक्‍य नव्ह्ते कारण ते काही निव्वळ वार्चा” 
वीर नव्हते तर हो आथिक लोकशाही संस्थापिण्या 
साठी आथिक नियोजनाशिवाय तरणोपाय नाही 
ओळखूनच की काय यापूर्वीच नियोजनमंडळाची 
स्थापना नेहरूंच्या अध्यक्षत्वाखाली करण्यात 


आली होती. आणि तेव्हापासून मृत्युकालापर्यंत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संरय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


संस्थापिण्यासाठी 


पं. नेहरू आणि आर्थिक लोकशाही 


'नियोजनमंडळाच्या सर्वे गोष्टीत त्यांनी जातीने 
लक्ष पुरविले. सर्वे गोष्टीत बारकाईने भाग घेऊन 
ते अंतिम ध्येयाच्या दिशेने मार्ग दाखवीत राहिले. 
अगदी सुरवातीच्या नियोजनमंडळाच्या बैठकी- 
पासून त्यांच्या मृत्यूपूर्वी सुमारे दोन पंधरवडे आधी 
१९६४ च्या मे १० तारखेला झालेल्या बैठकीला- 
सुद्धा नेहरू हजर होते. देशाला आथिक नियो- 
जनाच्या साधनाच्या साहाय्याने आथिक 
विकासाचा मार्ग दाखविला, होच नेहरूंची आथिक 
क्षेत्रातील अत्यंत महनीय कामगिरी म्हटली 
पाहिजे. कारण हे काही सोपे काम नव्हते आणि 
विरोध काही कमी झाला नव्हता. देशातल्या देशात 
अनेक गांधीवादी या नियोजनाच्या विरुद्ध होते; 
कारण अशा प्रकारचे नियोजन त्याच्या स्वयंपूर्ण 
खेडी निर्माण करून ग्रामराज्ये स्थापण्याच्या 
कल्पनेत वसत नव्हते. काही पाश्‍चात्य देशसुद्धा 
नियोजनाचे कट्टर विरोधक होते. पण त्याच्या 
आथिक मदतीखेरीज आपल्याला विकास साधणे 
शक्‍य नव्हते. आणि म्हणूनच पुन्हापुन्हा असे 
म्हणावेसे वाटते की नियोजनमंडळाची स्थापना 
या सगळ्या प्रकारच्या विरोधांना न जुमानता, 
'न वाकता करून दाखविली ही गोष्ट नेहरूंचा 
मोठेपणा व दुरदृष्टी दर्शवीत नाही काय ? 
नियोजनमंडळाची स्थापना 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच नव्हे तर त्यापूर्वीच 
नेहरूंनी या दृष्टीने पावले टाकावयास सुरवात 
केली होती. २ सप्टेंबर १९४६ ला हंगामी मंत्रि- 
मंडळाची स्थापना झाल्याबरोबर नंतरच्या काही 
आठवड्यात नेहरूंनी जी एक फार मोठी महत्वाची 
गोष्ट केली असेल तर ती म्हृणजे एका अँंडव्हायझरी 
प्लॅनंग वोर्डाची स्थापना “ फाळणीनंतर'च्या 
राजकीय अश्यांततेच्या काळात आणि नंतर काश्मीर 
प्रकरणामुळे निर्माण झालेल्या बिकट परिस्थिती- 
मुळे नियोजनाच्या दृष्टीने पुढची पावले टाकण्यास 
त्यांना तेवढीशी स्वस्थता लाभली नाही. पण 
१९४९ मध्ये परत त्यांनी या दृष्टीने विचार 
करावयास सुरवात केली. परदेशी तज्ञांचीही 
या कामी मदत घेण्यात आली. अनेक संबंधित 
बाबींची चर्चा करण्यात येऊन शेवटी जानेवारी 


अनुक्रमणिका 


१९५० मध्ये नियोजनमंडळाची स्थापना करण्यातं 
आली. यावरून असे दिसून येते की नियोजना- 
विषयीचे विचार नेहरूंच्या मनात स्वातंत्र्यापूर्वीपासून 
घोळत होतेच. योग्य ती संधी प्राप्त होताच त्यांनी 
या विचारांना मूत स्वरूप देण्यास झपाट्याने 
सुरवात केली. आथिक नियोजनाचा अवलंब 
केल्यामुळे वर दिल्याप्रमाणे देशांतर्गत आणि देशा- 
बाहेरही कडक विरोधाला नेहरूंना तोंड द्यावे 
लागले. कडक टीका सहन करावी लागली. कोणी 
त्यांना जहाल मार्क्सवाद्यांच्या रांगेत नेऊन बसविले, 
कोणी उजव्या गटातील समाजवादी म्हटले, कोणी 
डाव्या गटाचे सूत्रधार ठरविले या सर्वाचा नक्की 
निष्कर्ष काढताना मात्र गोंबळ उडालेला दिसतो. 
कारण नेहरू नेहरूच राहिले. त्यांची मते त्यांच्या 
स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाची खूण पटवीत राहिली. 
कुठल्याही एका गटाचा शिक्का मारून या विरोघ- 
कांना मोकळे होता आले नाही. नेहरू खरोखरीच 
कुठल्या गटाचे होते को कुठल्याही तथाकथित 
एका गटाचे नव्हते याचाच विरोधकांना संभ्प्रम 
पडलेला आढळतो. एकूण अर्थव्यवस्थेचा विचार 
करून आपल्या देशाला त्यांच्या दृष्टीने योग्य 
अश्ी वेगळीच योजना त्यांनी दिली. त्यांनी 
वेळोवेळी केलेल्या भाषणातून आणि त्यांच्या 
लिखाणातून त्यांच्या या मतप्रणालीचे खरे दर्शन 
घडते. त्याना नुसतेच समाजवादी किवा मार्क्सवादी 
असा शिक्का मारून मोकळे होणे हे केव्हाही 
चुकीचे ठरेल. त्यापेक्षा त्यानी प्रत्येकातून देशाच्या 
दृष्टीने योग्य तेच निवडून त्यांचा कसा सुंदर 
समन्वय घातला आहे हे पाहिले म्हणजे मन 
आइचर्यचकित झाल्याशिवाय रहात नाही. 


नेहरूंचा लोकशाही समाजवाद 

परिणामकारी आथिक विकासासाठी समाजवादी 
अर्थव्यवस्थेशिवाय गत्यंतर नाही हे नेहखूंनी 
आपल्या लिखाणातून व भाषणातून वेळोवेळी 
मान्य केलेलेच आहे. पण याच वेळेला हेही मान्य 
केले पाहिजे की त्यांच्या समाजवादी अथेव्यवस्थेची 
कल्पना रूढ अर्थाने समाजताद ज्याला आपण 
म्हणतो त्याबरहुकूम नाही असे जे म्हणतात तेही 
खरे आहे. त्यांच्या समाजवादाची कल्पना नैतिक 


३९ 


उड 
का गक 


-करखखगघनचिघनसज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


आणि सामाजिक मूल्यांवर आधारलेली आहे; 
मार्क्सच्या पुस्तकातील साम्यवादावर आधारलेली 
त्ताही. याचा अर्थ असा नव्हे की मार्क्सच्या तत्वां- 
बहल त्यांना आदर नव्हता. उलट त्यांना मार्क्सच्या 
तेत्वप्रणालीवद्दळ कमालीचा आदर होता. पण ती 
आहे. तशीच ज्लीच्या तीच भारतात लागू- करा- 
वय़ास त्यांचे मन तयार नव्हते. तात्पर्य, वेगवेगळया 
मतांचा अभ्यास करून त्यातून आपल्याला हवे 
तेवढेच आणि तेच घ्यायच्या त्यांच्या नीरक्षीर- 
विवेकवुद्धीमुळे त्यांना कुठल्याही एका गटाचे 
म्हणून शिक्का मारणे चुकीचे ठरते. 

' त्यांची स्वतःची अशी यावावतीतीळ विशिष्ट 
मते कशी ठरत गेली हेसुद्धा अभ्यासण्याजोगे आहे. 
तेसे पाहु गेल्यास पंडितजींच्या आत्मचरित्रावरून 
असें आढळते कौ त्यांच्या विद्यार्थीदशेत समाजवादी 
विंचारसरणीचा त्यांच्यावर विशेष असा पगडा 
नव्हता. सावारण १९२ ६-२७ मधील त्यांच्या 
युरोपच्या सफरीमध्ये त्यांना प्रथम. साम्यवादी 
विचारसरणीने आकृष्ट केलेळे आढळते. त्यांच्या 
आत्मचरित्रातच एके ठिकाणी त्यांनी म्हटले आहे 
की“ समाजवादी चळवळीच्या वावतीत मी काही 
भोरंतात अग्रमागी नव्हतो. खरे म्हणजे यावावतीत 
भी जरा मागेच होतो. आणि माझी या वावतीत 


प्रगती जरा जिकौरीनेच नि पायरी पायरीनेच 
झाली.” 


र नेहरूंना समाजवादी विचारसरणीकडे आकृष्ट 
कैरण्यास मात्र त्यांचा बहुजनसंपर्क विशेषतः 
आपल्या हेतकर्‍यांश्ी येणारा त्यांचा संवंध कार 


रणी- 
भूत झालेला असावा. त्यानीच म्हटले आहे कौ 
1 १ 2 न 


९२० मध्यें मी आपल्या देश्यातील शेतावरील 
म्हणा किवा कारखान्यातील म्हणा कामकर्‍्यांच्या 
जीवनाबहदल पुर्णपणे अनभिज्ञ होतो. आणि याच 
सुमारास एका नवीन गोष्टीने माझ्या आयष्यातं 
प्रेतेां केला. माज्ञी स्वतःची कुठलीही इच्छा नसताना 
भाझा शेतकऱ्यांशी संबंध येऊ लागला. ओध- 
मथळे गांजळेळे शेतकरी कर्मकथा 


मला सांगत येऊ: 
वजनही 1त येऊ 
एकदा या परिस्थितीची जाणीव 


झाल्यावर 


झाज्ञा नेहरू स्वस्थ बसले नाहीत. जमीनदारी नष्ट 


अनुक्रमणिका 


करणे हा त्यावर एकच उपाय हे त्यांनी मनोमनी 
हेरून ठेवळे. ती नष्ट केल्याशिवाय, व त्यावर 
आधारलेली सामाजिक नि आथिक रचना वदलल्या- 
शिवाय आथिक विकासाचे स्वप्न मूर्त होणे डाने 
नाही, हे त्यांनी तेव्हाच ओळखले. व स्वातंत्र्य" 
प्राप्तीनंतर त्यांनी त्या दृष्टीने योग्य ते प्रयत्न सुरू 
केले. जमीनदारी नष्ट करविली. नेहरूंचा समाजवाद 
हा असा प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारलेला होता 
त्यांना पटलेला, त्यांनी निरखून, पारखून, परि 
स्थितीच्या निकषावर कस लावून घेतलेला, 
माक्‍संच्या किवा दुसर्‍या कुणाच्या पुस्तकात दिलेला, 
म्हणून मान्य केलेला तो नव्हता. पुढील नेहरूंच्या 
विधानावरूनसुद्धा या गोष्टीची प्रचीती येईल. 
एके' ठिकाणी त्यांनी म्हटले आहे की,“भारतातले 
साम्यवादी आणि समाजवादी मुख्यतः औद्यो- 
गिक कामगारांच्या प्रश्‍नांशी निगडीत असलेल्या 
लिखाणावरच विसंबून राहातात. भारतासारख्या 
शेतकीप्रधान देज्ञात नसत्या औद्योगिक काम- 
कर्‍्यांच्या प्रश्‍नांवर मर देऊन प्रन पुरता सुटणार 
नाही. राष्ट्रीयत्वाची भावना आणि ग्रामीण अर्थ 
व्यवस्था ग्रा आपल्याकडील दोन अत्यंत महत्वाच्या 
गोष्टी आहेत, आणि युरोपियन समाजवाद या 
गोष्टीकडे क्वचितच लक्ष पुरवितो.” यावरून असे 
दिसून येते की मी मी म्हणवणार्‍या तथाकथित 
समाजवाद्यांनीसुद्ठा जिकडे दुर्लक्ष केले त्या बावी 
काहीशी उद्यीरा सुरवात करून का होईना नेहरूनी य 
किती विचारपूर्वक अभ्यासल्या आहेत. 

त्यांच्या या विचारांशी त्यांचे सहकारी प्रत्येक 
वेळेस सहमत होतेच असे नाही. पण एकदा अर्शा 
प्रकारे मत तयार झाल्यावर मात्र नेहरू त्यापासूर्त 
तसुमर ढळलेले दिसत नाहीत, बर्‍याच डकल भा 
यावावतोत नेहरू ज्यांना अतिशय मानत त्या गाव 
जींशी नेहरूचे एकमत नसे. एके ठिकाणी तरर 
गेहरंनी स्पष्ट म्हटले आहे की, “ काही वेळेस 


गांधीजी स्वतःला ' सोशेलिस्ट' म्हणवितात. 
तो शब्दप्रयोग ते अशा 


अर्थाने 
काही वेगळ्याच क 
नापरतात. रूढ अर्थाने त्याचा समाजाच्या आथि 
रचनेझ्ली संबंध येतो; गांधींमध्ये त्याचा क्य 
मागमूस उरत नाही. गांधीजी कुठल्याही प्र 


१: वु) 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


४० 


पं. नेहरू आणि आर्थिक लोकशाही 


समाजवादाकडे-विदोषतः मार्क्सवादी -संशयित 
दृष्टीने पहात. त्यामुळे नेहरूंची विचारसरणीसुद्धा 
त्याना पटणे दाक्‍य नव्हते. गांधीजींना दारिद्रय जरी 
पहावत नसळे तरी आर्थिक विकास साधून रहाणी- 
मान वाढविण्याच्या कल्पनेशी ते तितकेसे सहमत 
नव्हते. त्याऐवजी ते ग्रामीण उद्योगधंदे, स्वयंपूर्ण 
खेडी वगेरे गोष्टींवरच जास्त भर देत. मानव- 
प्राण्यांच्या नैतिक चांगुलपणावर विसंबून रहाण्याच्या 
त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचाच तो एक आविष्कार म्हणावा 
लागेल. याउलट नेहरू मात्र हा प्रश्‍न केवळ नैतिक 
मूल्यांवर आधारलेला आहे हे मानावयास तयार 
नव्हते, 'जगाला आर्थिक कटकटीतून, दारिद्रयाच्या 
दुःखातून सुटावयाचे आहे, नुसतेच भांडवलक्ञाही, 
समाजवादी किवा साम्यवादी विचारसरणीतील 
चुका शोधून काढून सुवर्णमध्याची आशा करीत 
वसल्याने हा प्रग्न सुटणार नाही.' हे नेहरूंचे मत 
होते. 


नेहरूंच्या समाजवादावरील विचारांची परि- 
पूर्णता नि सखोलता त्यांच्या आत्मचरित्रातील 
खाली दिलेल्या उतार्‍यावरून दिसून येईल: “ हे 
सत्य आहे की समाजवादाने आपल्यापुढे मांडलेले 
मोठमोठे बदल नुसते काही कायदे करून ताबडतोब 
घडटून आणता येणार नाहीत, पण काही मूलभूत 
कायदे पाया उभारण्यासाठी हवेच आहेत, मुख्य 
अडथळे नष्ट केलेच पाहिजेत. मुख्य व्येय म्हणजे 
सांप्रतचे दारिद्रय नष्ट करून भावीकालात सुबत्ता 
संस्थापित करावयाचे आहे. 


रशियाच्या समाजवादापेक्षा 
निराळा समाजवाद 


याचवरोबर नेहरूंच्या आथिक मतप्रणालीतील 
दुसरी एक प्रकर्षाने जाणवणारी गोष्ट म्हणजे 
त्यांची लोकशाही तत्वांवरील निष्ठा. आथिक 
विकास साधावयाचा आहे, आथिक नियोजन हवे 
आहे, समाजवादी अर्थव्यवस्थेची स्थापना करा- 
वयाची आहे, पण ते सर्वे लोकशाहीच्या चौकटीत 
वसत, असेल तर! नाहीतर मग आर्थिक विकासही 
नेकतो आणि ते नियोजनही नको. त्यांची अशी 
काहीशी स्पष्ट विचारसरणी या सर्वासागे दिसून 


न. भा, द 


येते. त्यांच्या आत्मचरित्रापासूनच सुरवात करा- 


वयाची म्हटले तर एके. ठिकाणी. त्यांनी म्हटले 


आहे कौ रशियात घडून आलेल्या फार मोठ्या 
बदलांनी मला साम्यवादाकडे आक्रृष्ट केले. पण: 
कम्युनिस्टांच्या हुकूमशाही आणि आक्रमक मार्गांचा 
मला तिटकारा आहे आणि त्यांच्याशी सहमत 
न होणाऱ्यांचा धिक्कार करण्याच्या त्यांच्या संव- 
यीही मला पसंत नाहीत. 


पहिली पंचवाषिक योजना सादर करण्याच्या 
वेळेस त्यांनी हे जास्त स्पष्ट केले. “रशियाचे आथिक 
नियोजन हे उद्दिष्टांच्या दृष्टीने नि वापरलेल्या 
पद्धतींच्या दृष्टीने आपल्या नियोजनापेक्षा फार 
वेगळे होते. विशेषत: दुसऱ्या बाबतीत फारच फरक 
होता. आपण हेतुपूर्वक लोकशाहीचा अंगिकार 
केला आहे. नि म्हणूनच आपले कुठलेही घोरण 
लोकशाहीच्या चौकटीत वसेल असेच असले पाहिजे. 
आपल्या राज्यघटनेशी विसंवादी असे किवा लोक- 
शाहीच्या रचनेत न बसणारे कुठलेही कार्य करण्याचा 
नियोजन मंडळाला अजिबात हक्‍क नाही.' किती 
स्पष्ट शब्दात नेहरूंनी नियोजनाची लोककझ्याही 
राष्ट्रातील मर्यादा दिली आहे. 


या मर्यादांमुळे नियोजनाच्या यशस्वितेला वाधा 
येणार नाही यावदृलही नेहरूंनी खात्री त्याचवेळी 
दिली आहे. ते म्हणतात या मर्यादांमुळे मार्ग 
थोडासा अधिक बिकट, होईल, वापरावयाची पद्धत 
थोडीशी अधिक गुंतागुंतीची होईल पण योग्य 
प्रकारे आखणी केल्यास आपले ईप्सित लोकशाही 
मार्गाने साध्य करणे सहज शक्‍य आहे. '-- आणि 
त्यामुळेच नियोजनमंडळाच्या सुरवातीपासून नियो- 
जनमंडळाचे कार्य स्पष्टपणे आपल्या  राज्य- 
घटनेतील मूलभूत हकक्‍कांशी निगडित केलेले दिसून 
यते व तसे उघडपणे नमूदही केलेळे आहे. विशेषत: 
आथिक, सामाजिक नि राजकीय समानता निर्माण 
करून नि टिकवून लोकांचे कल्याण साध्य करण्याचे 
व्रत नियोजनमंडळाने पण सुरवातीपासूनच अंगिकारले 
आहे. या गोष्टी नजरेसमोर ठेवूनच नियोजन- 
मंडळाने आथिक विकास घडवून आणावयाचा आहे, 
लोकांचे .रहाणीमान वाढवावयाचे आहे, उत्पादन 


४१ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठ 


नवभारत 


वाढवावयाचे आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट दिसून 
येते की सुरवातीपासूनच [नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली 
नियोजनमंडळाने जे कार्य सुरू केले ते लोकशाही 
नि समाजवादाच्या मूल्यांचा पुर्ण अंगिकार 
करूनच. किबहुना नियोजनाची बैठकच लोकशाही 
तत्त्वांचा पायावर उभारलेली आढळते. अर्थात 
नंतर हे सुरवातीपेक्षा जास्त प्रकर्षाने जाणवू 
लागले ही गोष्ट वेगळी. प्रत्येक वेळेस देशवासियांना 
मात्र एक धोक्याची सूचना द्यावयास नेहरू 
विसरले नाहीत. 'आपण भारताचा विचार करतो 
आहोत. दुसर्‍य़ा कुठल्याही देशाचा नव्हे म्हणून 
आपण दुसरीकडे आढळणार्‍या गोष्टी तज्ञाच्या तशा 
इथे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये. आपल्या 
मावी कालाकरिता केलेली योजना आपल्या देशातील 


परिस्थितीशी संबंधित, येथील विविध गोष्टींशी 
निगडित असावी'. 


आणि म्हणूनच पहिल्या पंचवाषिकं योजनेच्या 
वेळी त्यांनी असेही म्हटले आहे की “आपण 
ईप्सितसिद्धीसाठी झगड्याच्या मार्गाचा किवा 
वळ वापरण्याचा विचारही करता कामा नये. 
आजपर्यंत शांततामय मार्गाने आपण अनेक गोष्टी 
मिळविल्या आहेत, आणि 
मार्ग सोडून जोरजुलमाच्या 


करण्याचे आपल्याला 


करू नये 
म्हणजे जर आपण 
श्रठ का असेनात 


चि 


दपट्याच्या साधण्याचा प्रयत्न केल्यास 
आपल्याला उलट जास्त विलंव लागेल याची मला 
खात्री आहे. भारत मोठा देल 
विविधतापूर्ण देश आहे 


पहिल्या पंचवाषिक य योजनेच्या 
कल्पना दिली की 
उभारणे आणि उत्पादन ह्याची 
आहेच. पण त्याहून २. त्यांची जरूर 


जास्त महत्वाचे जर काही असे 
जे ठी असेल 
तर्‌ ते म्हणजे हळू हळू एकात्मक 


की वेळेसच नेहरूंनी 
याजना म्हणजे नुसते कारखाने 
दन वाढविणे नव्हे 


> 


करणं. 


पण त्यावेळस मात्र ती समाजरचना नक्‍की 
उठल्या प्रकारची असणार यावदृल् विद्षेष कल्पना 
दिळेळी नव्हती. पण दुसर्‍या पंचवाषिक योजनेवरील 
सुरवात करताना ते जास्त स्पष्टपणे दिले आहे. 
'सर्वेसाधारणपणे जेव्हा आपण आपले उद्दिष्ट 
समाजवादी समाजरचनेचे आहे असे म्हणतो, तेव्हा 
आपल्याला काय वरे म्हणावयाचे असते? ग; 
समाज की ज्यात सामाजिक एकता आहे, जी 
वर्गातीत आहे, सर्वांना समान संधी देणारा आह 
आणि प्रत्येकाला चांगल्या प्रकारे आयुष्य कॅंठण 
केये करणारा आहे हे तर नक्कीच. महत्वाची गोष्ट 
म्हणजे संपत्ती आणि उत्पादन तर असावयास 
ह्वेच 


राष्ट्रीयीकरण व उत्पादन यांचे समीकरणावदद 
नेहरू साशंक 
शापल्याला हे विसरून चालणार नाही की 
प्रगतिशील समाजाचे मुख्य कार्य आहे संपदा 
वाढविणे. त्याशिवाय विकास शक्‍यच नाही 
मग विभागणी करावयास काही राहाणारच नाही. 
आपण राष्ट्रीयीकरणावहल बोलतो ते अशा थाटात 
को सर्व दुःखे दूर करणारी ती जादूची कांडीच आहे. 
शेवटी सर्व प्रमुख साधने जरी राष्ट्रीय मालक 


होणार असली तरी मला हे कळत नाही की आर्ज 
असे काहीतरी करून 


पुढच्या प्रगतीचा खेळखंडोबा 

कशाला करावयाचा ? वाढत्या उत्पादनाला 
खीळ घालावयाची ? आणि तेसुद्धा फक्‍त कुठल्या” 
तरी मतप्रणालीप्रमाणे वागण्याकरता ?' 

यावरूनही 
बाबतीत नेहरू 
कधीच चिकटन 
आथिक, 
करून, ती 
काली 
असा 


हेच दिसून येते की समाजवादाच्या 
' एका ठराविक पुस्तकी 2 
रने बसावयास तयार नव्हते. देशाच्या 
सामाजिक, राजकीय परिस्थितीचा विचार 
पाश्‍वभूमी लक्षात घेऊन आणि भविष्य 
नि उदिष्टे नजरेसमोर ठेवून या सर्वांना पोर्षर 
"माजवादच त्यांना मान्य होता. केवळ समाज” 
वाद राष्ट्रीयीकरण मानतो म्हणून सुरवातीपासूनच र 
राष्ट्रीयीकरणावर भर देणे आपल्या देशाला मार्त” 
नाही. हे ओळखून त्यांनी तसे स्पष्ट म्हटलेले 


ष्र 


अनुक्रमणिका 


वर दिलेळेच आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पं. नेहरू आणि आर्थिक लोकशाही 


पण त्याचवरोबर, १९५८ मध्ये त्यांनी आपली 
समाजवादाची कल्पनाही स्पष्ट केली. नेहरू 
म्हणतात, “ आपल्याला आर्थिक विकेन्द्रीकरण 
करावयाचे आहे. लोखंड, पोलाद वगैरे मोठ्या 
उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत ते शक्य नसेल, पण शक्‍य 
तितके लहान प्रमाणावर उद्योगधंदे सुरू करून 
सरकारी देखरेखीखाली ते सहकारी तत्वांवर 
चालविता येतील..... प्रत्येक माणसाला स्वतःच्या 
विकासासाठी समान संधी असावी. हीच माझी 
समाजवादाची कल्पना आहे 

लोकशाही तत्वांवरील निष्ठा नि त्या तत्वांच्या 
पायावर उभारलेली समाजवादी समाजरचना या 
दोन गोष्टी नेहरूंच्या कुठल्याही आथिक धोरणाच्या 
वावतीत प्रकर्षाने कशा जाणवतात हे आपण 
आतापर्यंत पाहिलेच. पण नेहरूंनी हे भारतीयांच्या 
मनावर ठसवदीत असतानाच इतर अनेक आवश्यकं 
गोष्टींकडे दुलंक्ष केलेले नाही. 
औद्योगीकरणाची बाव 

आथिक विकासासाठी औद्योगीकरण हवेच. 
हे अगदी सुरवातीपासून नेहरू सांगत आले. पण 
त्यातसुद्धा अगदी वारीक सारीक मृद्यांकडे लक्ष 
पुरविण्यास ते विसरलेळे नाहीत, औद्योगीकरण 
म्हणजे केवळ मोठमोठे उद्योगधंदे प्रस्थापित करणे 
नव्हे तर फार मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला 
ग्रामीण आणि कुटीरोद्योगांचे पुनरुज्जीवन करा- 
वयाचे आहे, हे सांगावयास नेहरू विसरले नाहीत. 
पण त्याचवरोबर यंत्रसामुग्री देश्यातल्या देशात 
निर्माण करून मोठ्या प्रमाणावरील उद्योगधंद्यांची 
भक्‍कम उभारणी करण्याचे महत्वही त्यांनी 
तितक्‍याच कळकळीने सांगितळे. औद्योगिक विकास 
आणि शास्त्रीय प्रगतीशिवाय भारताचा इतर 
देशांबरोवरच्या शर्यतीत टिकाव लागणार नाही, 
हे नेहरूंनी ओळखूनच सुरवातीपासून या गोष्टी 
जनमनावर बिववण्यास सुरवात केली. देशात 
शास्त्रीय प्रयोग-शाळांचे एक जाळेच निर्माण 
करण्याच्या कामी नेहरूंनी पुढाकार घेतला. आज 
मारताच्या नवनिर्माणासाठी उद्योगधंद्यांची जी 
हळू हळू पण बळकट स्वरूपाची उभारणी होते 
आहे त्याचे पुष्कळसे श्रेय नेहरूनाच आहे. पण 


औद्योगीकरणाचे महत्त्व पटवून देत असतानाच 
नेहरू शेतकी विकासाला विसरले नाहीत. जमीन- 
दारी आणि जहागिरदारी नष्ट करून या कार्यास 
सुरवात झाली. पंचवाषिक योजनांमधून दोतीला 
अग्रस्थान दिले गेले. सहकारी शेतीच्या तत्त्वाचा 
जोरदार पुरस्कार नेहरूंनीच केला. 


जनतापुरस्कृत नियोजनाची गरज 


आर्थिक लोकद्याहीची उभारणी करण्यासाठी 
आर्थिक नियोजनाह्वारे, औद्योगीकरण, आ्थिक- 
विकास, शास्त्रीय प्रगती नि शेवटी समाजवादी 
समाजरचना या गोष्टी अत्यावश्यक आहेत म्हणून 
नेहरूंनी आयुष्यभर त्यासाठी खटाटोप केला. त्याच- 
वरोवर दुसरी एक प्रामुख्याने आढळणारी गोष्ट 
म्हणजे त्यांची बहुजनसमाजाच्या कतृत्वावरील 
निष्ठा व सहकारी तत्वावरील श्रद्धा. त्यांना 
आथिक नियोजन हवे होते. पण ते जनतेने पुढाकार 
घेऊन केलेळे हवे होते, सरकारने लादलेले नको 
होते. सरकारी हस्तक्षेपावहृळची आपली तीव्र 
नापसंती वेळोवेळी नेहरूंनी व्यक्‍त केली आहे. या 
करिता समाजविकास-योजनांचा त्यांनी पुरस्कार 
केला. या विषयावर बोलताना नेहरूंनी म्हटले 
आहे की, “ या समाजविकास-योजना माझ्या 
दृष्टीने फार महत्वाच्या आहेत. त्यामुळे एकात्मक 
समाजाची उभारणी होणार आहे. प्रत्येक भारतीय 
आधी त्याच्या गावाचे पुनरुज्जीवन करील नि अक्या 
रीतीने दोवटी नवभारताच्या उभारणीत हातभार 
लावील.” ते शेवटी म्हणतात, “ योग्य प्रकारे 
पार पडा, यात खरेच काहीतरी क्रांतिकारी आहे ! 
आतापर्यंत ग्रामीण विभागाकडे आपण हवे तितके 
लक्ष दिलेले नाही. 


याच नेहरूंच्या विदवासामुळे त्यांच्या आथिक 
धोरणाला एक विशिष्ट वळण लागले. जानेवारी 
१९५८ मध्ये पंचायती राज्याच्या धोरणाचा अंगी- 
कार करण्यात आला. १९५८ च्या नोव्हेंबरमध्ये 
सहकारी धोरणाचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले. 
खेड्यांच्या विकासाकडे जास्त लक्ष पुरविण्याच्या 
दष्टीने सहकारी चळवळ खेड्यापाड्यातून प्रथम 
पसरविण्याचे धोरण ठेवण्यात आले. 


४३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत | 


भारताने आथिक नियोजनाचा अवलंबं केला: 
त्याचप्रमाणे इतर अनेक राष्ट्रांनीसुद्धा या मार्गाचा 
अंगिकार केला नि करताहेत. पण आपल्या योजनात 
निया इतर अनेक योजनात फार मोठा फरक आहे. 
कारण आपल्या योजनांमागे नेहरूंची विचारसरणी 
आहे. त्यात कुठल्याही * एका नियोजनप्रकाराची 
सहीसही नक्कल नाही. तर आपल्या देशाला पचेल 
नि स्चेल अशाच गोष्टींचा अंगीकार आहे. इतर 
आफिरीकेतील नि आश्षियातील अनेक उदयोन्मख 
राष्ट्रात लोकशाही तग धरू शकली नाही पण भार- 
तात मात्र आज १७ वर्षे दिमाखाने टिकू शकली; 
दोन पंचवाधिक योजना आपण पुऱ्या करू 


वदी दकलो; 
तिसरी / १ याजना पुर्ण होण्याच्या मार्गावर 
आहे. या सर्वाचे श्रेय नेहरूंच्या 


ह हुरूंच्या कुशळ नेतृत्वाळाच 
आहे. त्याबद्दल भारत त्यांचा कायम कुणी राहील. 


राजकीय आघाडीवर नेहरूंनी जगाला 'पंचशील! 
तत्व दिले. राजकीय सहिष्णुता पुन्हा नव्याने 
छ्लिकविली. आथिक क्षेत्रात मिश्र अर्थव्यवस्था 


यशस्वी होऊ शकते हे दाखविण्याचा खटाटोप 


यांनी भारतातील नियोजनाद्वारे केला सरकारी 
विभाग आणि खाजगी विभाग ३ ोन्ही 
नधन कळ ह दोन्ही एकाच 
वळला असणे म्हणजे एका रो 


तर दोन्ही विभाग एकाच वेळेला व. 
एवढेच नाही तर ते एकमेकांना उपकारक नि 
साहाय्यकारी ठरतील, त्यामुळे आ£ 
जास्त जोरदार होण्यास मदत 
वरील सहिष्णुता. प्राचीन ळ्या 
आश्रमात वाघ आणि त. ति 
शंजारी शेजारी पाणी पीत, असे रच वाचतो 

विसाव्या शतकात नेहरू राजकीय न 
शीक़' द्वारे आणि आधिक 


ठेवण्यासारखेच. पण प्रत्येकाचे क्षेत्र 


अनुक्रमणिका 


तथ्य नाही; ती एक अशी पोकळ पुंगी आहे की 
त्यातून तुम्ही हवा तो आवाज काढू शकता; नेहरूंचा 
समाजवाद फक्त पुस्तकातच राहिला. परिस्थिती | 
मात्र त्या उलट वनत चालली आहे, भांडवलशाहीचे 
आसन अधिक वळकट होत आहे, नि गरीव मात्र 
दारिद्रयाच्या गतत जास्त जास्तच खोल संतत 
चालले आहेत, वगैरे वगैरे अनेक प्रकारची टीका 
आपण ऐकतो. ही टीका निखालस खोटीही नाही, 
देशातील शेतकी विभागाची प्रगती हव्या त्या 
वेगाने होऊ शकली नाही, परदेक्ी चलनाची 
चणचण चाळूच आहे. विद्षेषतः निर्यातीत आपण 
वाढ करू शकलो नसल्यामुळे परिस्थिती दिवसेदिवस 
जास्त गंभीर झाली आहे. किमती भराभर वाढतात. 
नियोजनमंडळाच्या अयशशस्वितेवद्दलही सर्वत्र टोका 
ऐकू येते आहे. लोकांचा सरकारी घोरणावरील 
विश्‍वास उडतो आहे. 

पण या सर्वे गोष्टींची नेहरूंना जाणीव नव्ह्ती 
असे थोडेच आहे. उलट इतर कुणापेक्षाही त्यांना 
या चुकांची, या फसलेल्या प्रयत्नांची जास्त कडकी 
होती, असे काही वेळेला त्यांनी काढलेल 
उड्गारांवरून वाटते. राष्ट्रीय विकासमंडळाच्या एका 
बैठकीच्या वेळी नेहरू म्हणतात, “ आपण बरे” 
। उपाशी 
चसे वृक्ष लावले पण लोक भुकेकंगाल, उपाशी 


राटिले दय रक्ष 
धरदारविना राहिले तर जरी आपण व 


ठावण्याच्या बाबतीत मोठे य मिळविले 

तरी आपण संपूणे अपयक्षी ठरलो असे म्ह 
लागेल....... सामान्य जनतेचे काय? या १३ 
नियोजनाने त्यांना कसला लाभ झाला आहे ' 
नेहरू स्वतःच स्वत:च्या घोरणाचे मूल्यमापन कड 
टोकाकारापेक्षा जास्त चांगल्या रीतीने 
आहेत, असे वाटल्यावाचून राहवत नाही. 


रक होतेसे वाटले तर ते कधीच मी केले 


. त्र 
बरोबर म्हणून अडून बसलेले दिसत नाहीत; 


कच थोडे फेरफार करून चुका सुथारण्याच 
त्यांनी प्रयत्न केला. सहकारी संस्थांच्या वावती 
उद्धा सरकारी मदत देण्याच्या घोरणामुळें होतै 
हस्तक्षेप वाढतो. व सहकारी तत्त्वाला बाधा 


हे पाहुन त्यांनी त्या धोरणात योग्य ते बरव 
घडवून 


*. आणण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. 


४४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पं. नेहरू आणि आर्थिक लोकशाही 


अगदी पहिली पंचवाषिक योजना सादर करताना- 
सुद्धा नेहरू म्हणतात, “ योजना परिपूर्ण नाही; 
त्यात चुका काढणे काही कठीण नाही..... परि- 
पूर्णणा ही फार मोठी गोष्ट आहे.......पण मी 
तुम्हाला एक विनंती करतो को या योजनेकडे तुम्ही 
फक्त टीकेच्या दृष्टीकोनातून न वघता व्यापक 
दृष्टीकोनातून बघा, हा आपंला पहिला प्रयत्न आहे.' 
कडी नेहरूंना अपूर्णतेची, त्यातल्या दोषांची जाणीव 
नव्हती, असे कोण म्हणेल ? पुढे त्यांनी त्याचवेळेस 
असेही सांगितले की चुका सुधारत सुधारतच आपण 
योजना मूर्त स्वरूपात आणावयाची आहे. तोच एक 
मार्ग आपल्यापुढे आहे. कारण एकतर भविष्य- 
कालावहृल अगदी अस्पष्ट अंधुक अशीच जास्तीत- 
जास्त आपण कल्पना करू शकतो. नि शिवाय 
आपण नुसत्या सिमेंट, पोलाद सारख्या वस्तूंकरिता 
योजना आखीत नसून ३६ कोट माणसांकरिता 
योजना बनवीत आहोत आणि त्यातला प्रत्येक 
दुसर्‍याहून भिन्न आहे आणि त्यामुळे चुका सुधारत 
सुधारत पुढचा मार्ग शोधण्याचा हा एकमेव मार्ग 
आपल्यापुढे आहे. ” हे जे त्यांनी सुरवातीला 
सांगितले त्याप्रमाणेच त्यांनी आपले धोरण ठेवले 
ते अपूर्णतेतून परिपुर्णतेकडे जाण्याचे, सदोषता 
नष्ट करून निर्दोषत्व निर्माण करण्याचे, अंधारातून 
प्रकाशाकडे नेण्याचे. 


त्यांना काही वाबतीत अपयद आले असेल, 
कल्पना कल्पनाच राहिल्या असतील, स्वप्ने 
मूर्त स्वरूपात येऊ शकली नसतील, काही वेळेस 
आडाखे चुकले असतील, बर्‍याच वेळेस हेतुपुरस्सर 
विरोधकांनी तोंडघक्षी पाडण्याचा प्रयत्न केला असेल. 
पण या गोष्टींवरून नेहरूंच्या आथिक धोरणाच्या 
यशस्वितेचे मूल्यमापन करावयाचे हे केव्हाही 
बरोबर ठरणार नाही. प्रारंभीच्या बिकट काळात 
लोकशाही टिकवून ठेवून देशाला सुस्थिर अर्थ- 
व्यवस्थेचा लाभ करून देणें हे काही साधेसुधे काम 
नव्हे, आणि ते नेहरूंनी करून दाखविले. जाज्वल्य 
कर्तव्यनिष्ठा नि ओतप्रोत देशप्रेम यांचा इतका 
सुंदर समन्वय फार क्वचितच आढळत असेल. 
भारताचा आथिक विकास साधण्यासाठी स्वातंत्र्य- 
प्राप्तीनंतर नेहरूंनी जे अक्षरशः तनमनधन अर्पण 
केळे ते केवळ कतंव्यपालन म्हणून नव्हे तर 
त्यांच्या नसानसात भरून राहिलेळे भारताविषयीचे 
अतुलनीय देशप्रेम. 


नेहरूंचे आथिक धोरण या त्यांच्या जाज्वल्य 
देशप्रेमाच्या पा्रवभूमीवरून पाहिल्यास ते त्यांच्या 
विशुद्ध देशप्रेमाचाच एक आविष्कार आहे असे 
आढळेल ! ! 


व्र >£2”3०४६>२०६५७०८”२०५०-” $ ९.>2<६2२७०-/२०२७०८/&५.-"< ६२ 


१ 


& मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस पोषक होईल 
अशा प्रकारें महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्कृतीचा विकास करणें, हें 


| 
१ 
ह 


या मासिकाचे ध्येय ब उद्दिष्ट आहे. 


& या मासिकांत येणाऱ्या लेखांत कोणत्याहि विशिष्ट मताचा, बादाचा, प 
पक्षाचा किंबा पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतु नाहीं. 


६४ मासिकांत प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणांत सलनिष्ठा, संयम 
आणि सहिष्णुता असतील अश्ली काळजी घेतली जाईल. 


(९.-<६₹९५.००<६€५.-<€६२%७५/२१ ५.><६२₹५--<०८-<०---छ 
४५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ळे. तकेतीर्थ टक्ष्मणश्यास्री जोझी 


नेहरूंची आंतरराष्ट्रीय राजनीति 


राष्ट्रीय राजनीति व आंतरराष्ट्रीय राजनीति 
या दोन्ही परस्परावलंबी असतात. त्यांचा आपसात 
तकशुद्ध सजीव संबंध असतो. राष्ट्रीय राजनीति 
ज्या तत्त्वावर व ध्येयावर आघारलेली असते त्या 
तत्त्वांशी व ध्येयांशी सुसंगत अशी त्या त्या राष्ट्राच्या 
आंतरराष्ट्रीय राजनीतीची तत्त्वे व ध्येये असतात 
किवा असावी लागतात. राष्ट्रीय राजनीतीच्या 
मूलभूत ध्येयात व तत्त्वात अस्पष्टता, गोंवळ व 
आंतरविरोध असेल तर त्याचा परिणाम राष्ट्राच्या 
आंतरराष्ट्रीय राजनीतीवरही तसाच होतो; आंतर- 
राष्ट्रीय राजनीतीत अद्या स्थितीत घोटाळ्याची 
परिस्थिती केव्हा उत्पन्न होईल याचा नेम नसतो. 
राष्ट्रीय राजनीति सामर्थ्ये्षाली व प्रगतिशील जितकी 
असेल तितकी विदेशनीति भ्रभावी होऊ शकेल. 
तात्पर्य, राष्ट्रीय राजनीति हेच त्या त्या राष्ट्रांच्या 
राजनीतीचे स्वरूप व गतीची दिशा ठरवते. 


स्वराष्ट्राच्या कल्याणार्थच विदेशनीति जन्मते 

कोणत्याही राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय राजनीतीच्या 
वरिष्ठ उद्देशाच्या गाभ्यात स्वराष्ट्राचे रक्षण किवा 
आत्मरक्षण हा मूलगामी उद्देश नियमाने गृहीत घर- 
कला असतो. या उद्देशाचा परिपोष > 


होणार नाही याची नित्य सावधान 
खबरदारी ध्यावी लागते. आत्मा 
स्वराष्ट्र हे सर्व ध्येयांमध्ये व 
मूल्य होय. किवहुना आत्मकल्याण 
मूल्यांचा 
आंतरराष्ट्रीय राजनीतीच्या 

“चतुविध होते: (१ ) 
राजकोय उहेशाच्या 
(३) शत्रूराष्ट्राळा नेमविणे व 
विस्तार करणे किवा 
कल्याणाच्या या आं 


मित्रराष्ट्रे मिळविणे 
(४) राज्यसत्तेचा 
साम्राज्य स्थापणे; 


भतरराष्ट्रीय कक्षा होत. ' 


मरे दुनिया डुव गयी ' हा स्वार्थसमर्थक विचार 

आंतरराष्ट्रीय राजनीतीचा सनातन सिद्धान्त म्हणून 

मानलेला आहे. या सिद्धान्ताला मुरड किवा मर्यादा 

इुसऱ्या विशवयुद्धाच्या अजेरीस पडली; आता ती 

मर्यादा विश्‍ववंधुत्ववादी राजनीतीत काही प्रमाणात 

मान्यता पावू लागली आहे स्वराष्ट्ररक्षण हे जितके श 
महत्त्वाचे तितकेच विश्‍वमानव जातीचे रक्षण 

समतुल्य महत्त्वाचे आहे असा विचार अणुवाँवच्या 

शोधाअंती निघाला. अणुवांवचे विश्‍वयुद्ध पेटले 

तर सर्व राष्ट्रांच्या बरोबर स्वराष्ट्रही दग्ध होण्याची 

सं निर्माण झाली : आहे. त्यामुळे जगाचे 

"जकारण हे स्वराष्ट्रकेन्धितर जकारणाचा विस्तार' 
होय या सनातन सिद्धान्ताला मर्यादा पडली आहे; 
राजकारण विश्‍वकेन्द्रित बन लागले आहे; व त्याचें 
प्रमुख उद्दिष्ट विश्वश्ांति व त्याकरिता युद्धसंस्थेची 
समाप्ति हे ठरळे आहे. 

विश्वकेंद्रित राजनीतीची नांदी 


या शांततावादी विश्‍वकेन्द्रित आंतरराष्ट्रीय राज” 
कारणाची 


प्रसववेदना पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरी- 
सच सुरू झाली. अणुरबांवच्या शोधापूर्वीची ही स्थिती 
हाय. मानवजातीच्या सामाजिक संस्थेचा अपरिहार्य 


माग म्हणून युद्धाला मान्यता देणे किवा पर्टि” 
स्थितीच्या. 


्रभावाने प्राप्त झाळेली घटना म्हणून 


तिचा गीकार करणे न . पीस सं 
धोक्याचे ग ॥ हे एकंदर मानवी प्रगत 1 
वेळी दूरदर्शी 


व मानवतावादी मृत्सद्यांना झाली 
साळी ऑगस्ट महिन्यात पहिल्या 
महायुद्धाची नांदी झाली. ही नांदी ज्या तोफांनी 
क्क “ग तोफातून निघणारे ध्वनि “ हा स 
6हामूखेपणां आहे ” अशा 'सूचना देत होते. 


क्रि 
असा त्यात 


इ. स. १९१४ 


सानव्याचाच बळी पडणार आहे” 


अर्थ होता. 
शेवटी * छोग ऑफ 


म्हणून पहिल्या विदवयुद्धाच्या 
नेशन्स ' अस्तित्वात आली“ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नेहरूंची आंतरराष्ट्रीय राजनीति 


स राष्ट्रांना स्वयंनिर्णयाचा हक्‍क प्राप्त झाला 
पाहिजे या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष वु्टो विल्सन 
यांच्या घोषणेने या लीगची स्थापना झाली. त्यानंतर 
लगेच आत्यंतिक राष्ट्रवाद वा फॅसिझम जन्मला; 
त्याचे आक्रमक राजकारण सुरू झाले, व त्याच्या- 
पुढे ही लीग दुवळी ठरली; व नष्ट झाली. दुसरे 


'विदवयुद्ध झाले. दुसर्‍या विश्‍वयुद्धानंतर विश्‍वकेन्द्रित 


राजनीतीचे आवाहन निरनिराळ्या स्वरूपात अह- 
महमिकेने दिळे जाऊ लागले; त्या आव्हानांनी 
संघटनात्मक व संस्थात्मक रूप पुन: धारण केले; 
लीग ऑफ नेशन्सचा द्वितीय अवतार झाला; तो 
म्हणजे ' युनायटेड नेशन्स' होय. 

या विदवकेन्द्रित नीतीशी संवादी आविष्कार 
अन्यत्रही झाले. शांततापूर्ण सहजीवनाची घोषणा 
सोव्हिएट युनियनने केली आणि स्वतंत्र भारताने 
पं. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली पंचशीलाची घोषणा 
केली. पंचशील म्हणजे आंतरराष्ट्रीय वर्तनाचे पाच 
नियम होत : 


(१) परस्परांवर राष्ट्रांनी आक्रमण न करणे 
अथवा अनाक्रमण; (२) परस्पर सहकार्य; (३) 
एकमेकांच्या राष्ट्रीय सीमांचे अबाधित परिपालन 
किवा सीमावाद युद्धावाचून सोडविण्याचा प्रयत्न 
करणे; (४) सवे राष्ट्रांची समानता किवा समान- 
स्वातंत्र्य मान्य करणे, व (५) शांततामय सहजीवन; 
- हे ते पाच नियम. एप्रिल १९५४ साली तिबेट- 
संवंघात चीन-भारत कराराबरोबर नेहरूंनी लाल 
चीनशी पंचशील करार केला. 


पंचशील राजनैति 


पंचशील ही परिभाषा नेहरूंनी अतिप्राचीन 
भारतीय अहिसावादी वारसा म्हणून स्वीकारली. 
पंचशील हा शब्द भगवान वृद्धाचा आहे. खर्‍या 
बद्धधर्मी सामान्य मनष्याकरिता ही पंचशीळे किवा 
पाच नियम वद्धधर्माने अनुश्यासिळे आहेत. अहिंसा, 
अस्तेय, लेंगिक आत्मनिग्रह, असत्यवर्जन आणि 
मद्यनिवत्ति ही ती पंचक्लीले होत. १ नेहरू हे 
आधुनिक पढ्चिमी संस्क्रते आत्मसात केलेले 


ग॒हस्थ असल्यामळे. त्यांना आधुनिक संस्कृतीचा. 


भारतीय मनष्य म्हणन . भारतातील. व जगातील 


आधुनिक सुशिक्षितात मान मिळालेला आहे. परंतु 
त्यांच्या अन्तर्मनातील श्रद्धा, भावना व संस्कार 
यांच्या परिसरात भारतीय ध्येयवादाची 
उच्च अस्मिता ( 8०७*' एष्ट० ) . होती. 
त्यामुळेच त्यांना आधुनिक व्यक्तिमत्त्वाचे तेजोवलय 
असले तरी त्यांच्या ध्येयवादाच्या व विचारसरणीच्या 
मुळाशी ही उच्च अस्मिता स्तव्धपणे कार्य करीत 
होती. म. गांधींशी ते एकरूप होऊ शकले ते याच- 
मुळे. स्वातंत्र्य-आंदोलनाच्या कालखंडात, आम्ही 
गांधींची अहिसा व्यवहार म्हणून मान्य केली आहे 
तत्त्व म्हणून नव्हे, असे नेहरू म्हणत होते; तरी 
अहिसेचा व्यवहार करता करताना नेहखरूंचेही 
आअहिसा हे तत्त्व वनले व ते तत्त्व त्यांच्या आंतर- 
राष्ट्रीय राजनीतीच्या पंचशीलात प्रकट झाले. 
कोणत्याही राष्ट्राचे आंतरराष्ट्रीय राजनीतीचे 
स्वरूप तत्त्वात्मक नसते: सत्तेच्या व्यवहाराचे मार्ग- 
दर्शक धोरण हेच तिचे स्वरूप असते. या धोरणाचे 
दोन भाग; एक मुख्य धोरण (8७५९४५४) व 
तत्कालिक धोरण ( ०॥८४ ). मुख्य धोरणातून 
तत्कालिन धोरण वेळोवेळी परिस्थित्यनुसार ठरत 
असते. मुख्य धोरणे किवा तत्कालिक धोरणे ही 
तात्त्विक निष्ठा किवा श्रद्धा यांच्यापासून भिन्न 
असतात. तात्त्विक निष्ठा अचल असते. मुख्य धोरण 
स्थिर असले तरी अचल नसते व तात्कालिक 
घोरणे ( ?०]॥शं88 ) वेळोवेळी आवड्यकतेप्रमाणे 
वदलण्यास तयार असावे लागते. मुख्य धोरणाला 
तात्त्विक निष्ठेची प्रेरणा असते परंतु त्याला तात्त्विक 
निष्ठेची मूस नसते. 


पंचशीलाचा ऐतिहासिक संदर्भ 


पंचशील राजकारणाच्या यक्षापय्षाची मीमांसा 
करीत असता महत्त्वाचे दोन ऐतिहासिक संदर्भ 
तपासणे जरूर आहे. पहिला संदर्भ म्हणजे 
नेहरूंच्या राजकीय जीवनाचा आद्यन्त इतिहास 
होय; व दुसरा संदर्भ म्हणजे प्राचीन भारतीय 
परंपरा हा होय. प्राचीन भारतीय परंपरेचे 
मल्यमापन संक्षेपतः या लेखाच्या समारोपाच्या 
वेळी करू. अगोदर नेहरूंच्या राजकीय जीवनांचा 
काळपट व त्याच्याशी समांतर असलेला राष्ट्रीय 


श्ऊ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत . 


व जागतिक घडामोडींचा कालपट यांचे तुलनात्मक 
अवलोकन केले पाहिजे. नेहरूंच्या विदेश नीतीची 
बीजे  स्वातंत्र्यपुवी काळातच रोवली गेली. 
१९३५ साली स्पेनमध्ये गृह्युद्ध झाले. त्यात 
फॅसिझमचा विजय झाला. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने लोकशाहीकरिता फॅसि- 
झमझी झगडणाऱ्या स्पेनच्या जनतेच्या वाजूने 
सहानुभूतीचा प्रस्ताव स्वीकृत केला. तेव्हा- 
पासून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची विशेष दखल 
भारतीय नेते घेऊ लागले. भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेसने संन १९३६ मध्ये लखनौ येथे भर- 
ठेल्या अधिवेशनात नेहरूंना विदेशनीतीचे खाते 
उडण्याचा अधिकार दिला. तेव्हापासून नेहरू है 
भारताच्या वतीने विदेशनीतीचे प्रणेते वनले. भार- 
ताच्या विदेशनीतीचा स्वाभाविकपणे साम्पाज्य- 
शाहीविरोधे हाच महत्वाचा आधार झाला. 
तिसऱ्या इंटरनॅशनलच्या म्हणजे कम्युनिस्टांच्या 
प्रभावाखाली असलेल्या विश्‍वसंघटनेच्या साम्प्राज्य- 
शाहीविरोधी आंदोलनाच्या प्रभावाखाली नेहरू 
बरेच दिवस राहिले. फार मोठ्या अपेक्षा या विश्व- 
ब बाबतीत त्यांनी वाळगलेल्या होत्या. 
जमंनीशी अनाक्रमणाचा करार 
साम्राज्यवादी जपानज्ी मैत्रीचे 
अनुसंधान वांधल्यामुळे फार जोराचा धक्का 
नेहरूंना वसला. आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे तत्त्वे 
गुंडाळून कसे शुद्ध संधिसाधु 
पहिल्यांदा प्रत्यय आला.फे 
त्यांचा तात्त्विक विरोध आचरणात आणण्याची संघी 
इसर्‍या युद्धाच्या प्रारंभी नेहरूंना प्राप्त झाली होती. 
परंतु तेव्हा त्यांच्या अंतर्मनात दृढमूल झालेल्या 
ब्रिटिश साम्राज्यश्षाहीच्या विरोधाने त्यांच्या फॅसि- 
झसक्षाही विरोधी भावनांवर मात केली. दुसर्‍या 
हायुद्धाचे क्रांतिकारक स्वरूप आपोआप त्यांच्या 
दृष्टिपथापासून बाजूला झाले. आणि सन १९४२ 
सालच्या “मारत छोडो' या गांधीप्रणीत आंदोलनात 
ते सामील झाले. या दुसर्‍या विश्‍वयुद्धाच्या शेवटी 
जगातील पठिचिमी साग्राज्यश्षाह्यांसह ब्रिटिश 
साम्राज्यश्षाही दुबळी होऊन नष्टचर्यास प्राप्त 


परंतु स्टॅलिनने 
केल्यामुळे आणि 


-144 


झाली. यावेळी मारत प्रथम मुक्‍त झाला. भारताची 
संविधान समिति! (०180152171 3886110157 ) 
स्थापन झाली. १९४७ जानेवारी २७ ला नेहरूंनी 
त्या संविधान समितीत असे जाहीर केले की, “ही 
भारतीय -क्रांती आश्षियातील अन्य राष्ट्रांच्या 
वंधमुक्‍्तीच्या आंदोलनाचा नेता बनणार आहे; 
आपण आतापासून अझा व्यापक स्वरूपातच आपली 
विचारसरणी वनविली पाहिजे.” मारत मुक्‍त 
झाल्यानंतर आशियाई आणि आफिरकी राष्ट्रांतील 
साम्राज्यश्षाही सत्तेच्या विरुद्ध सशस्त्र उठाव व 


आंदोलने प्रभावी होऊ लागली व ती एकामागून 


3 यशस्वी झाली. एकामागून दुसरे अशी अनेक 
राष्ट्रे भराभर स्वतंत्र 


होऊ लागली. दुसर्‍या 
विश्वयुद्धानंतर सुरू ज्ञालेल 


लेला आतापर्यंतचा हा 
कालखंड पर्चिमी सासम्राज्यशाहीच्या विनाश्याचा 
कालखंड 


सेड होय. या मुक्‍्तिपर्वाचे प्रारंभीचे एकमेव 
*ठृत्व मारताकडे म्हणजे पर्यायाने नेहरूंकडे आले. 


आशियातील प्रतिस्पर्धी एकमेव लाल नेतृत्व 


हे एकमेव नेतृत्व फार दिवस टिकले नाही. 
त्याचा प्रव भागीदार किवहुना त्या नेतृत्वाचे 
एकटेच वारसदार आहोत असा दावा 
सांगणारे प्रतिस्पर्धी लाल नेतृत्व आशियाच्या पुर्वेस 
दिमाखाने उदयास आले. माओत्से तुंगने चिनी 
जनतेचे स्वतंत्र गणराज्य २१ सप्टेंबर १९४९ साली 
घोषित केले. चांग कै जे 
विस्कळित सत्तेच 
दीनजवळील 
नावाच्या छोट्या 
नेहरूंचे चंग कै 
आपोआप संपली. 
वारी १९५० ला 


1 वेटात निर्वासित होऊन राहिली. 
दोस्ती 
जाने- 
तृंगच्या चिनी. गण- 


* लाल चीनला मान्यता 
भारत हा पहिला. देश होय. . 


-करखगघर चिज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नेहरूंची आंतरराष्ट्रीय्र राजनीति 


हादरे वसून पूर्व अअशियातील, दक्षिणपुवे आशिया- 
तील व पॅसिफिक महासागरातील राष्ट्रांमध्ये 
उलथापालथी सुरू झाल्या. याची जाणीव नेहरूंना 
ताबडतोब झाली. लाल चीनला 
वरोवर १५ च दिवसात नेहरूंनी भारतीय जनतेला 
इद्यारा दिला की , “ सगळे जग संकटाच्या मुठीत 
आहे; शेजारची राष्ट्रे गोंधळात सापडली आहेत; 
या गोंधळापासून भारताने स्वत:चा वचाव करण्या- 
करिता 'सावध होऊन सतत यत्नश्लील राहिले 
पाहिजे. ” सन १९५० च्या ऑक्टोवरमध्ये म्हणजे 
लाळ चीनला मान्यता मिळाल्यावरोवर आठ 
महिन्यात तिवेटमध्ये लाल सेन्य येऊन दाखल 
झाले. हिंदुस्थानच्या सरहद्दीवर ठेपळेळी लाल 
चीनची झास्त्रे तळपू लागली. भारताचे सैन्य 
तिवेटातुन परत घेतळे गेळे. अनेकांनी सल्ला दिला 
को तिवेट सोडू नका, परंतु तो मानला गेला नाही. 
कोरियात कम्युनिझमचे आक्रमण सुरू झाले. 
लाळ चीनचां विस्तारवाद नेहरूंच्या मनाला धक्के 
देऊ लागला. 


आन्तरराष्ट्रीय कम्यूनिझमचा आक्रमकतेस 
पायबंद ब शीतयुद्धारंभ 
छाळ चीनचा विस्तारवाद हा आंतरराष्ट्रीय 
केम्युनिझमचाच आलियातीलळ आविष्कार होय 
परंतु नेहरूंच्या मते कम्युनिझमचा हा विस्तारवाद 
नेव्हे; ततो चीनचा स्वतःचा आहे. विदवयुद्धाच्या 
शवेटी लाल सेनेने पूर्व युरोपमध्ये जर्मनीपर्यंत कम्यु- 
निझेमची स्थापना केली. त्यामुळे सर्व युरोपभर लाल 
"तोची लांब छाया पसरू लागली. महायुद्धामुळे 
सिळालि वेळा, दुर्बळ, जर्जर व भुकेने व्यथित झालेला 
रिच युरोप पुन: प्रवळ व नवयोवनसंपन्न व्हावा 
'हिणून *णे मार्शल योजना कार्यान्वित होऊ लागली. 
३७ ही हाळ छाया पसरण्याच्या ऐवजी घटू 
कशी परंतु संघटित प्रतिकाराच्या तयारीशिवाय 
"पेशात द स्वस्थ बसणार नाही हे पाहून नाटो 


व 1) 
व अटलांटिक तह-संघटना ' नामक विन 


ला 


त युरोपियन लष्करी गट १४ एप्रिल 
कारच्या स्थापन करण्यात आला. अशाच 


आशियातीळ बिन कम्युनिस्ट लष्करी 
नेमा 
* ७ 


मान्यता दिल्या- १ 


: बरच गिल्लळक राहिला 


४९ 


अनुक्रमणिका 


गटाची कम्युनिझमचे आक्रमण थांबविण्याकरिता 
आवड्यकता आहे अश्शी सूचना अंमेरिकेचे अध्यक्ष 
ट्स्मन व ब्रिटनचे पंतप्रधान अटली यांनी नेहरूंना 
ऑगस्ट १९४९ मध्ये केली. ताकतच ताकतीचा 
सामना करू शकते; शक्‍तीच शक्‍तीला आडवू 
शकते; असा विचार नेहख्पुढे या लोकशाही 
नेत्यांनी मांडला; नेहरूंनी तो मानला नाही. 
आंतरराष्ट्रीय कम्युनिझमचे आक्रमक घोरण 
लक्षात घेऊन ते आक्रमण थोपविण्याकरता 
आंतरराष्ट्रीय शक्‍तींची संघटनाच उपयोगी पडेल 
असा विचार मनाशी वाळगून पटिचिमी राष्ट्रे अद्या 
लष्करी संघटना बांधण्यास उद्यकक्‍त ज्ञाली. अशा 
लष्करी संघटना उभारण्याचे काम करीत असताना 
महायुद्धांनी जर्जर झालेल्या राष्ट्रांना व साम्प्राज्य- 
शाहीच्या वंधनातून मुक्‍त ज्ञालेल्या नवमुक्‍त 
राष्ट्रांना आथिक नवजीवन प्राप्त होऊन राजकीय 
स्थैये प्राप्त व्हावे याकरिताही पळ्चिमी राष्ट्रांनी 
योजना आखल्या व त्या कार्यान्वित होऊ लागल्या. 


कम्युनिस्ट राष्ट्रे रंशियाच्या नेतृत्वाखाली आणि 
विन कम्युनिस्ट राष्ट्रे -अँग्लो-अमेरिकन गटाच्या 
नेतृत्वाखाली किवा पठ्चिमी गटाच्या नेतृत्वाखाली 
दोन लष्करी गटात विभक्त झाली. व त्यामुळे जगात 
शीतयुद्धपब॑ सुरू झाले. या शीतयुद्भातून तिसरे तप्त 
विद्वय॒द्ध निर्माण होण्याचा धोका आहे असे नेहरूंना 
वाट लागले. हे तिसरे विद्वयुद्ध अणुयुद्ध वनल्याशिवाय़ 
राहाणार नाही व हे अणुयुद्ध विशवसंहारक ठरेल 
याबद्दल रशियन नेते व पश्चिमी नेते यांच्याही मनात 
शंका उरली नाही. शीतयुध्दातील दोन्ही विरोधी 
पक्षांना तिसर्‍या विशवयुद्धाचे संकट टाळायचे होते 
ते आजपर्यंत टळले आहे. याचे कारण विरुद्ध 
पक्षांना एकमेकांचे भय वाटते. परस्परांच्या भयानेच 
हे युद्ध टळणार असा व्यावहारिक व वस्तुवादी 
विचार दोन्ही विरुद्ध पक्षांच्या मनाचे नियंत्रण 
करीत आहे. परंतु याबाबतीत विशवयुद्ध टाळताच 
येईल असे शंभर टक्‍के आदवासन मिळणे अशक्यच 


आहे असा विचारही या परस्परभयवादाच्या बरो- 


हेला. म्हणून शांततामय सहजीव- 
'थीतन स्टालिनने बाहेर 
नाचा सिद्धांत लेनिनच्या पोथीतून स्टालिनने बाहे 


2 आ 
स जा क 


-करखगघर चज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


नवभारत' 


काढळा, व क्रुश्‍चोव्हने स्टालिननंतर त्याला अधिक 
प्रामाणिक वैठक देण्याचा प्रयत्न केला. इकडे अध्यक्ष 
केनेडींनी कालांतराने पश्चिमी राष्ट्रांच्या वतीने 
शांततामय सहजीवनाचे तत्त्व प्रभावीपणे > 
अशा रीतीने शक्ति व शांति या दोन्होंचा मेळ 
क्रुश्चोव्ह व केनेडी यांनी घेतला. 


तटस्थतेच्या धोरणाची उपपत्ति 
नेहरूंना या शांततामय तत्त्वाचे 
दशन अथमपासूनच झाले होते. पंचशीलाचे धोरणात 
हे तत्त्व व्यक्‍त झाले. शीतयुद्धात म्हणजे पर्यायाने 
ं गटात सामील 


अपव्यय होतो, तसे होऊ र त दुसरे कारण असे 
को, नवोदित राष्ट्रांना चिरर्‌ 
विकासा्थ गरज आहे. लष्करी गटात सामील होण्याने 
अम्रत्यक्षरीत्या युद्धार्थ प्रोत्साहनच दिल्यासारखे होते. 
तटस्थतेचे धोरण विशवश्ांतीच्या आंदोलनाचा एक 
जरूर आहे. तिसरे 


झाल्यासारखेच मानले जाणार. 
एका बाजूने कम्युनिस्ट गटाला 
पद्चिमी गट कम्युनिझमचेच 
करू इच्छितो. आणि उसर्‍या बाजूने परिकमी गटाचे 
असे मत आहे को, कम्युनिझमलळा विवसामराज्य 
स्थापन करावयाचे आहे व व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी 
जीवनपद्धती नष्ट केरावयाची आहे. या दोन्ही गटां- 
पासून अलिप्त राहण्याने आक्रमकत्तेच्या शं 

वरण तटस्थांच्या प्रयत्नाने कमी 

नेहरूंनी तटस्थतेचे समर्थन आणखी ए 


डय का महत्त्वाच्या ट्प् प्च्या 
कारणास्तव केले आहे ते असे की, परचिमी वा 


जगातून उच्चाटन 


ध्‌ 09 


अन्य राष्ट्रांशी लष्करी कराराने वद्ध झाल्यास अन्त्य 
परकीय राष्ट्राच्या सैन्यास स्वराष्ट्रात येण्यास 
व र॒हण्यास संमति द्यावी लागते. मोतुभूमीवर 
परकीय सैन्याला पाय ठेवू देणे म्हणजे पुनः 
पारतंत्र्याला आवाहन देणे होय. 


नहुरूंच्या या तटस्थतेच्या धोरणाची मीमांसा 
करीत असता पंहिला प्रश्‍न असा उपस्थित होतो. 


तटस्थ राष्ट्रे नवोदित व अतएव दुर्वल राष्ट्र 
आहेत. अपवादादाखल पंचशील करार मान्य 


केलेल्या राष्ट्रांपैकी लाल. चीन हेच तेवढे जगातील 
लष्करीदृष्ट्या अत्यंत समथ राष्ट्र आहे. लष्करी- 
दृष्ट्या भारत हा असमथं राष्ट्रांच्या मालिकेत 
येतो. तटस्थतेचे धोरण स्वीकारणारे राष्ट्र जर 
असमर्थ असेल तर त्याच्यावर आक्रमण झाल्यास 
त्याच्या रक्षणार्थ व आक्रमणाच्या निवारणार्थ 
साहाय्य करण्यास कराराने बद्ध झालेले असे दुसरे 
राष्ट्र नसल्यामुळे पराभवाची शक्‍यता वाढते. 
तटस्थतेचे राजकारण हे तकंदृष्ट्या आत्मसंरक्षणास 
एर्ण समर्थ असलेल्या राष्ट्रांचेच राजकारण होऊ 
शकते. अत्यंत सामर्थ्यशाली अद्ा पश्चिमी राष्ट्रां" 
शाही लष्करी कराराने एकजूट करण्याची पाळी 
लांची काय कथा? या युगात 
गेणत ही सामर्थ्यशाली आक्रमणास 
यशस्वी रीतीने परतवण्यास अनेक सामर्थ्यशाली 
राष्ट्रांची एकजूटच समर्थ वनवू शकते. ही जर 


अद्ययावत्‌ साधनसामग्रीने सुसज्ज अज्ञा आधनिक 
राष्ट्रांची स्थिती आहे छु 


तर नवोदित असमर्थ राष्ट्रांची 
आक्रमण झाल्यावर काय स्थिती होईल याची 
कल्पनाच करणे बरे. तटस्थतेचे समर्थन करीत 


असता महत्त्वाचे एक कारण सांगण्यात येते की, 
परकोय सैन्य भातृभूमीत आक्रमण निवारणार्थ 
शिरल्यावर ते अप्रत्यक्षपणे पार्तंत्र्याचेच आवाहन 
ठक. परंतु. हे. अय गेल्या विश्‍वयुद्धानंतर्‌च्या 
कालाची पाइवंभूमी क 

पठ्चिमी राष्ट्रांनी आपली संस्ये 


लक्षात घेता अस्थानी ठरते. 
भूमीतून परत घेतली 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नेहरूंची आंतरराष्ट्रीय, राजनीति 


माघारी नेली व त्यांच्या मागणीमुळेच विशिष्ट ' जर्मनी व पूर्व युरोप यांच्यातला वाद सीमा व 


कालावधीपर्यंत थोडे सैन्यविभाग तेथे राखले 
हिंदुस्थानातीलही ब्रिटिश सैन्य आपखुषीने परत 
गेळे आहे. परकीय सैन्य मातृभूमीत कोणत्या 
उद्देशाने व धोरणाने येते याचा अर्थ निरनिराळ्या 
संदर्भात बदलतो. म्हणून परकौय सैन्याच्या 
कल्पनेची धास्ती घेणे म्हणजे ही केवळ पुर्वसंस्का- 
राचीच प्रतिक्रिया ( ८००१1७४०९१ ४९0९5 ) 
ठरते. तिसरे असे की, तटस्थतेचे धोरण हे सर्वे 
राष्ट्रांनी धोरण म्हणून स्वीकारले तरच विठवशां- 
तीच्या अनेक उपायांपैकी तो एक उपाय म्हणून 
ठरू शकतो. परंतु जगातील सर्वे सामथ्यंशाली 
आधुनिक प्रगत राष्ट्रे लष्करी गटात सामील आहेत 
व प्रसंग पडल्यास प्रत्यक्ष युद्ध पुकारण्यासही 
तयार आहेत. ही त्यांची तयारी आक्रमकाला 
प्रत्यक्ष थोपवून धरीत आहे. उलट तटस्थ राष्ट्रे 
लष्करी दृष्ट्या नजीकच्या काळात कायम दुर्बल 
राहणार असल्यामुळे, आक्रमकाला प्रत्यक्ष थोपवून 
धरणे त्यांच्या सामर्थ्याबाहेरचे आहे. आज जी 
'जगात मोठ्या प्रमाणात शांतता आढळते त्याचे 
कारण आक्रमकाला पराभवाचे व विनाशाचे भय 
आहे हेच होय. प्रतिकाराची दुर्दम शक्‍तीच आज 
विइवसंग्रामाला थोपवून धरीत आहे. तटस्थतेचे 
धोरण त्याला तटस्थ राष्ट्रांचा केवळ नेतिक 
पाठिबा देऊ शकते. 


ध्येयवादांचा संप्रामच शीतयुद्धाची मानसिक 
अबस्था 


आज सोव्हिएट युनियन व पर्चिमी राष्ट्रे यांच्या- 
तील शीतयुद्धाला तात्पुरता विराम पडलेला 
असला तरी शीतय॒द्धास अनुकूळ असलेली मानसिक 
भमिका यत्किचितही ढळलेली नाही. ही भूमिका 
म्हणजे उद्देशांचा संग्राम होय. राष्ट्राराष्ट्रांमधील 
उद्देशांचा संग्राम जोपर्यंत प्रखरपणे चालू असतो 
तोपर्यंत शीतय॒द्ध कायम असते. मग हे उद्देश सीमेब- 
हृळचे असोत सांस्कृतिक वा आथिक असोत, वा ध्येय- 
वादी क्रांतीचे असोत. चीन-भारत शीतयुद्ध सीमा व 
ध्येयवाद या दोन्ही मुद्यांवर आहे. पाक-भार्त वाद 
हा प्रादेशिक व सांस्कृतिक मुद्यावर आहे; परिचिम 


'लाळ चीन उघडपणे माओत्से 


ध्येयवाद या दोन्ही मद्यांवहलचा आहे. अशा वादांची 
जाणीव तेवढी प्रसंगविशेषी कमीजास्त होते. शीत 
युद्धालाही आरोह व अवरोह असतात. सध्या 
अवरोहाचा काळ आहे. शांततामय सहजीवन हे 
धोरण म्हणून सोव्हिएट युनियनने मान्य केले आहे. 
परंतु तत्त्व म्हणून त्याचा अंगिकार सोव्हिएट 
युनियनने केला आहे की नाही हे अजूनपर्यंत तरी 
निचित सांगता येत नाही. शांततावादी सह- 
जीवनाचे, आंतरराष्ट्रीय राजनीतीचे मूलभूत तत्त्व 
म्हणून अवलंबन युनायटेड नेशन्स याच . एका 
संघटनेने केळे आहे. अलीकडे अध्यक्ष जॉन केनेडी 
यांनीही त्याचा तत्त्व म्हणून पुरस्कार केला. या 
तत्त्वाच्या पाठीमागे अजिक्य अश्ी आंतरराष्ट्रीय 
सैनिक-शक्‍ती जोपर्यंत उभी करण्यात व सार्वत्रिक 
नि:शस्त्रीकरण करण्यात युनायटेड नेशन्स या 
संघंटनेला यद येत नाही तोपर्यंत ध्येयवादी 
संग्रामांच्या पोटातील तिसर्‍या विद्वयुद्धाची 
संभवनीयता कायम राहणार आहे. ह्या ध्येयवादी 
संग्रामात दोन कक्षा किवा दोन पक्ष आहेत. पहिली 
अत्यंत महत्त्वाची कक्षा किवा पक्ष कम्युनिझमचा 
आहे. जगातील सर्वे मानवजात कम्युनिस्ट क्रांतीच्या 
छायेखाछी येणार नाही तोपर्यंत मानव बंधमुक्‍त 
होणार नाही, म्हणून सर्व मानवी विदवात कम्यु- 
निझमची क्रांति शक्‍य त्या उपायांनी घडवून आणणे 
हे अंतिम ब्रीद म्हणून जगातील सर्वे कम्युनिस्ट 
पक्षांनी व राष्ट्रांनी प्राणपणाने स्वीकारले आहे. या 
ध्येयवादाच्या पूर्तीकरिता सशस्त्र आक्रमणाची आव- 
इयकता आहे की नाही याबद्दल चीन व सोव्हिएट 
युनियन यांच्यात मतभेद झाले आहेत असे दिसते. 
तुंगच्या ध्येयवादी 
नेतृत्वाखाली युद्धनीति हीच विश्‍व-कम्यैनिझमची 
जननी होय असे मानतो. सोव्हिएट युनियन व 
तिच्या प्रभावाखाली असलेली युरोपियन कम्युनिस्ट 
राष्ट्रे या माओत्से तुंगच्या सिद्धांताचा निरपवाद- 
पणे स्वीकार करण्यास तयार नाहीत. आणलियाई 
राष्ट्रांच्या संदर्भात असे म्हणता येते की कोण- 
त्याही आशियाई राष्ट्राला सोव्हिएट युनियनच्या 
घोरणापेक्षा लालचीनचे धोरणच लक्षात घेऊत 


५१ 


अनुक्रमणिका 


"करखखगघर चिन, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत. 


आपला रांजेकीय वर्तनक्रमं व मुख्य धोरणं ठरविले 
पोहिंजे. 


या ध्येयवादी संग्रामाची विरोधी दुसरी कक्षा 
म्हणजे पर्चिमी राष्ट्रांचा ध्येयवाद होय. व्यक्‍ति- 
स्वातंत्र्यनिष्ठ संसदीय लोकशाही जीवनपद्धती हीच 


आदर्श जीवनपद्धती असून तिला जागतिक कम्युनिझ- 


मचा चिरंतन धोका आहे. हा धोका नाहीसा कर- 
ण्याच्या वाबतीत पश्चिमी राष्ट्रात तडजोडवादी व 
आत्यन्तिक असे दोन विचारप्रवाह आहेत. अमेरि- 
केचा गोल्ड वॉटर या आत्यंतिक धोरणाचा पुरस्कर्ता 
आहे. तडजोडवादी विचारसरणी हो अधिक मह- 
तत्वाची आहे. ती विचारसरणी परिचमी अनुमववादी 
तत्त्वज्ञानावर आधारलेली आहे म्हणून ती अधिक 
महत्वाची आहे. अनुभववादी तत्त्वज्ञानाचे असे म्हणणे 
आहे को, प्रत्येक राष्ट्राला किवा प्रत्येक समाजाला 
आपली समाजनीति व राजनीति स्वत:पुरती ठरवि- 
ण्याचा व बदलण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रविकास 
किवा समाजविकास हा प्रयोग व अनुभव यांच्या 
साहाय्यानेच होऊ शकतो. व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी 
लोकशाही जीवन हा आदर्श सामाजिक संस्थांच्या 
अनुमवातून स्वाभाविकपणे परिणत व्हावा लागतो. 
एका राष्ट्राने दुसर्‍या राष्ट्रावर विशिष्ट राज्यपद्धति 
लादण्याची प्रक्रिया आता थांबवली पाहिजे. ज्यांनी 
कम्युनिझम स्वीकारला आहे त्यांच्यात स्वानुभवाने 
निठ्चित बदल होईल. आपले आंतरराष्ट्रीय कर्तव्य 
एकच ठरते ते हे की, कम्युनिझमच्या आक्रेमकतेचा 
अत करणे हे होय. श्ांततावादी सहजीवनाचे धोरण 
जगातील सर्व राष्ट्रांना मान्य करावयास लावणे हाच 
' युनायटेड नेशन्स' या संघटनेचा उद्देश आहे. हा 
उद्देश या तडजोडवादी पळ्चिमी गटाच्या नेतृत्वा- 
खाली कार्यान्वित होत आहे. 


ढासळणारी गटस्थता व दुर्बळ तटस्थता 


पठ्चिमी राष्ट्रांनी किवा सोव्हिएट युनियनने 
जे आंतरराष्ट्रीय लष्करी गट उभारले त्यांना आता 
प्रत्येक ठिकाणी तडे गेळे आहेत.. नाटो संघटनेतील 
फ्रान्सचे विदेश राजकारण म्हणजेच द गॉलचे 
राजकारणे तडा गेल्यांचेच द्योतक आहे. आंलियातील 


हा लष्करी गटातील' दुवा निखळल्या- 


सारखा झाला. आहे. सोव्हिएट युनियनच्या वार्सा 
करारातील. राष्ट्रांमध्येही. अनेक द गॉल उत्पन्न 
झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय लष्करी गटांच्या 
राजकारणाची पकड क्िथिल झाली हे जितके 
खरे तितके पंचशील घोरण स्वीकारणाऱ्या ऑफ्रो- 
आक्षियाई राष्ट्रगटामध्येही पंचशील धोरणाची 
उपेक्षा उघडकीस आली आहे. चीनचे भारतावर 
आक्रेमण झाल्यापासून पंचक्षील गटातील इजिप्त- 
सारखा एखाद्‌दुसरा अपवाद सोडल्यास "नरो वा 
कुंजरो वा ' म्हणणारी पंच्षील गटातील राष्ट्रे यांची 
मन:स्थिती उघडी पडली आहे. तटस्थतावादी राज- 
कारणहो वेफल्याच्या चक्रव्यूहात अडकून पडले आहे. 

तटस्थतेचे राजकारण हे आक्रमकाला पायवंद 
शाळू शकत नाही ही गोष्ट चीनचे भारतावरील 
आक्रमण आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील चीनचे 
लेष्करी' डावपेच सिद्ध करीत आहेत. पंचक्षीलाचे 
व तटस्थत्तेचे धोरणावर म्हणजे पर्यायाने नेहरूंवर 
आक्रमणाने केला. त्यामुळे त्यांच्या 


आंतरराष्ट्रीय राज- 
नेहरूंचे स्वातंत्र्योत्तर 
ही शोकांतिका 
होय. ही शोकांतिका एकांकिका आहे. जागतिक 
ं या विसाव्या शतकातील 
शोकांतिकांचे क चे नाट्यमंदिर बनले आहे. ही शोकां- 
तिकांची मालिका मानवजातीच्या महाशोकांतिकेची' 
नांदी वनू नये याकरिता नेहरूंच्या एकांकिकेची 
वेंचारिक पाहवंभूमी मीमांसिली पाहिजे. 


अद्भूतरम्य ध्येयवांदाने 
आहे. या' अद्‌ंभूतरम्य' घ्येय- 
गांधींच्या अलौकिक प्रभावाखाली 
भड गील युद्धसंस्था हां मानवी संमांज- 
सस्थचा परंपरागत आलेला वारसा आहे. तो वारसा 
मानवजातीने टाकून दिला नाही तर मानवजातीचा 
ळय टळू शकणार नाही. म्हणून गांधीवादी 
अहिसेचा आंतरराष्ट्रीय राजकीय पथ नेहरूंनी 


निर्माण केरण्याचा प्रयत्न केला. अद्भूतरम्य ध्येय- 
0. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


वांदाची रचना म. ग 
रचली गेलीं. जगात 


५२ 


नेहरूंची आंतरराष्ट्रीय राजनीति 


वाद हा धामिक विचारसरणीचे व धार्मिक ध्येय- 
वादाचे मूळ अधिष्ठान होय. गांधीवाद हा त्याचाच 
एक आविष्कार होय. गांधींचे अर्थशास्त्र व ग्राम- 
संघटनेचे समाजक्षास्त्र या गोष्टी वर्तमानकालीन 
वस्तुस्थिती व प्रत्यक्ष सामाजिक अनुभव यांच्यावर 
आधारलेल्या नसून अस्तंगत अशा प्राचीन व मध्य- 
युगीन सामाजिक जीवनाच्या रमणीय आदश चित्रा- 
वर॒भाधारलेल्या आहेत त. ते रमणीय आदर्श चित्र 
नेहरूंना मान्य नव्हते हे खरे आहे. परंतु गांधी- 
वादाचा भावनात्मक आदशे नेहरूंच्या वैचारिक 
प्रक्रियित आपोआप शिरला. 

दुसरी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्राचीन 
भारतीय संस्कृतीचा वारसा. भारतीय ध्येयवाद व 
तत्त्वज्ञान यांच्या परंपरेत वस्तुवादी अनुभवत्तिष्ठ 
व प्रयोगावलंबी विचारांची बैठक कोठेही सापडत 
नाही. चार्वाकाचे भोतिकवादी तत्त्वज्ञान हा एक 
अपवाद सोडल्यास सगळी भारतीय तत्त्वदर्शने बाह्य 
विश्वाच्या भौतिक स्थितीचे महत्त्व नाकारतात. हा 
नकार दोन प्रकारचा आहे." जे दार्शनिक पंथ वाह्य- 
विश्वाचे स्वतंत्र अस्तित्व मानतात तेही त्याला बंधन 
म्हणून झिडकारतात म्हणजेच नाकारतात. व काही 
मायामय, क्षणभंगर किवा शन्य म्हणून नाकारतात 
या तत्त्वज्ञानाचा प्रत्यक्ष किवा अप्रत्यक्ष परिणाम 
सामाजिक व राजकीय इतिहासावर हजारो वष 
झालेला दिसतो. जातिबद्ध समाजव्यवस्था ही सामा- 

क व राजकीय दष्ट्या दुर्बळ व चिरकाल शिलीभूत 
(ए०७]18€त ) समाजसंस्थेचे रूप आह भारताचा 
रेजेकीय इतिहास असे दाखवितो की, येथे ग्राम- 


पंचायतीसारख्या किवा जमात-पंचायतीसारख्या 
जुजबी व कायम बाल्यावस्थेत राहिलेल्या राजकीय 
संस्थांशिवाय अधिक उच्चतर राजकीयं जीवनं 
जगणारी सामर्थ्यशाली राजकीय संस्थाच निर्माण 
होऊ शकली नाही. याचे कारण वस्तुवादी दुष्टिं- 
शेणाचा अभाव हे होय. भारतीयांचा नैतिक किंवा 
पारमाथिक ध्येयवाद ऐहिक जीवनाची सामर्थ्येद्षाली 
रचना करण्यास असमर्थ ठरला. चीनचा इतिहास 
असा नाही. ऐहिक, नेतिक जीवनाला तेथील द्रष्ट्यांनी 
व राज्यकर्त्यांनी महत्त्व दिले. त्यामुळे एकभाषी 
व एकसंस्कृतीचा विशाळ चीनी . समाज निर्माण: 
झाला. पट्चिमी संस्कृतीतही ग्रीक, रोमन व किवहुना 
ख्त्रिचिन परंपरेच्या प्रभावाखाली राजकीय व सामा- 
जिक सामर्थ्ये असणार्‍या समाजसंस्था निर्माण 
झाल्या. 

नेहरूंचे पंचशील राजकारण व तटस्थतेचे 
धोरण याला जवरदस्त' वस्तुवादी दृष्टिकोणाचा 
आधार प्राप्त जाळा तर त्याच्यातून स्वराष्ट्राचें 
संरक्षण करण्यास समर्थ, अशी नवी आंतरराष्ट्रीय 
रांजनीति आकार घेऊ शकेल. तटस्थता हे व्यव- 
हारी धोरण आहे, तत्त्व नाही; ही कल्पना मान्य 
करण्यानेच वस्तुवादी विचारास खरा प्रारंभ होईल. 
स्वराष्ट्रकल्याण व विश्‍वशांति या दोन ध्येयातील 
आंतरविरोध लक्षात घेऊन स्वराष्ट्रकल्याणाची बाजू 
संभाळणारे नवे धोरण स्वीकारावे लागेल. नेहरूंच्या 
उदात्त ध्येयवादी नेतृत्वापासून प्रेरणाही घ्तेलीं 
पाहिजे व धडाही घेतला पाहिजे. केवळ प्रेरणा 
घेतल्याने आत्मवंचना होण्याची फार शक्‍यता आहे. 


५२ 


ह. जी 
व ७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ले. अगेहानंद भारती अनु. डॉ. सौ. इंदुमती पारीख 
निधर्मी भारत 


भारतात निघर्मी राज्याची स्थापना झाली आहे कल्पनेचा, आधुनिक . विचारवन्तास पटेल अशा 
ही गोष्ट खरी नाही. भारतीय घटनेतील निधर्मी तर्‍हेने विकास करावयाचा असेल- आणि ते विका- 
राज्याची घोषणा सांप्रदायिक असून वैचारिक, साचे काम विचारवन्तच करू शकतील- तर धामिक 
सांस्कृतिक व भावनिक दृष्ट्या ती निघर्मी नाहीच बावतीत ढवळाढवळ करणार नाही हे आदवासन 
असे म्हणावे लागते. ही घोषणा साघारणपणे अशी पुरेसे नाही. निधर्मीपणा. व्यवहारात आणण्याच्या 
आहे. कोठल्याही धर्मात ढवळाढवळ करण्यात येणार दृष्टीने एखाद्या धर्माला किंवा पंथाला पाठिवा न 
नाही; कोणाहीवहृल्न दुष्टावा नाही; कोठल्याही देणे किवा त्याचा पुरस्कार न करणे अपुरे आहे. 
एको धर्माचा पुरस्कार करण्यात येणार नाही; देशभक्तिसुद्धा सर्व जुनी मूल्ये वुद्धिवादी विचार- 
इत्यादी. या गोष्टी स्पष्ट > मुख्य. कारण सरणीच्या निकषावर घासून पाहून निधर्मी तत्त्व- 
म्हणजे पश्चिमी _ जगातील विचारवंताकडून * शिक्ष- ज्ञान व्यवहारात मूलभूत मूल्य म्हणून प्रस्थापित 
निर्मात्यांचे प्रत्यक्ष व्यवहारात सनत उडणारे खटके स रा कि एकाही पुढार्‍याने प्रयत्न 
हे. होय: मागि. म्हणूनच स्वात र नाहा. कदाचित्‌ राष्ट्रीय चळवळीच्या 
“५ त स्वातत्र्य लढ्याकरता राष्ट्रवादा- 


अधिकृत संस्कृतीचा माग म्हणून घटनेत समाविष्ट तुनच स्फर्ती मिळाली असेल कदाचित निदाण 
केलेला निधर्मीपणाचा हा खुलासा औषधी व भाषा व लध्यात्मं न ५ निशाण, 


“ कॅथाटिक ” आहे. कारण भारतीय परंपरेतील 


22. त्यांचे भावनात प्राधान्य मिळाले पुरत यागही 
निधर्मी संस्थांचा अभाव श्री. नेहरूसकट अनेक त्यांचे हातन पड . असेल; परंतु यामु 


गोष्ट माहीत आहे त्याना त्याचा पुरता अथ कळलेला ताही; किवी पुढील पिढीच्या 
नसून त्याचे महत्त्वही वाटत नाही. याची जागीव कि ह निवर्मीपणाचे लोणही ते पोचवू 
क. र क वी संस्कृतीच्या पादरव- कया की तकी क चेक 

ऱमीवर भारतीय संस्कृतीचा सखोळ अभ्यास कर- र शीत बोलत असतात, परंतु 
ण्याची गरज आहे. चीन, जपान, थायलंड किवा की हीचा त्योचे त्यांवर काहीही परिणाम 
इतरही लहान लहान दक्षिण आशियाई संस्कृतीत * पुन नाहो. नेहरू व त्यांचे सहकारी 
खऱ्या अर्थाने निधर्मी संस्था अस्तित्त्वात होत्या २ भारतीय शात्यांचा प्रतिसाद मिळविताना वाप- 
७. जरूर आहे. तेथे धामिक विचारास रहीत असलेली भाषा. 
रा. महत्त्व असले तरी त्यांचे राजकारण याची जाणीव 
खऱ्या अर्थाने निधर्मी तत्वावर चालत होते. परतु हो भाषा 
राष्ट्रीय जीबनाला निधर्मी पोताची उणीब कया दिसत नाही. संसदेत, वृत्त 


वर उद्धृत [केलेली घटनेतील कार्यात किवा घराघरातून विधिनिषेधपर विधाने 
0 घटनेतील निधर्मीराज्याची 
कल्पना होच भारतातील 


स्था करावयाचे ठ 
सस्थांच्या अभावाचा पुरावा होय. नि. घर्मीराज्याच्या चे ठरविळे तर सगळी, 


५४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


निधर्मी भारंत 


नाही. भारतातील भष्टाकार, जाड्य, मांद्य व गट- 
बाजी याचे मूळ काहीही असले तरी भ्रष्ट होणारे 
व न होणारे, ज्यांच्या मनावर कोठल्याही गोष्टीची 
प्रतिक्रियाच होऊ शकत नाही किंवा जे संपूर्ण मूखं 
आहेत, किवा अगदी साधेसुधे लोक या सर्वांचा पौरा- 
णिक गोष्टीवर संपूर्ण विश्‍वास आहे. भारतमाता?, 
“आध्यात्मिक आम्ही व जडवादी पाशिमात्य टी 
“ आमची परंपरा ' या गोष्टीखेरीज येथे पान हालत 
नाही. याकरता पुराणांच्या भाषेतच येथे बोलावे 
लागते, तीच भाषा जिवन्त ठेवावी लागते. निधर्मी 
विचारास येथे श्रोते मिळतच नाहीत. 


निधर्मी तत्त्वज्ञानाचा अभाव 


खऱया निधर्मी वर्तनाशी खटकणारे परंतु सांप्रदा- 
यिक व अधिकृत भारतीय निधर्मीपणाचे अनेक 
दाखले भारतीय जीवनात सापडतात. येथे गांधी- 
तत्त्वज्ञान प्रत्यक्षात किवा कायद्याने उलथून पाडणे 
अशक्य आहे. त्यामुळे मूलभूत प्रश्‍नांची येथे मुस्कट- 
दाबी होते व मूलभूत वैचारिक बदल संभवत नाही. 
या तत्त्वज्ञानाच्या धार्मिक मूल्यावर टीका कर- 
णाऱ्या परकीय विचारवन्तास येथे येण्यास मज्जाव 
होतो तर एतंहेशीय टीकाकारांना शैक्षणिक व 
प्रसिद्धि क्षेत्रात शिरकाव मिळत नाही. गांधींची 
सर्वे शिकवणूक भारतीय परंपरेतील धामिक शिकव- 
णूक आहे. . रामकृष्ण मिदनचा एक स्वामी 
आपल्या व्याख्यानात नेहमी म्हणतो: “ गांधीच्या 
तत्त्वज्ञानात वेगळे असे काय आहे ? हे सवे 
भगवद गीतेचे, उपनिषदाचे, गौतमवृद्धाने सांगित- 
लेलेच तत्त्वज्ञान आहे ” आणि हे म्हणणे खरेही 
आहे. कारण एकही निघर्मी तत्त्ववेत्ता गांधींचे 
स्फतिस्थान नव्हता. त्यांचे तत्त्वज्ञानातील लंगिक 
गोष्टीबद्दलची घुणा त्यांच्या वैष्णव पारचंभूमी- 
तून व ज्या प्रदेशात त्यांचे बालपण गेळे तेथील 
लोकमतावर पकड असलेल्या कदीर, नानक, सहजानंद, 
स्वामीनारायण इत्यादि धामिक संतांच्या शिकवणी- 
तून उत्पन्न ज्ञालही आहे. त्याचप्रमाणे गांधींची 
राष्ट्राच्या हैवीपणाची, व्यक्‍्तिव्यवतीतील संबंधा- 
विषयी अर्थक्षास्त्र, परराष्ट्रीय धोरण या संबधीच्या- 


कल्पनांची स्फूतिस्थाने भारताबाहेरील असली तरी 


अनुक्रमणिका 


टॉलस्टॉय, रस्किन, कार्लाइल यासारख्या निधर्मी 
तत्वज्ञानावर विश्वास नसलेली आहेत. र 


जेथे शासनकर्ते व राजकोय पुढारी यांच्या दृष्टी- 
कोणात मूलभूत मतमेद असत नाही तेथे निधर्मी 
तत्वज्ञान वाढत नाही. येथे करन्सीची अफरातफर, 
कर चुकवणे व यासारखे भारताच्या विकासास व 
अर्थव्यवस्थेस धातक गुन्हे परदेशी किवा भारतीय 
गुन्हेगार सहज पचवू शकतो. परंतु एखादा माणूस 
आपले लैंगिक बाबतीतील वैयक्तिक विचार सावं- 
जनिक रीत्या मांडू लागला तर गोत्यात आल्या- 
खरीज रहाणार नाही. या बाबतीतील अधिकृत 
दृष्टीकोन सुद्धा सनातनी असून त्यात वैश्विक हट- 
वादाचा, जागतिक धामिकतेचा व उच्चनीचतेवर 
आधारलेल्या संस्कृतीचे प्रतिविव आहे. त्यास वुद्धि- 
वादाची किवा वस्तुनिष्ठतेची विलकुल वेठक नाही. 


व्यभिचार खुनापेक्षा भयंकर 
नानावटी खटला हा पारंपरिक वर्तणुकीचा अके 
आहे. खुनी इसमास, विचारपूर्वक केलेल्या खुनाच्या 


आरोपातन ज्यूरी सोडून देतात कारण काय तर ४ 


त्याचे बाजूने अनेक विनंती अर्ज आले, त्याचेकरिता 
दयेची याचना करण्यात आली, प्राथना झाल्या, खून 
झालेल्या माणसाच्या प्रतिमा जाळण्यात आल्या व 
शेवटी शासनसंस्थेकडून न्यायालयाकडे विनंती कर- 
ण्यात आली, व या सर्वास समाजातील रोगट वृत्त- 
पत्रांनी भरमसाट प्रसिद्धि दिली. व्यभिचार हा 
खुनापेक्षाही जास्त भयंकर गुन्हा ठरला. खटला चालू 
असता वस्तुनिष्ठ न्यायाची मागणी करणारे लोक 
संशयास्पद ठरले. सनातनी हिंदुतत्त्वज्ञानाप्रमाणे 
लग्नवाह्य लॅगिकसंबंध हा खुनापेक्षाही भयंकर 
गुन्हा आहे. असे प्रकार क्वचित्‌ प्रसंगी भारता- 
वाहेरही होतात. न्युयाक॑ शहरात रसेलच्या व्याख्याना- 
वर याच कारणाकरता बहिष्कार घालण्यात आला. 
परंतु त्याची पार्श्वभूमी नानावटी खटल्यापेक्षा वेगळो 
होती. आणि रसेल्च्या व्याख्यानावर बहिष्कार 
घालणाऱ्या श्रोत्यांची पाठिचमात्त्य बुद्धिवादी जगाने 
गय केली नाही; तर उलट भारतात एरबी समतोल, 
शाहाणे किंवा स्वतःला बुद्धिवादी म्हणविणारांनी 
सुद्धा कायद्याविरुद्ध परंपरेची बाजू घेतली याचाच 


2... जी 
. कट. तश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


५ 


द्वारा प्रापाठशाळामडळ, वाड 


"नवभारत . 


अर्थ इंथे निघर्मी तत्त्वज्ञानविरोधी शक्‍ती अतिदय 
बलवान आहेत. 

वंशश्रेष्ठत्वाची पकड व विभूतिपूजेला 
धार्मिक स्वरूप 
निधर्मी तत्त्वज्ञानाविरूद्ध येथे उभी असलेली 
डुसरी प्रवळ शक्ति म्हणजे .सवंत्र प्रचलित असलेली 
वंशश्रेष्ठत्वाची कल्पना .होय. धामिक, नैतिक व 
उदात्त विचार, सुसंस्कृत भाषा, ऐहिक जगाचा त्याग 
करण्यास उद्युक्त करणारी संन्यस्त वृत्ती या सर्वे 
गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या असून या सर्वाचे उगमस्थान 
मारतातच आहे ही कल्पना प्रभावी आहे. कोणाचेही 
तोंड वंद करण्यास “ आम्ही आध्यात्मिक वृत्तीचे 
आहोत तर पाइचात्त्य लोक ऐहिक गोष्टींच्या मागे 
लागले आहेत हे वाक्य उपयोगी पडते. निधर्मी- 
तत्त्वज्ञानाच्या वाटेतील हा युक्तिवाद फारच मोठी 
अडचण असून भारतीय अॅन्थ्रॉपॉ लजीच्या वर्गातील 
तर ते ' वेदवाक्य ” बनले आहे. आध्यात्मिक मूल्ये 
मानणारे पक्के किवा भोंदू लोकच भारतीय विचार- 
सरणीचे नियांमक (९९1801) वनत आहेत. येथे 
कोठल्याही तर्‍हेच्या विभूतिपूजेतील पूज्यपुरुष हा 
नेहमी धामिक असतो (वोस व हिटलर दोघांनाही 
अवतारी पुरुष मानण्यात आले होते) नेताजी बोस 
आपल्या काल्पनिक गणवेषात एखाद्या पौराणिक 
वीरासारखा वाटतो. पौराणिक कल्पनांच्या पार्व्द- 
भूमीवर रंगवलेली भारतीय नेत्यांची अनेक चित्रे 
आढळून येतात. एका चित्रात गांधी आ का्यातून 
स्वतःची चिता पहात आहेत असा देखावा आहे तर 
काही चित्रातून ' शक्ति ' वेषातील भारतमाता नेहरू 
पटेल यांचेसारख्या सुपुत्रांना आशीर्वाद देत असलेली 

रंगविली आहे. 
वांशिक श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेने भारून गेल्यामुळेच 
१0९. ७ हंजारवष या दोन राष्ट्रात 
याची कर. गरे, चीत'हे वोहराष्ट 
णी अला कार. हात शोर 
“_ना-कारण ते संपूर्ण ग्रौद्ध कधीच नव्हते- 
व त्यामळ दश भारताला आपला सांस्कृतिक 

गुरू मानून भी हल्ला करणार | री 
चौन हा भारताप्रमाणेच आशिया 0. 
मौगोलिक दयायी देश म्हणून 
अतळना- फक्त मौगोलिक दृष्ट्याच, वांशिक किवा 


शं 


षु द 


सांस्कृतिक नव्हे- व म्हणून भारताची सौमा भंग 
करण्यास तयार होणार नाही ही सर्व परंपरागत 
भारतीय विचारसरणीची उदाहरणे आहेत. 
निधर्मी वातावरण निमीण करण्याचे उपाय 

या सर्वावर एकच उपाय आहे व तो म्हणजे 
भारतातील विचारवन्त व नेते या दोघांनी मिळून, 
देशाच्या राजकारणातून व अधिकृत वैचारिक दृष्टि- 
कोनातून पौराणिक कल्पनांची व गोष्टींची उचल- 
वांगडी करण्याचा कसून प्रयत्न करणे हा होय. 
निधर्मी भारतात जनतेचे श्रद्धास्थान एखादे संस्कृत 
उपपद असलेला, चमत्कार करणारा, क्रिवा साधू 
पुरुष न वनता, अवैयक्तिक परंतु कार्यक्षम, * पॉपर्स 
ओपन सोसायटीत ' चित्रित केळेला ज्लासक किवहुना 
शासनच झाले 'पाहिजे, अश्या तर्‍हेची निष्ठाच 
निधर्मी लोकशाहीत अध्याहृत असते ती गृहीत धर- 
केली असते. त्यात भपकेवाजीस किवा दिखाऊपणास 
वाव नसतो. त्यात निधर्मी व्यवहारावर व समृद्धीवर 


लक्ष केंद्रित झालेळे असते. अशा तर्‍हेच्या दिखाउ- 
पणाचा अभाव 


नरकी असलेल्या, कोठल्याही तऱ्हेच्या 
द मूल्यांशी निष्ठावन्त नसलेल्या निधर्मी 
इष्टाकोनामुळेच दुसर्‍या महायुद्धात धुळधाण ज्ञालेली 
जपान, जर्मनी व फरांन्स सारखी राष्टे पन- _ 

ः राष्ट्रे पुनः ऊजिता- 
वस्थेत आली. यी 


तरूण पिढीला दिल्याजाणार्‍या 
मूलभूत तत्त्वांचा फेरविचार 
अर्थाने कायद्याने नव्हे तर प्रत्यक्षात- निधर्मी 
तत्त्वाचा प्रसार भारतात टोणे कठीण आहेः मित भम॒क्‍त, 
कडक स्नायूचा ब्रह्मचारी, एखाद्या काल्पनिक 
शत्रूशी झगडणारा शूर शिपाई किवा राम वा 
हेटुमान यांचे आदर्श तरुण पिढीच्या डोळ्यासमोर 
न ठवता कार्यक्षम शिक्षक, उत्तम शास्त्रज्ञ किवा 
वुद्धिमान विचारवन्त हेच त्यांचे आदर्श ठरले 
पाहिजेत. राजकारणी किवा मृत्सही पुरुषांचे आदर्श 
सुद्धा यथे चालणार नाहीत. कारण भारतीय पाठच 
नड राजकारणी व मुत्सही म्हणून सम्त्राट 
अशोकाचे उदाहरण दिले जाते. परंत त्याचा सर्व 
मोठेपणा तो उत्तम प्रशासक होता चान नसून त्याने 
ऐहिक चमवाचा त्याग करून बद्ध घर्म स्वीकारून 
अध्यात्माचा मार्ग पत्करला यात आहे; हे सर्वांच्या 
मनावर ठसविण्याचा प्रयत्न सतत केला जातो. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


र्‍या शिक्षणातील 
केल्याखेरीज खऱया 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


निधर्मी भारत 


प्रोढ शिक्षणास सुरवात भारतीय संस्थांच्या व 
घराच्या भितीवरील फोटो वदलण्यापासून करावी 
लागेल. सिलोन, पूर्व आफिरका इत्यादि देशातून 
प्रवास करीत असता अनेक भारतीयांचे घरातून 
राजेन्द्रप्रसादांचे फोटो अजूनही आढळले. काही 
दक्षिण भारतीय कुटुंबे सोडली तर राधाकृष्णन 
यांचे फोटो आढळले नाहीत. अर्थात हिदी लोकांच्या 
देवांच्या प्रभमावळीतीळ कोठलाही देव आपली 
डव सोडीत नाही. नवे देव त्या मालिकेत 
हेजे तसे वसवता येतात. हा दष्टीकोन धामिक 
आहे निधर्मी नव्हे हे सांगावयास नको. राधाकृष्णन 
राजंद्रप्रसादाप्रमाणे सन्यस्त वृत्तीचे सत्पुरुष नाहीत 
व भारतीय देवतांचे प्रभावळीत शान्तपणे विचार कर- 
णारा एखादा विचारवन्त किवा सचोठीने काम 
करणारा सज्जन वसू शकत नाही. पण निधर्मी 
समाज अस्तित्वात यावयाचा असल्यास हे बदलले 
पाहिजे. गेल्या काही दिवसात पं. नेहरूंचे दोवटचे 
दिवस व त्यांची शेवटची इच्छा यावबहृल वराच 
वोलवाला झाला आहे. “ माझी रास भारताच्या 
भूभीत मिसळवून टाका” ही नेहरूंनी, कदाचित संपुर्ण 
निधर्मी इच्छा दर्शविली होती. पण त्याची अंमल- 
वजावणी अश्या रीतीने झाली की पंडितजी हे कर्मठ 
सनातनी होते असे वाटावे. ते सनातनी होते असे मला 
मळीच वाटत नाही. परंतु बहुसंख्य भारतीयांना ते 
सनातनी हिंद नव्हते किवा निधर्मी होते असे म्हणण्यात 
संकोच वाटतो किवा त्याचा ते सपशेल इन्कार करतात 

भारतास निधर्मी करावयाचे असेल तर पुढारा 
म्हणजे अवतारी पुरुष असे मानणे व म्हणण टुणणे बंद 
केले पाहिजे. जातपात, भारतमाता व दवा. अडा 
या सर्वांशी कोठलाही संबंध न ठेवता सव पातळा- 
वरील राज्यकारभार उत्तम रीतीने चालव शकल 
तोच खरा नेता होय असे समजले पाहिजे. नेत्याची 
ही व्याख्या अतिशय काटेकोर आहे व अनेक पुढार- 
लेल्या देशातील काही नेते तरी या कसोटीस उतरणार 
नाहीत हे खरे असले तरी वरील सर्व विवेचन 
भारतावद्ळ असल्यामळे भारताला हे पथ्य पाळळेच 
पाहिजे. सात्विकतेपेक्षा तर्कज्ास्त्रास व अद्‌भुत चम- 
त्कार करणारापेक्षा विचारवन्तास जर सववत्र प्राथान्य 
मिळाले तर भविष्यकाळात येथे निधमी समाजरचना 


आणि एकदा 


स्तत्वात येण ठक्यता आहे 
स्तित्वात येण्याचा वट 


विचारवंत व उच्चपदस्थ शासनकत यांना 
पटली म्हणजे ती समाजास 
करणे कठीण जाणार नाही. 


>>> 


न, भा. ८ 


ट््स्स्त्स्स्च्स्त््च्य्ा *- स्तव्स्स््च्स्यक्क््स्सक्वकस्क्स्््य्य् ऱस््च्स्स्स्च्चस््स्क््स्य्क्स््स्तच्डाच्चा(2 


च्क्स्क्त्स्त्क्क्यक्त्यच््त्क्च््ट 


शिकविणे, त्याचा प्रचार णि 


च्च्च्न्च्क्न्च्ल् प्च्त्च्च्च्च्त्च्त्च 


लखकांना विनंति 


(१) “ नवभारत ' मासिकासाठी पाठवावयाचे 
लेख कागदाच्या एकाच बाजूवर शाईने 
सुवाच्य लिहावे, 


(२) लेखाची पोंच ताबडतोब देण्यात येऊन 
त्यासंत्रधी निकाल सामान्यतः एक महिन्यात 
कळविण्यात येईल. न स्वीकारलेला लेख 
परत करण्यासाठी अवश्य तो टपालटखर्च 
पाठवावा. 


(३) लेखाची मर्यादा सामान्यतः ४००० दाब्दां- 
हून अधिक नसावी. अनेक अंकातून 
लेखांक देण्यापेक्षा विशिष्ट सुद्यावर स्वतंत्र 
लेख लिहिणे बेर 


(४ ) आडायाला वाध न आणता लेखाची मर्यादा 
कमी करण्याचा अधिकार संपादकमंडळाला 
राहील. 


(५) लेखावद्दळ अल्पस्वल्प मोबदला देण्याचे 
सैपादकमंडळाने ठरविले आहे. 


(६ ) अभिप्रायासाठी पाठवावयाच्या पुस्तकांच्या 
दोन प्रती येणे लवकर अभिप्राय देण्याचे 
दृष्टीने सोईंचे पडते 

(७) लेख, संपादकासाठी इतर काहा मजकूर व 


अभिप्रायासाठी पुस्तके कार्यकारी संपादकांचे 
पत्त्यावर मुंबईस पाठविणे, 


्ट८&>-&5<*--&--& << -&< ० ट्ट का क्क क अ का का क रा <७>->-&- <&-..&-& 
>> 


-9-*--«-:<-43* (२:७4: 


ष्छ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा, प्यारेलाल गोहेल 


पं. नेहरूंचे मृत्युपत्र : देगनिहठच्या दिव्य आदर्शाचे महाकाव्य 


नेहरूंची अंतिम इच्छा * 

“ भारतीय जनतेने माझ्यावर 
केले आहे, एवढा जिव्हाळा तिने दाखविला आहे की 
या प्रेमाची परत फेड अल्पांशानेही करणे केवळ अशक्य 
आहे. खरे म्हणजे प्रेमासारख्या दिव्य भावनेची 
परतफेड तरी कशी होणार ? अनेकांचे कोंतुक झाले, 
काही जणांना लोकांनी पूजनीय मानले, पण माझ्या 
वाट्याळा भारताच्या सर्व भागातील, सर्द थरातील 
जनतेचे जे प्रम आले त्यामुळे मी भारावून गेलो आहे. 
माझ्या उरल्या सुरल्या आयुष्यात या जनतेला व 
तिच्या म़माला मी पात्र टरो, एवढी एकच आशा मी 
व्यक्त करतो, माझे अनंत सहकारी व अगणित मित्र 
यांचे करूण तर कधीच फिटणार नाही. अनेक महान 
कार्यात हातात हात घाळून 


कामे केली, ती करीत 
असताना विजय मिळाला तर विजयाचे किंवा दुःख 
भोगावे लागले तर त्या दुःखाचेही आम्ही भागीदार 
झाले होतो. 


“ मृत्यु नतर माझ्यासाठी कोणताही धार्मिक विधि 
केला जाऊ नये, असे मळा अगदी मनापासून जाहीर 
केरावयाचे आहे. अशा कर्मकांडावर माझा मुळीच 
विश्वास नाही, केवळ औपचारिक गोष्ट म्हणून सुद्धा 
अशा धार्मिक विधींना वळी पडणे म्हणजे एक प्रकारचे 
दांगच ठरेल. त्यामुळे आपली व लोकांचीही फसवणूक 
होते असे माज्ञे स्पष्ट मत आहे. भे 

“ माझ्या निधनानंतर माः 


एवढे अपरंपार प्रेम 


रक्षा गंगेत विसर्जन करावी 
ल्हेवाट खाली लिहिल्या 
चिमूटभरसुद्धा राख राखून ठेऊ 
राखेपेकी मूठभर राख गंगेत 
पुरते बोळावयाचे तर 
सांगितळेळे नाही. झला 


«टं 


वेळचे त्यांचे रूप म्हणजे 


तसतसे हे बंधनही अधिकाधिक दृढ होत गेले. जसजसे 
कू बदलत जातात तसतसे गंगा-यमुनांचे रूप आणि 
वृत्ति बदट्त जातात. ही त्यांची बदलती ख्पे मी मनात 
कोरून ठेवली आहेत. अनेक वेळा या स्पाच्या पळी- 

आऊन या नद्यांची गाणी मी ऐकली आहेत 
तयांच्या अनादि प्रवाहावरोबर वाहत आलेल्या कथांचे 
मी श्रवण केले आहे. या नग्रांची प्राचीन परम्परा, 
त्यांचा इतिहास व पुराणातून त्यासंवंधी असलेले 
उल्लेख यांच्यावर मी कितीतरी विचार केला आहे. 

“या नद्या, विशेषतः गंगा ही सर्वार्थाने भारताची 
नदी आहे. गंगेवर भारतातील जनतेचे अलोट पॅच 
आहे. गंगा नदीच्या भोवती भरतवश्याची अनेक 
संस्मरणे गुंफली आहेत; भारताच्या आश्याआकांक्षा, 
जयपराज्ञय यांची गंगा ही साक्षीदार आंहे. भारत- 
मातेच्या विजया[ची गाणी तिने एकली आणि परा- 
“हाचा आक्रोशही तिने केढा आहे. गंगा ही 
भारताच्या प्राचीनतम संस्कृतीचे व जीवनप्रवाहाचे 
प्रतीक आहे. जीवनप्रवाह बदलत राहतो, वहात राहतो 
व त्याचे प्रतीक मात्र गंगाःच राहते. 

गरेकडे पाहिळे म्हणजे मला हिमाल्याच्या वर्षाच्छा- 
दित शिखरांची आणि खोल खोल दऱ्यांची आठवण 
होते, त्याच्यावर मी फार फार प्रेम केळे आहे.या 
हिमशिखरांप्रमाणेच मळा गंगा नदीकडे पाहून समृद्ध 
आणि विस्तीण अशी दुझबातील मेदांने आठवतात. 
याच प्रदेशात माझे जीवन घडले आहे. जीवनकार्य 
ठरले आहे. 
"सकाळी सूर्यकिरणाच्या कोबळ्या प्रकाद्यात गंगा 
कशी हास्यस्मित करीत, नाचत बागडत चाललेली 
दिसते. पण ए्केदा का संच्याछायांचे आवरण पडले 
म्हणजे तिचा प्रवाह कसा खिन्न आणि गूढ भासू 
लागतो. हिवाळ्यात प्रवाह रोडाबतो खरा, पण गंगा 
कशी मंदगतीने आण डोळाने बहात जाते ! पावसा- 
ळ्यात तिचा प्रचंड प्रवाह घनगजंना करीत येतो, त्या” 
भरदार छातीच्या सागरा*चच 


जणु दर्शन, आणि त्या प्रवाहात सागराप्रमाणेच विध्वं” 


"करखगघरचिघरजसञ, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पं. नेहरूंचे मृत्युपत्र 


सकतेचे सुस्त सामर्थ्यं ! वर्तमान काळातून वहात वहात 
भविष्यकाळाच्या महान सागरात एकरूप होणाऱ्या भार- 
ताज्या भूतकालाचे गंगा हे मळा प्रतीक वाटते, भव्य 
स्मारक वाटते. 

“ अनेक जुन्या परग्परा व रूढि मी टाकून दिल्या 
आहेत. भारतीय जनतेत भेदाभेद उत्पन्न करणाऱ्या 
अगणित लोकांना दडपून ठेऊन त्यांची भौतिक व 
अव्यात्मिक उन्नति रोखून धरणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 
मंधनांतून भारत मुक्त झाला पाहिजे; असे मी सांगत 
आलो आहे. हे सर्व घडावे तसेच मला नेहमी वाटत 
असले तरी भूतकालाद्यी पूर्णतः फारकत घ्यावी असे 
मला कधीच वाटत नाही. आपला महान सांस्कृतिक 
वारसा हे माझेहि अभिमानाचे निधान आहे. भारताच्या 
अनंत अश्या भूतकालापैकी इतिहासाचा श्रीगणेशा जथ- 
पासून लिहिता येतो तेथपासून ज्ञान भूतकालापासून जी 
एक अक्षुण्ण व अखंड अशी परंपरा चालत आली आहे; 
त्या परंपरेचा मी एक दुवा आहे या'ची जाणीव माझ्या 
मनात सतत जागती आहे. परंपरेची ही सांखळी मी 
तोडणार नाही. ही परंपरा म्हणज माझा अनमोल ठेवा 
आहे. त्याच्यापासून मी सतत स्फूर्ति धेत आलो आहे. 

“: माझ्या या सर्व मनीषांचा, भावभावनांचा साक्षी- 
दार असलेल्या माझ्या देहाची थोडी राख म्हणूनच 
गंगेत पडाबी अक्की माझी विनंति आहे. भारताच्या 
सांस्कृतिक परंपरेला माझा तो अखेर'चा प्रणिपात आहे. 
अलाहाबादला गंगेत टाकलेली ही राख आपोआपच 
सागराला मिळेल, -- जो सागर भारतमातेच्या चरण- 
तलांना रोज स्नान घालतो ! 

“< मात्र मूठभर राखेचे गंगेत विसर्जन केल्यावर जी 
राख उरेल ती विमानातून उंच आकाशात न्यावी 
आणि उंचावरूनच ती भारतभूमीवर विखरून टाकावी; 
ज्या ठिकाणी भारतातील शेतकरी काबाडकष्ट करतो 
त्या दोतातून ती पडावी. तिथल्या मातीत मिसळून 
जावी, तिथल्या धुळीश्ी ती एकजीव व्हावी. भारताच्या 
भरमीचाच तो एक अंद बनावा हीच माझी अखरेची 
इच्छा आहे. ” 
कालिदासानंतरचे महाकाव्य 

बालपणापासून गर्भ श्रीमंतीत व ऐनतारुण्याच्या 
उमेदीत लोळत असलेल्या बैभवात राहून, पाश्चात्य 
शिक्षणाने दीक्षित झालेल्या या राजपुत्राने भारतमातेची 


अनुक्रमणिका 


५९ 


५० वर्षे अहर्निश सेवा करून आपल्या मृत्युपत्रात जी 
हृदयस्पर्शी काव्यात्मक मावना व्यक्त केली आहे, ती 
भावना म्हणजे विज्ञानाने लिहिळेळे अध्यात्म्यावरचे 
महाकाव्यच होय. हे भारतपुत्रांचे महाकाव्य ज्याप्रमाणे 
जागतिक मनाला आकर्षित करणारे आहे तसेच भार- 
तीय जीवनपरंपेरेच्या मान्यता व विश्वास यांना धक्का 
देऊन जागतिक समाजजीवनात भारताने कसे वागावे 
याविषयी दिव्य आदर्श निर्माण करणारे देखील आहे. 

-असे हे भव्य, उदात्त परंतु बुद्धि व भावनेचे समन्व- 
यात्मक महाकाव्य नेहरूंनी दहावर्षापूर्वी लिहून ठेवले 
आहे. या महाकाव्या'चे अधिष्ठान जागतिक स्वातंत्र्य 
असून हजारो वर्षांच्या परंपेरेची धूळ फुंकून माणसाच्या 
स्वतंत्र व्यक्तित्वाची जोपासना करण्या'चे आव्हान देणारे 
आहे. ज्ञान आणि विज्ञान हा मानवा'चा नवा धर्म असून 
त्यांची आराधना मानवी अंतःकरणात नि सामाजिक 
व्यवहारात झाली पाहिजे हा युगसंदेश नेहरू देऊ 
इच्छितात. ध्येयवाद आणि व्यवहार यात सुमेळ 
साधण्याची किमया नेहरूंनी करून दाखविली. नेहरू 
केवळ मुत्सद्दी नव्हते तर भारतीय विचारपरंपरेतील 
अध्यात्मिक मूल्यांचा अभ्यास करून आधुनिक विज्ञान 
युगाशी त्याची सांगड घालण्यासाठी त्यांनी आकाश- 
पाताळ एक केले. भारताचा त्यांनी “ पुनः शोध 
लावला. व शतक'नुदातके गुलामीत पिचत पडलेल्या 
देशाला आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा व सन्मान प्राप्त करून 
दिला. हेच त्यांचे ऐतिहासिक कार्य होय. घराण्याने 
अमीर परंतु देशासाठी फकिरी पत्करून राष्ट्रनिष्ठेचा 
दिव्य आदर्श त्यांनी आपल्या आचरणाने वारसाच्या 
रूपाने घालू दिला. 

जिवंतपणी जगाने त्यांच्यावर एवटे प्रेम केले त्याची 
परतफेड त्यांनी आपले जीवन देदासेवेत घालवून केली. 
मृत्युपत्रातून अमिव्यक्त होणारी हृदयस्पर्शी भावना 
म्हणजे त्यांच्या संपूर्ण जीवनाचा भारतीय जनमना- 
विषयी असलेल्या विश्वव्यापी प्रेमाचा साक्षात्कार होय; 
म्हणूनच महाकाव्याची भव्यता आणि उत्कटतेचे ब्शन 
त्यांच्या उद्‌गारातून होते. 
चिरतारुण्यमूति नेहरू 

“ शरीर उत्तम असेल तरच मनाचा समतोलपणा 
साधतो. प्रकाति नीट असली म्हणज मन भनहमी 
नींट असते असे नव्हे; पण आजारी शरीरात 'घडघाकट 


"कखगघरचिछजसत, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत. 


मन कधीच राहू शकत नाही. मन किंवा शरीर 
डुखणाइत असेल तर. जगण्यात काहीच आनंद नाही. 
वैच्रकीय व्यवसायावर माझा फारसा विश्वास नाही 
अर्थात्‌ आजारीपणात किंवा तातडीच्या प्रसंगी डॉक्टरा- 
कडे जावे लागते. पण आरोग्याचे प्राथमिक नियम जर 
आपण समडून घेते नाहीत आणि त्याप्रमाणे वागलो 
नाही तर नुसत्या औषधाच्या जोरावर आपला फारसा 
-निभाव लागणार नाही. तुरुंगात झाडण्यांचे व कपडे 
धुण्याचे व बागेत खणण्याचे काम मी मुद्वाम करीत 
राहतो. वांगेत काम करताना मला 
लाभते. आणि माजे हातही गुंतून राहतात. मन आणि 
शरीर शकयतितके धडधाकट ठेवण्याचा मी प्रयत्न 
करतो. मनाची शरीरावर व शरीराःची मनावर एक- 
सारखी प्रतिक्रिया होत राहते त्या उभयतांमध्ये 
समतोल साधण्याचा माझा प्रयत्न असतो. स्वभावतःच 
मी उद्योगी आहे म्हणून जेव्हा माज मन भकास असते 
तेव्हा काहीतरी उद्योग करीत असतो. वळकट हृट्य 
आणि आनंदी मन हे सुखी आयुष्याचे रहस्य आहे 
तुरुंगात ज़ ज़ लोक आहेत त्यात माझी प्रकृति उत्तम 
आहे कारण इतरांपेक्षा मी पकृतीची अधिक काळजी 
घेतो. या बाबतीत मी स्वत:वर अवलेडून असतो. काही 
अपघात झाला नाही तर माझी प्रक्ृति अनेक वर्षे 
अवसानधात करणार नाही असा विश्वास वा.तो. 
ठुर्गात असताना प्रक्वति चांगली ठेवणे हो मी इ्ज्ज- 
तीची गोष्ट मानतो. यथे आजारी पडणे अक्षम्य अपराध 
आहे अस मला वाटते. ” 


अतिदाय समाधान 


वरील / उद्गारात नेहरूंच्या चिरतारुण्याचे र्‌ह्स्य 
व जीवनाविषयीचा समतोलपणा आजच्या तरुण पिटीस 
आवड्यक मागदशन करीळ, जीवनातील कायात श्रमा- 
वरोबर आनद व कार्याची उपयुक्तता सिद्ध करण्याचे अजब 
कसव नेहरूंना अवगत होते, साठी उलटल्यानंतर देखील 
तरुणांना लाजाविणारे चेतन्य प्रकर्षाने त्यांच्यात तळपत 
होते याचे कारणही ते आहे प्यात 


नेहरू सहान सुल्मप्रमाणे संतापी व ता 
तरुणांना साजेसा खोडकर व चेप्रेखोर 
जीवनप्रसंगातून साकार झाळेला दिसन 
ताइत होते. नेहरू चिरतारुण्य 
केन्द्र होते ते याचसाठी. 


पट होते. 
स्थभाव त्यांच्या 
येतो. ते तरुणांचे 
तरुणांच्या स्पू्तींचे 


जीवनातील रसिकता- 

नहरूंचे संपूर्ण जीवन रसिकतेने भरळेळे आहे- 
आपल्या मृत्युपत्रात निर्जीव मालमत्तेची विल्हेवाट 
लावणारे रसहीन शब्द नसून भारताने केलेल्या अफाट 
म्रमाच्या मोबदल्यात आपल्या देहाचा कणनकण 
राट्राच्या भूमीशी एकरूप व्हावा अद्षी उर्मी आहे, 
राष्ट्राच्या धकाधकीच्या खडतर जीवनात त्यांनी 
गुलाबाला कोमेजू दिला नाही. विश्वामधीळ रस, 
रूप, गंध, स्पर्श आदि अनेक प्रकारची सौंदर्यरू्ये जी या 
उृथ्वीतडावर. आहेत त्या सर्वांचा आस्वाद वेण्याचे 
सात्विक आकप्रेण त्यांच्या जीवनात होते. सौंदर्यास्वाद 
पोटी निर्माण होऊ शकणारी वबिलासिता. त्यांच्या जीवः 
नाला शिवू शकली नाही. राजकीय वेभव व संन्यासाचे 
वैराग्य हे त्यांच्यामध्ये एकाच वेळी नांदत होते. 

गांधीजींच्या वेराग्यपूर्ण जीवनाची स्श्वता व 
भारतीय दारिद्याचा भडकपणा त्यांच्या रसिक वृत्तीत 
वदळ घडवून आणू ठाकला नाही. नेहरू गरीबांचे 
केवारी होते परंतु दाख्य्यावरद्दल भयंकर चीड असल्या- 
मुळेच जणु त्यांच्या अंगी रसिकतेविपयींची आसक्ति 
विद्यमान होती. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात गांधीजींच्या हाकेस 
ओ देऊन त्यांनी सर्व वेमव लाथाडले व स्वातंत्रसंग्रा- 
माच्या होमकुंडात उडी घेतली. चौदा वर्षांच्या असह्य 
करावासात पिचत असताना देखील त्या महापुरुषाच्या 
अत मरणात विश्वाच्या विविध रंगांचे खेळ चाळू असत. 
या रसिक मनोव 


ह यृत्तिमुळेच राष्ट्राच्या कटीण परिस्थितीत 
त डगमगले नाहीत. 


भारताचा पंतप्रधान होळीच्या वेळी आपले असा- 
"न्यत्व टाकून राष्ट्रमय बनत असे. संगीत, कला, टत्य; 
'चेत्रपट, खेळ, शायरी अश्शा विषयात रसिकतेने भाग 
भप्याची वृत्ति त्यांच्यात उपजतच होती. संस्कृत, उर्दू, 
इग्रजी व फ्रच भाषेतील सोंदर्यस्थळे ते अच्चूक टिपून 
पेत असत. डेद्यात काय अन्‌ परदेशात काय सर्व 
कायक्रम बाजूळा सारून त सांस्कृतिक कार्यक्रमात भाग 
येत असत, रसेल्ला भेटले तसे चाळी चापलिनलाही. 
नेहरू अतरराष्ट्रीय रसिक होते. नागांचा वेष परिधारण 
केलून ते नाचले, कधी हाराषट्राचा फेटा तर कधी 
आदिवासियांचा पिसांचा मुकुट ते धारण करीत- 
जगाच्या मानव समाजात मिसळून विश्वातील रसांचा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


पं. नेहरूंचे मृत्युपत्र 


ता आ कात होता जीवनाच्या रसिकतेचा 
विवन त का. त व जाईळ तेवढा मानव विद्वाळ 
व र. जीवनावरून स्प्ट होते. त्यांच्या 
क गोरी पोत व मर्यादित आहोत है 
पा ी व जा रहात नाही. 

र ॥दावरीळ निष्टा 
् प. नेहरूंनी जेलमधून इंदिरिच्या वाढ-दिवसानिमित्त 
*हिळेल्या एका पत्रात म्हणतात “ रशियात 'लनिनने 
क्रान्तीचा प्रारंभ ज्या वर्षी केला त्याच वर्षी तुझा जन्म 
जाळ राट्राच्या इतिहासात अनेक मोठे व पराक्रमी 
पुरुष व स्त्रिया होऊन जातात त्यांची स्फतदायक चरित्र 
गावत आम्हाला असे वाटत की आपणही त्यांचे 
सारखे व्हावे. जोन-ऑफ-आर्कची कथा वाचल्यानंतर 
तुलाही नाही का वाटलेकी आपण जोनच व्हावे म्हणून ः 
तुझ्या वाढदिवशी मळा एकच संदे तुला द्यावासा 
वाटतो, तो हा की तू द्र हो ! आपण बूर झाले कौ 
आपल्या मनात भयाळा यत्किंचितही थारा मिळत 
नाही. मग कोणतेही लाजिरवाणे कृत्य आपल्या हावन 
होत नाही. स॒यीशी स्नेह कर. पकारात जीवन जग. 
काळोखात काहीही करू नकोस. प्रकाद्याची कन्या हो. 
म्हणज मग मोठेपणी त भारताची सवा करणारी शूर 
सेनिक होशील. 

स्वतंत्र भारताच्या आधुनिक 
दिलेला हा मंत्र संजीवनीच कार्य केल्याशिवाय 
रहाणार नाही. अक्ली शक्ति या उद्गारात आहे. 
नेहरू आजन्म क्रान्तिकारी होते. स्वातंत्र्यासाठी 
क्रांति, सवीगीग विकासासाठी क्रांति, गुळामराष्ट्रांच्या 
मुक्तिसाठी क्रांति सत्य-शिव-सुंदरतेच्या आविष्कारासाठी 
क्रान्तीचे आव्हानच जणु करीत होते. विश्वेक्‍्या'चा 
विक्रास आणि निर्भय मने तयार करणे हेच त्यांचे 
जीवनकार्य होते. करोडो भारतीय तरुणांना अणु ग्र 
व्हा, प्रकामय बना, सेवापरायण-व्हा असा अदेद ते 
देत होते व स्वतः आचरित होते. ध्येयदृष्टिविषयी ते 
लिहितात '' ज्यांना आयुष्यात काही व्येय नाही ती 
जग्रक्षावर उगवेली निव्वळ बांडगुळे होत. मी 
व्येयवादाने इतका व्यग्न झाळो आहे की 
व्येय नाही त्यांचे 


: त्रश्णींने भारतीय तरुणांना 


समा 
स्वतःच्या 
ज्यांच्या आयुप्यामध्ये कसळेह 
डीवन मी समज्ञूच शकत नाही. आयुष्य आधीच थोडे 


म्हणून त क्षद्रपणाने आपण जगू नये. अगदी फाशीच 


अनुक्रमणिका 


जाण्याचा प्रसंग आला तर दीडशे वर्षापूर्वी फ्रेंच उम- 
राव ज्याप्रमाणे ऐटीत आणि मिजाशीने:, फाझी ,गेले 
त्याप्रमाणे आपणही हंसत हंसत दिमाखाने आपल्या 
वधस्तंभावर चढावे. ?____ ५.17. डा 

नेहलंच्या ग्रा उट्गारांवूंन 'आंबंच्रणारा ध्येयवाद 
युवकांच्या जीवनाला व राष्रराच्या उन्नतीला शतकानु- 
शतके दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शनः_ करीत : रांहील' यात 
शांका नाही. आमचे जीवन आज करीत असलेल्या 
विचाराच्या भिन्न दिशेने चालले आहे. त्यामुळे चांगल्या 
विचारांचे महत्व कमी झालेले आढळून येते.'काही तरी 
करून चुकण्याची जिद्द आमच्यात उरली. नाही. निर्भय 
समाजाच्या प्रस्थापनेसाठी' उक्ति, व कृतीत समन्वय 
साधावयास हवा. शं रः 
जागतिक विचारातीळ सुवर्णमध्य 

आंतरराष्ट्रीय विचारांचा व संस्कृतींचा प्रभाव नेहरूं- 
वर अखेरपांवेतो होत राहिल्यामुळे त्यांचा . पिंड खऱ्या 
अ्थीने आंतरराष्ट्रीयवादी बनला होता. ते खरे घुद्धिवादी 
होते. ज्यांच्याजवळ बुद्धि 'आहे. त्याने विचार 
करायलाच हवा. बौद्धिक शक्तीचा उपयोग न करणे 
किंबा दुरुपयोग करणे हा अक्षम्य अपराध आहे 
असे ते मानीत. याच बौद्धिक विचाराच्या प्रक्रिये - 
तून व विश्वसंस्कृतीतील संस्कारांतून त्यांनी मानवी 
जीवनाचा समतोळपणा कायम ' ठेवण्याचा प्रयत्न केला. 
व्यक्तीच्या जीवनात विचार व चिंतनास जस. महत्व 
आहे तसे ते सामाजिक जीवनातही आहे असा त्यांचा 
विश्वास होता. या दृततीमुळे नेहरू जनतेकडून खप शिकले. 
त्यांनी राष्ट्राला समपिलेले प्रेम ब विचार. हा त्याच 
शिकवणुकीचा परिपाक आहि. 

भौतिक, आधिभौतिक किंबा अध्यात्मिक ज्या कोणत्या 
क्षत्रात त्यांना ेण्यासारखे होते, त त्यांनी ब्रतले. विशाल 
दिशा, ठेच पर्वत किंवा गंभीर सागर त्यांना त्यासाठी 
अडवू शकला नाही. भारतातील ऐतिहासिक व 
तत्कालीन विचारवंत तर सोडाच परंतु जगन्मान्य 
अल्बर्ट आइन्स्टाइन, र्सेल, शॉ व त्यांच्यासारखे इतर 
विचारवंतापासून त्यांनी स्फूर्ति “घतली. नेहरूंच्या 
व्यक्तित्वात रघुकुलतुल्य गुणसंपत्ति जणु . साकार झाली 
होती. त्यांचे सेपूण जीबन पारदर्शक होते. आंतर- 
राष्ट्रीयवादी नेहरू मुत्सदी :असून रवीद्रनाश्रांप्रमाणे 
काविहूट्य होते. 


>->>>>>>>>>>> 


६९ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रा. अ. भि. शहा 


पंडितजींची समाजवादाची कल्पना 


जबाह्रलाल नेहरू आणि त्यांच्या पातळीवरील 
इतर नेते यांच्यामध्ये एक महत्त्वाचा फरक असा 
दिसून येतो की, आर्थिक प्रश्नावर पंडितजींची भूमिका 
नेमकी काय आहे हे सांगणे फार अवघड असे, गांधी, 
र्झवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन, इत्यादींची मते त्या त्या 
वेळेपुरती स्पष्ट असावयाची आणि म्हणून त्यांच्या 
भमिकेचा, पक्षातील त्यांच्या प्रच्छन्न विरोधकांना 
किंवा इतरांना स्वतःला अनुकूल असा विपर्यास करणे 
सहसा जमत नसे. याउलट पंडितजींच्या बाबतीत 
अनेकदा असे घडत असे की त्यांच्या वेगवेगळ्या 
विधानातून स्वतःला सोयीचे असेल तेवढे घेऊन काही 
लोक पंडितजींच्या नावाचा उपयोग करून घेऊ शकत 
होते. पंडितजींच्या समाजवादाच्या कल्पनेत्रावत तर हे 
नेहमीच व्हावयाचे. कृष्ण मेनन ते मोरारजीभाई 
पर्यंतच्या सर्व काँग्रेसजनांना पंडितजींचा समाजवाद 
“ मान्य? होता. एवढेच नव्हे तर गेली काही वर्धे 
कम्युनिस्ट आणि समाजवादी पक्षांच्या पंडितजींवरच्या 
टीकेचा मुख्य रोख्य त्यांच्या विचारांवर नसून 
त्यांच्या सरकारच्या आचारावर होता. याचा अथर 
असा को एकतर कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट आणि समाजवादी 
या पक्षात समाजवादाच्या आर्थिक स्वरूपाबद्दल 
एकवाक्यता होती; किंवा या पक्षाचे नेतृत्व बहुंशी 
अप्रामाणिक. किंबा वैचारिक दृष्ट्या कमकुवत 
होते. हे विधान थोडे कडक वाटण्याचा संभव आहे. 
परंतु थोडा विःचार केल्यास त्याची यथाथता दिसून 
येईल. संपूर्ण राष्ट्रीयीकरण, जड उद्योगांच्या विकासास 
नगरा) आणि डकूमशाही, आर्थिक विषमता' व 
ल भावि शोरण य माते मरती 
बर्‍याच मोठ्या प्रमाणावर याड कयी र 
एण012-:211--_ करण, होती आणि 


६२ 


अनुक्रमणिका 


(पप्या 8] ए' 


सेव्य पदार्थांचे उत्पादन, आणि लोकशाही स्वातंत्र्य 
यांचा आग्रह धरणारे समाजवादी; आणि एकाचवेळी 
महालनवीस आणि विनोबा यांचे मागदर्शन घेणारे 
कॉंग्रेसजन- या सर्व लोकांना पंडित नेहरू यांची 
समाजवादाची कल्पना जर मूलतः मान्य असली तर 
कोठेतरी, कोणाचे तरी चुकत आहे. अस्ते म्हणणे भाग' 
आहे. इतकेच नव्हे तर पंडितजींच्या या कल्पनेतसुद्धा 
कोठेतरी गोंधळ आणि अंतर्विरोध असला पाहिजे' 
असा निष्कर्ष काढावा लागेल, या कारणास्तव पंडित 
नहरू यांच्या समाजवादाच्या कल्पनेची चिकित्सा 
उद्बोधक ठरण्याचा संभव आहे, 

पंडितजींचे व्यक्तिमत्त्व 


पूर्वी एका गोष्टीची दखल. 
म्हणजे पंडितजी चे व्यक्ति- 
हुरंगी आणि अंतार्विरोधांनी 
र कोटल्याही नेत्यास लाभली. 
नाही तेबढी ळोकप्रियता त्यांना व्र जं क्या 
दड वर्षापर्यत केवळ जनतेचाच नव्हे वल बहसंख्य 
विचारवंतांचा पंडितजींच्या नेतृत्वावर सपूर्ण विश्वास 
होता, पंडितजींनी आपले बरोद्धिक नेतृत्व इतक्या 
प बक केरवून घेतले होते की काही अपवाद 
कार्य करण्यात लि नगरी त्यांचे पाविक म्हणून 

वाटायचा. महात्मा गांधींना 
छडा अशी सर्वांगीण मान्यता मिळाली नव्हती. बहु- 
झाले नाही, ना शिक्षित वर्गाच्या बाबतीत 
त्यांच्यांशी वैचारिक पव "वु मात्य कलनही 
तादात्म्य साधणे या वगा. _ त्यांच्या पातळीवरील 
रीय र पणे या वर्गास अशक्य होते, मानवेंद्रनाथ 
राय सारख्या धडाडीच्या क्रांतिकारक लांणिं तरीनिछे 
ठेला आहे. पहा : १, 3. 
०॥४॥८१८०८८७॥८ 6१1९७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


78९00, 


पंडितजींची समाजवादाची कल्पना 


विचारवंताच्या बाबतीत हे झाले नाही. पंडितजीच 
"एक असे निघाले की ज्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची मोहिनी 
-समाजातील सर्व वगोवर एकसारखी प्रभावी ठरली... 
या अद्वितीय यक्यांच मूळ अर्थातच पंडितजींच्या 
-बहुरंगी व्यक्तिमत्त्वात शोधले पाहिजे. ते रसिक होते, 
लेखक होते, आधुनिक मूल्यांचे उपासक होते, पद- 
-दलितांबरद्दळ मनापासून सहानुभूति बाळगणारे होते, 
आणि अमाप सत्ता आणि लोकप्रियता मिळाली असून 
एका अर्थाने एकाकी व सत्तपासून अलिप्त होते. परंतु 
'हे सर्व गुण रॉय यांच्याठायीसुद्धा होते; त्यांच्यामुळे 
सत्ता किंवा सर्वमान्य नेतृत्व मिळू शकत नाही. पंडित- 
जींच्या व्यक्तिमत्वाचा विश्षेष असा होता की त्यात 
वर उलेख केलेल्या गुणांचरोबर, भारतीय मनाची पकड 
'ब्रेणारे इतरही काही गुण होते. उदाहरणाथ, व्यक्ति- 
स्वातंञ्य आणि लोकशाही यांचा पुरस्कार करणारे 
पंडितजी वृत्तीने बादशहा होते, विज्ञानाधिष्ठित 
वुद्धिवादाचे महत्त्व मान्य करीत असुनही ते अने- 
कदा आणीबाणीच्या वेळी श्रद्धा किंवा भावना यांच्या 
आहारी जात असत. बहुजनसमाजाच्या प्रमामधून 
शक्ति आणि स्फूर्ति मिळविणारे पंडितजी सववसामान्य 
नागरिकाशी कधीही एकरूप होऊ शकले नाहीत; 
एवढेच नव्हे तर ते आणि त्यांचे निकटवर्ती सहकारी 
यांच्यामध्येही शेवटपर्यंत एक दरी राहिली. रेखीव- 
पणाचे चाहते अलेले पंडितजी भारताच्या राष्ट्रीय 
जीवनात विलक्षण वैचारिक वेंधळेपणा आणि परस्पर- 
विरोधी प्रवृत्ती यांचे स्फूर्तिदेवत म्हणून वागत राहिले. 
उदाहरणार्थ, धर्माधिष्ठित भोळ्या समजुतींवर कोरडे 
ओढीत असताना पंडितजी आपल्या बहिणीस नवजात 
नातवाची कुंडली उत्तम ज्योतिषाकडून करवून घेण्याचा 
स्का देऊ शकत होते, आणि आधुनिक लोकशाही 
समाजवादाची कल्पना विशद करून सांगताना वेदान्ती 
तत्त्वत्ञानाचाही सकोठुक उछेख करू शकत होते. 
पंडितजींच्या व्यक्तिमत्त्वात असे अनेक अंतविरोध 
होते. प्रत्येक वर्गास त्यात स्वतःचा आदरदो अंदतः का 
असेना परंतु प्रतित्रिबित झालेला दिसित असे, आणि 
म्हणून दोष उपेक्षणीय वाटत होते. त्यांच्याशी । ग 
स्वाच्या प्रश्नावर तीव्र मतभेद असणाऱ्या विचारताना 
सुद्धा ते आपल्यातळे वाटत असत, कारण या टीका- 
कारांची भाषा त्यांना समजत होती. ल्यांच्यामुळ 


अनुक्रमणिका 


सत्तेच्या राजकारणालाही एक शान आली आणि 
स्वातत्योत्तर नाजुक काळात भारतास राजकीय स्थेय 
लाभण्यास साहाय्य झाले, 
मूल्ये ब धोरण 

परंतु त्याचत्ररोबर पंडितजींच्या व्यक्तिमत्त्वासुळे 
देशापुढील काही महत्त्वाच्या प्रश्नांचे स्वरूप स्पष्ट 
होण्यास अडथळा आला हे तितकेच खरे आहे. 
विशेषतः परराष्ट्रधोरय आणि आर्थिक नियोजन या 
दोन्ही प्रश्नांवर त्यांनी घेतलेल्या भूमिका इतक्या 
चुकीच्या ठरल्या की त्याना प्रिय असलेल्या स्वातंत्र्य, 
शांति आणि समृद्धीवर आधारलेली समता या तिन्ही 
मूल्यांना धोका निर्माण झाला. शेवटी ज्ेवटी हे 
पोडेतजींच्या लक्षात येऊ लागले होते असे समजण्यास 
जागा आहे. चिनी हळ्याच्या पाचव्या दिवशी राज्य- 
सरारांच्या माहितीमंत्र्यांच्या समत बोलताना, सम- 
कालीन जगाब्रद्वल आपला समज साफ चूक ठरल्याचे 
त्यांनी मोकळेपणाने कबूळ केले. त्याच सुमारास नियो- 
जनावरद्दल बोलताना त्यांनी मोठमोठ्या प्रकल्पांमागे 
लागण्याच्या वृत्तीवर टीका केली, भारतीय समा- 
जाचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक नव्हे तर केवळ 
आर्थिक आधुनिकीकरण व्हावयाचे असेल तरी त्या 
प्रक्रियेत शिक्षणास फार मोठा माग आहे हेत्यांनी ओळ- 
सखल होते. स्यालेनोत्तर काळात कम्युनिस्ट जगात घड- 
लेल्या घटनांवरून त्यांची लोकद्याही मार्गावरील श्रद्धा 
बलवत्तर झाली. याचा परिणाम त्यांच्या समाज- 
वादाच्या कल्पनेवरही झाला असल्यास नवल नाही, 
कारण, समाजवादी निष्ठा बाळगणारे अनेक राजकीय 
पुढारी आणि विद्यापीठीय अर्थ्शास्त्रज्ञ यांच्यापेक्षा 
पंडितजींची भूमिका अधिक व्यापक आणि लवचिक 
होती. हे लक्षात घेतळे को संयुक्त सहकारी शेती- 
सारख्या गोष्टींचा त्यांनी का आग्रह धरला नाही 
हे समजण्यास मदत होते. 

याचा अर्थ असा नव्हे की पंडितेजींची समाज- 
बादाची कल्पना पुरेशी स्पष्ट होती. स्पष्टता होती, 
परंतु ती मूल्यांच्या बात्रतीत आणि ती साथ्य करण्यास 
अवलेत्र करण्याच्या साधनांच्या बाबतीत. म्हणून पंडित- 
जींच्या विचारांची मांडणी किंवा त्यांचे विशछेष्रण कर- 
ताना एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्‍यक आहे. ती अशी 
की, घोरण आणि मूल्य ( किंवा कार्यपद्धति ) यांच्यामध्ये 


कः 


०: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


विरोध दिसून आला. तरं मूल्यांच्या अत्राधितत्वासाठी 
घोरणात त्रदलळ 'करण्यांची' त्यांची तयारी असे. काही 
वेळा उघडपणे तर काही वेळा गाजावाजा न 
करता, परंतु नेहमी असा बदल होत असे. संयुक्त 
सहकारी शेतीचे -उदाहरण . वर दिलेच आहे. दुसरे 
उदाहरण - लष्करी साहाय्य घेण्याबद्दलच्या धोरणाचे 
देता येईल, १९६२. च्या सप्टेंबर पर्यंत यात्राबत 
पंडितजींची भूमिका . अज्ली होती की असे साहाय्य 
घेणे अलिप्ततावाद आणि... राष्ट्रीय स्वातंत्य यास 
घातक ठरेल. चीनने आक्रमण चढविल्यानंतर या 
भूमिकेत जो बदळ घडून आला तो सुविदित आहे. 
समाजवादावर पंडितजींनी. केलेल्या विधानांचा विचार 
करताना.. त्यांची ही व्रत्ति लक्षात ठेवली नाही तर 
त्यांच्या नावावर अनेक. परस्परविरोधी कल्पना विकल्या 
जाण्याचा संभव आहे, : आस्तवाक्य प्रमाण मानण्याची 
परंपरा असलेल्या समाजात, तशीच परंपरा असलेल्या 
कम्युनिस्टांना याचा फायदा उठविणे विद्वेष सोपे 
आहे. शास्त्रीसरकारविरुद्ध आलेल्या अविश्वासाच्या 
ठराबावर कम्युनिस्टांनी केलेल्या भाषणात याचे प्रत्ये- 
तरही आले आहे. 
दोन विस्तृत स्पष्टीकरणे 

समाजवादावर पंडिंतज्ञींनी केळेळी दोन विस्तृत 
स्पष्टीकरणे या' दृष्टीने बारकाईने पाहणे योग्य ठरेळ, 
पहिळे अखिल भारतीय कॉँग्रेस कमिटीतर्फे प्रसिद्ध होत 
असणार्‍या ' इकॉनॉमिक रिव्ह्यु ( उल्लाठणाट 
हि९शंध्क ) यां नियतकालिकाच्या १५ ऑगस्ट 
१७५८ च्या अंकात मूलभूत घोरण ( ॥८ 9७८ 
3700) ) या शीषेकाखाळी प्रसिद्ध 
दुसरे त्यांच्या नावाखाली किंवा ₹ 
झाळे नसले तरी त्यांच्या संपूण 
असे समजण्यास हरकत नाही. 
सुवनेश्वरच्या बेठेकीत जाने 


झाले आहे. 
याच्या भाब्रेत प्रसिद्ध 
संमतीने झाळे असावे 
हे स्पष्टीकरण म्हणे 
वारी 


> -4०- क! र वि द्र मध्ये 
कॉंग्रेसच्या साधारण सभेत मंज! झालेला लोकशाही 


आणि समाजवाद ( 1)6100 
18) ) ठराव हे होय. 
पुढे द पे, कै, 3 
केला जाईल 
अक्षररा; 


टत झयात ४११ 
- या स्पष्टीकरणांचा उल्लख 
आणि * उ ४ 1) ? असा 
त्य 4 धु नल ग्य र 
लि उवचत केढेल्या वाक्यांचा 
द देण्याचा प्रयत न करता आडशायास 
ह एवढी काळजी घेऊन त्यांचा स्वैर 


8४ 


अनुक्रमणिका 


अनुवाद दिला आहे. मूळ इंग्रजी वाक्ये तळटीपात 
दिली आहेत. 

पंडितजींच्या समाजवादाच्या कल्पनेत व्यक्ति केंद्र 
स्थानी आहे. तिच्या विकासास आव्यक असलेली 
आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिस्थिति निर्माण 
करण्यास, विदोषतः भारतासारख्या मागासलेल्या आणि 
अविक्रसित राष्ट्रात, भांडवलशाही असमर्थ आहे 
आणि म्हणून आपल्यास समाजवादी मार्गाने गेल्या- 
शिवाय गत्यंतर नाही. परंतु समाजवादही एक साधन 
आहे आणि त्याचा उपयोग 
जनतेच्या संमतीने व सहकाराने करावयाचा आहे. टुसरे 
असे की हा समाजवाद कोठल्याही पोथीबंद तत्त्वावर 
उभारावयाचा नाही, त्याचे उदिष्ट संधींची समानता, 
सामाजिक न्याय, समृद्धी, आघारलेली आथिंड 
समता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आणि नैतिक व आध्या- 
त्मक मूल्यांची जोपासना व त्यांचा विकास याकरिता 
अनुकूल परिस्थिति निर्माण करणे हे होय. केवळ 
मतकर भरमराटीने मनुष्यजीवनास अर्थ प्राप्त होत 
नाही, त्याचबरोबर जोपर्यंत सर्वसामान्य नागरिक दारिद्र 
आणि आथिक अश्शाश्वती यापासून मुक्त होत नाहीत 
तापयेत त्याह्या स्वतःचा विकास करून घेगे अराक्य 
आहे. भारताची लोकसंख्या आणि त्या मानाने 
मवादित असलेली स लक्षात घेता दारि- 


अवलंब केल्याशिवाय 
शासनाने केळे पाहिजे, 


ब्रिर उत्पादनाचे न्याय्य 


लोकशाही मार्गाने, 


धिनसासुग्री 
चाचा प्रश्न नियोजनाचा 
सुटणार नाही. हे नियोजन 
ह उघड आहे. नियोजनावरे 
वाटप होइल हे 
या संव गोष्टी 
शासकीय विभाग 


पाहणे 


यवस्थेतील 
्‌ निर्णायक स्वरूपाचा 
स्पष्ट होईल, 

केल्याने लगेच 
तर होईल. असे समजणे 
_ खि श्रम करावे लागतील. 
उसे घातक अश्या सामाजिक 
» जातिसंस्था आणि बुरसटलेले 
,' कैरून आधुनिक मृल्ये व वैज्ञा- 
स्थाप पाहिजे. म्हणजे 
“छा समाजवाद व्यक्तीची 
तेञ््य, समृद्धि, स 


द्‌ नि 


मता, आणिः 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाडे 


पंडितजींची समाजवादाची कल्पना 


आधुनिक ज्ञान व मूल्ये यावर आधारलेला होता. 
त्याची साधने तितकीच पवित्र असावयास पाहिजेत 
असा त्यांचा आग्रह होता. विशेषतः कम्युनिझमचे 
पोथीबंद तत्त्वज्ञान आणि हिंसेचा किंवा हुकूम- 
शाहीचा मार्ग त्यांना नामंजुर होता, कारण की 
कम्युनिस्टांच्या बाबतीत हे सिद्ध झाले आहे की साघ- 
नाच्यांमुळे साथ्यही विकृत होऊन जाते. तसेच मार्क्सने 
मांडलेले सिद्धांत जुनाट झाळे आहेत आणि आज 
त्यांना चिकटून बसणे म्हणजे गेल्या शंभर वर्षात 
मनुष्यजातीने मिळविलेल्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा 
उपमद॑ करण्यासारखे होईल. 

ही झाली पंडितजींची समाजवबादावद्दळची तात्विक 
भूमिका. वर उल्लेख केलेल्या १९५८ च्या लेवात ही 
भूमिका स्पष्ट भांघेत व्यक्त करणारी अनेक विधाने 
आहेत. उदाहरणार्थ, “ आपण हे विसरू नये की मानव 
हा मूलभूत घटक आहे! व्यक्तीचा विकास साधणे 
व विषमता कमी करणे हे आपले ध्येय होय; तसेच 
जीवनाला अर्थ प्राप्त करून देणारीं व सुसंस्कृत 
संमाजाचा अंतिम पाया म्हणून असणारी जीव- 
नाची नैतिक व आध्यात्मिक अंगेही आयण विसरता 


७ ६ 


“७ ५»*****« 


न्य 


कामा नये. ? ही उद्दिटे साध्य करण्याचे समाजवादी 
अथव्यवस्था एक साधन आहे, ती खतः काही साध्य 
नाही. _ “ परंतु समाजवाद म्हणजे काय ? या प्रश्नाचे 
काटेकोर उत्तर देणे अवघड आहे ... ...मूलतः समाज- 
वाद म्हणजे भांडवलाहीपेक्षा वेगळा असा एक मार्ग 
आहे. परंतु मंला वाटते की समाजवाद आणि भांड- 
वल्शाही या दोन्ही मधले अंतर हळुहळु कमी होत! 
नात आहे. कारण की समाजवादाच्या अनेक कल्पना 
क्रमशः भांडवलशाहीत आत्मसात होऊ लागल्या 
आहेत. .....शेवटी समाजवाद म्हणजे साभाजिक आणि 
आर्थिक प्रश्नांकडे पाहण्याची एक वैज्ञानिक दृष्टि आहे. 
मागासलेल्या आणि अविकसित देशात समाजवाद 
स्वीकारल्याने त्याचे मागासलेपण काही एकदम कमी 
होत नाही. वस्तुतः अक्या परिस्थितीत दारिब्यग्रस्त 
आणि मागासलेला समाजवाद आपणास पाहावयास 
मिळेळ.? दुसर्‍या शब्दात सांगावयाचे म्हणजे ' समाज- 
वादाचा स्वीकार केल्याने जादूची कांडी फिरविल्यासारखे 
दारिद्याचे लोोच सुवत्तेत रूपांतर होणार नाही. श्रम करणे, 
राष्ट्राची उत्पादनक्षमता वाढविणे, न्याय्य वितरण कर- 
ण्याची व्यवस्था करो) हा एकच मागे आपल्याला 


९ ७००प)त ॥० मिट ७७ ७80 फएपणाषाा ९00९१01; 810 0९ चिट; 


७७४ ०7 ०५९७७४९ 18 उवा णविप७] १1700९1160; 91ते 0७ 1९88९१2 01 10९११७॥01९5, 
छा0त फर 10080 006 07५९ 10९ ९10891 91त छू ग४प8ा ७8]९08 ० ॥॥९ फाटा छा'€ 


प1७॥0७(९]9 0९ 0988 0 ढणएपा'९ 800 लए1128901001 8900 छोटी 0७७४९ ांएशा 801016 


71९8017002 0० ॥॥९ (3, 8. ). 


3. 1811007809 ६1 80०0811800 ४1९ 118818 (0 8 ९पते, 00८ ९ ९00 18९, 


(8. 4. ); 


4, * छेप७ ७0७0 18 8०७६811801 १ 1५18 तांतीटप] 0 छट्ांश्‍९ ७ ])7801898 8080017, 3०७९9- 


छा 18 9 09808]]7 9 कतीह ७1070७0) उपा 0७0७ ०. ह$ हण, ऐो0पष्टा) ण 
001111] 1 18 0९ 19 11९ "एं ४७] 0९६७१९९॥ 1181) (९1108 (0 1888९1 0९९१५४७ 109707 
ण ॥1९ १९8 0 8०लंद्याछाण ७९ छातैपछी]] 1000019080 ९४९) ग. 0९ 6911088 
80"॥0०७॥॥९. 8001811811 18 ,.. ... ७ ९९॥"(811 ४000110 9]]॥70०80) ६० 806018] ७10 ९७०॥0०- 
10 00०01९1018, गा 800ंषाछया 18 1100१00९00 10 ७ 0७0 फ७ा'ते ७ाते प0१९'१७7९१०७१ 


९०ए॥॥॥४, 10. १०९७ 100 8५११७॥]१ ॥॥॥]२९ [0 9159. 1९55 ७॥0प७'0, रा ७, 8 (1108 


७७४९ 9 080100७170 810 ]०0ए७"१-७॥01९1 8001911811, ' (3, &,) 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


न. भा, ९ ६५ 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


उपलब्ध आहे,” ही. एक दीधेकालीन प्रक्रिया आहे 
आणि म्हणून नियोजन स्वीकारणे आवइयक आहे. 
नियोजनाची तत्त्वे 

या नियोजनाची मागदशक तत्त्वे भुवनेश्वर ठरा- 
वाच्या. सहाव्या परिच्छेदात सांगितली आहेतः : आर्थिक 
समृद्धि, संघिसमानता, आणि शोषण व विशेष हक 
यांचे निमूलन हे नियोजनाचे उद्दिष्ट होय. हे ति: 
शांततामयमार्गाने, लोकांच्या संमतीने, भारताच्या 
संविधानात प्रतिष्ठित केळेढी लोकशाही मूल्ये आणि 
कार्यपद्धती यांचे संरक्षण आणि वर्धन करून साध्य 
करावयाचे आहे. .... म्हणजे लोकशाही, व्यक्तीची 
प्रतिष्ठा आणि सामाजिक न्याय या तत्त्वावर आघार- 
लेला लोकशाही समाजवाद अस कॉग्रेसच्या विचार- 
सरणीचे थोडक्यात वर्णन करता येईल.* 

लोकशाही समाजवादाचे हे तत्त्वश्ञान साधन आणि 
मूल्ये या दोन्ही बाबतीत कम्वूनिझमपेक्षा वेगळे आहे. 
सोव्हिएट युनियनने अनेक क्षेत्रात मिळविलेल्या यश्याचे 
कोतुक करूनही पंडितजींना कम्युनिझमचा मार्ग पसंत 
नाही हे त्यांनी स्पष्ट केळे आहे. त्यांच्या मते ' कम्यु- 


७, '॥९ () 
9७९१०01810 500[1][8101 ७9860१ 
७0 800] ]॥७५८९ (९ 


1. । 3६] ॥ 8] 


9१०७७० 0 8001811830 01 
110089. पा 


निझमचे यश वरवरचे आहे,, आणि. शेवटी ते फोल 
ठरत. एकतर त्यात. लवचिकपणा नाही. दुसेर, अधिक 
महत्त्वाचे कारण असे की कम्युनिझम मनुष्य स्वभा- 
वाच्या काही मृल्यूत गरजांकडे दुलंक्ष करतो. 
भांडवल्याहीतल्या  अंतर्विरोधाबद्दद कम्युनिस्ट 
साहित्यामध्ये आपण बरेच वाचतो, आणि त्यात 
तथ्यही आहे. परंतु कम्युनिझमच्या जड साच्यात सुद्धा 
वाढते अंतर्विरोधे आपणास दिसू लागले आहेत. 
व्यक्तिस्वातंतरयाची कम्युनिझम गळचेपी करतो 
आणि त्यातून फार प्रभावी प्रतिक्रिया निर्माण 
होत असतात. आपण ज्यास जीवनाची नैतिक आणि 
आध्यात्मिक बाजू म्हणू तिच्याबद्दल कम्युनिझम 
तिरस्कार बाळगतो. यात मनुष्याच्या व्यक्तिमत्त्वात 
मूलथूत असलेल्या कशाची तरी उपेक्षा होत आहे. 
एवढेच नव्हे तर मनुष्याच्या. वागणुकीस कोठलेही 
निकष आणि मूल्य उरत नाहीत. हिंभेशी त्याचा अस- 
लेला संत्रंध माणसात एका अमंगल प्रश्नत्तीस प्रोत्साहन 
देत असतो, " परंतु हिंसक मार्गाना पंडितजींचा विरोध 
केवळ नेतिक नव्हता; तो तितकाच आधुनिक बुगाच्या 
९॥])॥(७]18 11९0100 
"पठाण ॥8१ फछ०प0 


ए7०टा888, ऐप शा- 
- ह लोक्ाष्टह 108 (0 
पाह 6०18९0 ० ७1९ 7९०1९, प10 


1] ॥'॥1(8 रा 


33 ७७] ७९०४08९ 01 118 
९08111) ९886118] 
७1९ ९0101३8 


पाळया 5! ७] पवीछॉ 
* ठिए एए९ 566 न 


01९ शाण्फाप७5१्ट ठयाफरियवी- 
॥७६७॥, 118 8प])])॥९88100 0 
. [8 ००॥(९॥]७ (0 फॉ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पंडितजींची समाजवादाची कल्पना 


निदानावर आधारलेला होता. आधुनिक जग एक 
अश्या टप्प्याला. येऊन पोहोचले आहे की कोट- 
ल्याही मोठ्या समाजावर सक्तीने कोणतीही विचार- 
सरणी लादण्याचा प्रयत्न दोबटी निष्फळ ठरणार 
हे निश्चित आहे. उलट, आजच्या परिस्थितीत 
त्यातून युद्ध आणि महाविनाश एवढेच निष्पन्न होईल. 
याच संदर्भात हंगेरीचे उदाहरण देऊन ते पुढे सांगतात 

: हुंगरीत ( १९५६ मध्ये ) घडले ते कम्युनिझम 
आणि कम्युनिझमविरोधी शक्ती यांच्यामधला संघष 
अद्या स्वरूपाचे नव्हते. त्याचे स्वरूप परकीय 
नियेत्रणापासुन माक्ते मिळवू पाहणाऱ्या राष्ट्रवादाच्या 
आविष्काराचे* होते. ” 
निर्दोष कल्पना पण प्रत्यक्षात ... 

पंडितजींची समाजवादाची कल्पना तात्विक दृष्ट्या 
निंदोंषर होती असे वरील विवेचनाच्या आधारे म्हणता 
येईल, लोकशाही, व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि सामाजिक 


न्याय या तत्वांवर आधारलेला लोकशाही समाजवाद.. 


आणि समृद्ध अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आणणे हे 
भारतीय नियोजनाचे उद्दिट म्हणून पेडितजींना आणि 
त्यांच्या पक्षाला मान्य असले तर इतर लोकद्याही 
समाजवाद्यांचा त्यांच्याशी नियोजनाच्या तपश्ीलावरच 
मतभेद शक्‍य आहे. उदाहरणार्थ, नियोजनाच्या वेग- 


वेगळ्या टप्प्यात, विशेषतः सुरुवातीच्या काही वर्षात, , 


अग्रक्रमां- ( 7110716088 )चे स्वरूप कोणते असा- 
वयास पाहिज ? एकूण अर्थव्यवस्थेत शासकीय 'विभा- 
गाचे स्थान काय राहिले पाहिजे ? मोठ्या प्रमाणावर 
भांडवलनिर्मितीची गरज आणि न्याय्य वाटपाची बहु- 
सख्य लोकांची अपेक्षा, यामध्ये समतोळ कसा साधा- 
वयाचा ? हे व इतर तत्सम प्रश्न तात्त्विक दृष्टीने तप- 
शीलाचे वाटले तरी ते कसे सोडविळे जातात यावरून 


पंछी) 


0७६ 18 08६0 1) पक्का), 390. 8180 ते९४९७ पणा) 0९॥७४10०॥ 0 
एण०"७०॥७७९ ४880018010 फ्रांणी ए01९10 


ए७]ए68, 18 


(९10९00४ 10 ॥ए१8$0 0९४४५, (1, ». ) 


८ ७ 1811210010 ति 
ढ०प) पांडा ७ 80-00 
1९९0०) ॥'०0॥ णिम्हषट्टाप 60110), 


अनुक्रमणिका 


1001010191). 10 718९1)16801(60 1911018118) 


(3. 4, ), 


६७ 


सर्वसामान्य नागरिक तात्त्विक भूमिकेची सार्थासाथेता 
ठरवीत असतो. मला वाटते की या बाबतीत 
अर्थशास्त्रज्ञ आणि इतर तज्ञमंडळी यांनी पंडितजींची 
दिद्याभूल केली. येथे तपज्षीलात जाण्याची गरज नाही, 
परंतु दोन गोष्टींचा उछेख करणे आवदयक आंहे. एक 
अशी की भारतासारख्या दोतीप्रधान आणि मर्यादित 
साधनसामुग्री असलेल्या देशात कोणत्याही सरकारने : 
शेतीकडे दुलक्ष करणे अक्षम्य ठरळे असते. पंडितजींना 
जो समाजवाद अभिप्रेत होता त्याच्या ,संदर्भात तर 
शेतीच्या विकासास पहिला क्रमांक देणे आवदयक होते. 
दुदैवाने पंडितजींना जे सछागार लाभले त्यांत बरेचसे 
पुस्तकी स्त्राळूपणात रमणोर किंवा कम्युनिस्ट नियो 
जनपद्धतीचे प्रशंसक असे होते. पंडितजी स्वतः अर्थ- 
शास्त्राचे अभ्यासू नव्हते व म्हणून, त्यांनी एकेठिकाणी 
म्हटल्यानुसार, बहुसंख्य अर्थशास्त्रीय सहछागारांच्या 
म्हणण्यानुसार ते आपळे धोरण ठरवीत गेले. म्हणून 
दसरी पैचवार्षिक योजना क्रमवारीच्या दृष्टीने कम्यु 
निस्ट स्वरूपाच्या योजनेसारखी झाली. परंतु हे करीत 
असताना पंडितजींची लोकज्ाहीवरील श्रद्धा त्या 
तज्ञांनी लक्षात घेतली नाही. आता मोज अद्यी आहे 
की कम्युनिस्ट स्वरूपाची योजना कम्युनिस्टांच्या 
कार्यपद्धतीनेच “ यशस्वी ' करता येते. तशी कारयेपद्धाति 
स्वीकारली नाही तर नियोजनामुळे दुर्दम्य असे नवीनच 

एण निर्माण होतात आणि नियोजनाची कल्पनाच 
धोक्यात येते. तिसर्‍या योजनेत हीच स्थिती कायम 
राहिळी आणि म्हणूनच स्वतंत्र पक्षास इतके यश 
मिळाले. 
शासकीय विभागाची व्याप्ती 

दुसरा प्रश्न शासकीय विभागाच्या आकाराचा होव. 

ही नियोजनाच्या शासनमान्य कल्पनेवर मतभेद 


५ 0९ ०७11९१ ७४९ णण्च्य) छा 8१३8) 80९ 01 ॥10.00४ ला] टण०168 50प१९0 8०08 


!' 8097108105 810 
8 ९100ए197९8 छा ९९") 6९1) 


एटुछा'४ 98 10 ९88९10७]]्‌ 7. 9 ७०11110 0800७16601) 


801 79 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


होऊ शकतो, कोठल्याही समाजात शासकीय विभाग 
एकूण अर्थव्यवस्थेच्या प्रमाणात फार मोठा असला तर 
व्यक्तिस्वातंत्रयासच नव्हे तर उत्पादनक्षमतेसही बाध 
येत असतो. शासकीय आणि खाजगी विभाग यांच्या- 
मध्ये स्पर्धा असळी तर हा धोका थोडातरी मर्यादेत 
राहण्याचा संभव आहे, ८ पोलादाच्या बाबतीत 
आपल्याकडे तेही झालेळे नाही, ) परंतु शासनाची 
जर मक्तेदारी झाली तर आर्थिक मक्तेदारीत राजकीय 
सत्तेच्या मक्तेदारीची भर पडून अनेक दृष्टीने अनभ 
माजणे अपरिहार्य होऊन बसते, अविकसित राष्ट्रात हा 


घोका विशेष असतो, कारण की सुशिक्षित मध्यमवर्गाचा . 


वराचे भाग सरकारी नोकरीत असल्यामुळे लोकमत 
आणि लोकशाही संकेत दुबळे राहतात. लोकशाहीवर 
आधारलेला समाजवाद आणावयाचा असेल तर हा 
मार्ग स्वीकारून चाळणार नाही. परंतु येथेही 
म्हणावे लागेल. 


पंडितजींची दिशाभळ झाली असे 


पंडितजींनी पुरस्कृत केलेल्या नियोजनपद्धतींच असे 
अनेक दोष दाखविता येतील, परंतु ते येथे मह- 
त्वाचे नाही, कारण त्यानी कधी सर्वेज्षपणाचा दावा 
केला नाही, उलट अनेकदा ते संदायग्रस्त मन:स्थितीत 
सांपडत होते, आणि म्हणूनच को काय, त्यांचा मर 
'नहमी पोथीबंद तत्त्वश्ञानापेक्षा अनुभव आणि स्वतंत्र 
विचारांवर आणि विशिष्ट कार्थक्रमापेक्षा कार्यपद्धतीवर 
असायचा, ज्या मूल्यांसुळे या कार्यपद्धतीस पावित्र्य 
लाभत असते ती मूल्ये त्यांनी निःसंदिग्ध भाषेत 
सांगितली आहेत. त्यांच्या बहुरंगी आणि अंतर्विरोधी 
व्याक्तेमत््वाचा गाभा या मूल्यनिष्ठेत सापडतो. त्या 
निष्ठेचे जतन करणे आणि त्या मूल्यांची साधना अवि 
रतपणे चालू ठेवणे, हीच पंडितजींच्या स्मृतीस 
स्वातंतयप्रेमी व्यक्ति अर्पू शकणारी सवोत्कृष्ट आदरांजलि 


होय. 


| 


न 
न 
नदी; | 


म > > >> 


शः 
१ 
रः 
शर 
भे 
क 
१ 
त 
3 


ी भाग १ ला 

| सुपररायठ साइज पृष्ठसंख्या ९०० ; किंमत ४५ रु. 

प्रथम प्रकाशि 

रा न भाग त झाला आहे. या भागांत संस्कारांसध 

चार, गोत्र, प्रवर ब सापिण्ड्य यांसंबंधी विसर त. संबंधीं सामान्य 
होच विषय आलेले आहेत. धर्मशाख्राचे आधुनिक घेबाहूका ढ, विवाहाचे प्रकार 
ंशोथकांस ब प्राचीन पण्डित-याज्ञिक यांसही पद्धतीनें संशोधन करणाऱ्या 
संग्राह्य आहे न हा भाग अत्यं 


प्राशषपाठशाळा-मण्डळ-ग्रेंथमाठा 


कमकोडा 


बस्स य्रका ऱ्य 


व्या 6 [ जि० सातारा ] 
म्क्र्क्द ११९५४६०३६३. ३६ र) 
*१०2६2६:286.26-4& 
न गळ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या सतरा वर्षांच्या 
कारकीर्दीत सतत सतावणारा प्रश्‍न म्हणजे काव्मीर 
प्रश्‍न होय. विशेषतः गेली दहा वर्षे “ हा प्रश्‍न मुळी 
आता शिल्लकच नाही. तो कधीच कायमचा निकालात 
निघाला आहे” या भूमिकेपासून, “तो कायमचा 
तर राहोच, पण अजून मुळीच सुटलेला नाही; तेथील 
जनतेचे योग्य परिस्थितीत सार्वमत हाच तो सोडवण्याचा 
मार्ग होय “ या भमिकेपर्यंत त्याविषयी विविध प्रकारचे 
मतप्रदर्शन होत आहे. भारत व पाकिस्तान या प्रत्यक्ष 
संबंध असलेल्या राष्ट्रात व त्यातील जनमतात त्या- 
ध्विषयी पुष्कळच ताठरपणा आहे. सर्वराष्ट्रसंघटना व 
इंग्लंड, अमेरिका, सोविएट रशिया, चीन इ. राष्ट्रे ही 
सुद्धा त्यात पडली आहेत. शस्त्रसंधीमुळे कारमीरमध्ये 
आज प्रत्यक्ष युद्ध नाही हे खरे. परंतु त्याबरोबरच आहे 


ही “ जैसे थे ” परिस्थिती कितपत कायम राहू शकेल ' 


हा एक प्रश्‍नच आहे. किवहुना ती तश्लीच कायम राख- 
ण्याचा प्रयत्न करणे हे अनेक दृष्टींनी धोक्याचे आहे. 
हो जाणीव निर्माण झाल्याकारणाने राजगोपालाचारी, 
जयप्रकाश नारायण इ. नेते त्यासंवंधी पुनः विचार 
करण्याची वेळ आली आहे, असे म्हण लागले आहेत. 
थोडासा पूर्वेतिहास 

दि. १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिश सम्राटाच्या 
वर्चस्वायासून ५६२ संस्थाने मुक्‍त झाली. यात जम्मू व 
काऱ्मीर यांचाही अंतर्भाव होतो. ब्रिटिश सरकारची 
'फॅरामाऊंट' सत्ता नाहीशी झाली. या संबंधामळे 
संस्थानांचे अधिकार नष्ट झाले; व ब्रिटिश सरकारकडे 
त्यांनी सुपूदे केलेले स अधिकार त्यांना वुन:ः प्राप्त 
झाले. याचाच अर्थ असा की भारत किंवा पाकिस्तान 
यापैकी कोणत्या राज्यात सामील व्हायचे की स्वतंत्र 
राहायचे याविषयींचे निर्णय घेण्यास संस्थाने स्वतंत्र 
झाली. “तांत्रिक वा कायदेशीर दृष्टीने हे बरोबर 
असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात निर्णायक भोगोलिक 
घटक व आपल्या प्रजेचे हित यांचा त्यांना विचार 
करावाच लागेल, ” असे लॉर्ड माऊंटबॅटन म्हणाले, 
“ संस्थाने कायद्याने पुर्ण स्वतंत्र झाली आहेत, ” या 
भूमिकेचा जिनांनी पुरस्कार केला. उलट, “असे निर्णय 
'घेताना संस्थानिकांनी आपल्या प्रजेचे मत ध्यानात 


अनुक्रमणिका 


र ले. समीक्षक 
काश्मीर प्रश्न 


घेतलेच पाहिजे” अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली. याच 
संदर्भात आरंभी जोधपूर व जुनागड प्रकरणे उद्‌भवली. 
आणि तेथील जनमनाचा कौल ध्यानात घेता ती 
भारतातच सामील होणे इष्ट असा आग्रह धरून त्याचा 
अंमलही करण्यात आला. जुनागडमध्ये १९४८ साली 


घेण्यात आलेल्या सार्वमतात भारतात विलीन होण्याला 
जवळजवळ एकमुखाने पाठिबा मिळाला. 


जम्मू व कांश्मीरच्या बाबतीत कोणत्या राज्यात 
सामील व्हायचे हा निर्णय काइमीरचे महाराज व तेथील 
प्रजा यांनीच घ्यायचा आहे असा निर्वाळा सरदार पटेल, 
लॉड माऊंटबॅटन व खुद्द गांधीजी यांनी दिला होता. 
सप्टेंबर १९४७ मध्ये हेख अब्दुल्ला यांची तुरुंगातून 
सुटका झाली आणि त्यांनी “भारत वा पाकिस्तान 
यातील कोणत्याही राज्यात विलीन होण्याचे 
ठरविताना चाळीस लाख काइ्मीरी जनतेचे मत 
डावलल्यास त्याचे अनिष्ट परिणाम झाल्यात्राचून 
राहणार नाहीत, ” असा स्पष्ट इषारा दिला. 
आक्रमण, मदत व विलिनीकरण 

याच सुमारास पृंच खोऱ्यात काश्मीर महाराजां- 
विरुद्ध स्थानिक बंडाळी सुरू झाली. जातीय भावने- 
पासून सर्वस्वी अलिप्त असलेल्या काश्मीरमध्ये निर्वा- 
सितांच्या हालचालींमुळे जातीय दंगेधोपे सुरू झाले. 
आणि पाकिस्तानच्या प्रोत्साहनाने व पाठिब्याने सशस्त्र 
टोळ्या काश्मीरमध्ये शिरल्या व त्यांनी लूटमार करा- 
वयास आरंभ केला. आणि २४ ऑक्टोबर १९४७ 


रोजी काश्मीर महाराजांनी भारताकडे मदत मागि- 
तली. 


काइ्मीर हे तांत्रिक दृष्ट्या स्वतंत्र राज्य असल्या- 
मुळे हा मदतीचा प्रश्‍न गुंतागृंतीचा होता. भारतात 
विलीन होण्याचा निर्णय झाल्यावाचून भारताने 
त्याबाबतीत काहीही करणे कठीण होते. महारांजाने 
हा तात्पुरता निर्णय घ्यावा, त्या आधारावर भार- 
ताने मदतीस जावे, व आक्रमक टोळ्यांची हकाल- 
पट्टी केल्यानंतर लोकमताचा कौल घेऊन अंतिम 
निर्णय घेण्यात यावा असे ठरले. त्याप्रमाणे विलिनी- 
करणाचा निर्णय महाराजाने लागलीच घेतला ] 
आणि २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी महाराजांच्या 


१९ दाळ 


"करखगघर चिघजसज 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


मदतीसाठी लष्करी साहाय्य. देण्याचा निर्णय घेण्यात 
आला. हा निर्णय घेताना विलिनीकरणाचा प्रश्‍न 
अखेरीस काइमीरमधील प्रजेच्या मतानुसारच घेण्यात 
येईल, ही भारताची स्पप्ट भूमिका होती व तिचा 
पंडितजींनी वेळोवेळी निःसंदिग्ध गवब्दात उच्चारही 
केला होता. 

._ इतकेच नव्हे तर “ काश्मीरमधील लोकमताचा कौल 
सर्व राष्ट्रसंघटनेच्या देखरेखीखाली घेतला जाण्यास 
आपली हरकत नाही, आपण तो मान्य करू” असेही 
आश्‍वासन पंडितजींनी दिले होते. हा प्रश्‍न केवळ 
काइमीरचा नसून भारत-पाकिस्तान याजमधील 
सलोख्याचा आहे. बहुसंख्य प्रजा एका जमातीची तर 
राज्यकर्ते दुसर्‍या जमातीचे अश्ली संस्थाने आहेत. 
आपल्या जमातीचे वहुमत जेथे नाही अशा राज्यात 
आपल्या राज्यातील वहुसंख्य प्रजेस डावळून, विलीन 
होण्याचा निर्णय राज्यकर्त्यांकरवी घेतला जाणे दाक्‍्य 
आहे. असे झाल्यास अखेरीस तेथील लोकमतालाच 
मान दिला गेला पाहिजे; व ते लोकमत योग्य रीतीने 
अजमावता यावे याकरिता आपण आंतरराष्ट्रीय 
देखरेखीखाली ते घेण्यात यावे ही कल्पना देखील मान्य 
करावयास तयार आहोत असे पंडितऊञींचे म्हणणे 
दोते. हा प्रश्‍न समाधानकारक रीतीने सुटावा यासाठी 
१७ डिसेंवर १९४७ च्या भारत-पाकिस्तान संयक्‍त 
संरक्षक मंडळाच्या वैठकीत प्रथम आक्रमक टोळ्यांनी 
बाहेर जावे आणि त्यानंतर सर्वेराष्ट्रसंघटनेच्या देख- 
रेखीखाळी लोकमत अजमावण्यात यावे ही कल्पना 
जवळ जवळ मान्य ज्ञाली होती; पण सर्व राष्ट्रसंघटना 
या झगड्यात कशी पडणार हा प्रन होता. अखेरीस 
हे प्रकरण भारताने त्या संघटनेकडे नेळे. व तठ्रिपयक 
तक्तार करताना ही भूमिका पुढे मांडली. त्यानंतर 
घटनेचा अन्वयार्थ 


ज्या घटनांतून अश्याप्रकारे काश्मीर प्रश्‍न उद्भवला 
त्याचा योग्य अन्वयार्थ लावणे कठिण आहे. भारताने 
लोकमताचा कोल मान्य करण्याच्या घोषणा वेळोवेळी 
केल्या आणि पुढे त्याबावत टाळाटाळ 


केल्यास ते चुकीचे व अन्याय्य आहे असेच म्हणावे लागते. 
काश्मीरमधील वहुसंख्य प्रजा मुसलमान धर्माची 
असताना व राज्यकर्त्यांनी विलीनीकरणावावत निर्णय 
घेताना प्रजेच्या मताळा मान दिला पाहिजे अशी 
भारताची भूमिका असताना पाकिस्तानने कादमीरशी 
केलेला 'जैसे थे' करार डावळून सहस्त्र टोळ्या 
काश्मीरमध्ये घुसडण्याचा प्रयत्न का करावा ? हा एक 
प्रश्‍नच आहे. केवळ जुनागडची ती प्रतिक्रिया होती 
असे म्हणता येत नाही. या टोळया काश्मीर महाराजांनी 
विलिनीकरणाचा निर्णय घेतल्यानंतर आत गिरल्या 
नाहीत तर त्या आधीच बंडाळी उद्‌भवून ही टोळधाड 
आली होती हे ध्यानात घेतले पाहिजे. मला वाटते, 
या प्रश्‍नाचे उत्तर काऱ्मीरच्या परिस्थितीतच सापडू 
शकेल. हिंदू व मुसलमान शेकडो वर्षे ऱरातभावाने 
एकत्र राहिले असा तो प्रदेश आहे. आणि यामुळेच 
भारतात दहा वर्षे फोफावत ,गेळेल्या द्विराष्ट्रवादाच्या 
राजकारणाला काइ्मीरमध्ये कधीच थारा मिळाला 
नव्हता. फार तर आपंल्या विशिष्ट अस्मितेमळे आपण 
सवतंत राहाणे चांगले असे म्हणण्यापर्यंत त्याची मजल 
गली असती. वहुसंख्य प्रजा मुसलमान बर्माडी 

खर कारण होय. त्यावाचन या 
सार्‍या प्रकरणाचा मुळातच उलगडा ॅ 

त्याचप्रमाणे 


विदवासपुर्ण भूमिकेचा अही याच पाव्द: 


व 
होऊ 
ती 


अँक्सेशन' झालेले 


झाले होते. याचाच अर्थ 
की आक्रेमकांना पूर्णतया घालविणे 
ळच १ रास्त ठरळे असते. पण त्यात 
क तर अविक व्यापक युद्धाचा धोका होता. दुसरे 
हणजे भारत व पाकिस्तान संबंध कायमचे बिघड- 


डितजी काइमीर प्रश्‍नाकडे 
या व्यापक दृष्टिकोनातून पहात ळर 


कळे न म्हणन जाहीर करून 

जावयास ह ग्द्ध - सिद्ध 

जावयास लावावे आणि भारताचा शार हेतु सिद्ध 
७" २ 


कर्यासाठी “हवे तर आंतरराष्ट्रीय री 
मुत व प पीखार्ट 
सार्नमत घेऊ देत” डेड 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


असे म्हणून पाकिस्तानच्या भावी 


» शकर 


] 


क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


काऱमीर प्रश्न 


तक्रारीही बंद कराव्या ही त्यांची कल्पना. ती इतकी 
रास्त व न्याय्य वाटत होती की तसे न झाल्यास काय, 
हा प्रश्‍नही त्यांना शिवला नाही. सर्वेराष्ट्रसंघटनेकडे हा 
प्रदन नेण्याची तयारी या आत्मविशवासापोटो जन्मलो. 
परतु हे पाऊल पंडितजींच्या अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी 
ठरले नाही 

अन्य राष्ट्रांना आत्रेमक कोण हे ठरविण्याऐवजी 
नवस युळ थांबविणे अधिक महत्वाचे वाटले. आणि 
त्यानंतर पुढचा मार्ग शोधणे. सार्वमत घेण्याची तयारी 
भारत दर्शवीत होताच. यामुळे त्यासंबंधीची पद्धत 
निठ्चित झाली को हा प्रश्‍न मिटला असा त्यांचा समज 
झाला, तो सावेमताने सोडवण्याची आपली ' तयारी 
आहे असे भारताने वेळोवेळी म्हटले खरे ; पण त्यासाठी 
अनुकूल वातावरण प्रथम निर्माण झाले पाहिजे ही 
पुस्ती जोडूनच. पण ते निर्माण होण्यासाठी पाकिस्तानला 
आक्रमक म्हणून ठरविण्याची इतरांची तयारी नव्हती 
शिवाय, तसे करण्यात आपण काड्मीर हा भारताचाच 
भाग होय, अद्ली अप्रत्यक्ष मान्यता तर देणार नाही ना 
अशीही चिता त्यांना वाटत असादी; कारण तसे 
झाल्यास कलह मिटविण्याऐवजी तो अन्याय आहे 
एवढे म्हटल्यासारखेच फार तर होईल, असे त्यांना 
स्पष्ट दिसत होते. 

या अवस्थेत काश्मीर प्रश्‍न अधिकाधिक कठीण 
स्वरूप धारण करू लागला. दास्त्रसंशी झाला. सर्वे- 
राष्टसंघटनेचे कमिशन येथे आले. आणि वाहेरून 
आलेल्या «टारू टोळ्यांना प्रथम घांलवावे, नंतर 
भारताने आपल्या सैन्याचा वराच भाग तेथून परत 
घ्यावा, आणि काढइमीरमध्ये .सावेमत घण्यात यावे 
अक्या अर्थाचा ठराव या कमिशनने भारत व पाकिस्तान- 
च्या संमतीने १३ ऑगस्ट १९४८ रोजी पास केला. 

भारताने तांत्रिकदष्ट्या सार्वमताला दिलेली ही संमति 
वेगळी कलाटणी 

संयक्‍त राष्ट्संघटनेकडें हा प्रश्‍न नेल्याने त्याला 
वेगळीच कलाटणी मिळाठी हे उघड आहे वास्तविक 
तात्पुरत्या का होईना पण भारतात सामील झालेल्या 
भागावर पाकिस्तानने केलेल्या आक्रमणाचा हा प्रश्‍न. 
परंतु तो तसा न रहाता मारत व पाकिस्तानच्या 
कलहाचा प्रश्‍न वनला वाहेरून आलेल्या लुटारू 
टोळ्यांना घालवणे म्हणज आतपंणापुवींचा क्र प्या 
से भाग पुनः कार्मीर महाराजांच्या आठ्मिपत्याखार 


आणणें. परंतु सा्ईमत घेण्यासाठी निर्माण करावयाच्या 


'अनुकूल परिस्थितीची एक प्राथमिक गरज या दृष्टीने 


हो गोष्ट कमिशनला मान्य होर्डना. अदण प्रकारे 
एकोकडे फोकेस्तानखा अतक अतो जळ 
काइमीरची राजवट व दुसरोकडे माऊ ४ळ 

अनिदचित अशी काश्‍मीर राजव फी 
अवस्था निर्माण झाली. सारवेमताचा प्रश्‍नही मूळ 


स्वरूपात. राहिला नाही. वास्तविक सावेमत घेण्याचा 
अधिकार काश्मीर सरकारचा. भारताशी तात्पुरता 
जोडलेला संबंध लोकांना पसंत आहे की नाही हे त्यांनी 
अजमावयाचे. पाकिस्तानचे निर्णयाविषयी समाघान 
व्हावे या हेतूने भारताने सर्वराष्ट्रीय देखरेख स्वीकार- 
लेली. यामळे आपण सार्वेमतात ढवळाढ्वळ करीत 
नाही इतपत कमिशनचे समाधान करण्याची जबाबदारी 
भारताने स्वीकारली होती. काश्मीर सरकार व 
कमिशन दोहोंच्या सल्ल्याने ते म्हणतील त्या स्वरूपात 
ती पार पाडण्याची अपेक्षा मारताकडून करणे योग्य 
झाले असते. मात्र हे सारे सर्व प्रदेश-काश्‍्मीर सरकारच्या 
तोव्यात आल्यानंतरच. परंतु कमिदानने हा मार्ग 
स्वीकारला नाही. यामुळे कोणतीही तडजोड निघणे 
अदाक्य झाले. 
'घटनासमितीत कारमीरचे प्रतिनिधी 

यानंतरची महत्त्वाची घटना म्हणजे भारतीय 
घटना समितीत १९४९ साली काश्मीरला देण्यात 
आलेले प्रतिनिधित्व ही होय. पाकिस्तानने याबाबत 
कमिशनने निषेध प्रकट केला असता “ भारताचे कृत्य 
कायद्याच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह नाही; यामुळे आपण 
त्याबाबतीत काहीही करू शकत नाही ” असे मत 
कमिशनने प्रकट केले. भारतानेही, तात्पुरत्या 
'अँक्सेशन” च्या अनुषंगाने टाकलेले हे पाऊल आहे; 
सार्वमताला भारताची मान्यता असून त्याचा निर्णय 
विरुद्ध गेल्यास हे सबंध राहाणार नाहीत, हे मान्य 
केले. राज्यघटनेतील ३७० कलम (काइ्मीरविषयक ) 
समाविष्ट करतानाही गोपालस्वामी अय्यंगार यांनीही 


तात्पुरती व्यवस्था असल्याचे सागून हाच मुहा 
विदाद केला. यानंतर सर्वराष्ट्रसंघटनंच्या वतान 
डॉ. फरॅक ग्रॅहेंम व सर ओवेन डिक्सन यांचे अयशस्वी 
प्रयत्न ज्ञाळे 

नंतरच्या घडामोडींचा विस्ताराने उल्लेख करण्याची 
गरज नाही. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी कार्मीरमध्ये 


ष्र 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, 


वाइ 


नवभारत 


निवडणुका घेऊन कायदेमंडळ अस्तित्वात आणण्याची 
व त्याला जबाबदार असे सरकार स्थापन करण्याची 
योजना सुरक्षामंडळापुढे मांडली. आणि दि. १ मे 
१९५ १ रोजी काऱ्मीरसाठी घटनासमिती बोलावण्याचा 
जाहीरनामा युवराज करणसिंग यांनी प्रकट केला. 
घटनासमितीने भारतात विलीन होण्यःचा निर्णय 
घ्यावा असे आवाहन झेख अबदुल्ला यांनी केळे तथापि 
भारत सरकारने तसे करण्यास संमति दिली नाही. 
काह्मीर घटनासमितीने काहीही निर्णय घेतला तरी 
भारताने सवे राष्ट्रसंघटनेला दिलेल्या अभिवचनांवर 
त्याचा काहोही परिणांम होणार नाही असे स्पष्ट 
करण्यात आले. ही भूमिका नोव्हेंबर १९६३ पर्यंत 
कायम होती. 


नेहरूंचे मत बदलले 


तथापि याच सुमारास पाकिस्तानला लष्करी साहाय्य 
देण्याचा अमेरिका करार करीत असल्याच्या बातम्या 
येऊ लागल्या. अमेरिकेच्या या निर्णयावर पंडितजी 
कडाडले; आणि त्यायोंगाने भारत-पाकिस्तान सम- 
झोत्याच्या प्रश्‍नाचे व विशेषतः काश्मीर प्रश्‍नाचे 
स्वरूपच बदलले आहे अशी भूमिका त्यांनी घेतली. 
काश्मीर भारतात कायदेशीर रीतीने सामील 


झाला असूनही र आम्ही या प्रश्‍नावावत सार्वमत 
घेण्याचे मान्य केले. काश्मीर घटनासमितीच्या रूपाने 
तेथील जनतेने आपला निर्णय दिला आहे. तो निर्णय 
देण्याचा कारमीरी जनतेला पुर्ण अधिकार आहे. तो 
कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. घटनासमितीने 
(काश्मीर) आपले मत प्रकट केल्यामुळे हा प्रश्‍न आता 
संपला की काश्मीर हा भारताचा भाग आहे 
अशी पंडितजींनी भूमिका घेतली; व या प्रकरणावर 
अखरचा पडदा पडला आहे असे ते म्हण लागले. 
यामुळे हा प्रश्‍न सुटण्याची शक्‍यता पूर्णतया 
नाहीशी झाली. न 
तथापि सुरक्षा मंडळापुढे मात्र अजून तो जिवंत 
होता. काश्‍मीर जनतेच्या प्रतिनिधींनी याबाबत निर्णय 
भतला असल्याने आता सावंमत घेण्याचा मुळी प्रश्‍नच 
उरलेला नाही अजी वक्षी गुलाम महमद यांनी 
ऑगस्ट १९५५ मध्ये घोषणा केली. 
अतत “ आणि त्याच 
वर्षाच्या अखेरीस कुश्‍चेव्हने “ भारतीय संघराज्याचा 
एक घटक म्हणून काइ्मीरचे स्थान काऱ्मीरच्या 
रुन क वते आहे” अश्यी घोषणा केली. या 
"प्या घटना पाहिजे 
हत्याच्या घटना नमूद केल्या हजेत. तथापि 


ष्र 


अनुक्रमणिका 


यानंतर देखील १९५७ साली तो पाकिस्तानने पुन: 
उपस्थित केला. आणि सुरक्षा मंडळाने त्याविषयी 
चर्चा करण्याचे ठरविले. अजूनही त्याविषयी अधून- 
मधून चर्चा होत असते. तथापि ठराव झाला नाही 
याचे कारण सोविएट रशियाने केलेला व्हेटोचा ' 
वापर हे होय. 
अडचणीची परिस्थिती 

काश्मीर प्रश्‍नाची थोडक्यात ही पार्वेभूमी आहे 
ती ध्यानात घेतली की माझ्या समजुतीने गेल्या पाच- 
दहा वर्षाच्या काही घडामोडींचा अर्थ स्पप्ट होऊ 
शकतो, तो आता थोडक्यात विचारात घेणे जरूर 
आहे. तथापि तसे करण्यापूर्वी एक गोष्ट मात्र निदचित- 
पण स्पष्ट केली पाहिजे. जगात सगळीकडे रताविषयी 
गैरसमज निर्माण करण्यासाठी पाकिस्तानने या प्रश्‍नाचा 
पुरेपुर उपयोग करून घेतला आहे. आणि तसे करणे 
पाकिस्तानला शक्‍य झाले याची कारणेही स्पष्ट 


आहेत. एकतर पाकिस्तान हे भारताच्या मानाने 


लहान व सापेक्षतया दुर्बळ राष्ट्र वाटते. यामुळे प्राथमिक 
सहानुभूतीचा कळ डे 


सांगण्याचा प्रश्‍नच राहात 
नाही. पाश्‍चात्य राष्ट्रात तर ती कोणासही सहज रास्त 
व न्याय्य वाटेल अज्ली भमिका 


*'सका आहे. उलट, भारता- 
सारख्या एरवी ज्ञांतताप्रिय व उच्च नेतिक भाषा 
बोलणार्‍या राष्ट्राने हा साधा, सरळ व लोकद्याही- 
प्रधान मार्ग का नाकारावा हे प्रत्येकाला कोडे पडते. 
आणि दीर्घ खुलासा करून गेरसमज नाहीसे करण्याचे 
प्रयत्न करणे क्रमप्राप्त होते. 

मनातील संशय दूर होताना दिसत 
नाही. कारण, सार्वमत हे वहूधा त्याचे श्रद्धास्थान 
असते; आमचेही ते आहेच. 
तात्पये प्रचाराच्या लढाईत आम्ही 
नाही. खुहू न्यूयॉर्कमध्ये पाकिस्तानने 
महत्वाची “लॉबी” तयार केली आहे. 
येही. भारत-पाकिस्तान- 
पाश्चात्य जगात ब्रिटनच्या 
दिला जातो.. कारण येथील 
लन अधिक योग्य आकलन 
_। आमच्या विषयी काइमीर 


ह 


परिस्थितीचे व. प्रश्‍नांचे ब्रि 
आहे असा समज आहे. ते 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राजतपाठशाळामडळ, वाड 


कार॒मीर प्रश्न 


प्रनावावत सहानभती जवळजवळ नाहीच असे 
म्हणता 

हेणता येईल. यामळे या प्रश्‍नाने आम्हाला अत्यंत 
अडचणीच्या अवस्थेत टाकले आहे. या गैरसमजाचे 


आल्या इतर प्रश्‍नाबाबतच्या भूमिकांवरहो 
यं झाले आहे 
परिस्थितीतील बदल 

काश्मीर प्रश्‍नावाबत १९५३ साली अभिप्राय 
देताना “ आम्ही दिलेले अभिवचन तर आहेच; पण 
त्यावरोवरच बदललेल्या सर्वच परिस्थितीचा आम्हास 
विचार करावा लागेल” असे पंडितजी म्हणाले होते. 
आज दहा वर्षांनंतर तर ही परिस्थिती कितीतरी 
अधिकच वदलली आहे. आरंभी काश्मीरमधील 
लोकमत कसेही असळे तरी आता ते भारताला सवस्वा 

अनुकूल आहे की नाही हा एक प्रश्‍नच आहे. याचा अथ 

पाकिस्तानला अनक टरेळच असा नसला तरी 
आम्हालाही काही अडचणी आहेत खास. शिवाय 
सुरक्षा मंडळाने हा प्रश्‍न अजून विचाराधीन आहे हाच 
भूमिका कायम ठेवली आहे. मंडळाचा निर्णय आमच्या 
विरुद्ध जाऊ शकला नाही याचे एकच कारण; व ते 

म्हणजे सोविएट 'व्हेटो' होय. याचाच अर्थ आम्ही या 
प्रश्‍लाबावत अगदी हतवल ज्ञालो असून एकाच राष्ट्राच्या 
कृपेवर सर्व काही अवलंबन आहे. नाहीपेक्षा सदराष्ट्र 
संघटनेचे घटक म्हणन येणार्‍या आमच्या जबाबदार्‍या 
पुर्‍या करण्याची आमची तयारी नाही असे म्हणण्याचा 
अनवस्था प्रसंग आमच्यावर येण्याचा संभव आह 

दसऱ्या दष्टीने पाहताही आजची परिस्थिती अशीच 
चमत्कारिक असल्याचे दिसून येते. या प्रचनामुळ आम्ही 
केवळ आंतरराष्ट्रीय साम्यवादावरच अवल्डून आहोत 
असे नाही; अंतर्गत साम्यवाद व त्याचे स्नेही यांनीही 
त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला आहे चीनविषयक 
गाफीलपणाला. काइमीर प्रश्‍नच काहीसा जबाबदार 
ठरला हे पुराव्यानिशी सिद्ध करता ग्रेण्यासारखे आहे- 
चीनशी बिघडत चाललेले संबध त्यान वेळोवेळी 
आमच्या प्रदेशावर केळेळी आरक्रेमण ह सारे केवळ 


गेरसमजापोटी निर्माण होत आहे; खरा शार पार्कि 
स्तानच आहे. असा प्रचार वद्धत्लीर सुरू होता. आणि 
त्यानंतर जेव्हा चीनचे वतन अधिकाधिक आरक्रेमक 


ठोऊ लागले तेव्हा चीनशी लढणे आम्हाला रक्‍्य नाही 
ती व्यवहार्य कल्पना नाही, आम्ही अशा लढाईत यशस्वी 
होऊ शकणार नाही हा विचार पुढे आला. प्रत्यक्ष 


न क भ र क १ 0 


अनुक्रमणिका 


लढाई सुरू होण्यापूर्वीच आमचे नीतिवैये सर्वस्वी 
खच्ची करण्यात आले. उलट हा प्रश्‍न मात्र कायमचा 
तापत ठेवण्याचे सतत प्रयत्न झाले. पाइचात्य राष्ट्रांच्या 
साध्या समजतदारपणाच्या सूचनेचाही साम्माज्य- 
वाद्यांची लडवड म्हणन उल्लेख होई- आणि सोविएटचा 
पाठिबा हा त्यांच्या मैत्रीचा पुरावा म्हणून माडला जाई 
अमेरिकेने पाकिस्तानला लष्करी साहाय्य देण्याचा 
करार करून भारतात श्ीतयद्ध आणले यासाठी 
पंडितजी रागावले. आणि भारताला शीतयुद्धातील 
एका बाजूस पुरेपुर ओढण्यासाठी त्या रागाचा 
साम्यवादाने भरपूर उपयोग करून घेतला, हा इतिहास 
दष्टीआड करणं ठरेल 
साम्यवादाच्या मंत्रीचा वुडवुडा च्रिनी आक्रमणाने 
फटला आहे. आणि त्यावरोबरच साम्यवादाच्या 
तथाकथित प्रगमनशीलतेचाही चीन हे साम्यवादी 
राष्ट आहे ही गोष्ट, डावे असोत की उजवे, सर्वेच 
साम्यवाद्यांना मान्य आहे. त्यांच्यातील वाद हा 
'केवळ' अंतर्गत वाद आहे तो विकोपाला गेला असे 
काही काळ दिसले तरी त्याबद्दल आम्हा समाधान 
वाळगणे हा शुद्ध खुळचटपणा ठरल एकेकाळी आम्ही 
त्यांच्या मैत्रीवर श्रद्धा ठेवली; आज त्यांच्या अंतर्गत 
कलहावर ठेवावी असे सांगण्यात येते.पण तसे करताना 
आवड्यक सावधपणा वाळगणच दाहाणपणाचे ठरेल 
साम्यवादी प्रगमनश्ीलतेच्या दिवाळखोरीचे एक उत्कृष्ट 
दर्शन म्हणजे चीन-पाकिस्तान मैत्री हे होय. अमेरिकेच्या 
प्रमखत्वाखाली स्थापन झालल्या प्रादेशिक संर&ण- 
संघटनात सामील असलेल्या व्र लष्करी साहाय्य धेणार्‍्या 
पाकिस्तानशी तथाकथित साम्माज्यश्षाहीविरुद्ध लढाऊ 
व आक्रमक क्रांतिवादो (?) भूमिका स्वीकारणाऱ्या 
चीनची मैद्री कशी होऊ शकत हा भरन डावे वा उजवे 
साम्यवादी यापैकी कोणीही सरळ सरळ काढलेला 
नाही. अमर्याद संधिसाबूपणाचेच हृ द्योतक नव्हे काय? 
व तसे असल्यास त्यावर विसंबून राहाणे दहाणपणाचे 
ठरेल काय? साध्य गाठण्यासाठी हव ते साधन 
वापरण्याचा हा प्रकार असेल तर भारताला नामाह्रम 
करणे हेच ते साध्य नव्हे काय? याचाही विचार होणे 
जरूर आहे. चीनने केलेला अणुबांबचा स्फोट व 
क्रव्चेव्हची पदच्युती या घटना सावधपणाची आव- 
य़रकताच स्पष्ट करीत नाहीत काय १? आंतरराष्ट्रीय 
राजनीतीत अजन आम्ही भोळे व भावडच आहोत असे 


"७३ 


उदक 
क. क 


-करखखगघर चिघजसज? 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा 


प्रा्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


दिसते. क्रुरचेव्ह पदच्युत झाल्याने निर्माण झालेली 
परिस्थिती काळजीपूर्वक पाहाण्याऐवजी नव्या सोविएट 
नेत्यांपेक्षाही अधिक जोराने सोविएट धोरण वदलणार 
नाही असा निर्वाळा आम्हीच देत सुटलो आहोत. हा 
भाबडेपणा आता वंद होणे जरूर आहेसे वाटते. 
चास्तवता हवी 

वरील विवेचनाचा अर्थ असा नव्हे की यापुढे चीन 
व सोविएट रगिया यांच्यात फरक करायचा नाही, 
किवा तटस्थतेची भूमिका सोडली पाहिजे. तथापि 
साम्यवादी राष्ट्रेःदेखील परराष्ट्र धोरणाची आखणी 
आपापल्या राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीकोणांतूनच करीत 
असतात हे ध्यानात ठेवून आम्ही अधिक वास्तववादी 
वनण्याची गरज आहे. एका अर्थाने सोविएट-चीन- 
वादाचा या प्रश्‍नाशी सुतराम्‌ संबंध नाही असे म्हणता 
येईल. उलट हा प्रश्‍न तेवत राहिल्याने दोहोंच्याही 
हितसंदंधांची जपणूक होते असे म्हणावे लागेल. कारण 
तो कायम असेतो आम्ही सोविएट व्हेटोवर अवलंबून 
राहातो व पाडचात्य राष्ट्रातील आमच्याविष्यीचे 
गैरसमज कायम राहातात. ही परिस्थिती सोविएट 
दृष्टिकोणातून इष्टच मानावी लागेल. आणि भारत 
व पाकिस्तान यांच्यातील कलह कायम राहाण्याने 
आमच्या सर्वे सरक्षण-प्रयत्नात एक मौलिक दोबंल्य 
कायम राहते. ही झाली चीनच्या हिताची बाव. हे 
दौबेल्य कायम रहावे हाच चीन-पाकिस्तान मंत्रीमागीळ 
चिनी हेतू असू शकतो. या दृष्टीने आजच्या परिस्थितीत 
सर्वेस्वी नवे घटक वर आले आहेत यात शंका नाही. 
नव्याने विचार करणे आवश्‍यक 

या बदललेल्या परिस्थितीत नव्याने विचार होणे 
आवड्यक आहे असे स्पष्टपणे म्हणावेसे वाटते. 
“तर मग काय काश्मीरचे उदक पाकिस्तानच्या 
हातावर सोडावयाचे काय ? ” असे कोणी म्हणेल. तसे 
सूचित करण्याचा हेतु येथे नाही. पण राष्ट्रहिताच्या 
दृष्टीने केवळ एकाच राष्ट्रावर सर्वस्वी अवलवन 
राहावे ढागणारी परिस्थिती कितपत इष्ट आहे 
याचा विचार झाला पाहिजे. तसेच आक्रमणाची सतत 
टांगती तलवार शिरावर ग 


पाहिले पाहिजे. नालासाठी स्वार घालवावयाचा की 
काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. कारमीरमधीळ लोकमत, 
वा धामिक दृष्टिकोणातून तेथे मतदान होण्याचा संभव 
इत्यादी फेरविचार करावयास लावणारे महे हे 
खरोखर गौण आहेत. आजच्या बदललेल्या परिस्थितीत 
त्याहून अधिक महत्त्वाचे व मौलिक घटक पुढे आले 
आहेत. काश्मीर विषयक कलह तेवत राठिल्या हेल्याने 
कार्यमाग आमचा साधतो की चीनचा हा खरा प्रशन 
आहे; व त्याचे प्रामाणिक व भावनांच्या आहारी न 
जाता उत्तर देता आले पाहिजे. 


तथापि त्यावरोबरच पाकिस्तानने अलीकडे टाक- 
लेली पावले पाहिळी की या प्रक्नाचा तुटक वा 
अळृग स्वरूपात विचार करणे अशक्य आहे असेही 
स्पष्टपणे म्हणावे लागेल. काश्मीरवर दावा सांगणार्‍या 
पाकिस्तानची, वारा हजार चौरस मैलांचा अवसाई- 
चीनचा टापू हा एक सर्वात महत्वाचा कलहाचा विषय 
असताना, चीनक्षी मैत्री कशी होऊ शकते हेही एक 
कोडे आहे. पाकिस्तानने त्यावर उदक सोडले आहे 
काय? केवळ भारताला कात्रीत पकडण्याचा पार्कि- 


स्तानचा हा उपक्रम म्हणजे एक प्रकारचे व्लॅक- 
मेलींग'च नव्हे काय ? 


हींग” तात्पर्ये, पाकिस्तानने आपल्य़ा 
वेतनानेच आता काव्मीर प्रश्‍न हा अलग ठेवला 
नसून भारत-पाकिस्तान संबंधांचा तो एक घटक 
उनवला आहे. हा प्रश्‍न सुटला की मारत-पाकिस्तान 
सबेध आपोआप सुधारू लागतील असे मानण्यास 
आता फारसा आधार उरलेला नाही. आणि सार्व- 
मताचा उपाय हाही त्यामुळे 3 


त पुळे आता अर्थशून्य झाला 
आहे. निधर्मी राज्याच्या दृष्टीने सार्वमत घेण्या- 
ताल धोके. तेर आहेतच; वण नुसते काव्मीरमधील 
सावमत असा हा विषय आता राहिलेला नाही. मात्र 
भारत-पाकिस्तान संदध व्यापक पातळीवरून 
सुधारावेत यासाठी काश्मीरविषयी फेरविचार कर- 


ण्याची आमची तयारी असणे 


असताना संरक्षण-प्रयत्नात तील राज्यकर्त्यांच 
गैबेल्य बब डु ् र क्‌ -< 
दोबल्य कायम राखणे कितपत शहाणपणाचे ठरेल हेहो. देखी गाळ हीच नव्हे तर विरोधकांची 
ण्या ह केळ 
७४ 


अनुक्रमणिका 


> 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


प्रा. एम. के. हाल्दर 


नेहरूंचे परराष्ट्रीय धोरण* 


भारताचे परराष्ट्रीय धोरण हा पंडित नेहरूंच्या वैय- 
क्तिक अद्या वैचारिक उत्क्ञांतीचाच एक भाग आहे. 
संस्कारक्षम अद्या अगदी तरुण वयातःच राट्वादी व 
आंतराष्ट्रवादी विचारसरणीचा ठसा त्यांच्या "मनावर 
उमटलेला होता. त्यांचे वडीळ एक श्रेड्ठ कायदेपेडित 
होते आणि आयुष्याच्या उत्तर काळात ते भारतातील 
एक नामवंत राजकीय नेत म्हणूनही विख्यात झालेले 
होते. आपल्या मुलाला पूर्णतया पाश्रात्य रिश्षण 
मिळांवे या हेतूने हॅरो व केंब्रिज येथ त्याच्या शिक्षणा'ची 
त्यानी व्यवस्था केली होती. त्यांच्या प्रमाणेच वकीलीची 
सनद जवाहरलालजीनीही मिळविली होती. 


नहरू विद्याभ्यासासाठी इंग्लंडमध्ये राहात होते 
त्यावेळी इंग्ळंडम'धीळ मजूर पक्षाच्या चळवळीचा उद्य 
होऊन ती चांगळी स्थिरावळेली होती. कम्युनिस्टांच्या 
दुसऱ्या आंतरराष्रीय संघटनेच्या ( सेकंड इंटररनरानळ ) 
वेळी आंतरराष्रवादाचा ठसा प्रथमतः त्यांच्या मनावर 
उमटला असावा. नेहरूंनी लिहिले आहे : * सोव्हियट 
रश्शियातीळ राजवटीत काही खटकणाऱ्या गोष्टी असूनही 
मी त्या देशाकडे आकर्षिळा गेलो होतो आणि जगाच्या 
देश एक आक्षेचा संदेशच देतो आहे असे 
वाटत होते. ते दिवसच असे होते की बुद्धिमान आणि 
मनुप्याचा भवितव्याचा जागरूकपणे विर्‍चार करणाऱ्या 
तरुण मंडळींना तिसरी आंतरराष्ट्रीय संघटना फार 
आद्यादायक' वाटली होती. परंतु नेहरू मात्र या तिसऱ्या 
इंटरनॅशनळच्या बाबतीत पूर्णतः या विचारसरणीने 
भारले गेळे नसावेत. कारण नेमक्या ह्यांच वेळी हिंदुस्था- 
नात सुरू झालेल्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या, सत्याग्रहाच्या 
नेतिक व आध्यात्मिक विचारसरणीने त्यांना आकर्षित 
करावयास प्रारंभ केला, मग त्यांनी गांधीजींचे शिष्यत्वबही 
पत्करले. पण तरीही गांधीजींच्या अहिंसा तच्वा'चा 
पात्र ते स्वीकार करू राकले नाहीत. अंस ब्रिसते की 
नेहरुंनी अहिंसेचा स्वीकार केवळ कडा क म्हणून 
केला, कारण नंतरच्या स्वराज्यप्रात्तीच्या काळात स्वतत्न 
क प 


१४ 00९3-91) 64 या अंकातील 


दृष्टीने तो 


अनुक्रमणिका 


" सरकारचे नेतृत्व करीत असताना त्यानी स्पष्टपणे असे 


म्हटले आहे की “ माझ्या सरकारने अहिंसेचे तत्त्व 
आपल्या आचरणात पाळलेले आहे अस मी कधीच 
म्हटलेळे नाही. माजे सरकार त्या तत्त्वाला आदरणीय 
तत्त्व म्हणून मान देईल. परंतु राज्यकते म्हणून अहिंसेच्या 
तत्त्वाचा स्वीकार करण्याइतके आम्ही समर्थ नाही हे 
अगदी स्पष्ट आहे. तसे केळे तर आम्हाला भूदल, 
नौदल, हवाईदळ काहीच राखता येणार नाही. 
विरोधी प्रवृत्तींचा गोंधळ 

त्यावेळी पं. नेहरूंनी हेही जाणलेळे होते की भारतीय 
स्वातंत्र्याच्या चळवळीतील अग्रेसर संस्था कॉंग्रेस ही 
एक केवळ ' राष्ट्रीय व राजकीय ? संस्थाच आहे 
आणि त्यापेक्षा वेगळ्या रीतीने विचार करण्याचा प्रघात 
अद्याप पडलेला नाही. ? ह्यामुळेच राष्ट्रवादी विःचार- 
सरणी ही एक निश्चितपणे झपुरी आणि संकुचित 
विचारसरणी आहे हे नेहरूंना कळले होते. अश्या 
या काळात राष्ट्रवाद व आंतरराष्ट्रवाद, सत्याग्रहाचे 
तत्व आणि आधुनिक काळातील क्रांती घडवून आण- 
ण्याची इतर तंत्रे, विश्वस्तपणा'चीवृत्ति ( (7५७५९९७)1) 
आणि समाजवादी साध्ये, साम्राज्यवादाचा निपेध 
आणि ब्रिटिक्रांबद्दढ सकौतुक सहानुभूती अशा विरोधी 
गोष्टीत त्यांचे मन आंदोळन घेत राहिले. 

काँग्रेसने १९२७ मध्ये घुसेल्स येथे भरलेल्या 
साम्राज्यशाही विरोधी परिषदेस कॉग्रेसचे प्रतिनिधी 
म्हणून नेहरूंना पाठविळे आणि नहलूंनी याचवेळी 
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या रंगभूमीवर प्रथमतः 
प्रवेश केला. , कम्युनिस्टांच्या होऊन गेलेल्या दोन्ही 
आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधील संघर्ष त्याना तिथे पाहाव- 
यास मिळाला आणि त्यानी अभिप्राय व्यक्‍त केला की 
श्रमिकांबराबतच्या विचारात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या 
संघटनांपैकी तिसऱ्या सैघटनेकडेच माझ्या मनाचा कळ 
झुकत होता. परंतु सभ्यतेच्या ब मानवताबादाच्या 
कल्पनांनी त्याना स्वतःला तिसऱ्या संघटनेत संपूर्णतः 


ल लेखावरून अनुबादित. 


७५ 


कल 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


8.) 


$ > 
द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


वाहून जाऊ दिले नाही. घरुसेल्सची परिषद ही कम्यु- 
निस्टांनी आणि त्यांच्या वैचारिक सहकारी मित्रांनीच 
भरविलेळी होती. या परिषटेबद्दल नेहरूनी नंतर लिहिले 
आहे “ गंमतीची गोष्ट अशी की साम्राज्यशाही विरोधी 
परिषदेच्या वेळी अनेक समित्यांच्या बैठकीत लहान- 

सहान बाबतीत मी अंग्लो-अमेरिकनांच्या गटाच्या 
वाजूचा असे. निदान साधनांच्या, मार्गाच्या बाबतीत 
आमच्यात काही तरी साम्य होते आम्ही दोघेही 
प्रेप्रिताच्या पद्धतीने जाहीरनामे काढणाऱ्या पोकळ 
घोषणा असलेल्या टरावांना विरोध करीत असू ”, 

नेहरूंचे हे तिसऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेसंजरेधीचे प्रेम 
लवकरच संपुष्टात आले. 

१९२३१ साली नेहरूंनी जव्हा गांधी-आयर्विन करार 
घडवून आणण्यात भाग घेतला तेव्हा त्या आंतरराष्ट्रीय 
संघटनेतून त्यांची हकालपट्टीच झाळी. संघटनेने त्यांना 
आपल्या कृत्याचे स्पष्टीकरण करण्याची संधीही दिली 
नाही. नहरूंनी ह्यावावतीत गांधीजींचा निर्णय मानून 
राष्ट्रीय चळवळीतच अधिक लक्ष घालायला प्रारंभ केला. 
परंतु आंतरराष्ट्रीय विचार करण्याच्या प्रवृत्तीने त्यांना 
तसे झपाटलेले होतेच. स्पेनमधीळ यादवी युद्धाने 
पुनः एकदा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भाग ब्रेण्याची 
संधी त्याना आणून दिली. प्रारंभी त्यांच्यामुळेच भारतीय 
कॉंग्रेसने ह्या यादवी युद्धावदळचा एक ठराव संमत केला. 
त्या ठरावात म्हटले आहे की, “युरोपातील फॅसिस्ट 
हुकूमद्याही लप्करी प्रवृत्ती आणि स्पेनमधील जनता 
यांच्यामध्ये चालळेला संघ यावावत कॉँग्रेसला अत्यंत 

हानुभूती व चिंता वाटते आहे. स्पेनचे सरकार व 
जनता हुकूमशाही वंडखोरांना विरोध करीत असताना 
ब्रिटिश सरकार आपले अंतर्गत राजकारणात टवळाटवळ 
न करण्याचे धोरण सोडून वागते आहे याचे भारतीय 
कॉंग्रेसला मोठे आश्चर्य वाटत आहे. य| ठरावावरूनही 
आपल्याला अगदी स्पष्ट कळते आहे की इतर मगिद 
राष्ट्रवादी नेत्यांप्रमाणेच ब्रिटनचा अनेक ठकाणी चाळ 
लेला हस्तक्षेप हा चुकीच्या दिशेने चाललेला जह 
असेच नेहरूंनाही वाटते आहे. वं 

अशा य र 
विक शा या ह्या काळातच अनेक घटना व विविध 

न यांची अवजड छाया डोक्यावर अ 
लखनौ कॉंग्रेसने ( १९३ असतानाच 


२६ मध्ये ) नेहरू 
एकक परराष्ट्रविषयक स्वतंत्र विभाग 


४६ 


अनुक्रमणिका 


अधिकार दिला. आणि .येथपासूनच प्रारंभी कॉँग्रेसच्या 
व नंतर स्वतंत्र भारत सरकारच्या परराष्ट्रविषयक 
धोरणा*ची आखणी नेहरूंनी केली 
चीनला भेट ब फॅसिझम 

साम्राज्यवादांचे कट्टे शत्रू असलेल्या नेहरूंना 
चीनच्या 'चॅग-के-शक बद्दळ फार आद्या वाटली होती. 
चीनने अनेक मोठ्या संकटाना न जुमानता आपल 
स्वातंत्र्य संपादिळेळे होते. दुसऱ्या महायुद्धाला प्रारंभ 
होण्यापूर्वी काही दिवस नेहरूंनी 'चीनचे अंतरंग 
शोधण्यासाठी चीनला भट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी 
लिहिले आहे, “ ह्या दोऱ्याहून मी भारतात परतलो तो 
चीन व चिनी जनता यांचा पूर्वीपेक्षा अधिक मोठ! 
चाहता होऊनच. आणि पूबपरंपरा असलेल्या ह्या 
पुनः तारुण्य प्रात झालेल्या लोकांच्या चेतन्यावर 
कोणत्याही प्रकारची परिस्थिती कधी मात करू शकल 
ह्याची मला कल्पनाही करता येईना. 

परंतु युद्धाचा भडका उडाला आणि नेहरूंच्या सर्व 
आशा-अपेक्षांनाही जवर धक्का बसला. त्यांनी आपल्या 
आत्मचरित्रात म्हटले, “ खूप आघात झाळे आणि 
त्यांच्याशी घुळवून घेणे फार जड जाऊ लागले, जमनी 
आण राशयाचा झाळेला करार, फिनलंडवर रशियाने 
ल की चा जपानकडे पाहण्याची मेत्रीची 
४ '/' “'* जेंगात काही तत्त्वाधिश्रिते बागणूक आहे 
क नाही ? का सगळाच केवळ संधिसाधूपणा आहे १” 


सारंमोच्या काळात महात्माडींनी फॅसिझमचे स्वरूप 
पूणपणे भझोळखून 


त्याचा प्रतिकार करणाऱ्या संघटित 
राष्ट्रांना आपला नैतिक पाठिंबा दिला, परंतु या 
शतकातील सवांत भयंकर अशा संकटाशी झगडणाऱ्या 
ह्या राष्ट्रांची पीछेहाट होते आहे असे द्विसता'च त्यांनी 
ब्रिटिश सरकारला युद्धाएवजी अहिंसेचा मार्ग अवल- 
विण्याची सला मसलत दिली, त्यांच्या भव्य ब उदात्त 
ध्येयांच्या दृष्टीने युद्ध ही एक धुद्र गोष्ट होती. अव्हा 
जपानने भारताचा दरवाजा ठोठावण्यास प्रारंभ केला 
तव्हा गांधीजीनी हिंदुस्थानातील लोकांना आपला 
स्वतंत्र असण्याचा हक्क बजञाबण्यास हीच वेळ योग्य 
आहे हे ओळखून ' करेंगे या मरेंगे! असा आदेशा 
दिला. संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी करून काही वाबती- 
तच दिल्या जाणाऱ्या आधिकारांच्या योजना धुडकावून 


शावण्यात झाल्या. कॉंग्रेसच्या राष्ट्रवादी पुढार्‍यांनी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नेहरूंचे परराष्ट्रीय धोरण 


युद्धपरिणामासबंधी राजगोपाला*चारी, मानवेंद्रनाथ रॉय 
यांनी दिलेल्या इशाऱ्यांकडे दुलंक्ष केळे, युद्धामुळे अनक 
वेगवेगळ्या प्रकारच्या राक्यता निमाण होतील हे 
त्यांना दिसळे नाही आणि ते आपले दोलायमान 
परिस्थितीतच राहिले. मग प्रत्यक्षात ज्यावेळी ब्रिटिशांनी 
सर्वे सत्ता भारतीयांच्या हातात दिली त्यावेळी देशाची 
फाळणी केळी गेली, “न भूतो न भविष्यति अक्षी 
संकटपरंपरा लक्षावधी लोकांवर कोसळली, खंडप्राय 
असलेल्या भारताच्या राजकारणातीळ एका विषारी कर्क 
रोगाला सुरुवात झाली. 

हरू अधुन मधून राष्ट्रवादाकडे झुकतच होते. 
१९४० मध्ये जल्मधून काढलेल्या एका पत्रकात त्यानी 
म्हटले * फॅसिझम आणि नाझी राजवट यांच्या विरोधी 
माझ्याइतका फारच थोड्या लोकानी हिंदुस्थानात 
आवाज उठवला असेल, माझ्या सर्व प्रश्रत्तीच त्यांच्या 
विरोधी बंड करतात. परंतु इतर अनेकांच्या प्रमाणेच 
युद्धाने घटन येणाऱ्या अनेक क्रांतीकारक स्थित्यंतरांची 
इतर अनेक राष्ट्रीय पुढाऱ्यांप्रमाणे नेहरुंनाही कल्पना 
न आल्याने ते म्हणाळे ' आपण युद्धापासून दूर राहिले 
पाहिज आणि आपल्या लोकांनाही दूर ठेवळे पाहिज. 
मनुष्यबळ आणि पैसा या द्वारेही मदत करता कामा 
नये. हेच यावेळी आपले प्रथम कर्तव्य आहे ? ' चले- 
जाव ? चळवळ चाळू असूनही युद्धपरयत्नामध्ये या 
काळात त्रिटिद्यांना भरपूर मदत मिळालेली दिसते. युद्ध 
संपले आणि साम्राज्यावरील अधिकार सोडून देणे 
ब्रिटिशांना अपरिहार्य झाळे तेव्हा पुनः एकदा नेहरूंना 
काही वेगळे हृद्य दिसू, लागले, २७ जानेवारी १९४७ ला 
त्यांनी घटना समितीला सागितले ' भारतीय क्रान्तीचा 
हेत. आश्शियातीठ इतर देश्याच्या स्वातंत्र्यप्रातीच्या 
प्रयत्नांना मदत करण्याचाही राहील. आम्ही हे मोठे 
कार्य करण्याच्या दृष्टीने कितीही अपात्र असलो तरी 
हेही ओळखले पाहिजे की आरियांतील स्वातंत्र्य चळ' 
वळीचा प्रारंभ आम्हीच केलला आहे. म्हणूनच कोणतीही 
कृती करीत असताना आपण व्यापक भूमिकेने विचार 
केला पाहिज, ! 
अलिप्रतेचा आरंभ 

ह्याच काळात अलिस्ततेच्या धोरणाबद्दल त्याच्या 
मनांत गंभीरपणे विचार सुरू झाला असावा* जगातील 
सत्तास्पंधेच्या गटात आपण अलित राहावे ह्या विचारांनी 


७७ 


अनुक्रमणिका 


त्याना आकर्षित केळे असावे. ७ सप्टेंबर १९४७ ला 
आकाशवाणीवरून भाषण करताना ते म्हणाले .“ एक- 
मेकाच्या विरोधी प्रयत्न करणाऱ्या सत्तास्पर्धवर आघधार- 
लेल्या गटांपासून दाक्य तितके दूर राहण्याचा भास्त 
प्रयत्न करील. ? तरीही असे दिसते की नेहरूंना 

आपल्या धोरणाची स्वच्छ दिशा ४ डिसेंबर १९४७ च्या 
सुमारास दिसली असावी. आपल्या अल्तितावादी 
धोरणांचे फायदे सांगताना त्यानी त्या सुमारास 
स्पष्टपणे दाखवून दिळे “ आपण दोन्ही सत्तास्प्धक 

गटांना आप्रिय वाटेळ अश्या पुष्कळ गोष्टी 

केलेल्या आहत पण हेही त्या गटांना समजले आहे की 

आम्ही कोणत्याही एका गटाला संपूर्णपणे बांधलेले 

नाही. ही परिस्थिती त्यांना फारशी प्रियही नाही, 

कारण आज एकमेकासंवधी एवढा संदाय, एवढे भय 

त्यांच्या मनात आहे की जो कोणी आपल्या बाजूचा 

नाही तो शत्रूच आहे अद्ी समजूत करून घेतली 

जाते. 

“जगात शांतता टिकणे ही जगाच्या दृष्टीने सवश्रेष्ठ 
महत्वाची गोष्ट आहे ? हे सांगताना नेहरू म्हणाले की, 
आशियातील देद्यांच्या बाबतीत हे सर्वात अधिक खरे 
आहे. या विश्रासातूनच २५ माचे १९४७ ला त्यानी 
आरियातील संबंधांची निश्चिती करणारी परिषद भरावली. 
त्या परिषदेत ते म्हणाले, '“ राष्ट्रे स्वतंत्र झाल्याखेरीज 
आणि प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्य, सुरक्षितता व उत्कषी'ची 
समान सधी मिळाल्याखेरीज खरी शांतता अस्तिःवातःच 
येणार नाही. अनेक अडथळे असले तरी आता जगाःची 
अशी एक अवस्था तयार झालेली आहे की सवे जगाच्या 
एकात्मतेसबंधीचे व्येय आणि सर्व देशांच्या एकत्रित 
थण्यातून निमीण होणारी, एखादी कारभार पाहणारी 
संघटना ( ११० ॥ते8 81017) ) या गोष्टी 
आवद्यकच होणार आहेत. आपण कोणत्याही एका 
सत्तास्पधेतील गटासाठी झटण्यापेक्षा या ध्येयाच्या 
दृष्टीनेच कृती केली पाहिज. 

१८ डिसेंबर १९४८ ला डच सेन्य इंडोनेशियावर 
चाळून आले. २० जानेवारी १९४९ ला द्ल्लिला 
आशियाई राष्रंची परिषद भरली. ह्यांवळी नेहरूंच्या 
साम्राज्यविरोधी धोरणाची आणि अल्सिताबादाऱची 
कसोटीच होती. भारताच्या प्रतिनिधीनी ह्यावेळी 
तत्परतेने एक तीन कलमी योजना मांडली. स्वातंत्र्याची 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठश 


नवभारत 


प्रातऱी अधिकाधिक देशांना व्हावी आणि त्या द्वारे 
चिरस्थायी स्वरूपाची शांतता प्रस्थापित करावी हा या 
परिषदांचा, योजनांचा हेतू असून कोणाविरुद्ठही द्वेष 
प्रस्थापित करावया'चा नाही हे नेहरूंनी यावेळी आवर्जून 
स्पष्ट केळे 

या परिषदेचे ठराव सिक्युरिटी कोंसिळकडे पाट- 
विण्यात आले, ठरावाला असलेल्या दिलीच्या परि- 
घेदेच्या प्रत्रळ पाठिंब्यामुळे जगाच्या मताचा काल 
त्याच बाजूचा असल्याने आणि विशेषतः अमेरिका व 
ब्रिटन त्याच वाजूचे असल्याने नेदरळंडच्या सरकारने 
आपली इंडोनेशियातील लष्करी हाळ्चाळ थांबविली. 
१९४९ च्या एप्रिलमच्ये वाटाघाटींना प्रारंभ झाला 
आणि ऑगस्टमध्ये हेग येथे एक गोलमेज परिप्रद 
भरली. डच्‌ व इंडोनेशियन्स्‌ यांच्यामथ्ये एक नोव्हेंबरला 
एक करारही झाला आणि नेहरूंच्या परराष्ट्रीय धोर- 
णाचा पहिला मोठा विजय प्रस्थापित झाला. 


१९४८ साळी अक्षी एक घटनांची मालिकाच घडली 
की ज्यामुळे नेहरूंचा आपल्या अलिप्ततावादी धोरणा- 
वरील विश्वास वाढतच गेला. व्रह्मदेश, सिलोन, मलाया 
या राष्ट्रांना स्वातंत्र्य मिळाळे. दक्षिण कोरिया प्रजासत्ताक 
झाले, परंतु ह्याच वेळी कम्युनिस्टांचे आशियातील 
अनेक राष्ट्रांत सत्ता वळकावण्याचे जोरदार प्रमत्नही 
चाळूच होते. नेहरूंना त्यांच्या स्वतःच्या देशातच 
त्याचे प्रत्यंतर आळे. तेळगणात भारतातील कम्युनिस्टांनी 
येनान घडवून आणले, युरोपातही ही कम्युनिझमची साथ 
बळावली. ज्ञेकोस्लोव्हाकियातील उदारमतवादी सरकार 
२८ फेब्रुवारी १९४८ ला कोसळले आणि ग्रीसमध्ये 
कम्युनिस्टांचे गनिमी युद्ध सुरू झाले. 
पाश्चाच्य राष्ट्रांना कम्युनिस्टांच्या गटाचे 
आहे याची अधिकाधिक जाणीव झा 
१९४९ ला *नाटो'ची निर्तेती 
808010 ९8४ (118 
अलिप्ततावादी धोरणाचा पहिला विजय डोळ्याला दिसत 
असतानाच अनेक समस्या, अनेक पर्याय डोळ्यापुठे 
येत होते. ब्रिटनने नाटोचे सभासदत्व पत्करळेळे असूनही 
नेहलंच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या भारताच्या घटना- 
९९४९ पय व य रण्याचा णय मेतल. मे 
बाहेर पडलो तर आपण पूर्णत; मलो गोत 
€-त; एकाकीच राहू आणि 


वचेस्व वाढत 
ळी. १४ एप्रिळ 
झाली. ( ४०1] 
0०1) अश्या रीतीने 


श्ट 


अनुक्रमणिका 


त्यामुळे आता आहोत यापेक्षा अधिक बांधील राहावे 
लागेल. ? 
*चीनबद्दळचे प्रेम 

प्रेसिंडंट टररुमन, पंतप्रधान अँटली यांनी ऑगस्ट 
१९४९ मध्ये नेहरूंना कळविळे की, ' कम्युनिझमखेरीज 
दुसरी कोणतीही शक्ति इंडोनेशिया, इंडोचायना, 
काश्मीर यासारख्या अशांत प्रदेशात उदयाला येणार 
नाही? परंतु नेहरूंना कम्युनिस्ट चीनवद्दळ फार आक्रा 
वाटत होती. आणि कम्युनिस्ट चीन व आशियातील इतर 
लोकशाही राष्ट्रे यांच्यामव्ये कोणाचीही एक वाजू न 
स्वीकारता नेहरूंना राहावयाचे होते. 

२१ सप्टेेर १९४९ ला माओ-त्े-तुंगने चीनच्या 
सजञासत्ताक राज्याची घोषणा केली. २१ जानेवारी 
१९५० ला मोठ्या उत्साहाने नेहरुंनी चीनच्या ह्या 
राज्याला आपल्या देशाची मान्यता कळविली. मान्यता 
देणाऱ्या राष्ट्रांपैकी भारत हे पहिळेच राष्ट ठरले. 

असेही असेल की आशियातील कम्युनिस्टाचे वाढते 
वचस्थ नेहरूंना दिसू लागले असल आणि म्हणूनच 
इंडोचायनाच्या हो-चि-मिन्ह बहल एक विशिष्ट वृत्ति 
“नाना धारण केली. ह्या काळात इंडोनेश्रियाला पोषक 
ठरबीळ अश्या अनेक घटना त्यांनी केल्या पण त्यांनी 


इंडोचायनाला मात्र पाठिंबा दिळा नाही. १९५० मद्ये 
भारताच्या पाळमंटमच्ये जे वाटबिवाद झाळे त्यात 


कम्युनिस्ट चीनच्या वाढत्या वचेस्वावद्दळ काळजी 
व्यक्त केली गेली. दक्षिण आणि आम्नेय आशियाळा या 
चढत्या वचस्वांने काही गंभीर धोका निर्माण होतो आहे 
ह खुद्द नेहरुंनीही मान्य केळे असे नॉर्मळ कझिन्सने 
आपल्या रिपोर्टात म्हटले आहे. 

(४ फेतरवारी १९८० छा नेहरूनी भारतीय जनतेला 
असे सांगितळे की स्व जगच आत; एका विचित्र 
सध्प्राच्या कचाट्यात सापडलेले आहे. शेजारच्या राष्ट्रात 


उलथापालथी होत आहेत ब भारतीय जनता ब संघ- 
राज्य यांच्यावर आपल्या 


या देशाचे ह्या संकटात संरक्षण 
करण्याची जबाबदारी येऊन पडलेली आहे. 

नेहरूंना बाटले असावे की अलिप्ततेचे धोरण 
कम्युनिझमळा थोपवील, भ्हणूनच अभेरिकेचे माजी 
अध्यक्ष हुवर (प्००९/) यांनी जव्हा रशियाला वगळून 
युनोची वैटक ण्याची सूचना केली त्यांवेळी नेहरूंनी 
अगदी तीव्रपणे आपली विरोधी प्रतिक्रिया व्यक्‍त केली. 


(2 


मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नेहरूंचे परराष्ट्रीय धोरण 


त्यांना अद्याप वाटत होते की नैतिक आवाहनाने कम्यु- 
निस्ट चीन अजूनही वळेल, 
चर्लिनची परिषद 
१९५० च्या जूनमध्ये बलिंनमध्ये काही विचारवंतांची 
(त्यात बहुतांशी युरोपीय होते) एक बैठक झाळी आणि 
(८०52633 107 010011] ]"'९९१०॥ या संस्थेचा 
अन्म झाला. ह्या परिषदेत विचारवंतांनी हुकूमशाही 
दहद्ात दिवसेदिवस वाढत आहे याबावत काळजी व्यक्त 
केली, त्याच सुमारास सर अन्‌ जेकत्रू ( रौयल इन्स्टिटयू- 
-टच्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडीच्या अभ्यासासाठी 
नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष ) यानी आपला शीत- 
युद्धातील संरक्षण योजनांसंब्रेंधी आहवाळ सादर केला. 
अहवालाचा सारांश असा की, “ कम्युनिस्टांचे आपल्या 
प्रसाराचे वाढते प्रयत्न आशियातील राजकीय व लष्करी 
हकार्य नसलेल्या देशात अधिक होत राहतील आणि 
पश्चिम युरोपातीळ अनेक राष्ट्रात थोडेफार भसे सहकार्य 
असल्याने येथ ते भय कमी आहि. पाकिस्तानापासून 
हौंगकॉंगपयंत समान व्येयांच्या व हितसंबंधांच्या 
संरक्षणाच्या दृष्टीने अटलांटिक कराराप्रमाणे कोणतीही 
अधिकृत योजना अद्यापपर्यंत अस्तित्वात आलेली नाही. 
पाकिस्तान, भारत, सिलोन, मलाया हे राष्ट्रकुलाचे 
सभासद आहेत. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या धोरणाचा त्यांच्या- 
वर प्रत्यक्षपणे परिणाम होतो किंवा ब्रिटनच्या धोरणाशी 
ही रांद्र संवधितही असतात परंतु युरोपातील राष्ट्रांची 
संघटना जेवढी दृढ आढे तेवढी आशियाई राष्ट्रांची नाही. 
अटलांटिक कराराप्रमाणे एखादा पॅसिफिक किंवा हिंदी 
महासागर करार करण्यात काय काय अडचणी आहेत 
याचा ह्या समितीने विचार केलेला आहे. तरीही त्याना 
परस्पर सहकार्याने व समान संरक्षण योजनांना वळ- 
कटी आणण्याचे कार्य या विभागात का करता येत 
नाही हे कळत नाही. पाश्चात्य राष्ट्रांपासून परराष्टीय 
घोरणात स्वातंत्र्य टिकविण्याची आशियाई राष्ट्रांची 
उत्कट इच्छा आहे आणि लष्करी आक्रमणाच्या ब 
हस्तक्षपाच्या भयाचा प्रतिकारही ह्या राष्ट्रांना करावयाचा 
आहे. त्यांना आपापठात एखादा करार करता आला 
च हे शक्‍य होईल. ” 
त या घटनांच्या वातावरणात पवळा 
नेहरुंना शीतयुद्धाचे घोके सतत जाणवत हे ते. या 
स्टालिनने धूळ खात पडढढा 'लनिनचा, शांततापू( 


सहजीवना'चा सिद्धांत झटकून बाहेर काढला आणि 'पुनः 
नेहरूंच्या अलिप्ततावादी धोरणाबाबतच्या आद्या अपेक्षा 
उंचावल्या. माचे १९५० मध्ये नेहरूंनी पाल॑मेंटला 
सांगितळे की “ आपण आपल्या देशाची उभारणी 
भक्कम पायावर करावी आणि ज्या गोष्टींचा आपल्याशी 
साक्षात संबध येत नाही त्यात आपण स्वतःला 
गुंतवून घेऊ नये. ' याचा अर्थ असा नाही की 
नेहरूंना त्यात रस नव्हता. परंतु 'अद्या या जबाबदाऱ्या 
आपल्यासारख्या देशाला न पेलणाऱ्या आहेत आणि 
स्वतःचेच प्रश्न अगदी भरपूर आहेत.? ' जोंजे वॉ्णिंग्टन 
१९ सप्टेंबर १७९६ मध्ये जे म्हणाला; अगदी तेच 
उट्गार नेहरूंनी जगाची परिस्थिती खूप बदलली अस- 
तानाही काढले. ते म्हणाले: “ शांतता आणि समन्वय 
यांची वाढ करण्या'चा प्रयत्न करावा; कारण कोणत्याही 
एका देशाशी भावनेने जखडून घेणे अधिक आहितावह, 
विविध प्रकारची संकटे आणणारे ठरत. आमचे सुख्य 
धोरण कायमच्या कराराने जगातील कोणत्याही देशादी 
बांधील राहावयाचे नाही या दृष्टीने वाटचाल करीत 
राहवया'ची हेच आहे.? 
कोरिया ब तिबेट 

दक्षिण व उत्तर कोरियामध्ये संघर्ष निर्माण झाला 
तेव्हा इतर अनेक राष्ट्रांपरमाणेच उत्तर कोरियाला 
भारताने आक्रमक म्हटले. परंतु नेहरूंच्या मनात 
स्टालिंनच्या शांततापूणे सहजीवनाचा असा घोष 
चाललेला होता की त्यांनी स्टॅलिनशी पत्रव्यवहार सुरू 
केला. आपल्या अलिस्ततावादी धोरणाचा ते कोसळण्या- 
पूर्वी एकदा बचाव करण्यासाठी असे मत दिले को 
चीनने कोरियात आपले मोठ्या प्रमाणात “ स्वयंसेवक ? 
पाठविळे असले तरी कम्युनिस्ट चीनवर आक्रमक 
म्हणून शिक्का मारू नये. ३० सप्टेंबर १९५० ला 
त्यांनी युनोळा असाही सल्ला दिला की उत्तर कोरियावर 
सेन्य पाठविणे चुकीचे ठरेळ, एकाच आठवड्यात चीनने 
आपले सैन्य तिबेटमध्ये घुसविल. हिंदुस्थानच्या सीमेवर 
चिनी सैन्य दिसता'च नेहरू संतापळे पण त्यांना चीनच्या 
भत्यांनी स्पष्टपणे ताकीद दिली की हे सैन्य साम्राज्यवादी 
वृत्तीचे परिणाम धुवून काढण्यासाठीच आहे. 

२२ जून १९५१ रोजी मानवेंद्रनाथ रॉय यांचा 
एक लेख प्रसिद्ध झाला, “कम्युनिस्टांना माहीत आहे की 
ब्रिटिशांचा कोणताही परिणाम तिंबेटवर राहिलेला दिसत 


७९ 


अनुक्रमणिका 


ह: - 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


नाही..अमेरिकनांना तेथे शिरकाव करून घेता येत नाही. 
त्यांच्या लष्करी. हालचालीचे खरे लक्ष हिंदुस्थानात 
आहे. आपल्या पंतमरधानांच्या दृष्टीने बिचार करता हा 
फार मोठा क्रूर आघात आहे. कारण, माओ-त्से-तुंगच्या 
हातात हात घाळून आशियाचे आणि स्टॅलिनच्या 
प्रेरणेतून नव्या नेतिक कल्पनांसह जन्माठा येणाऱ्या 
नव्या जगाचे नेतृत्व करण्याचे त्याचे स्व यामुळ भंग 
पावत आहे. ” परंतु नेहरू आपल्या अल्सितेच्या 
धोरणात गुंग होऊन गेले होते. त्यांच्या भगिनी श्रीमती 
पंडित यांनी जेःहा असे उद्‌गार काढले की,  आशिया- 
तील कम्युनिझमच्या प्रसारापेक्षा युद्धाचा धोका 
हिंदुस्थानच्या दृष्टीने अधिक भयप्रद आहे तेव्हा नेहरूं- 
च्याच विचारांचा त्यांनी पुनरुच्चार केला असे म्ह्ट्ले 
पाहिजे.” ७ डिसेंबर १९५ ला अगदी रागावून नेहर्र्ह॑ 
म्हणांळे की “ माझा देशा, त्यांच मत -आणि माझी 
निर्णयबुद्धि कोणत्याही एका देशाला किंवा कोणत्याही 
एका गटाला विकावयाची माझी मुळीच तयारी नाही.” 
कम्युनिस्ट चीनच्या भयप्रद हालचालींच्या संदभात 
पालमेंटच्या काही सदस्यांनी नेहरूंना परराष्ट्रीय धोर- 
णाचा केरविचार करण्याची बिनंती केली असता 
नेहरूंनी वर दिळेळे उट्गार काढले, 

तरीही तिवेटची शोकांतिका नहरूंच्या परराष्ट्रीय 
नीतीला मोठेच भगदाड पाडून गेली, ३१ मार्च 
१९५ ला न्यूयॉर्क टाइम्सळा दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी 
केब्रूल केळे की 'कम्युनिस्टांच्या हालचाली प्रदेश गिळऊत 
करण्यासाठीच आहेत आणि माज्ञे वैयक्तिक मत असे 
आहे की कम्युनिस्टपक्ष हा त्याबाबतीत वाटेळ तो मार्ग 
आचरीळ.? नेहरूंना वाटले की ह्यावर एकच उपाय आहे 
आणि तो म्हणजे दक्षिण व आग्नेय आशियाचा आर्थिक 
विकास व्हावयास हवा, 
" ह्या वरील उपायाचा पाठपुरावा करण्यासाठीच 
कोलंबो योजनेत भारताने महत्त्वाचा भाग घेतला, भारत 
पाकिस्तान, त्रिटन, दक्षिण आफ्रिका, आणिल्या 
न्यूझिलंड आणि सिलोन यांनी दक्षिण ब झाठ्चिय 
आंक्षियाच्या विकासात सहकार्य करण्याचे ठरविले, 


सिलोनच्या सर जॉन कोटलवालाने गता (प 001] 


नी फळाचे १६७ पुढे जानेवारीच्या तिसऱ्या 
आठवड्यात केलेल्या भाषणात म्हटले की ट्रदृष्टीने 


केग्युनिस्टांच्या समस्येचा विचार केला पाहिजे. आशि- 


८० 


याच्या निक्ृष्टप्रतीच्या राहणीमानाची जी अनेक कार- 
णांची यादी त्यांनी नमूट्‌ केळी त्यात आशियाच्या सर्वात 
अधिक उत्पादन करणाऱ्या विभागात कम्युनिस्टांच्या 
युद्धाच्या वणव्याने जो रक्तपात झाळा आणि टूट झाली 
ही गोष्ट एक कारण म्हणून नमूद केली आहे. परंतु 
एकसंधीपणा विस्कळीत करण्याची ही प्रक्रिया सुरू 
झालीच होती. 


डिसेंबर १९५३ मध्ये अमेरिका पाकिस्त|नळा 
लष्करी मदत देणार अश्या बाबड्या उठलेल्या होत्या. 
हिंदुस्थानात त्याबद्दल वरीच चर्चा सुरू झाली. १९ 
डिसेबर १९५३ मध्ये डेहराडूनला भाषण करताना 
नेहरू म्हणाले : * पाकिस्तानला अमेरिकेकडून लष्करी 
मदत मिळाली तर त्याचे केवळ हिंदुस्थानवरच नव्हे 
तर सव आझञेय आशियावरही परिणाम होतील, या 
प्रदेशातील सत्तेचा समतोळच बिघडून जाईल. आशियाई 
राष्ट्रातील वसाहतींच्या वर्चस्वाविरुद्ध॒ असलेली 
स्वातंत्र्याची चळवळ या मदतीने दडपली जाईल असेही 
नहरूना वाटले, 

प्रेसिडंट आयसेनहेअरने 


व मर्यादित प्रमाणात हिंदु 
स्थानाला देऊ केलेली 


नाला लप्करी मदत नेहरूंनी नाकारली 
गाण ते आपल्या तरटस्थतेच्या धोरणाला चिकटून 
राहिले, नेहरूंचे हे धोरण भारताला स्वागताह वाटले; 
रण अत्यंत अवजड होऊन वसलेल्या कादमीरवावत 
इतर तटस्थ राष्ट्रांचा पाठिंबा आपल्याला मिळेळ असा 
विश्वास भारताळा बाटत होता. १ मार्च १९५४ रोजी 
गाल्मटमध्ये नेहरू म्हणाले “या दोन्ही देशांची धोरणे 
परस्परविरुद्ध आहेत.' परराष्ट्रीय राजकारणातील 
नेहरूंचे उल्हागार श्री. कृष्ण मनन यानी एक पाऊल 
उ जाऊन सिटो कराराचे वर्णन : 
111१ ९॥01'१०॥10 प२!यए९॥1600 0 ठप 
७९७९९ 8166 ४]])109.)1? या गव्दात केळे 
विजयालध्मी पंडित म्हणाल्या : * या सिटो करारात 
हळ दोनच आशियाई राष्ट्र सभासद झाली आहेत. 
(च वु माश्चातत्य देश आहेत : त्यांना आशियाई 


उरधावीच लागतील, आणि एकदा 
शस्रासाठी अवलंबून राहणे | 


छा) [101])1617 


जी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नेहरूंचे परराष्ट्रीय धोरण 


म्हणजे आशियाई राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्याला असलेला 
धोकाच आहे. शांतता स्थापणे हे या करारा'चे उद्दिष्ट्च 
नाही - आशियाई लोक या युद्धात साधने म्हणून 
वापरले जातील, ” 
अलिप्तता व कम्युनिस्ट 

दरम्यानच्या काळात कम्युनिस्टांना अलित्ततेच्या 
धोरणात अनेक राक्‍यता जाणवू लागल्या. “ वर्ग- 
कलहाचेच वेगवेगळ्या कारणांनी रूपांतर होऊन युद्ध 
निर्माण होते या लेनिनच्या तत्त्वानुसारच त्यानी 
उत्साहाने 019ए३९७1(७ 'चा सिद्धांत अमलात आणा- 
वयास सुरुवात केलीः * शांततेच्या काळात तुमच्या 
शत्रूला मुत्सद्देगिरी आणि व्यापार या जोरावर निःरास्त्र 
करा म्हणजे युद्धभूमीवर तुम्ही त्यांना सहज जिंकू 
दाकाळ - या धोरणापणानेच चौ एन्‌ लाय जून 
१९५४ मध्ये हिंदुस्थानात आले. आपल्या आंतर- 
राष्ट्रीय संवंधातीळ ' हिंदी चिनी भाई भाई ? घोषणेच्या 
युगाला प्रारंभ झाला, १९५७ पर्यंत नेहरुंना लाल 
वीनच्या योजनांचा अंदाज आला होता तरीही 
चीनचे विस्तारवादी भोरण हिंदुस्थानला फारसा धक्का 
पोहोचवणार नाही असे त्यांना वाटले. २७ नोव्हेंबर 
१९५९ ला पाल॑मेंटमध्ये त्यांनी कबळी दिली की चीन- 
मधील क्रांतीपासून नव्या चीनचे स्वरूप कसे असेल 
याकडे आमचे नेहमी लक्ष होते. तेथील क्रांती ही 
केवळ आमच्या'च नव्हे, आशियाच्या नव्हे तर जगाच्या 
दृष्टीनेही एक फार महत्वाची गोष्ट होणार आहे हे 
आम्ही ओळखलेले. होते. चीनच्या इतिहासाचा एक 
भाग आम्हाला माहीत आहे की ज्या ज्या वेळी 
चीनचे सामर्थ्य वाढते त्या त्या वेळी तो देश विस्तार- 
वादी धोरणच स्वीकारतो. इतिहासाचा हाच एक 
निप्कष॑ आहे. झपाट्याने चालळेळे ओंद्योगिकोकरण 
आणि त्याहून आश्चर्यकारक वेगाने वाढणारी लोकसंख्या 
या दोन्हीतून गंभीर धोकादायक परिस्थिती निर्माण 
होणार आहे हे आम्हाला माहीत होते. विस्तारवादी 
धोरण हिदुस्थानला धोकादायक ठरेल हेही माहीत होते. 
याबाबत आपल्या व बाहेरच्या इतर देशातही 
विचारविनिमय झालेला होता. जशी अधिकाधिक वणे 
गेली तसे ते अधिक स्पष्ट होऊ लागळे, जर कोणाला 
असे वाटत असेळ की आपले 'चीनविषयक धोरण 
हे परिणामांची कल्पना नसल्याचे द्योतक आहे तर ते 


न,भा, ११ 


अनुक्रमणिका 


संपूर्णपणे च्चूक ठरेल. जर कोणाला असे वाटत असेळ 
की आपण चीनला मिऊन त्यांचा अनुनय करीत 
राहिलो तर ही दुप्पट मोठी चूक ठरेल. या ठिक्राणी 
एक़ प्रश्न विचारणे अगदी वरोबर ठरेळ की मग 
हिंदी-चिनी भाई भाईची घोषणा का करण्यात येत 
होती १ 

१९५४ च्या ऑगस्टमध्ये सर जॉन कोटलवालांने 
कोलंबो योननेतील देशांच्या पंतप्रधानांची एक परिषद 
भरवून सिटोच्या ऐवजी 488190 120०७170 ची 
स्थापना करावी असे सुचविले. ह्यावर नेहरूंनी सफ़ो- 
आरियन परिषदेची योजना आखली आणि एप्रिल 
१९५५ मध्ये बांडुंग येथ परिषद घेण्यात आली. 

बांडुंग्ची परिषद नुसती'च सापम्राज्यक्षाही विरोधी न. 
होता पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या विरोधीही ठरली. कृष्णमेनन 
त्या परिषदेत म्हणाले : “ अमेरिकेवद्दळ सहानुभूति 
असलेल्या कोणाही व्यक्तीला आफ्रिका-आशियातील 
राष्ट्रांनी एकत्रितपणे व्यक्त केळली भावना बोचल्या- 
खेरीज राहाणार नाही. बांडे परिषदेने नेहरूंच्या 
अलिप्ततावादी धोरणाचा उत्कर्ष स्पष्टपणे दर्शविला. 
परंतु त्याच वेळी लाळ चीनने दक्षिण व अन्निय आरि- 
यातील राष्ट्रांच्या घडामोडीत आपला प्रवेशही करून 
घेतला होता. या परिषदेमुळे नेहरूंनी पश्चिमी राष्ट्रांना 
दाखवून दिळे की लाल चीनला आफ्रिकी व आशियाई 
राष्ट्र आपल्या गटाव्राहेरील समजत नाहीत. फिलि- 
फाईन्सच्या (297105 1६0॥1प1० यानी म्हटल्याप्रमाणे 
वी-एन-लावचे सर्वतोपरी रक्षण करण्याची एखाद्या 
प्रेमळ मातेची वृत्ती या वेळी नेहरूंनी दाखविली. 

परंतु लवकरच पंडिंत नेहरूंच्या आपल्या धोरणाच्या 
सामर्थ्याविषयीच्या आद्या-अयेक्षांना मोठा धक्का बसला. 
२९ एप्रिळ १९५४ मध्ये तिबेटसबंघीच्या 8100 
वाद १ह्टा९९01९1/ च्या वेळी त्यांच्या पंचशील 
तत्त्वांचा उद्य झाला. परस्परांच्या देशावर आक्रमण 
न करणे, एकमेकांना मदत करणे, प्रादेशिक एकात्मतेचा 
आदर बाळगणे, समान दर्जा सांभाळणे, परस्परांचे 
हितसंबरेय सांभाळणे आणि शांततापूर्ण सहजीवना'चा 
प्रयत्न करणे इत्यादि गोष्टो या पंच्लीलमध्ये अंतर्भूत 
होत्या. परंतु हा करार होऊन सुद्धा लालचीनच्या दुष्ट 
हालचाली चाळूच राहिल्यामुळे, हंगेरीतील क्रांतीच्या 
वेळच्या पाशवी अय्याचारामुळे ब सुवेझ प्रकरणात 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


८९ 


ण्यात > 
9" नवभारत छो: 
७५ घो 


“७ अमृतमहोत्सवी 


» ४७ च, ७ 


“/ 2: 
1 यी 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


संघर्ष वाढविण्याच्या अमेरिकेच्या वृत्तीमुळे, नेहरूंना 
आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा असे बाटून 
“ पंचशील “मधील तत्त्वे व अलिस्ततेचे धोरण भारतीय 
प्रकेशाच्या एकात्मतेच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने पुरेशी 
नाहीत हे त्यांच्या ध्यानात आले असावे. 

१९५७ साली परकीय हुंडणावळीमध्ये फार मोठी 
घट आली. ( ६५० दरलक्ष डॉल्स ) आणि हिंदुस्था- 
नची दुसरी पंचवार्षिक योजना क्ली पार पंडेळ असा 
पेच तयार झाला. लाळ चीनचा योग्य रीतीने प्रतिकार 
करण्यासाठी भारताला केवळ स्वतःचे सामर्थ्य पुरे पडेना 
आणि सोवियटू रक्षियाची सदिच्छाही उपयोगात येईना. 
नेहरूंची १९५६ मधील अमेरिकेची वारी आणि 
१९५९ मध्य आयसेन हॉअरने हिंदुस्थानला ट्लिली 
भट यांनी भारत-अमेरिकेचे संबंध वढलल्याच्या, सुधार- 
ल्याच्या काही खाणाखुणा दाखविल्या. ' राजकीय द्ष्ट्या 
सत्तांचा समतोल राखावयास भारताचा उपयोग होतो 
आहे तेव्हा सुप्त अद्यी कोणतीही आक्रमक शक्‍ती 
अगदी सहजतया हा समतोळ बिघडवू शकेल असे 
घडणार नाही ? हे नेहरूंना फार पूर्वी जरी कळले 
असले तरी प्रारंभीच्या काळापासूनच लाल चीनच्या 
धोकादायक हालचाली त्यांनी पुरेशा, नीटपणे ओळखल्या 
नाहीत हेही खरे. त्यामुळेच भारतापुढे विलक्षण अक्शा 
समस्या निर्माण होऊन बसल्या. त्यांच्या जागी एखादा 
चोफेर दृष्टीचा आणि कमी ध्येयवादी असा पररेश- 
विषयक धोरणाचा सूत्रधार असता तर ह्या समस्या 
टाळता आल्या असत्या. 

अलिप्ततावादी धोरण हे काही अंद्याने भारताला 
ज्या वस्तुस्थितीला तोंड द्यावयाचे होते त्याचा बिचार 
करूनही थोडेफार ठरविळे गेलेले होते. हिंदुस्थानच्या 
ठिकाणी मत्यक्ष दिसू शकणारे असे सामर्थ्य तेव्हाही 


नव्हते आणि आजही नाही पण या देशाच्या ठिकाणी 


सामर्थ्यांच्या सुस शक्‍यता ( शक्ति ) फार मोठ्या 
आहेत. भारताजवळ वसाहतीत व वसाहतीवाहेर 
वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना आदर्श घोळून देण्याचे सुप्त 
सामर्थ्य तेव्हाही होते व आजही आहे. अक्षा 
परिस्थितीत अलिप्ततावादाच्या धोरणाखेरीज नेहरूंना 
गत्यंतरच नव्हते. त्यांचा स्वतःचा कळ, तरुण वया- 
पासून कम्युनिस्ट विचारसरणी वावतच्या बाळगलेल्या 
आद्या, समाजवादी समाजरचनेचा त्यानी घेतलेला ध्यास 
आणि गांधीबादातीळ काही नैतिक तत्त्वांचा आंतर- 
राष्ट्रीय धोरणात अंतर्भाव करण्याचा त्यांचा प्रयन या 
सर्वच गोष्टी लाळ चीनच्या भारतावरील आक्रमणाने 
अत्येत असमर्थ, दुवळ्या आहेत असे वाटू लागले. 
नेहरूंचा हेतू प्रबळ बलाव्य राष्ट्रावर नैतिक दडपण राख- 
ण्याचा, भारताचे स्वातंत्र्य रक्षिण्याचा, आणि जगात 
व मुख्यतः आशियात सत्तेचा समतोल राखण्याचा 
होता. परंतु नेमके इथेच त्याचे धोरण संपूर्णतः नसेल 
पण अयशस्वी टरळे एवढे खरे, जरी स्वतःच्या व 
स्वातंत्र्यप्रैमी आफ्रिकी, आशियाई लोकाच्या रीतसंवेधा- 
वर भारताला थोडे फार पाणी 


सोडावे लागळे असले 
तरी अलिस्तावादी धोरणाने दक्षिणेतील व आम्नेय 


आशियातील लोकशाही राष्ट्रांचे नेतृत्व करण्याची मोठी 
सुसंधी मारताला लाभली म्हणून धन्यवाद दिळे पाहिजेत. 
अशी एक समजूत आहे को अलिस्ततेचे धोरण हे 
मरत्यक्षतः दुर्बळ पण नेतिक सामथ्यांच्या दृष्टीने जगावर 
परिणाम करू इच्छिणाऱ्या राष्टांच्या दृष्टीने अत्यंत 
हितावह, योग्य असच ठरलेले आहे. परंतु सत्तास्पर्धेच्या 
राजकारणातील वस्तुस्थितीचे नीट आकलन झाले नाही 
या नहरूंच्या परराष्ट्रविषयक धोरणातील उणिवेचे 
समथन आपण करू शकत नाही. नेहरूंच्या परराष्ट्रीय 
धोरणामुळे आपल्याला परकीय राष्ट्रांकडून मदत मिळत 
राहते आहे हा मुद्दाही वादाचाच एक विषय आहे. 


"कखगघर चनन? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. आबू सेद अयूब 


पं. जवाहरलाल नेहरूंची धर्माकडे बघण्याची दृष्टि 


: द्वेषासाठी समानाथी शब्द म्हणून धर्म नेहमी 
राहिलाच पाहिज काय ? ? असा प्रश्‍न श्री. ए. एन. 
व्हाइटहेड यांनी १९३३ मध्ये आपल्या * १.9९ए९॥- 
(७॥/€ ०0 [१8६8 ) या ग्रंथात विचारला आणि 
त्यानंतर काही वष्रांनी या प्रश्नात गर्भित असलेला 
शोकजनक अर्थ आपल्या गळी उतरविण्यासाठी की 
काय पंडित नेहरूंनी आपल्या आत्मचरित्रात असे 
म्हटळे की भारत हा धमंप्रधान देश आहे हे त्याचे 
सवांत मोठे वेशिष्ट्य आहे असे समजले जाते; आणि 
हिंदु, मुसलमान, शस्र आणि इतर हे त्यांच्या घरमे- 
विषयक श्रद्धांविष्रयी अभिमान बाळगतात व इतरांची 
डोकी फोडून आपले सत्य पारस्रून घेत असतात. नेहरूचे 
आत्मचरित्र लिहिले गेळे त्यावेळेपयंत धर्माच्या नावा- 
खाली फक्त काही शेकडाच डोकी फोडली गेली होती. 
सुमारे एक डझन वषानी ही संख्या काही हजारांवर 
गेळी आणि नंतर एक वर्षाने ती कित्येक लाखात गेली. 
नंतरच्या काळात या संख्येत थोडी घट झाल्यासारखी 
दिसते. नंतर देवदेवतांना तहान लागलेली नव्हती असे 
एखादेच वर्ष मध्येतरी गेळे असेल-नंसेल. नरय्ञाच्या 
दृष्टीने १९५० साल हे तेजीचे होते. आणि १९६४ 
साळाने तर अधिक्र चांगळे कार्य अगोद्रच करून 
दाखविळे आहे ! 

कोणीही आत्मविश्वासाने निश्चितपणे सांगू शकत 
नसळे तरी आपण ( आपण सर्वजण ? ) अश्यी आद्या 
बाळगून आहोत की धार्मिक रानटीपणाचा भयाण 
काळ आपल्यापुरता संपलेला आहे. १९२६ साली 
नेहरूनी जेव्हा घोपरणा केली तेव्हा माझे मन त्यानी 
व्यक्त केळेल्या भावनांशी पूणपणे सहमत होते. नेहरूंनी 
म्हटले होतेः “ ज्याला घम म्हणून संत्राधतात त्याचे, 
नेदान संस्थात्मक संघटित धर्माचे दृश्य रूप पाहून माझे 
मन भथग्रस्त होते. मी नेहमीच त्याची निभेत्संना 
केळेली आहे व.हे सवे झटकून टाकावे अशी इच्छा 
बाळगीत आलो आहे. ? याच संत्रंधी लिहिताना 
श्री, व्हाइटहेड यानी यापेक्षा अधिक कठोर शब्द योजळे 


आहेत, आणि विकाखशॉ॒ न होता परिस्थितीचे 
परिशीलन केले तर त्यांचे म्हणणे नेहरूंच्या विधाना- 
इतकेच समर्थनीय आहे. “ प्राचीन काळापासून आज- 
तागायत पयतचा इतिहास हा धर्माच्या नावाखाली 
केलेल्या भीषण कृत्यांचा निराशाजनक इतिहास आहे. 
मानवी जीवनांतील रानटी प्रव्वत्तीचे धमे हे एक 
अखेरचे आश्रयस्थान आहे. तारतम्य न बाळगता 
धर्माचा सत्‌प्रवरत्तीशी संत्रे जोडला जातो परंतु त्याच्या- 
पेक्षा वस्तुस्थिती सरळ सरळ अगदी वेंगळी आहे. 
( देशाा० & ९ 'वातप02्ट, ४९ 26 . 
चाळू काळातील सर्वश्रेष्ठ कृतिशील माणसात पंडित 
नेहरूंचा समावेश करता येतो. त्यांचे मन अत्यंत 
संवेदनशील आणि चिंतनज्लील होते. श्री. व्हाईंटहे 
याना चालू विज्ञानयुगातील महान विचारवेत म्हणून 
मी मानतो. धर्माचा जो जातीय स्वरूपाचा आविष्कार 
घडतो याचा दोघानाही अत्यंत तिटकारा होता. यामुळे 
घर्मकल्पनेचे शुद्ध तोज्वळ स्वरूप आणि धर्माचे 
संस्थात्मक संघटित स्वरूप यांच्यामध्ये या दोन्ही 
विचारवंतांनी गळत करण्याची चूक केळी नाही. ही 
स्वरूपे एकच आहेत असे समजण्याची चूक होण्याची 
दाक्यता आहे. वैचारिक नेतृत्व करणाऱ्या अनेक 
समकालिनांनी ही चूक १लेलळी आहे. नावेच सांगा- 
वयाची झाली तर रसेळ आणि लेनिन या दोन प्रसिद्ध 
माणसांचा उलछेग्व करता येईल, धर्मकल्पनेचे मूलभूत 
मर्म आणि त्या मर्माचा आविष्कार यातील भेद 
समजावून घेण्याचा गोंधळ, असा उल्लेख करून त्या 
गोंधळाचे स्वरूप निश्चित करण्यात कदाचित्‌ माझ्या- 
कडून 'चूक होत असेळ, रूढ शब्द अचूक व निश्चित 
अर्थच्छटा दर्दाबिणारे नसल्यामुळे ज्यांच्यातील फरक 
सहज दार्खावता यावा व ज्या गोष्टी परस्परापासून 
स्पष्टयेणे वेगवेगळ्या आहेत त्या गोष्टींचा उके अखेर 
: घर्म ? या शब्दानेच करावा लागतो, “ या राब्दाच्या 
मोघमपणामुळेच गोंधळ निर्माण होतो, वादावादी 
होते आणि योग्य युक्तिवाद केळा तरी त्या शब्दांना 


१ 0१0९७६-७00॥10 6$ या अंकातील लेखावरून अनुवादित, 


अनुक्रमणिका 


८२ 
2. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


हेवे तसे अर्थ चिकटविळे जातात? याची अत्यंत 
दुःखद जाणीव पं. नहरूना होती. 
दोन प्रकारचे धर्म 

धम या शब्दाच्या दोन अर्थाविषयी आपणास 
प्रामुख्याने विचार करावा लागेल. एक अर्थ व्यक्तीच्या 
केवळ स्वतःच्या जीवनाशी संबंधित असा आहे आणि 
दुसरा जातीच्या सामुदायिक जीवनाशी संबंधित आहे. 
वैयक्तिक धर्मासंबंधी काही ठाम विचार नेहरूंनी 
मांडळे आहेत त्यासंबंधीचे विवेचन नंतर येईलच. 
परंतु जातीय धर्माविषयी किंवा संस्थात्मक संघटित 
धर्माविषयी नेहरूंचे मन हे काही पूरग्रहांनी व्यापलेले 
होते. गेल्या चाळीत वर्षात भारताच्या भूमीवर या 
संघटित धर्माने ज भीषण तांडव केळे किंवा १९३० 
व १९४० च्या सुमारास युरोपमध्ये धे आणि वंदा- 
विद्वेषान साठ लक्ष निरपराधी आणि असहाय लोकांची- 
बायका-मुलांची जी कत्तळ झाली ती ध्यानात घेतली 
तर नेहरूंच्या पूवग्रहांविषयी आश्चर्य वाटण्यासारखे 
काही नाही. आश्चर्य हे की, संघटित धमवेडाने या 
राष्ट्रावर अरिष्ट ओढवले (राष्ट्राचे तुकडे पाडण्यात 
ज्याची परिणती झाली आणि तरीही ज्याचा शेवट 
झालेला नाही ) तरीसुद्धा नेहरूंनी धर्माची व्याख्या 
करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातला जातीय आविष्काराचा 
भाग त्यांनी दुलेक्षिला आणि व्याख्या केली, या व्याख्ये- 
द्वारे जे सांगितले त्याला मी विल्यमजेम्सच्या प्रमाणे 
वैयक्तिक वा 'व्यक्तिगत धर्म? असे म्हणेन, पंडितजींच्या 
शब्दांतच त्यांचे म्हणणे देता येईल:-- 

6 ५७७ 161 8 7९1101) (४० 1७8९ (6 
क०॥१ 10 801९ 01 115 पाडबतेए॥1॥७९३ 3)? 
7०७७७] 1६. 0०58588 60! 0७९ एटा. 
१७ए७]०]॥०७11॥ ०! 0९ पती एचेप8], 01९ 
€९ए0](10॥ 0. 118 ९०18९0]10ए81९88 11) घ 
९९४ब्यांय तों९०९॥01 ७0060 18 ००५५७१७1६१ 
४००पे, ॥॥॥॥ 8३८ १118600101 18 फा]]) ७९8 
पव्हा 0० १९७8७, एप ४5 [धा ४8 


घ॥001509110 1, शोण 17७ ४1-068 


छा1त ९०1819१615 
०प(फाचे लळा ७७8 ७" 1९ 7०९०७०) 
७० ॥॥15 111९01' १९४ए७1०]॥1९॥(, १ ( &प०७1०- 
8791709, 110. 1962 1], 9879) 


०9 पा8 याशा) 08९, 


८४ 


अनुक्रमणिका 


धर्माची अक्ी व्याख्या कली तर कोणताही विचारी 
माणूस ती अमान्य करीळ असे वाटत नाही, परंतु 
मुद्दा असा की आंतरिक विकास (1112 १९५९॥०]- 
"१९1७ ) हा काही पोकळीत घडून येत नाही, येऊ 
शकत नाही. व्यक्ति ही समाजात राहाते आणि विशिष्ट 
सामाजिक परिस्थितीत तिचा विकास घडतो. ही परि- 
स्थिती वैयक्तिक विकासाळा पोषक किंवा मारकही ठरू 
शकेत, काही असाधारण व्यक्ति समाजाचा त्याग करून 
अरण्यात वडाच्या झाडाखाली बसून श्रेष्ठ आत्मोन्नती प्रत 
जातील यात डांका नाही, परंतु वहुसंख्य तमाम जनंतेस 
पुरुषांना आणि स्त्रियांना-हे जमणे शक्‍य नाही. ज्या 
परिस्थितीत नेहरूंना विचार करणे प्राप्त होते त्या 
परिस्थितीच्या आधार सिद्ध झाटेले तर्कशास्त्र नेहरूंना 
आणखी असे लिहाबयास भाग पाडते की * आंतरिक 
विकासासाठी सुद्धा बाह्य जीवनात स्वातंत्र्य आणि योग्य 
परिस्थिती यांची आवश्‍यकता असते. * परंतु ३१९]1४101, 
“ ०81१९18 ०प ("चाच णद्याटु९ ६७ ७७ ७ 
70]९०७1०1) ०! 018 1111९1 १९५९]०]॥1९0४ २ 
हे नेहरूंचे म्हणणे बरोबर आहे काय ? 

चांगल्या जीवनासंत्रंधी 


2 इस्लाम धर्माची जी काही 
कल्पना होती 


त्या चांगल्या जीवनाची प्रगती होण्यास 
योग्य ठरेल अद्नी जी समाजसंघटना त्या धर्मास योग्य 
वाटली त्या समाजसंघटनेच्या बारीकसारीक गोष्टींकडे 
इस्लाम धर्माने अगदी प्रारभापासून खूप लक्ष दिले. 
वेदिक धर्मात समाजसंघटनेची तके एका घडाक्यात 
किंबा अल्पावधीत निर्माण झाली 


तिरी नाहीत. ती हळूहळू 
नमाण झाली आणि एक हजार वर्षाचा कालावधी गेल्या- 


यापूर्वीच्या 
शकवणीमुळे आत्मविकासावर 


त्यातला एक मार्ग 
द क़ 0 या 
जेक क्षतेब्ये योग्य व विद्ठाद्ध 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पं. जवाहरलाल नेहरूंची धर्मीकडे बघण्याची दृष्टि 


बुद्धीने करो हा आहे. असे असूनही काही नवीन 
सामाजिक ध्येये वा मूल्ये गीताकारांनी मांडली असे 
नाही त्यामुळे समाजसंस्थेत काही बदल व्हांवा असा 
पुरस्कारही केलेला नाही. परंतु परंपरागत समाजर्चनेच 
संरक्षण करावे आणि मन लावून विहित कम करावीत 
है सांगितले आहे. खिश्चन धर्मानेही, खिस्ताच्या 
वेळीच नव्हे तर दोन तीनशे वर्षे लोटल्यानंतर, खिश्चन 
पद्धतीने आयुष्य जगण्यासाठी योग्य समाजस्चना 
करण्याकडे विशेष लक्ष पुरवले, 


चांगल्या जीवनपद्धतीविषयी 'आपापल्या ज्या 
कल्पना आहेत त्याना अनुरूप असलेल्या समाज- 
संघटनांचे नियत्रण करण्यासाठी काही तत्त्वप्रणाली 
मांडण्याच्या प्रश्नाकडे कोणत्याही धर्माने दुलेक्ष केले 
नाही किंवा तो प्रश्न अंगाबाहेर टाकला नाही. दोष 
आहे तो अन्यत्रच आहे. समाजसंघटनेचा खालच्या 
पातळीवरून वरच्या पातळीवर अखंड विकास होत 
राहिलाच पाहिजे हे ध्येय मन श्वक्षू पुढे उभ करण्यात 
ते असमर्थ ठरळे यात तो दोष आहे. धर्माच्या नावा- 
खाली . प्रसंगोपात्त युद्धे झाली, कत्तली झाल्या आणि 
तरीसुद्धा जगातळे सवे जातीय घर्भ हे सामाजिक 
स्थेयीचे बळकट आधार ठरलेले आहेत. मानवी 
आयुष्याच्या प्रगत होणाऱ्या प्रवाहामध्ये बांध घालून 
ठेवणात व इतिहासाची साचलेली डबकी निर्माण कर- 
ण्यात या शक्ती न चुकता अतिराय प्रभावीपणे कारणी- 
भूत झाल्या आहेत ही खेदाची गोष्ट आहे. ठुंबलेळे पाणी 
पुन्हा खळखळते ठेवण्याकरता हे बंधारे फोडण्यासाठी 
युरोपमध्ये अनेक तके प्रयत्न करावे लागले. भार- 
तात येथपासून तेथपर्यंत आपण या साचलेल्या डब- 
क्यांच्यामध्येच जीवन कंठित आहोत. जवाहरलाल 
नेहरूंना या परिस्थितीची जेवढ्या बारकाईने- लाग- 
-ल्यास दुःखद रीतीने म्हणा- जाणीव आहे तेवढी या 
राष्ट्रात अन्य कोणासही नाही. समाजविकासाच्या' 
प्रगत अवशेचे चित्र मनापुढे उभे करण्यात नेहरूंच्या 
बुद्धिमत्तेची विशेष चमक दिसून येते आणि हेच ध्येय 
डोळ्यापुढे ठेऊन त्यांनी आयुष्यभर काम केले; पहाटे- 
“पासून मध्यरात्रीपर्यंत, चोर्‍्याहत्तराव्या वषी त्यांना 
'मृत्यु आला, अगदी त्याच्या आदल्या दिवसापयेत, 


अनुक्रमणिका 


जातीय धमोच्या वाढीची प्रक्रिया 

काही असले तरी एका गोष्टीचा आपणास विसर 
पडता उपयोगी नाही. ती म्हणजे मुळात सर्वच जांतीय 
धरम ह्या क्रांतिकारक आक्ती होत्या. प्रस्थापित निष्ठा 
आणि रूढी यांच्याविरुद्ध त्या त्या धर्मसंस्थापकांनी 
बेंड उभारळे होते. काही धर्माब्राबत असे म्हणता 
येईल की त्या त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांना ते इतके 
धोकादायक वाटले की कायद्याच्या तंत्राचा अवलेब 
करून किंवा जनतेमध्ये प्रक्षोभ जागा करून त्या 
त्या धर्मांचे निर्मूलन करण्याची गरज प्रस्थापित 
सत्तेस वाटली. असा छळ चालला असता व अतिदाय 
खडतर परिस्थितीतही त्या धर्मानी आपल्या तत्त्वांचा 
प्रचार करण्याचे काये चाळू ठेवले, आणि प्रस्थापित 
समाजसत्तेकडून ज्यांना जाच सहन' करावा. लागला 
होता त्यांना बाटवून आपल्या धर्माची दीक्षा दिली. 
त्यांची त्यांच्या तत्त्वावर जाज्वल्य निष्ठा होती आणि 
नैतिक धमक होती, सर्वत्र प्रकार पसरावा अक्षी 
मानवतावादी कळकळ होती. या गोष्टी बाजूस ठेवून 


विचार केला तरी इतरांना ज्याची चटकन बाधा होइल 
अद्या प्रकारच्या आकृष्ट करून घेणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांचा 

त्याना लाभ झालेला होता यांत दका नाही. त्यांनी 

आपल्याभोवती लोक गोळा केले. जेथ जेथ ते गले 

तेथल्या तेथल्या लोकांना त्यांनी बाटविल, ज्या कोणाचा 

उपहास झाला, टर उडवली गेली ती ती माणसे आज्ञा- 

धारपणे त्यांच्याजवळ राहून त्यांची अनुयायी बनला, 

घर्मसंस्थापकाच्या हयातीतच किंवा त्यांच्या मृत्यूनंतर 

बाटवलेल्या लोकांची संख्या सपाटून वाढली. इतकी की 

प्रस्थापित वर्चस्वाला तोंड देऊन आत्मप्रतिकार करण्या- 

साठी आपली स्वतःची संघटना उभी करता यावी आणि 

त्याना जो नवा प्रकाश लाभला होता तो सुद्धा अद्याप 

अंधारातच चाचपडत राहिलेल्या लोकांपर्यंत पोचविता 

यावा. धर्माचा अत्यंत सहानुभूती पूवक अभ्यास करणाऱ्या, 

विल्यम जोन्सने ४७५९७७8 ० 1९॥०प8 ॥३४- 

९118708 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे कालांतराने, “ संघटित 

होण्याइतके सामथ्ये या गटांना जेव्हा प्राप्त झाले तेव्हा 
त्या गटांच्याच धार्मिक संस्था झाल्या आणि त्यांच्या 
स्वतःच्या सामुदायिक महत्त्वाकांक्षा निर्माण झाल्या. 
अद्यावेळी राजकारण आणि ठामपणे सत्ता प्रस्थापित 
करण्याची लाल्सा ही या परिस्थितीत प्रविष्ट होण्या- 
साठी आणि मुळात अजाण असलेल्या गोष्टींना दूषित 
करण्यासाठी टपूनच बसलेल्या असतात. * 


८५ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंड 


नवभारत 


भावनेच्या दृष्टीने उन्नत करणारा, नैतिक दृष्ट्या 
स्फूती देणारा धमेसेस्थापकाचा वैयक्तिक अनुभव 
म्हणून धमाचा प्रारंभ होणे, नंतर नवीन बाटवलेल्या 
लोकांच्या जळजळीत निष्ठेत आणि .कळकळीत त्याचे 
रूपांतर हो) आणि अलसेरीस साचेत्रंद्‌ कर्मठ श्रद्वात त्याची 
परिणती होऊन त्याभोवती कमकांडाचा बडिवार वाढतो 
हे घर्माचे सार्वत्रिक वैशिष्ट्य आहे. मानव्य नष्ट करणाऱ्या 
ब आत्मा मारून टाकणार्‍या संस्थांची निष्पत्ती यामधू- 
नच होते. जीझस क्राइस्ट ते मध्ययुगीन खिश्चन धर्भ 
हा कालखंड म्हणजे वर सांगितल्याप्रमाणे स्थित्यंतर 
कसे घडून येते याचे उत्तम किंवा वाटल्यास अत्यंत 
वाइट म्हणा, उदाहरण आहे. धर्मंपीठांची भुते आणि 
मिलिटट चर्च हौ,या ना त्या आवरणाखाली जगा- 
तल्या सवे मोठ्या धार्मिक समाजात वावरताना आढ- 
ळतात. भारतातील दोन प्रमुख धर्मात तर विशेषच. 
कर्मठ मताच्या पकडीतून आपण मुक्त आहोत अशी 
वाजवी फुशारकी हिंदुंधर्माने मारावयोस हरकत 
नाही. धर्मातर . करविण्याचा त्याला तिटकारा आहे. 
तरीसुद्धा कडव्या व असहिष्णू अश्या संस्थांचा उत्क्प 
त्यातून झालेला आहे. नेहरूंना त्यांच्या साऱ्या राज- 
कोय जीवनात कट्टर हिंदु आणि मुसलमान यांच्यातील 
जातीयतेला तोंड द्यावयाचे होते. म्हणून धर्माचा जो 
देखावा द्सितो त्याबाबत ते एवढे का चिडलेले होते, 
संतत झाळेळे होते ह्याचे मम कळू शकते, परंतु धर्मा- 
विषयी ते अधीर वृत्तीचे होते याचे कारण गां 
त्यांच्या मनात असलेळे नितांत प्रेम 
हे होय. 


घींविषयी 
आणि एकनिष्ठा 


गांधीजी आणि नेहरू यांच्या मतांचे वेगळेपण 

गांधीजी मुळातच धार्मिक होते हे कोणीच नाकार- 
लेळे नाही. अगदी व्यापक अर्थाने ते धार्मिक नव्हते 
सॉक्रेटीस, स्पिनोझा, व्हाइटहेड, आइन्स्टीन, टागोर. 
रद अगदी नेहर्ही हे या विश्युद्ध व ब्यापक 9 
अयं धार्मिक ठरू शकतील. परंतु ज्यामुळे धर्माची 
वेगवेगळ्या समाजात विभागणी केली जाते त्या संकुचित 
अर्थाने गांधीजी हे धार्मेऊ होते. त्यांनी स्वतःचा 
हिंदु म्हणूनच विचार केला. ७ पाणवेप ४७० ७७९ 
1119811008 १७]७॥७ ०! ॥18 एशाष्ट्या 
नेहरूंनी त्यांचे वर्णन केळे आहे. 


शब्दात 


८६ 


अनुक्रमणिका 


आपल्या काळात हिंदुधर्मात जे काही सवोत्क्र 
आहे त्याचा उत्तम प्रतिनिधी कोण असा आपणास 
कोणी प्रश्न विचारला तर महात्माजींच्या खेरीज आपण 
दुसऱ्या कोणाचे नाव सांगणार ? अगदी विवेकानंदां- 
चाही या वर्गात समावेश करणे मला कठीण वाटते. 
कारण ते असे म्हणाले नव्हते का की “ ज्या ठिकाणी 
वेद नाहीत, बरायबळ-कुराण नाही त्या ठिकाणाप्रत 
मळा मानवजातीला न्यावयाचे आहे ' ते आणखी 
म्हणाळे होते की, ' स्वतःचा आत्मा म्हणून जो 
अखिल मानवजातीला मानतो व तिच्याशी अद्या आत्म- 
भावाने वागतो असा प्रत्यक्षातला अद्वेतवाद अजून स्व 
हिंदुमध्ये विकसित व्हावयाचा आहे. उलट अद्षा 
समतेच्या पातळीवर बऱ्याच अशी देनंदिन जीवनात 
जर कोणत्या धर्माचे अनुयायी वागत असतील तर ते 
इस्लामचे आणि फक्त इत्लामचे. ज्या आपल्या मातृ- 
भूमीत दोन मोठ्या विचारपद्धतीची गाठ पडते तेथे 
वदान्ताचा भंदू आणि इस्लाम धर्माचे शरीर हीच 
रकेमव आश्या आहे. याविषयी नेहरू म्हणतात की, 
हिंदूर्माच्या कक्षांपलीकडे जाऊन स्वामी विवेकानदानी 
या ठकाणी विचार केलेला आहे. दोन धर्मांच्या भेटीचे 
स्थान या दृष्टीने गांधींनी विचार केला नसता, परंतु 
त्यांनी जो विचार केला तोही तितकाच चकित करणारा 


आहे. 


मध्ये जे 
नमूद आहे. ते म्हणाले, ' प्रदीध अभ्यास केल्यानंतर 
ह माप अनुभव घेतल्यानंतर मी काही निणेयाप्रत 
आला आहे. ते म्हणज वै डर आहे 

(२) सवे न णाम क ते ककी तीं 

॥ आहेत. 

मजा माझ्या हिंदूघर्माइतकेच सव धम प्रिय आहित. 
"हा माझ्या घमंश्रद्धांविषयी जेवढी पूज्यबुद्धी आहे 
तितकीच अन्य धमेश्रद्धांविषयी आहे. मनापासून 
आचरणात आणले तर सर्व घस परमेश्वराप्रत घेऊन 
जातात हे गांधीपूर्वी अनेक संतमहंतांनी, विशेषतः 


हिंदूघर्मातल्या र 
ू- या सत-साधुपरुषांनी सांगून पवे यावे हे 
सत्य आहे. पु ंगून ठेवळे आहे 


दन केळे ते इतिहासात 


ह 


पण याचा अर्थ 


ह 
व्य असा नाही की सर्व मार्ग 
सारख्याच लांबीचे आहे. जव ् 


त किंवा सारखेच मऊ आहेत. 


मराठीचा विकास ; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पं. जवाहरलाल नेहरूंची धर्माकडे बघण्याची दृष्टि 


*< शेख काबाच्या मार्गाने देवापर्यंत पोचला आणि मी 
मनाच्या मंदिराद्वारे पोचलो. ध्येय एकच होते, फक्त 
मार्ग वेगवेगळे होते ? असे कवीने म्हटल असले तरी. 
तो कोणत्या मार्गाला मान्यता देतो हे कळून येण्यास 
अडचण पडत नाही. परंतु जेव्हा गांधी म्हणतात की 
“ मला माझ्या धमश्रद्धांविषयी जेवढी पूज्यबुद्धी आहे 
तितकीच अन्य धमंश्रद्धांविषयी आहे तेव्हा त्यांना जे 
म्हणायचे होते ते त्यांनी नेमकेपणाने म्हटले आहे, 
आणि केवळ विनम्रतेमुळे किंवा काही राजकीय हेतू 
साधण्यासाठी त्यांनी असे म्हटले नाही याविषयी आपण 
निःदांक खात्री वाळगावयास हरकत नाही. अया 
प्रकारचे विधान त्यांनी अतिदाय प्रामाणिकपणे ब हृढ 
निष्ठेने केळे, कारण, ' त्यांच्या धमकल्पनेचा कोठल्याही 
कमेठ मतांज्ञी, रूढींशी किंवा कमेकांडाशी संबंध 
नव्हता. नैतिक मूल्यांवर त्यांची जी अढळ श्रद्धा 
होती तिच्याशी त्यांच्या धर्मांचा मूलभूत संबंध 
होता. या नेतिक मूल्यालाच ते सत्य किंवा प्रेम 
म्हणून संत्रोधतात. हिंदुधमांचे ममं आपण समजावून 
घेण्याची भूमिका घेऊन जी जी वचने किंवा आचार 
त्यांच्या आदडी 'धमेकल्यनेत बसळे नाहीत ते ते भाग 
धर्मांत कोणीतरी नंतर घुसडले असले पाहिजत असे 
म्हणून त्यांनी टाकून दिले, ' (315600४श'ए ०1 ग्पताछ, 
7. 366 ). 

मग विवेकानंदांप्रमाणेच गांधीजी हेही हिंदुधमांच्या 
कमेपलीकडे गेळे आहेत काय ? किंबा त्यांच्या विशेष 
उदार प्रवृत्ती आणि कल्मना या हिंदुपरंपरेच्या व्यापक 
प्रवाहाचेच भाग आहेत असा विवेकानंद व गांधीजी 
या दोघांचाही विश्वास होता काय £ किंवा आपण 
नव्या मागीने चाललो असलो तरी परंपरेचा असा 
विकास घडवून आणण्याची ताकद॒आपल्या प्राचीन 
घमश्रद्धांनीच निर्माण केली असे या दोघांचेही मत 
होते काय १ हा शेवटचा पर्याय बरोबर असण्याची 
बरीच शक्‍यता आहे. परंतु स्वामी विवेकानंद व 
गांधीजी यांच्या या धर्मकल्पनेतून हिंदुघर्मांचे खरे मम 
प्रकट होत असेळ तर कोण हिंदु होणार नाही ? आणि 
हिंदु धर्माशी कोण भांडण करील ? 

जाता जाता येथे एका गोष्टीचा उठेल करतो. ती 
म्हणजे ' 818. 1:९0.07'९8 00 01९ ३४९0018(1'ए- 


९७०॥ ० दिशोष्टां०्प3 ॥॥0पष्टाफी 10 ]होघ)? 


अनुक्रमणिका 


या पुस्तकात महंमद इक्बाल यानीही वरीलप्रमागेचं 
मुस्लीम परंपरेच्या कक्षा ओलांडल्या आहेत. हे पुस्तक 


_आहे त्याहून अधिक चांगल्या रीतीने समजावून घेतले 


गेळे पाहिजे. यातील एका व्याख्यानात खातिमुल- 
अंब्रिया या दोवटच्या प्रेषिताच्या इस्लाम धर्माच्या 
कल्पनेविष्यी अतिदाय अथंपूर्ण स्पष्टीकरण केले आहे. 
प्रेष्रितांच्या दीध परंपरेचा रोवट करणारे आपण आहोत 
अश्शी घोष्रणा महंमदाने का केली ? धार्मिक विका- 
साची परमोच्च अवस्था कुराणात गाठली गेली आणि 
अखेरी पूर्णावस्थस पोहोचलेला धर्म निर्माण केला 
यात अधिक सुधारणा घडवून आणणे दाक्‍य नव्हते 
आणि म्हणून आता आणखी कोणी नवा प्रेषित 
अवतरू दाकणार नाही. ' असा वरील प्रश्नाचा अर्थ 
सनातनी जुनाट पद्धतीने लावला जातो. परंतु इक्ब्रालने 
याचा अगदी वेगळा अर्थ लावला. 

आपण म्हणतो की माणूस हा विचारशील प्राणी 
आहे. परंतु पन्नास हजार वर्षापूर्वीच्या दोन विचारब्यील 
माणसांचे तो अपत्य आहे काय ? व्यक्तिमात्रामध्ये 
विचारशीळता ही अतिशय हळूहळू वाढत असते. 
जोवर ह्या विचारशक्तीचा विकास खालच्या पातळी- 
बरच होता. जीवंनातली उद्दिष्टे साधण्यास विदोषतः 
माणसाला योग्य मार्गाचे मार्गेद्रोन करण्यास पुरेसा 
नव्हता तेव्हा त्याच्या नैसर्गिक विचारश्यक्तील्ा दैवी 
दाक्तीची जोड देण्याची गरज होती; उदा, साक्षात्का- 
राच्या मार्गाने दैवी मागदशन करणे, इक्त्राल असे 
म्हणतो की इस्लामच्या आगमनामुळे तर्काच्या 
निगमन पद्धतीच्या शोधामुळे मानवी विचारशक्तीने 
विकासाच्या दिदोने झेप घेतली, अनुमानाची ही 
तत्त्वपद्धती याच्या नंतरच्या काळात बेकनने शोधून 
काढली हे खरे असले तरी दहाव्या व अकराव्या 
ठातकातील रझी, अविसेन्ना, अलहाझेन इ. अरत्री 
शास्त्रज्ञ या पद्धतीचा उपयोग आत्मविश्वासाने व 
त्यांच्या शास्त्रीय कार्यात यशस्वी होत करीत होते. 
नव्या ऐतिहासिक परिस्थितीच्या बदलत्या गरजा भाग- 
विण्यासाठी नव्या प्रेषिताला नव्या जाणिवेने पुढे 
येण्याची गरज वाटली असली पाहिजे. इक्बाल म्हणतो, 
या काळात आपल्या वैयक्तिक आणि सामाजिक 
प्रश्नांची सोडवणूक करून आपणास केवळ विचाराच्या 
आधारावर मागदरीन करण्याची ताकद मानवाच्या 


८७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नबभारत 


विचारदकतीत आलेली होती. ज्यांच्याद्वारे. मानव- 
जातीला देवी मार्गद्रान घडते अशा प्रेषरितांच्या 
माल्कितला महंमद हा शेवटचा होय. साक्षात्कारावर 
आधारलेला इस्लामधम हा शेवटचा धर्म होय. यापुढे 
धम नव्या पायावर उभा राहिला पाहिज. तो म्हणजे 
विचारशकक्‍तीच्या पायावर, 

पुन्हा मुख्य विष्रयाकडे वळून म्हणावयाचे म्हणजे, 
गांधींच्या हिंदुधर्माचा कोठल्याही कर्मठ मताशी 
किंवा रूढीशी किंवा कमकांडाशी संत्रंध नव्हता असे 
असूनही पंडित नेहरूंचे त्यासंत्रधी काय भांडण असू 
शकेळ १ असे असूनही अक्षी काही क्लेशदायक 
प्रकरणे होती की ज्यात्राबतीत त्यांना या महान मार्ग- 
दर्शकाशी हातमिळवणी करावी लागत होती. पहिली 
गोष्ट अशी की नेतिक आणि राजकीय प्रश्न सोड- 
विण्यासाठी विचारशक्तीचा उपयोग करावा असा 
नेहरूंचा आग्रह होता. हा एकच मार्ग उपलब्ध आहे 
अते त्यांना जाणवले, परंतु गांधींचा मार्ग भिन्न होता 

1 जेव्हा राष्ट्रात आणांब्राणीचो परिस्थिती निर्माण 
झाली आणि नेहरूंसह सर्वानी गांधीजींकडे पाहिले 
तेव्हा तेहा गांधीनी परमेश्वरावर हवाला ठेवला 
प्रकाशकिरण दिसावा म्हणून ते वाट पाहात थांबे 
त्यांच्या ' आतल्या आवाजाची " त्यांनी प्रतीक्षा केळी. 
नेहरू हे मान्य करतात का गांधींच्या सहजप्रत्रत्तींचा 
कौल घरोवर असे. या सहजप्रवत्तीसाठी स्फर्ती किंवा 
आतला आवाज याऐवजी * इन्स्टिक्टस २ 'हा शब्द 
योजणे नेहरू पसंत करतात. 

अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत नेत्यान स ज- 
परडेसास प्रमाण मानून वागावे याळा त्यांचा विरोध 
नाही. परंतु कोठल्याही परिस्थितीचे मम नेत्याने 
विचारशक्तीने ओळसायळलाच हवे आणि आपल्या 
राज़कोय निणेयाबात्रत त्याने पुरेशी कारणेही द्यावयास 
हवीत; ज्य'वेळी इतरांनी आपल्यामागे यावे असे वाटते 
तेव्हा तर ती द्यावयास हवीतच. गांधींच्या कृतीचे न हे 
प्रतु त्याना अश्यावेळी जी कारणे पुढे केली त्यांनी 
नेहरूच्या मनाला. दुःच झाले, आपल्या आरमचरित्रात 
त्यांनी यासंबंधी म्हटले आहे, ' कायदेभंगाची चळवळ 
गांधींनी बरखास्त केळी हे बरोबर केले परंतु त्यांनी 
त्याची जी कारणे दिली ती म्हणजे बुद्धीचा अपमान 
आहे; आणि राष्ट्रीय चळवळीच्या पुढाऱ्याचे हे कृत्य 


८८ 


थक्क करून टाकणारे आहे असे मंला वाटलें, त्यांच्या 
आश्रमातील सहकाऱ्यांना त्यांनी हव्या त्या पद्धतीने 
वागविण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे, त्यांनी सर्व 
प्रकारच्या आणाभाका घेतल्या आहेत आणि विदिष्ट 
अमलाखाली वागण्याचे स्वीकारळे आहे. परंतु कॉंग्रेसने 
तसे स्वीकारळे नव्हते. मी तसे स्वीकारळे नव्हते. जी 
कारणे मळा आध्यत्मिक आणि गूढ स्वरूपाची वाटली 

आणि झ्या कारणात्रह्वल मला स्वारस्थ नः्हते त्यासाठी 
आम्हाला एकदा या बाजूला आणि एकदा त्या बाजला 
का म्हणून टोलवायचे ? कोठलीही राजकीय चळवळ. 
अह्या पायावर चालावी याची कल्पना तरी करवते 
काय? ? 

१६२४ साळी बिहारमध्ये जो भूकंप झाला त्यात 
हजारो लोक भरडून निघाले त्याच्या यातनांच्या हृद्य 
काडून टाकणार्‍या इृद्यांनी गांधी व नेहरू या दोघांच्या 
मनावर अगदी भिन्न स्वख्पाचे परिणाम झाले 
गांधीनी त्यांच्या मनाच्या धा[मक ठेवणीनुसार त्याचा 
अथे लावला आणि त्यांच्या नेहमीच्या दुसऱ्या 
जगाच्या परभाषेत त्यावर मत प्रकट केले नेहरूंची 
प्रतिक्रिया अगदी तीत्र होती भूकंपाने हादरा दिलेल्या 
भागात मौ दोऱ्यावर असताना अस्पुद्यतच्या पापा- 
वद्दल मळालली ही शिक्षा आहू * हू गांर्घांचे निवेदन 


वाचताना मटा जवरदस्त धक्का वसला. हा अभिप्राय 
टटपटायला ठावणारा होता. आणि रवीन्ट्रनाथ टागो- 
रांना त्याला ज़ उत्तर दिले 


ताच्याशी सहमत हो 
त्या उत्तराचे मी स्वागत के 


शास्त्रीय दृष्टिकोनांच्या 
यापक्षा अक वराधा काहा असेल याची कल्पना 
करणेही जड जाइल 


( नेहरूंचे आत्मचरित्र ) ने 
सर्वात अस्वस्थ क शान झाले असतील तर यांना असें 


रद्ध तर सामाजिक कार्यक्ते ज्या कळकळीने काम 
करात आहेत तिच्यावर- वाईट पारणाम होईल- कारण 
दवा निणेयानुसार भोगाव्या लागणाऱ्या परिणामाची 
तात्रता कमी करण्याचा पवत्न करणे म्हणजे परमेश्वरी 


याजनत व्यत्यय आणल्यासारखे आहे असे त्यांना 
वाटणार नाही का ? 


अर्थात मूलभत सं 
सामाजिक यंत्रणेचे जाण 
व्यथा बेरे करणारे होते, 


भधे हाच होता की नेहरू हे 
कार होते तर गांधी हे आत्मिक 
गांधींना प्रत्येकाच्या डोळ्यातीळ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


क 
द्वारा प्राज्तमपाठशाळामडळ, वाडे 


पं. जवाहरलाल नेहरूंची धमीकडे बघण्याची दृष्टि 


प्रत्येक अश्रू पुसावयाचा होता यात दांका नाही. परंतु हे 
करायचे ते उत्पादनाचे प्रमाण आणि उत्पादनापाठी- 
मागच्या प्रेरकराक्तीत वदळ घडवून आणून नव्हे तर 
लोकांचा मनात परिवर्तन घडवून आणून, गरजांचे प्रमाण 
मोजके ठेऊन आणि त्या भागविण्यासाठी लोकांनी 
स्वतःहून प्रयत्न करावेत ( खरे म्हणजे मॅन्युअल 
लेवर ) यासाठी लोकांना साध्या राहाणीची आणि 
शुद्ध जीवनाची शिकवणूक देऊन. तपःसाधनेचे प्राचीन 
ध्येय गांधींच्या अंगी बाणलेळे होते तर * तपस्वीपणाचे 
जीवन हे काही व्यक्तींना मानवणारे असले तरी सवे 
सम्ताजाचे ध्येय म्हणून ते नेहरूंना पसंत नव्हते. *, 
या सर्वापेक्षाही नेहरूंच्या मनात भीती आणि उदा- 
सीनता निर्माण झाली ( त्यांच्या आत्मचरित्रात एका 
प्रकरणाचे शीषैकच * 1)8501०8107 ? असे आहे. त्या 
प्रकरणात, “ माझ्यापासून गांधीना तोडून दूर नेणारे 
अफाट अंतर? याविषयी नेहरूंनी लिहिले आहे ) याचे 
कारण एका विशिष्ट पातळीच्यावर,यालाच नेहरू तपस्वी- 
जीवनाची पातळी मानीत. लोकांचे राहणीमान उंच- 
वावे यात गांधीना स्वारस्य नव्हते एवढेंच नाही 
तर लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीच्या 
आड नेमकी जी प्रस्थापित हितसंबंधी मंडळी येत होती 
त्यांना गांधी सक्रीय पाठिंत्रा देत होते. 9५०व७ 15 
॥]एघ४७ 199110 87889 00 0115 16१९७ र्ण 
18 088९९81111) 0 ९ 1९00१७] १110९, 0 
॥९ ष्ट 191१101, ळी ७७ 0९५७1७1180, 
11 0158 1९ णठप$ 9 ० 800९801 
य फा ० उशोष्टांश ' जमिनींची मोठी मालमत्ता 
जमीनदारांनी आपल्या ताब्यात कशी लज्जास्पद मार्गानी 
आणली त्याची संक्षित्त कूळकथा देऊन नेहरूनी अस्ते 
म्हटळे आहे, गांधीजींच्या मते, ज्या लोकांच्या जमिनी 
ह्यांनी आपणहून काढून घेतल्या आहेत त्या दत 
लोकांसाठी हे विश्वस्त आहेत ! ' नेहरूंच्या पुढील 
उद्गारत त्यांच्या खरातल्या यातना आपल्या पुन्हा 
ध्यानात येतात : ' तर मग ज़ काय जसे चाललेले आहे 
ते तसेच राहायला हवे. चाळू परिस्थिती बदलून 
टाकण्यासाठी प्रयत्न करू नयेत, एकूण जी काय गरज 
आहे ती म्हणजे लोकांच्या हृदय-परिवर्तनाची, हाच 


या साऱ्याचा अथे होतो. जीवनाकडे आणि जीवनातील 
प्रवृत्ती आहे. 


प्रश्नांकडे बघण्याची ही द्ध धार्मिक 
( नेहरूंचे आत्मचरित्र- ए. "५२६ ). 


न.भा, १२९ 


अनुक्रमणिका 


यामुळे ओघानेच आणि अगदी अटळपणे “ माझा 
साचलेला राग काही अंद्यी धमांकडे आणि धार्मिक 
दृष्टिकोनाकडे वळला. ? धमाला अंनेक दशके व एका 
महान धमात्म्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या धार्मिक 
प्रवृत्तींना अगदी जवळून नेहरूंना तोंड द्यावे लागले 
नसते तर त्यांचा क्रोध याहून कमी संयमित झाला 
असता. सर्व प्रकास्चे संघर्ष आणि राग असूनही गांधीं- 
विषयी असलेल्या गाढ प्रेमाला आणि त्यांच्याविषयी 
अगदी लहानमुलासारख्या. वाटणाऱ्या भक्तीला 
कधीही तडा गेला नाही. एका धमंवेड्या हिंदूकडून 
गांधींचा वध झाल्यानंतर काही तासांनी ते अगदी 
मनापासून म्हणाले, “ आमच्या आयुष्यातून प्रकारा 
निघून गेला आहे. * नेहरूंना गांधीजी हे ' काळोखाला 
भेदून जाणाऱ्या प्रकाशशलाकेसारखे ' भासले ... ते 
कुठून वरून उतरले नव्हते, ते भारतातल्या लक्षावधी, 
लोकातून वर आले आहेत, त्यांची भाषा बोलून एक- 
सारखे त्यांच्याकडे आणि त्यांच्या घाबरवून टाकणार्‍या 
परिस्थितीकडे लक्ष देत आहेत असे वाटल. (01९ 
101800४९0४ ० 17१19) लोकांच्या घाबरून टाक- 
णाऱ्या परिस्थितीविषयी गांधीइतकेच नेहरूही संवेदन- 
शील होते परंतु गांधींची भाषा त्यांना पुर्ती समजली 
नाही, याचे नेमके कारण असे को ती लक्षावधी 
लोकांची भाषा होती. नेहरू केवळ उच्चवर्गीय सुशि- 
क्षितांची. माषा बोळत होते व ती समज्ञ शकत होते. 
त्यांचा संघर्ष हा केवळ भाषेचा संघर्ष होता असे सूचित 
करण्यासाठी हे लिहिले नाही. त्या संघर्षाची मुळे 
खोलवर गेलेली होती. 
घमीविषयी नेहरूंचे आक्षेप 

जातीय आणि संस्थात्मक संघटित धर्माविरुद्ध 
नेहरूंनी काही दूरगामी आक्षेप घेतले आहेत. विचारा- 
साठी विचार करण्याच्या भूमिकेतून नव्हे तर कृतिशील 
माणुस म्हणून, आणि हेह अगदी राजकीय आणि 
सामाजिक क्षेत्रातले प्रत्यक्ष काय करीत. त्याच्या मध्यावर 
आले तेव्हापासून, स्थूल मानाने हे आक्षेप तीन गटात 
मांडता येतील. ते असे : रि 

(१) संस्थात्मक संघटित स्वरूप धर्माने धारण 
केळे की तो प्रस्थापित हितसंबंधांचे स्वर्प घेतो आणि 
बदल व प्रगती यांच्याशी अपरिहार्यपणे विरोधी बनू 


लागतो. 


८९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


(२) नेहमीचा धार्मिक दृष्टिकोन हा स्वच्छ 
विचाराचा शत्रू आहे. कारण हा दृष्टिकोन केवळ विशिष्ट 
पक्के आणि न बदलणारे सिद्धान्त आणि कर्मठ मते 
याविषयी कसलीही दांका न घेता स्वीकार करण्यावरच 
आधारलेला असतो. एवढेच. नव्हे तर तो भावना 
आणि वासना यावर आधारलेला असतो. तो संकुचित 
असतो. आणि अन्य मते आणि कल्पना यांच्याविषयी 
तो असहिष्णू असतो. 


-“ (३) सामान्यतः धर्माला देवाच्या किंवा पूणतत्त्वाच्या 

समाजजीवनाशी संबंध नसलेल्या शोधाचे सरूप येते 
आणि धार्मिक माणूस हा समाजाचे चांगले कसे 
होंईल यापेक्षा त्याला स्वतःला मुक्ती कशी मिळेल 
याविषयी अधिकात अधिक काळजी करतो . '. नेतिक 
मृल्यांचे सामाजिक गरजांशी नाते नसते परंतु 
पापाच्या श्रेष्ठ प्रतीच्या आध्यात्मिक तत्त्वावर ती 
आधारलेली असतात. 


या निबंधाच्या पुढच्या भागात या तीन मुद्यांवर 
मी माझे भाष्य केलेले आहे. 
लेखकाचे नेहरूंच्या विचारांसंबंधी विवेचन 

(१) पहिल्या मुद्यासंबंधीच्या नेहरूंच्या कल्पना 
या धर्माविषयी मार्क्सवादी भाष्य जे आहे त्याच्याशी 
घनिष्ठपण जुळत्या आहेत. धर्माला * ॥॥७ ळा 
०! ७७९ ७९५७1९ * म्हणावे या मर्यादेपर्यंत दोघांची 
मते जुळतात असे मात्र नाही. उलट, नेहरूंना पूण 
जाणीव होती की आपली दु:खे विसरण्यासाठी 
सामान्य जनांना मादक द्रव्ये वगेरे देण्याच्या भानगडीत 
न पडता खिस्तपूवे साहाव्या शतकातल्या बुद्धापासून 
ते आपल्या काळातील पोपपर्यंत धार्मिक विचारांचे 
नेतृत्व करणाऱ्यांनी “ मानवी आयुष्यावर आघात 
करणाऱ्या अनिष्ट गोष्टींवर आणि संकटांवर इतर 
कोणापेक्षाही अधिक' भर दिला आहे. समाजवादी 
पुढाऱ्याचे कोठे सहमत होत असेल व कोणत्या बाबतीत 
ते धार्मिक नेत्यांच्या विरोधी असतील तर ते म्हणज- 
चांगल्या गोष्टी किंवा जगण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या 
मूळभूत गरजा ज्यांच्यापासून हिरावून घेतल्या गेल्या 
आहेत त्यांनी आता यापुढे अद्या' वंचित 


य स्थितीत 

राहाण्याचे कारण नाही, ( आधुनिक विज्ञान आणि 

औद्योगिक तंत्रविद्या यांचे आभार मानले पाहिजेत ) 
९० 


अर्थात याला. प्रेस्थापित हितसंत्रंधी लोकांकडून 
विरोध होईल हे वेगळे, घम हाही एक प्रस्थापित 
हितसंबंधी लोकांचा कारमार आहे आणि तो 
सत्ता आणि संपत्तीच्या क्षेत्रातील हितसंबंधी लोकांशी 
हातमिळवणी करतो. समाजविकासाच्या बाबतीत हा 
अधार्मिक संधी जबरदस्त खीळ घालतो आणि क्रांतीच 
आव्हान मिळाले की निलेज्षपणे कडवे रूप धारण 
करतो. दुष्ट शक्तींची ही भयानक युती पाकिस्तानात 
अधिक आढळून येते. पाकिस्तानात झिरझिरीत वेषांतर 
केलेली धर्माधिष्ठित-फॅसिस्ट पद्धतीची हुकूमशाही आहे. 
परंतु भारतात सुद्धा ( पाकिस्तानात घडलेल्या दंगलीशी 
स्पर्धा करणाऱ्या ) नुकत्याच झालेल्या जातीय दंगलीत 
फॅसिझमला वाव मिळाला ही गोष्ट कोण नाकारील 
या दंगली होऊन गेल्या त्यानंतर नेहरूंच्या मृत्यूचे सेकट 
भारतावर कोसळले. यामुळे अर्ध्या मध्ययुगीन अव- 
स्थतल्या भारतातली आधुनिकीकरण घडवून आणणारी 


आणि प्रगत अशी अत्यंत प्रभावशाली शक्ती भारतास 
सोडून गेली, 


भारतात लोकशाही समाजवाद ऑगिकारणे आणि 
तटस्थतावादी धोरण परराष्ट्राशी संबंध ठेवताना अवलंत्रणे 
हे अवघड असेल; परंतु नेहरूंच्या नंतर राज्यावर 
येणाऱ्या त्यांच्या वारसदारांच्या ताकदीबाहेरचे खचित 
नाही, परंतु संकुचितपणातून बाहेर पडून व्यापक दृष्टि 
स्ीकारण्याच ज्र कार्य नेहरूंच्या रूपाने अवतरले होते 
च्3. ५ “> 
त कार्ये तसे पुढे चाळू ठेवण मात्र सध्याच्या नेत्यांना 
शक्य आहे, याञाबतीत आपण करू शकतो-ती आंद्ा 
गहेरूच्या मृत्यूनंतर काही दिवसानी आकाडावाणीवर 
भाषण करताना राष्ट्रपती राधाकृष्णन्‌ म्हणाले , आपल्या 
राष्ट्राच्या उभारणीमध्ये नेहरूंचा मुख्य भर कमैठ 
श्रद्धाच्या दडपणाखाळून आपली मने मुक्त करण्यावर 
होता, आपण हे जर विचारात आणि आचारात उतर- 
ह तर नेहरूंना साजेसे असे स्मारक केल्यासारख्य 
हाइंल, 


(२) नेहरूंनी धर्माविषयी, त्याच्या कमैठ स्वरूपा- 
विषयी ज़ आक्षेप घेतले आहेत त्यांचा आता विचार 
केळ. डिसूकव्हरी ऑफ इंडियामध्ये त्यांनी लिहिले 
आहे * ' एखाद्या देवतेचा, किंबा कोठल्याही अज्ञात 
श्रेष्ठ ऱाक्तीला मानवी रूप देण्याचा विचार करण्यास 


क, 
रम 


"करखगघरचिघजचन, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पं. जवाहरलाल नेहरूंची धमोकडे बघण्याची दृष्टि 


मी असमर्थ आहे असे माझ्या ध्यानात येते, 
आणि अनेकजण मात्र तसा विचार करतात याचे 
मला आश्चर्य वाटत आले आहे. व्यक्तिरूप देवाची 
कल्पना मला मोठी विचित्र वाटते. तरीसुद्धा व्यक्तीला 
देव मानणे हा धार्मिक प्रश्चत्तीचा एक भागच आहे 
असे मल्य वाटते. माणसाचा धर्मविषयक जागरूकपणा 
अक्या एका उंचीला पोहोचला होता की त्या ठिकाणी 
व्यक्तिरूप परमेश्वरावरील किंवा कोणत्याही प्रकारच्या 
देवावरील श्रद्धा तो झुगारून देऊ रकला हे खरे आहे. 
प्रारमीच्या काळातील उपनिषदांमध्ये ही वृत्ती दिसते. 
अज्शीच प्रारंभीच्या बुद्ध धर्मामध्येही दिसते. परंतु या 
मधल्या बदलत्या अवस्था होत्या आणि अशा विचा- 
रांचा उद्य झाला तरी एका उच्च थरातील बुद्धि- 
मतांच्या साशिक्षितांच्या वतुळात्राहेर त्यांचा प्रसार झाला 
नव्हता. देव हा मानवीरूपासारवाच आहे, माण- 
साचे गुणधर्मही त्याच्या ठिकाणी आहेत या विषयीची 
श्रद्धा यानंतर लवकरच पुन्हा उदयाला आली आणि 
जगातील मोठमोठ्या धर्माच्या मानसिक ठेवणीवर 
या श्रद्धेचे वर्चस्व चाळत आलेळे आहे. ह्यातील 
परमेश्वर हा सर्वशक्तिमान नियंता, कठोर न्यायाधीरा, 
प्रेमळ पिता असा आहे. तो मनापासून भजणारांना 
त्याची यथोचित पूजा केली असता त्यांच्यावर कृपा 
करतो व सांगितलेली कामे योग्य रीतीने केळी असता 
प्रत्येकास त्याचे फळ देतो किंवा ती करण्यात कुचराई 
झाल्यास शिक्षा देतो. अशी ही या मानवरूपगुणधारी 
देवाची कल्पना आहे. काही जमातींची किंवा . संप्रदा- 
यांची अशी श्रद्धा आहे को त्यांचा देव बळी दिलेल्या 
प्राण्याचा स्वीकार करतो आणि ब्रोकड, गाय, म्हैस 
किंवा उंट त्याच्या नावाने मारला को खूष होतो. 
सर्वांचा असा विश्वास आहे कौ आपल्या सर्वांच्या 
मध्ये आत्मा नावाची एक अद्‌भुत दाक्ति आहे. काही 
बाबतीत ही राक्‍ती कोणालाही समजलेली नाही. 
ती मनापेक्षा अगदी भिन्न आहे. अर्थातच शारीरा- 
प्रेक्षाही वेगळी आहे. शारीर विघटित झाळे आणि 
मनही विघटित झाळे ( मन आणि मज्ञाततूचे कदर 
ह्यात असलेळे जवळचे नाते हा आता बादाचा विषय 
राहिलेला नाही ) तरी हा आत्मा जिवैत राहतो. 
नंतर तो दुसऱ्या मानवी शरीरात किंवा प्राण्याच्या 


गर्भपिंडात स्थलांतर करतो आणि पुढील जन्मांत 


अनुक्रमणिका 


अगोदरच्या जन्माच्या संचित कृत्यांची सुखदुःवात्मक 
फळे भोगतो किंवा कोठल्यातरी अज्ञात प्रदेशात 
लक्षावधी वर्षे परमेश्वरी न्यायाचा दिवस उजाडेपर्यंत 
वसाहत करतो. या दिवशी त्याच्या लेखी असलेले 
पारितोषिक किंवा असलेली शिक्षा भोगण्यासाठी तो 
आपल्या पुनर्जात शरीरात प्रवेश करतो. हिंदुधर्माच्या 
शाखोपश्यास्रात अन्य काही महत्त्वाच्या तात्त्विक 
बाचतीत भेद असले तरी त्या भेदांनी मुळीच बाधित 
न होता कर्म आणि पुनर्जन्म ह्यां विषयीची कर्मठ 
श्रद्धा या सर्व शाखोपद्याखांना व्यापून आहे. ह्याचे 
दीन मोठे मनोरंजक आहि. कर्म आणि पुनर्जन्म 
यावरील श्रद्धेच वैशिष्ट्य ॥॥७ एांवृणट पार्‍णवेष 
1९0१109 ० 1७ 80001, 00७७ 18 ४0 8०४, 
6७8५8९ ७४७९00 या शब्दात मॅक्स वेबर- ( १६२ 
१7९७९1 ) ने सांगितले आहे. प्रत्येक धर्मात इतरांच्या 
पेक्षा वेगळ्या प्रकारची कर्मठ मते आहेतच. सर्व 
घमांची एकता व्हावी या कल्पनेने मोहित झालेले लोक 
या भेदांकडे दुलेक्ष करतात किंवा ते नाकारतात परंतु 
हे वस्तुस्थितीपासून वूर पळण्यासारले आहे. आपण 
प्राथमिक अवस्थेतील टोळ्यांचे धर्म बाजूला ठेवून 
आजच्या केवळ प्रगत धर्मांचा जर विचार केला तर 
एकमत असलेल्या काही गोष्टी आढळून येतात त्याच- 
प्रमागे भेदांचे मुद्देही आढळून येतात, त्यापैकी एकाला 
एखादा विचार मूल्यूत महत्त्वाचा वाटला तर दुसऱ्याला 
तो टाकाऊ वाटेल, दुलंक्षणीय वाटेल. सनातनी खिस्ती 
मेरीच्या पत्राला, येशूला परमेश्वराचा अवतार मानतात; 
सनातनी मुसलमानांच्या दृष्टीने मूर्तिपूज्ञा करणे यासारखे 
दुसरे महान पाप नसेल. तीन तत्त्वांच्या एकतेची खिस्ती- 
लोकांची कल्पना हिंदूंना घरचीच वाटणारी आहे पण 
मुसलमानांच्या दृष्टीने ती निंद्य ( ४००७॥९॥0१ ) आहे. 
: प्राचीन काळाच्या अस्रेरीस ? सती जाणे हे एक 
धार्मिक कृत्य आहे असे हिंदु मानीत. ही क्रूर प्रथा ब 
तिच्यापाठोशी उभी असलेली मान्यता * ही अनेक 
शतके बुद्धिमान आणि सुसंस्क्रत लोकांनी सहन केली ? 
असे डॉ. कालीकिंकर दत्त यांनी म्हटले आहे. ह्याच 
अधिकारी लेखकाने ह्या प्रथेच्या मुळाशी असलेल्या 
समजुतीचे स्वरूप खालील दाब्दात स्पष्ट केळे आहे: 
८ अशी स्त्री आपल्या पतीबरोबर स्वर्गामध्ये शाश्‍वत 
सुखाचा उपभोग घेईल एवढेच नव्हे तर आपल्या 


न 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


९९ 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


पतीच्या. माता-पित्यांकडील तीन पिढ्यांचे पाप धुवून 
टाकील, १८ व्या शतकांत हिंदुस्थानवर राज्य करणाऱ्या 
खिस्ती राज्यकत्यांच्या नेतिक सहनशक्तीला “या 
धार्मिक क्तव्याने ? धक्का दिला आणि राजा राममोहन 
रॉय, त्राह्मोधर्माचे संस्थापक, यानी अनेक वषे अवि- 
श्रांत प्रयत्न करून अखेरीस या चालीविरुद्ध लोकमत 
जागरूक केले. अपेक्षेप्रमाणेच ' राजा राधाकांत देव 
यांच्या नेतृत्वाखाली सनातनी हिंदूनी राममोहन रॉय 
याना कडवा विरोध केला. भावनांचा प्रक्षोभ एवढा 
वाढला की-राममोहन रॅय याना दगाफटका करण्याची 
घमकी देण्यात आली. ? 


परस्परांशी अगदी विरुद्ध असेलल्या विचारावर दोन 
माणसांचा ठाम विश्वास असूनही त्यासंबंधी वैचारिक 
कारण देण्यास ते असमर्थ असतात, त्यावेळी ते आपा- 
पल्या बाजूला पुष्टी देण्यासाठी एखादे आस्तवाक्य पुढे 
करतात, ( दुसऱ्या पक्षाच्या माणसाकडून तडकाफडकी 
असे आप्तवाक्य नाकारले जाते ) अक्षया दोन माणसांची 
ज्यावेळी परस्परांशी गाठ पडते तेव्हा त्यांनी आता- 
पर्यंत ज्या गोष्टी स्वयेसिद्ध आणि धर्माच्या दराऱ्या- 
मुळे आघातापासून सुरक्षित मानलेल्या असतात 
त्याविषयी राका व्यायला सुरवात केली पाहिजे; नाही- 
तर दुसरा वैचारिक अंधारात किंवा नैतिक विक्रतीत 
वावरत आहे असा एकमेकांचा तिरस्कार करण्यास 
शिकले पाहिजे. धार्मिक समाज हे परस्परांपासून अगदी 
वेगळे आणि परस्परांविषयी अज्ञान बाळगून राहिल्या- 
शिवाय तिरस्कार आणि असहिष्णुताविरहितपण कर्मठ 
श्रद्धा, जर्‌ शकणार नाही. हीधन, काफीर, आणि 
म्लेंच्छ हे तिरस्कारांचे शब्द आहेत. 


आपल्या ठराविक मताप्रमाणे जे वागत नाहीत 
त्यांच्याविषयी द्वेष बाळगला जातो. याची उलट बाजू 
म्हणज्ञ अक्षया मताशी ज़ सहभागी होतात त्या गटाच्या 
गळ्यात गळा घालणे ही होय, माणसाचा धर्म हा 
खास स्वतःच्या वैयक्तिक अनुभवावर अधिप्ठित असा 
असेल तर कोणत्याही बाह्य आघातापासून त्याला बाधा 
होणार नाही. आणि आत्मानुभवाचे स्वरूपच बदलले 
तरच तो बढळू शकेल. धर्म हा विचारावर आधारलेला 
असाही असेल, तत्त्वज्ञानाच्या किंवा विज्ञानातील 
सिद्धांत ज्याममाणे तग धरतात त्याप्रमाणे जोवर 


९्र्‌ आदळ 


अनुक्रमणिका 


, नाही. ) 


त्यांची विचारशक्ती टीकाकाराच्या आक्षेपांना तोंड देईल 
तोवर ती न डळमळता तग धरू शकेल. एखाद्या गटाचा 
पाठिंबा मिळाळा तर ठीकच परंतु विचचारप्रधान धर्माला 
तो आवद्यक आहे आणि त्याखेरीज 'चाळू हाकणार नाही 
असे मात्र नाही. किंबा एखाद्याचा धर्म हा कर्मठपणावर 
आधारलेला असल, 'धरमांचरण करणाऱ्या शंभर माणसां- 
पैकी नव्याण्णव लोकांचा धर्म या प्रकारचा असतो. आणि 
तो भंगण्याची मोठी शकयता असते. आतल्या आत 
तो अत्यंत. खिळखिळा असतो. निदान त्यातल्या 
सुश्िक्षितांना तरी हे जाणवत असते. हा अंतर्गत 
कमकुवतपणा शक्तीचा बाह्यात्कारी देखावा तयार करून 
अगदी स्वतःपासूनही लपबावा लागतो. (कमंठ श्रद्धांच्या 
घोषणा कशा कर्कश आणि आक्रमक आवाजात दिल्या 
जातात हे आपण ऐकले नाही काय ) आणि अनु- 
भव किंबा विचारशक्तीचा आधार न मिळाल्याने 
स्वतःच्या गटाचा एकमुखी पाठिंबा असल्याचा ट्कू 
ताळा द्यावा लागतो. हा गट जेवढा मोठा असतो 
तितके एकेकाला अधिक बरे वाटते. कमठ श्रद्धा आल्या 
की त्यामुळे स्वतःच्या गटाविषयी जवरदस्त ओढ वाट- 
ण्याची क. निर्माण होते. तसेच आपल्याब्राहेस्च्या 
गटावप्रयी द्वेष आणि ल्यांच्यापासन दूर राहण्याची 
भावनाही. तितकीच बलवत्तर अस्ते. कर्मठ श्रद्धा 
जातीयतेला जन्म देतात आणि तिचे पोषण करतात. 
( धमप्रवण समाजातील सुशिक्षित वर्ग डोळ्यापुढे ठेऊन 
मी हा सर्व निवेध लिहिला आहे हे या ठिकाणी 
सागायला हरकत नाही. अशिक्षित आणि भधरिक्षित 
ञनतेःचा सामाजिक अक्ष याहून वेगळाच आहे. मला 
वाटते तो यापक्षा अधिक सोपा आहे. विश्वविद्याल्या- 
क शिक्षण धेऊन बाहेर पडणारे लोक जरा अधिक 
ष्ट च्या मार्गाकडे वळवले जाणार 


हिंदुसमाजाच्या घडणीत 
वैशाच्या शुद्धतेच्या व 
भाग जेवढा आहे तेवा 
आणि मुसलमान समाज 
आहे. परंतु यामुळे समा 
एकात्मता घडवून आण 
असे मात्र नाही. 


॥त वांशिक घटक किंवा 
श्रेठतेच्या फसव्या कल्पनांचा 
कैमठ मतांच्चा भाग ( खिश्चन 
प्रमाणे ) नाही ही गोष्ट खरी 
जासमाजात सदभावना आणि 
णण्याचा प्रश्न अधिक सोपा होतो 
वेशबिषयक ठेष हा धार्मिक द्वेषा- 


"कखगघलचि््जचज? 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पं. जवाहरलाल नेहरूंची धर्मीकडे बघण्याची दृष्टि 


'पेक्षाही टूर करणे अधिक अवघड आहे. कारण ज्याचा 
द्वेष केला जातो असा माणूस धर्मांच्या क्षेत्रात, निदान 
धर्मबंधू तरी मानला जातो. 


शबटी एक मूलभूत आणि सर्वव्यापी अक्या कमठ- 
श्रद्धेचा उल्लख करतो. उरलेल्या संबं गोष्टी त्यात येतात. 
तो म्हणज एक किंवा दोन हजार वर्षांपूर्वी स्वलेला 
एखादा ग्रंथ किंवा ग्रंथमालिका म्हणज परमेश्वराचेच 
शब्द आहेत, निदान काही झाळे तरी माणसाचे शब्द 
नाहीत. म्हणजच ते अपोरुषेय आहेत, परमेश्वरानेच 
उच्चारळे आहेत आणि अमानुष अश्या माध्यमाच्या 
साह्याने त स्वर्गीय देवाकडून प्र्रिताकडे पोचविळे गेले 
आहेत किंवा सर्व सत्याचे भूत, वर्तमान, भविष्य यांचे 
प्रत्यक्ष ज्ञान असणाऱ्या द्रष्ट्यांना स्फुरळे आहेत आणि 
म्हणून ते निःशंकपणे, अचूकपणे आणि पूर्णपणे सत्य 
आहेत. यावर विश्वास असणाऱ्यांची संख्या फार मोठी 
आहे. व्यक्तिरूप परमेश्वरावर श्रद्धा ठेवल्यापेक्षाही हृ 
अधिक थक्क करणारे आहे. 


आपल्याकडील संवेदनशील, स्वच्छ आणि तरुण मनांवर 
अशा सर्व श्रद्धांचे प्रयत्नपूर्वक दढ संस्कार केले जातात. 
उदास चेहेरे असलेल्या माणसांनी त्यांच्या तशाच आवा- 
जात आपणास सांगितले आहे की यापैकी कोठल्याही 
'गोष्टीचां-थोडक्यात म्हणज 8६७९१ 80'1]001165 
मध्ये जे सांगितले आहे त्याविषयीसैराय घेणे किंवा 
त्याविषयी शंका प्रदर्शित करणे हे भवकर पाप आहे. 
याविषयी संशय घेणाऱ्याला किंवा यांना नाकारणार्‍्याला 
नरकात किती भयानक, दीर्घकालीन (को कायमच्या 3) 
यातना भोगाव्या लागतील याचा तपशीलही आम्हाला 
दिला गेला. दीघधकाळ चालत आल्यामुळेच ज्यांच्या 
संत्रंधी आदरबुद्धी बाळगली जाते अक्या ठराविक व 
शादवत कमेठ तत्त्वांचा नाखुषी न बाळगता स्वीकार 
करणे नेहरूंच्या साक्षेपी आणि अखेरच्या दिवसापयत 
ताज्यातवान्या असणाऱ्या मनाला अशक्यच होते. 
परंतु त्या पुरातन काळात निर्माण झालेल्या समजुती 
ती तत्वे केवळ ह्यांच्या पुरातनत्वामुळेच आजच्या 
[तीळ बौद्धिक व नैतिक गरजा भागविण्यास असमथ 


काळ ८ ज स 
ठरत नव्हती काय १ ९ नाकारळे जात नव्हते; खरा 
जोर जर कशावर दिला जात असेळ तर तो हा की 


च: य्‌ व *_ व क क़ र आ र 
मागचे युग हे सत्य युग होते व आजचे कलियुग आहे 


अनुक्रमणिका 


या विश्वासावर, ते युग सत्यकल्पनेच्या व देवाच्या साहच- 
्याने पुनीत झालेले होते. आजचे तसे नाही. भूतकालातीळ 
श्रद्धा आणि जीवनमूल्य आजच्या काळातील गरजांच्या 
अनुषंगाने बदलावयास हवीत असे नाही तर आजच्या 
काळातील लोकांनी आपल्या मनात आणि आपल्या 
आयुष्यात बदल करून ते जुन्या दोन-तीन 
हजार वषीपूर्वींच्या काळातील सत्याच्या-ओचित्याच्या 
कल्पनेशी जुळते करून घ्यावयास हवे असे 
मानले जाते. मला वाटते, धार्मिक वृत्तीची जर व्याख्या 
करावयाची झाली ( अपुरी परतु पुष्कळशी अचचूक 
व्याख्या ) तर ज्या लोकांना सुवर्णयुग ( सत्ययुम.) 
पूर्वांचे होऊन गेले असून त्यानंतरच्या काळात बोद्धिक 
नैतिकदृष्ट्या अघःपतनच चाळ झालेले आहे असे वाटते 
तेच खरे धार्मिक म्हणता येतील. आणि ह्या उलट 
आपले सुवर्णयुग भविष्यकाळात निर्माण होणार आहे; 
त्यासाठी वैयक्तिक व सामाजिक प्रयत्नांनी एकेक पायरी 
ओलांडत, एकेक वीट रचत वाटचाल करावयाची 
आहे असे जो मानतो तो विज्ञान व नैतिक निष्ठा 
बाळगणारा असे म्हणता येईल. 

काहीही असो एवढे खरे की येथे नेहरूंची वृत्ती 
स्पष्ट होते. परंतु ज्या लोकांमध्ये नेहरूना राहावयाचे 
होते, काम करावयाचे होते त्यांपैकी काही पूर्णतः वियुद्ध 
धार्मिक वृत्तीचे तर काही वैज्ञानिक वृत्तीचा अगदी 
पुसटता स्पर झालेले होते. त्यांची मने भूतकाळा- 
चीच अपत्ये होती, त्यांच्या मूलभूत श्रद्धा, समजुती 
मूल्ये त्यांना लहानपणीच लाभलेली होती. त्यांना हे कधी 
समजले नाही आणि संस्कृतीचा व सुशिक्षितपणाचा 
अभिमान बाळगणाऱ्या -बहुसंख्यांना, ( उच्चशिक्ष- 
णाची संधी ज्यांना नाकारलीच गेली त्यांच्याबद्दल मी 
काहीच म्हणत नाही ) सत्ताधिष्ठित असलेल्यांना, व 
राजकीय, शासकीय, वाड्ययीन आणि घममंपीठातील 
आपल्या देशात वजन असलेले ज लोक होते त्यांनाही 
हे समजले नाही की प्रोढ बुद्धिमान सुशिक्षित म्हणून 
जुन्या सनातनी कमेठ तत्त्वांचे आणि वृत्तीच विरले- 
पण करणे, त्याचे मूल्यमापन करणे, त्याचा बारकाईन 
विचार करणे, अनेक रातकांच्या मानवी अनुभवाच्या 
आणि शोधाच्या इतिहासात ज्या गोष्टी असत्य ठरल्या 
आहेत, ज्यांचा पोकळपणा सिद्ध झालेला आहे, किंवा 


व्य 


ज्या व्रुत्ती घातक वाटल्या आहेत त्यांचा विवेकवुद्धीला 


ळी 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


९२ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


टोचणी न लागता त्याग करता आला पाहिजे आणि 
उरलेल्या गोष्टींकडेही खुल्या मनाने पाहता आले 
पाहिजे हे आपले कतंब्य आहे हे समजे नाही. 
11 ०९६७१110९0 11018 000 फए०॥७॥]॥ ७३2 
हे भूतकाळातील श्रे्ठ तत्त्व त्यांना कधी उमगळेच 
नाही. अशा लोकांच्या मेळाव्यात वावरताना नेहरूंना 
एकाकी वाटले, परकेपणा वाटला, ज्या भारतावर 
मी प्रेम केळे होते, ज्याच्यासाठी कष्ट केळे तो 
दरा मला नेहमीच अद्‌भूत ब विस्मित करणारा 
वाटला, खरोखरच माझ्या देदात्रांधवांच्या विचार- 
पद्धतींशी ब वृत्तींशी मला समरस होता आले 
नाही हा माझा दोष होता काय १ अगदी माझ्या 
निकटच्या सहकाऱ्यांमध्ये आणि माझ्यामध्ये एक 
अदृइय अशा प्रकारची भिंतच उभी आहे असे मला 
वाटते. जुन्या जगाच्या आवरणात ते जगतात. जुनी 
घ्येये, आश्या, वासना यांचे जग |! ? थोडे विषयांतर 
करून मला विचारावेसे वाटते की कोणत्याही देशातील 
बहुसंख्य लोकांची विचार करण्याची जी पद्धती असते 
आणि धर्मविषयक जी वृत्ती असते त्याच्याद्यी नेहरू 
कधीतरी एकरूप झाले असते का ? अंधश्रद्धा आणि 
कर्मठपणा भारतात अधिक अक्तेल पण हे काही फक्त 
भारताच्याच मालकीचे धन आहे असे नाही, 
सर्व मानवजातीची संस्कृती एकच 

प्राचोनांनी आपल्या पुढील पिढ्यांसाठी कल्यानोर्गि- 
तीच्या, धर्माच्या, नेतिक शोधांच्या, तात्विक अनु- 
मानांच्या व वैज्ञानिक सेश्योधनाच्या द्वारे ठेवलेल्या 
वारशावद्दद अभिमान व आदर बाळगणे ही एक गोष्ट 
आहे आणि भोतिक ब देवी गोष्टींबद्दल त्यांनी वा 
त्यांच्यापंकी काही | जणांनी व्यक्त केलेले अभिप्राय 
अ विचार गुंडाळून ठेवून जसेच्या तसे स्वीका- 
रणे अगदी वेगळी गोष्ट आहे वट 
पसे चालत - डाव्या त 2 क. 
र य ् न चे हळ 
कटी भिव, सखोल आदर त्यांच्या डिस्कव्हरी 
4 200 ग जि नू 
शरणागत वृत्तीचा, की रल क ी कडुन च 

र रूढींबद्दढ अस- 


शार्‍्या दास्यत्वाच्या ' भावनेचा त्याना असलेला 
तिरस्कारही तितकाच स्पष्टपणे दिसतो. * भूतकाळाचे 


दडपण चांगल्या आणि वाईट दोन्ही गोष्टी 


दडपण या आणि बा चे असते. 
तपण कत्रजा घेणारे आणि गुदमरून टाकण 


रेही आहे. 


९४ 


अनुक्रमणिका 


विशेषतः जेव्हा आपण स्वतःला भूतकाळातील एखाद्या 
विशिष्ट प्रकारच्या घटनेश्ीच पूर्णतः व स्वतःच्या 
सर्व अस्तित्वाचा विलय करून बांधून घेतो तेन्हा 
तर ते असेच असते. म्हणज मग मी वारस तरी 
कशाचा आहे १ ' नहरूनी हे विचारून उत्तर दिले 
आहे “ लक्षावधी वर्षात सत्रे मानवजातीने जे संचित 
कमावलेले आहे, ते वाटले आहे, भोगले आहे, ज्याचा 
विचार केला आहे, ज्याचा आनंद लुटत आहे. ..त्या 
सर्वांचा आणि रवे मानवजातीला सामान्य असे जे जे 
आहे त्या सर्वाचा मी वारस आहे? ()1800ए९॥४ ०! 
गव8 ७. 22) आजकाल जगातील विविध देशामध्ये, 
लोकांमध्ये, विविध प्रकारची दळणवळणाची साधने उप- 
लब्ध झालेली असताना, प्रत्येक देशाच्या भिन्नभिन्न 
कालखंडातील वैशिष्ट्यपूणे कमाई बाबतची माहिती 
उपटब्ध झालेली असताना आपण कोणत्याही एखाद्या 
भौगोलिक, वांशिक किंत्रा धार्मिक परंपरेचे वारस नस- 
तोच, आपण सर्व मानवजातीचीच परंपरा पुढे चाल- 
विणारे असतो हे नेहरूंनी पुनरावृत्ती करून वारंवार 
सांगितले आहे. 

हिंदु * हिंदु * म्हणून आणि मुसलमान “ मुसलमान 
म्हणून ज्या संस्कृतीचा अभिमान बाळगतात त्याचा 
नेहरूनी तिरस्कारच केला. वस्तुस्थिती (199119) 
काय आहे ह्याचे जर ज्ञान या लोकांना झाले तर मुसल- 
ग्रागा संस्कृती, हिंदु 'संस्कृती या कल्पनाच लय़ाला 
बाह असे नेहरूंना वाटत असे. वस्तुस्थिती 
याचा नेहरूचा अथ आजची शास्त्राधिष्ठित संस्कृती, 
तिचि परिणाम, औद्योगिक क्रान्ती असा आहे. मुसल- 
मानी संस्कृती, व तिने आपल्याबरोबर आणलेली 


चित्रकला, शिल्पकला संगीतादि ' क्षेत्रातील पार्दि- 
सन व अरेब्रिक संस्कृतीतील मूळभूत तत्त्वांची ठेव 


हे. सवे आता हिंदु संस्कृतीच्या 
मितळून गेळे आहे. तेव्हा 
मान्यांनी हा आपला सर्वाचाच वारसा आहे, हिंदूंचे, 
उसलमानांचे असे काही वेगळे घटक दाखविता येण्या- 
ण््रे च हि... “_ १ 
सारखे. नाहीत ९ पूणपणे ओळखावे. मुसलमानांना 
नेहरूनी अगदी निःसंदिग्धपण सांगितले घमैसमजुतीळा 
क र न करता इस्लामपूवे काळातील वैभवाकडे 
र । ट्री 1.4 च व ब 
सी ठेवळी आहे. ग्रीकांना खिश्चन 
> या न्य 0.३. * तु 
नतर आपल्या पृवेजांच्या प्रचंड कतेत्वाच 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


व्यापक प्रवाहात पूर्णपणे 
हिंदु संस्कृतीच्या अभि- 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञप 


पं. जवाहरलाल नेहरूंची धमोकडे बघण्याची दृष्टि 


-विसर पडलेला नाही. भारताच्या भूतकाळातील विवि- 
-घता व वैभव ही सवे भारतीयांची निर्मिती आहे. हिंदु 
मुसलमान खिस्ति आणि अन्य धर्मीय या सर्वानीच 
तिच्या निर्मितीला हातभार लावलेला आहे. दुसऱ्या 
कोणत्याही धमेश्रद्धेचा स्त्रीकार केल्याने ह्या परंपरेशी 
असलेला त्यांचा संग्रंध तुटत नाही ( 1)1500ए९॥४ 0 
ग015 ]. 348 ) 


आजच्या हिंदु-मुसलमानांकडून अपेक्षा 
प्रा. वरम ( 08७] ) यांच्या उत्कृष्ट ग्रथातील 
'एका अवतरणाचे अनुकरण करून मी असे म्हणेन की, 


“ मारताचे लोकविलक्षणत्व ? समजावून घेण्याची. 
आणि त्याचा आनंद लुटण्याची वृत्ती आपल्या अंगी ' 


कितपत ब्राणळेली आहे हाच आपल्या सुसंस्कृतपणाच्या 
पातळीचा एक निकष आहे असे भारतांतील मुसल्मा- 
नानी मानावे. आजच्या सुसंस्कृत मानवाने आपण 
पूर्वीच्या सवे मानवजमातींच्या सांस्कृतिक संचिताचेच 
वारस आहोत असे मानांवे असे पूर्वी म्हटलेच आहे. 
परंतु अर्थातच प्रत्येकाला त्याच्या स्वतःच्या जाती 
जमातीच्या सांस्कृतिक धनाच्या इंतिहासातून तयार 
झालेले एक नांते- हे एक प्रकारचे रक्ताचेच नाते 
-असते- जर आजच्या काळातील भारतातील एखादा 
-मुसळमान विसरू लागला किंवा अधिक वाईट गोष्ट 
म्हणजे हे नाते. नाकारू लागळा तर तो आपल्या पितु- 
भूमीशी अप्रामाणिक असल्याचा दोष त्याच्या पदरी 
गेईल; आणि जर एखादा हिंदु आपली वेदकालीन, 
महाभारत कालीन व अभिजात वाडूमयाच्या काळातील 
संस्कृती हा केवळ हिंदूचचाच वारसा आहे असे मानेल 
तर तो त्या संस्कृतीचा अवमान ठेरेल. 


(३)नेहरूंच्या तिसऱ्या आक्षेपाचा विचार करता 


न. क य र्क 0 _ ह 
मळा हे प्रथमतः सांगायला हवे की धमंप्रवण व्यक्ति ही . 


आपल्या बांधवांच्या हाळअपेष्टांकडे लक्ष पुरवत नाही 
आणि ह्या दृष्टीने ती समाजपराड्मुख आहे हे खरे 
नाही. प्रत्येक धमौत आश्रमवासी, अरण्यवासी संन्यासी 
आणि देवकल्पनेंने भारावून गेलेळे लोक असतात यात 
दका नाही. पण लांची संख्या नेहमीच फार थोडी 
असते. नेहरूनी आपे धमेविरोधी आरोप-पत्र तयार 
करीत असताना त्यांचा विचार केला नव्हता. आणि 
इतर लोकांचा विचार करता जरी 'घमोधिषयक ध्येय 


अनुक्रमणिका 


तत्त्वे ( म्हणजे देवकल्पनेवरील विश्वास आणि सव 
प्रजेच्या हिताची काळजी परमेश्वस्च करील असे 
मानण्याची वृत्ती) समाजसेवा करण्यास फारशी 
उत्तेजन देणारी नसतील असे वाटत असले तरी प्रत्य- 
क्षात त्या तत्त्वांनी असे घडलेले नाही. कारण धर्माला 
अंतर्विरोधाचे वावडे नाही. आणि म्हणूनच प्रत्येक 
धर्मांत जरी परमेश्वर सवळ कारणाशिवाय कोणाला 
हालअपेष्टा सोसायला लावत नाही हे तत्व आढळत 


4. ४५५. 


असले (पूर्वी केलेल्या पापांब्रद्दल ती शिक्षा असंल, देव- 
श्रद्धेची ती कसोटी पाहिली ज्ञात असेल किवा 
दुःखाच्या खाईतून आत्मसामर्थ्य निर्माण करावयाचे 
असेल ) तरी त्या आपत्तीचे प्रयोजन संपताच त्या 
आपत्तीही नाहीशा होतात. ह्या बरोबरच आपल्याला 
गरजूची सेवा करण्याची व त्यांच्यासाठी त्याग 
करण्यांचीही धर्माज्ञा आढळते. वेगळ्या भाषत 
सांगायचे म्हणजे ' जनसेवा हीच ईश्वर सेवा ? असेही 
घर्मततत्व आढळते. इतिहासात नोंदविल्या गेलेल्या 
अनेक निस्वार्थी महनीय कृत्यांच्या व अनेक व्यक्तींच्या 
कार्यामागीळ प्रमुख प्रेरणा धर्ममावनेची होती हेही 
आपण मान्य केले पाहिज, , 

म्हणजे आपली धर्मविरोधी बाजू नेहरूंना नीट 
मांडता आली नाही असा ह्याचा अर्थ ध्यायचा की 
काय? खरोखरीच तसे नाही. फक्त त्यांची समाजाच्या 
मल्या संबंधीची मूळधारणाच, घार्मिक प्रवृत्तीच्या माण- 
साच्या धारणेडून फार वेगळी आहे. व्यक्तिमात्राची 
दुःखातून सोडवणूक करण्याचे कर्तव्य जरी धर्माने मान- 
लेळे असले तरी ज्या सामाजिक परिस्थितीतून मुख्यतः 
ही दुःखे निर्माण होतात त्या परिस्थितीकडे लक्ष 
दिलेळे नाही. नेहरूंना दुःखाचे केवळ वखरच आवि- 
ष्कार पुसून टाकायचे नव्हते तर त्याच्या मुळापासूनच्या 
खाणाखुणा नाहीह्या करून टाकावयाच्या होत्या. 

फार फार वर्षांपूर्वी गोतम बुद्धाला सव दुःखाचे 
ब्नीज वासनेत, तृष्णेत सापडळे आणि स्व तृष्णाच 
नाहीशा करणे हा उपाय त्यांने सांगितला, ह्या श्रेष्ठ 
प्रवततकाबद्दल सखोळ आदर असूनसुद्धा नेहरूंनी हे 
अलौकिक उपाय फार असामान्य महाम्त्यांसाठी आहेत 
असे मानळे. जीवनाच्या मूळभूत गरजा भागविण्या- 
साठीच मोठा झगडा करावा लागत असल्याने ज्यांचे 
विचार केवळ शारीरिक पातळीवरच लिळून राहतात 


९५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


अद्या सामान्य मंत्ये माणसांसाठी-सामाजिक रचने- 
वात्रतच काही ऐहिक मार्ग अवलंबून त्यांच्यासाठी 
पुष्कळ काही करता येईल असे नेहरूंना वाटत असे, 
माणसाला अधिकाधिक माणसासारखे जगता यावे 
यासाठी समाजरचना बदलावयास हवी हेच आपले 
सवेप्रथम असे नैतिक कर्तयच आहे असे नेहरूंना 
वाटे. धर्म त्या मार्गात आडवा येऊ लागला; तो 
स्थेर्याचा भोक्ता होता. म्हणूनच काही वेळा नेहरूंना 
“८ ८७7४8९ 1 171891701९ ' असे उद्गार काढावे असे 
वाटले असावे. परंतु व्हल्टिअरचे हे उद्गार असेच्या 
असेच नेहरूंनी काढले नाहीत कारण त्याच्यापेक्षा 
(. किंवा ह्यात्राबतीत माक्‍संपेक्षाही ) ते अधिक 
सुसंस्कारित, दयाळू आणि समतोल बुद्धीचे होते. म्हणू- 
नच अवास्तव विधानांचा त्यांना तिरस्कार वाटत 
असे. त्यानी विचार केला आणि असे म्हटले की धर्म 
हा बाईट आहे पण तो अगदी पूर्णपणे वाइट नाही. 
अगदी कठोर टीकाप्रहार करीत असतानाही धर्मामुळे 
घडलेल्या हितकारक गोष्टी त्यानी स्पष्टपणे सांगितल्या. 
परंतु संस्थात्मक संघटित धर्माचे दिवस आता सरलेळे 
आहेत. मानवतावाद आणि विज्ञान हे त्याची जागा 
घेण्यास पुढे सरसावलेले आहेत ( विज्ञान म्हणजे 
वैज्ञानिक दृष्टी, सत्यभक्ती, अनुभव प्रमाण मानण्याचा 
निश्चय असे नेहरू मानत. ) अशी नेहरूंची खात्री 
पटलेली होती. 
समारोप 

मग ह्यापुढे धर्माचे भावितन्य काय १ धर्माची 
गरज आणि, आवदयकता आजच्या जीवनात नाहीच 
-का ? ह्या नित्रेधाच्या सुरुवातीलाच मी म्हटले की 
घम ह्या शब्दाच्या जातिसंत्रंधित व व्यक्तिसंबधित कल्प 
नेचा विचार आपल्याला करावयाचा आहे. आतापर्यंत 
आपण पहिल्याच अर्थाचा विचार केळा आहे. ज्यावेळी 
सामाजिक जीवनातून धमकल्यना जाईल- आणि तो 


९६ 


लवकरात लवकर जगातून जावा, विदोषतः हिंदुस्थातून 
जावा यासाठी नेहरू फार उत्सुक होते-आणि त्यांच्या- 
साठी स्वानुभवाचे व भावनेचे जग एवढेच धर्माचे 
अस्तित्व उरलेले होते. जातीय किंवा कमैकांडयुक्त धम 
( दोन्ही शब्द पर्यायीच आहेत ) जावयासच हवा. तो 
केवळ सामाजिक व त्रोद्धिक विकासात अडथळा 
आणणाराच आहे असे नाही. तर धर्मकल्पनेच्या 
व्यक्तिधर्मात होणार्‍या उत्कान्तीच्या मार्गातही एक 
अडथळाच आहे. 


“ रानटी अवस्थेतील लोकांच्या अनगड कल्पना- 
शक्तीतून धर्माचा उदय ? हजारोवर्षापूवी झाला. 
( व्हाइट्हेडू ) त्या रानटीपणाच्या सथ खुणा अजून 
पुसल्या गेल्या नाहीत. तीन हजार किंवा दोन हजार 
किंवा चोंदाशें वर्षापूर्वीच धर्मविषयक जाणिवेचा 
विक्रास खुंटला व अनेक स्थित्येतरांतून अधःपाताळाच 
पारभ झाला असे मानण्याचे मुळीच कारण नाही. 
मानवनिमित प्रत्येक गोष्टीप्रमाणे धमंकल्पनाही विकास 
पावत गेली पाहिजे, परंतु विज्ञानाच्या किंवा तंत्रविष्रयक- 
विशानाच्या संशोधनाप्रमाणे हे सामुदायिक संशोधन 
नाही. धर्ममावनेचा शोध हा एकाकी शोध आहे. तो 
अनत काळासांठी आहे. आत्म्याच्या असीम प्रदेशात 
चालणारा तो एक निरथेक शोध असेल, परंतु हा 
शोध असा आहे की म 
ओळख करून घेण्याची इच्छा असलेल्या प्रत्येकाने 
तो ता स्वतः केला पाहिजे. स्वप्नत्यय 
वेराहूत विज्ञान किंवा तत्त्व्ञान ही एक चाळू राक- 
* माहिती ? ह अ लहा 

रतिधत्य व विवडत नाही. परंतु 
प्रतीतिशून्य धमकर 


आहे गी क दार. मात्र भयंकर आपत्ती 
मठपणाकडेच झुकते. 


तुष्य म्हणून पूणेत्वाची 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पंडित नेहरूंच्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटनांची नोंद. 


सन १८८९ 
-१४ नोव्हेंबरला अलाहाबाद येथे जन्म, 
१९०५ 
-युरोपिअन शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली खाजगी- 


रीत्या शिक्षण घेतल्यानंतर वडिलांच्याबरोबर इंग्लंडला 


गमन. नंतर हॅरो येथे व नंतर केंब्रिजच्या ट्निटी 
कॉलेजात शिक्षण, र 
१९१० 
-केंब्रिंजमधंळा अभ्यासपृणे, धप] 80९106 
गुणन३०७ 1. 8660010 ९७88 प्िख0०पा'ळ, 
-कायद्याचा अभ्यास. 111017 ॥'९॥॥॥1९ मध्ये केला. 
१९१२ 
-भारतास परत. अलाहाब्रादं हायकोर्टात वकिलीस 
प्रारम, बंकिपूर कॉँग्रेसच्या अधिवेशनास प्रतिर्निधि 
म्हणून गळे. येथून राजकीय जीवनास प्रारंभ. डिसे- 
बरच्या: शेवटच्या आठवड्यात लखनो-कॉग्रेसच्या 
अधिवेशनात महात्मा गांधींशी परिचय, 
१९१६ 
-ट फेघ्रुअरीस कमला कोल यांच्याशी दिछी येथे 
_ विवाह. 
१९१७ 


_-१९ नोव्हेंबरला इंदिरिेंचा अलाहातराद येथे जन्म, .. 
१९१९ 


-९ फेत्रुअरीस अलाहाबाद येथे “10१6९0१800 
नावाचे वृत्तपत्र वडिलांच्या सहकार्याने सुरू केले, हे 
वृत्तपत्र दोन वर्षे चालले 


१९०२० 
_वृजाव्रमधीळ चळवळी आणि जालियनवाला बागेत 


झालेली क्रूर कत्तल यांचा. परिणाम मनावर होऊन 
गांधीजींच्या असहकाराच्या चळवळीकडे आकृष्ट 
झाले. प्रतापगड जिल्ह्यात किसानांचा मोर्चा काढल्या- 
मुळे व त्यानंतर मारतात आलेल्या अफगाणी शिष्ट- 
मंडळाशी संत्रेध ठेवल्याच्या संशयावरून ब्रिटिश 
सरकारची इतराजी. 

_& सप्टेंबरला कलकत्ता येथे भरलेल्या कॉंग्रेसच्या 
खास अधिवेशनास प्रतिनिधि म्हणून गेले. 

न, भा, १२ 


४ 


९७ 


१९२१ 
-नागपूर कॉँग्रेसनंतर शेतकऱ्यांच्या सुखदुःखाच्या 
प्रश्नात विशेष लक्ष घाळून फरिदाबाद जिल्ह्यार्तील 
किसानांच्या चळवळीत उडी घातली. त्याबद्दल पाच 
महिने कारावासाची शिक्षा. 


१९२२ 
-गांधीजींनी असहकाराची चळवळ मागे घेतली 
याबद्दल पंडितजींची नाराजी, 

->११ मेला पुन्हा अटक... ऑगस्टमध्ये मुक्तता. 
परदेशीय कांपड विक्रेत्यांना धाक दाखविल्याच्या 
आरोपाखाली लागलीच ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा अटकः 
सहा महिन्यांची शिक्षा व हजार रुपये दंड; 


१९२३ 
-मुक्ततेनंतर अलाहाबाद नगरपालिकेमधील कॉरग्रेस- 
पक्षाचे अध्यक्ष झाले. दोन वर्षांनी या पदाचा 
राजीनामा दिला. 

-सप्टेंबरमधथ्ये दिछी येथें भरलेल्या कॉंग्रेसच्या 
अधिवेरानात अस्विल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीचे 
जंनरल सेक्रेटरी म्हणून निवडून आले. 

-२२ सप्टेंबरला पुन्हा नाभा संस्थानात अटक. 
नाभा संस्थान सोडावे किंवा दोन वर्षे शिक्षा 
भोगावी या दिक्षेतील अटींपैकी पहिल्या अटीप्रमाणे 
नेहरूंनी नाभा संस्थान सोडले. 

१९०२६ 

-मार्चमध्ये युरोपच्या दोऱ्यावर खाना. इटली, 
स्वित्सळंड, इंग्लंड, बेल्जिअम, जमंनी, रशिया या 
देशांचा पत्नी व कन्येसमवेत दोरा. भ][रतीय कॉंग्रेसचे 
प्रातानिथि या नात्याने बुसेल्स येथे भरलेल्या काँग्रेस 
ऑफ ऑओप्रेस्ड नॅरानाळटीजच्या अधिवेशनास 
उपस्थित राहिळे, नोव्हेंबरमध्ये मोतीलालजींवरोबर 
मास्को येथील रशियन राज्यक्रान्तीच्या दहाव्या वाढ- 
दिवसांच्या समारंभासाठी गेळे, भारतात परतल्यावर 
मद्रास कॉँग्रेसच्या अधिवेशनात * संपूण स्वातंत्र्य 
भारतास मिळाले पाहिज व त्यासाठी झगडावयास 
हेवे ! हे कॉँग्रेसचे धोरण ठरविण्यात पुरस्कार, 


हद. > जोडी 1] 


-करखगघन चिज” 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


श्र्र्ट 

-सायमन कमिशनच्या विरुद्ध मोर्चा काढला असता 
त्यावर पोलिसांकडून लाठी हला. पंजाब व केरळ 
प्रांतीय कॉंग्रेसच्या अधिवेदनांची अध्यक्षस्थान 

: भूषविली, । 

-डिसेंबर २७ ला महात्मा गांधींच्या ' डोमिनियन 
स्टेटस ? च्या ठरावाला सुघारणा सुचवून ' संपूर्ण 
स्वातंत्र्याच्या ? ध्येयाचा पुनरुष्यार केला, 


१९२९ 

-२० सप्टेंबरला महात्मा गांधींनी कॉँग्रेसच्या 
अध्यक्ष-पदासाठी नेहरूंचे नाव सुचविले. 
१ ऑक्टोबरला लाहोर अधिवेशनासाठी अध्यक्ष 
म्हणून निवडले गेले. २९ डिसेंबरला अधिवेशनात 
* संपूण स्वातंत्र्याची प्रास्ति करून घेणे हे अटळ 
ध्येय ? डोळ्यासमोर ठेवून कार्य करण्यास चालना 


दिली. 


१९३० 

-कायदेभंगाच्या चळवळीत अटक. मिठाचा कायदा 
घुडकावला म्हणून सहा महिने कारावास. 

-सप्रु आणि जयकर यांच्या योजनेप्रमाणे गांधीजींशी 
विचाराविनिमय करण्यास अनक बंदिस्त कॉंग्रेस 
पुढाऱ्यांबरोबर नैनीच्या तुरुंगातून येरवड्यास 
रवानगी. 

-सुटकेनंतर शेतकऱ्यांच्या सभेत भाग घेतल्याबद्दळ 
पुन्हा अटक. दोन वर्षांची सक्त मजुरीची शिक्षा 
व सहाशे रपये दंड. डिसेंबर २९ ला त्यांच्या 
पत्नी सो. कमला नेहरू यांनाही अटक, 

१९२३१ 


-गांधी-आयरवीन करारास साह्यकारक भूमिका 
निर्माण व्हावी म्हणून सव पुढाऱ्यांची कारावासातन 
र ल 
सुटका. ( २६-१-२१ ) ( करार ४ मार्च १९३१ 
ला झाला, ) 
-६ फेब्रुवारीस मोतीलाल नेहरू यांचे निधन, 


-अलाहाबाद्शहराच्या नगरपालिकेच्या हद्दीबाहेर 
भ्रमण करण्यास बैदी घालणारी आज्ञा मोडठी 
म्हणून दोन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा, 


र्ट 


छी. वश 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास चर 


१९३३ 
-मातुःश्री स्वरूपराणी यांच्या आजारपणाच्या कार- 
णाने कारावासातून सुटका. ( ऑगस्ट ३० ), 
-गांधी-नेहरूंमधील पत्रव्यवहार १५-९-३३ ला 
वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध, राजकीय व आर्थिक धोरणां- 
मधील दोघांच्या विचारातील तफावत या पत्रातून 
- स्पष्टपणे उघड झाली. 


१९२३४ 


-बिहारमध्ये भूकंप, प्रांतात दोरा, पीडितांना साह्य. 
त्यासाठी फंड-योजना काढली, कलकत्त्यात केलेल्या 
भाषणासाठी पुन्हा अटक, दोन वर्षांच्या कारा- 

. वासाची शिक्षा. सो. कमला नेहरू आजारी 
पडल्या हे कारण ध्यानात घेऊन सुटका. परंतु 
सरकारविरुद्ध भाषणे केली म्हणून सुटकेनंतर दहा 
दिवसानी पुन्हा अटक. न 


१९२३५ 


7१४ फेब्रुवारीस अलमोऱ्याच्या जेलमध्ये असताना 
आत्मचरित्र लिहून पूण झाले, पत्नीचे गंभीर 
आजारपण ध्यानात घेऊन पुन्हा सुटका, औषधो- 
पचारासाठी कमला नेहरूंना स्वित्संडमध्ये नेण्यात 
आले होते तेथ जाऊन पत्नीची भेट, परदेशी 
असतानाच कॉंग्रेसच्या १९३६ च्या अधिवेशना- 
साठी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली, 


१९३६ 
७ र ह... . अ 
"सा. कमला नेहरू यांचे स्वित्सळंडमथ्ये २८-२-३ ६ 
ला निधन. 


"एप्रिलमध्ये आत्मचरित्र प्रसिद्ध झाले, 
"एप्रिळ २३ ला ढखने 
भूषविले, 


7१५२५ च्या इंडिया, अँक्टप्रमाण 
लढवाव्यात हे कॉ 


1 कॉंग्रेसचे अध्यक्षस्थान 


रर आपण निवडणुका 
पा ग्रेसचे मत मान्य केळे परंतु सत्ता- 
परक पाठबळ नसलेल्या जबाबदारीचे नुसते ओझे 
हाट पडेल यासाठी अधिकारप्रहूण करू नयें 
ह जात अधिकारम्रहणाच्या मतास विरोध केला. 
"उ नेहरूंची ही भूमिका कॅग्रेसकडून अमान्य. ज्या 


गातात मताधिक्य मिळाले होते तेथे कॉँग्रेसची मैत्रि- 
मंडळे स्थापन झाली, 


ह 
वि. क... झह 


राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पंडित नेहरूंच्या जीवनातीळ महत्त्वाच्या घटनांची नांद 


7९ डिसेंबरला फेजपूर कॉँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड, 
एप्रिल १९३६ ते फेव्ुवारी १९३७ निवडणुकांसाठी 
देशभर दौरा. बहुतेक प्रांतात कॉँग्रेसला विजय, 

१९२८ 

रमातुःश्री स्वरूपराणी यांच्या निधनाचे दुःख. इटली, 
जमनीमधील हुकूमशाही राजवटींच्या उदयामुळे 
व्यथित, कॉँग्रेस मधील अंतर्गत मतभेदाचा तरास 
होऊन युरोपच्या दौऱ्यावर प्रयाण, 

१९२३९ 

-सुमाषचंद्र बोस व गांधीजी यांचा समेट घडडैल 
आणण्याचा यत्न. चीनचा दौरा, युद्धाचे वारे वाई. 
लागल्यामुळे भारतास परत. २ सप्टेंबर १९२ ला 
युद्ध सुरू झाले, त्याचवेळी संपूर्ण स्वातंत्र्याची पुनः 
मागणी, 

१९७० 

-वैयाक्तिक सत्याग्रहाच्या चळवळीत इुसऱ्या क्रमांकाचे 
सत्याग्रही म्हणून गांधीजीनी नियुक्त केले. . २९ 
आकटोबरला अटक. चार वर्षांची सक्तमजुरी. 
१९४१ मध्ये सुटका. 


१९७२ र 
-स्टॅेफोड क्रिप्सशी वाटाघाटी. सेवईस मरलल्या 


कॉग्रेसमध्ये. गांधींनी स्वीकारलेल्या चले जाव?"च्या 
चळवळीस पाठिंबा. ८ ऑगस्टला गांधीजी, आजाद 
आदि नेत्यांसह अटक. अहमदनगरच्या किछ्यात 
रवानगी. ' चलजाव » चळवळ भारतभर पसरली. 


१९०० 
-२१३ एप्रिलला 191560४ 
प्रारेंम. पाच महिन्यात लिहून पूण. 
१९४५ 
_.अहमदनगर तुरुंगातून सुटका, ब्रिटिश सरकारशी 
स्वातंत्र्यप्रास्तीसाठी वाटाघाटी. भारताच्या फाळ- 
णीच्या मुस्लीभ ळागच्या मागणीस विरोध, 
_ आझाद हिंद फौजेचा खटला लाळ किल़य़ात सुरू. 
| पोशाख चढवून अधिकाऱ्यांच्या बचावा- 


हाऊ 9 पपरकेंळ्या ग्रंथास 
भ्र 


वकिलाच 
साठी खटल्यात सहभागी, 
१९४९६ 
_पाचंमध्ये 1)150 
मुंबईत नाविकांच च्‌ त्यासार्ठ 
आय्य आदियांचा दोरा. 


०ए७'ए ० 10018 प्रक्माशित, 
ठी मुंब्रत आगमन. 


_९ मे अखिळ भारतीय कॉँग्रेसचे चौथ्यांदा अध्यक्ष. 

१२ ऑगस्ट हगामी मंत्रिमंडळ बनविण्यासाठी 
व्हाइसरॉयकडून आलेल्या निमंत्रणाचा स्वीकार. 
व्हाईस-प्रेसिंडंट म्हणून शपथविधी. हंगामी 
सरकारात येण्यास जीनांचा नकार. परंतु वेव्हेल- 
जीना वाटाघाटीनंतर मुस्लिम लीगचा मंत्रिमंडळ- 
प्रवेश. अर्थ, व्यापार, उद्योगधंदे ही महत्त्वाची 
छाती मुस्लिमलींगच्या मंत्र्यांकडे नियुक्त, तरी 
मुस्लिमळीगकडून कार्यात असहकार, नेहरूंच्या 
मनात राजिनाम्याचा विचार, 


१९४७ | 
- स्वातंत्र्यप्राप्तींचे वर्ष. पंजाबांतीलळ दंगलग्रस्त 
विभागास मेट. हिंदु मुसलमानांच्या कलहापेक्षा 
पाकिस्तान देऊन टाकणे श्रेयस्कर हे. नेहरू-पटेल 
यांना पटू लागले. फाळणीच्या विचारास मान्यता- 
_घटनासमितीपुढे दोन भाषणे ' स्वातंत्र्याचे शिल्प- 
कार ' म्हणून गांधींचा गोरव. न 
-१४ ऑगस्ट मध्यरात्री म्हणजे १५ ऑगस्टला 
स्वातंत्र्यप्राती- त्याचवेळी पाकिस्तानही अस्तित्वात 
आले. भारताचे पाहिळे पंतप्रधान म्हणून नेहरूंची 
निवड, 

_ पंजाब व दिल्लीमध्ये जातीय दंगे. 

_२५ नोव्हेंबर कार्डर्मीरवर सुरू झालेल्या आक्र- 


टॅ _/9 


| मणाची कल्पना घटनासांमतीस दिली. 
१९४८ 

_.३० जानेवारी महात्माजींचा वध. 

_-१७ फेब्रुवारी भारताच्या तटस्थतावादी धोरणाची 
घटनासमितीस कल्पना दिली. 

२० जून लॉर्ड व ठेडी माऊंटबॅटन यांना निरोप. 
गव्हनैरजनरळ म्हणून राजगोपालाचारी यांची 
नियुक्ती . 

_२० ऑगस्ट, अणुशक्ति संशोधन मंडळापुढे 
भाषण, हैद्राबाद मुक्त झाले म्हणून १८ सप्टेंबरला 
आकाशवाणीवर भाषण. 

_६ आक्टोंबर राष्ट्रकुल पंतप्रधानांच्या मेळाव्यासाठी 
&ुडनला प्रयाण, कारमीर प्रश्नावर तडजोड घडवून 
आणण्यासाठी अंटलींकडून निष्फळ प्रयत्न, 

_-२५ आक्टोंबर युनोच्या खास अधिवेशानापुढे 


भाषण. 


९९ 


अनुक्रमणिका 


जड 
कुक] 


"करखगघनचघ्जसन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत दोरा धर क्क म ला 


नबभारत 


. -२३ डिसेंबर निझामाच्या भेटीसाठी हैद्राबादला 
खाना. 


१९४९ 

"एकोणीस आशियाई राष्ट्रांच्या परिषदेचे उद्‌घाटन. 
डचांच्या इंडोनेशियामधील आक्रमक धोरणाचा 
निषेध. 

--१९ एप्रिळ राष्ट्रकुळ पंतप्रधानांच्या बैठकीस 
इंग्ठडला प्रयाण, राष्ट्रकुलात राहण्याच्या धोरणास 
मान्यता. 

-२४ सप्टेंबर युद्धवंदीचा करार 
पाकिस्तानला आवाहन. 

-'७ आक्टोंबर अमेरिकेचा दोरा. प्रचंड स्वागत. 

१३ आक्टोबर अमेरिकन काँग्रेसपुढे भाषण, 
१७ आक्टोबर कोलंबिया विद्यापीठाकडून डॉक्टरेट 
पदवी, 

-२४ आक्टोबर ओटावा येथे कॅनडाच्या पालेमंटपुढे 
भाषण, 

-सॅन्‌ फ्रान्सिस्कोच्या नागरिकत्वाचे हक्क नेहरूंना 
अर्पण करून सन्मान. 

-६ नोव्हेंबर निग्नोची दुःखे दूर करण्यात भाग घेतल्या- 
मुळे अमेरिकेचे स्पिन्‌ गाने मेडूलू नेहरूंना अर्पण, 


१९५० 
-२६ जानेवारी नवीन घटनेप्रमाणे भारताचे प्रजा- 
सत्ताक राज्य अस्तित्वात आले, 
-२ एप्रिल अल्पसंख्याकासंबंधीचा नेहरू-लियाकत 
अल्ली करार. 
-२६ एप्रिळ पाकिस्तानला भेट, 
-१४ जुले कोरियातील युद्ध थांबविण्यासाठी बड्या 
तीन राष्ट्रांना विनती. 
-८ सप्टेंबर तिबेटच्या प्रतिनिधीमंडळाशी विचार- 
विनिमय. 
१९५१ 
“जिनिन्हा-लंडन-पॅरिसळा जाण्यासाठी कैरो येथे खाना. 
जपानशी श्ांततातह करण्याची अमेरिकेस सूचना, 
चीनविरुद्ध घाईघाईने कृती करू नये अशी युनोस 
समज दिली. अमेरिका व इंग्लंड कारमीर, प्रश्नावर 
पाकिस्तानला मदत करीत आहेत असा आरोप. 


करण्यासाठी 


१९० 


अनुक्रमणिका 


, १९ जून नेपाळला एक आठवड्याची भेट, युद्धबंदी 
तह करण्यासाठी पाकिस्तानला पुन्हा आवाहान. 
काइमीर प्रश्नासनधी अमेरिकेच्या फ्रॅकग्रेहमशी 
वाटाघाटी. र्‍ 

"कॉंग्रेसमधील उजव्या डाव्या गटाच्या मतभिन्नतेचे 
प्रकट प्रदर्शन होऊं लागळे, टंडन यांचा. अध्यक्ष- 
पदाचा राजिनामा. नेहरू पुन्हा अध्यक्ष लोकशाही 
सत्तापद्धती यशस्वी करावी असा नेहरूंचा लोकांना 
आदेदा ( २२ नोव्हेंबर ) | 

"निवडणुकीत नेहरूंच्या विरुद्ध पांच उमेदवार उभे. 
नेहरू प्रचंड बहुमताने विजयी. निवणुकीसाठी 
केलल्या भारतभर दोऱ्यात आभ्रास भेट व भाषावार 
प्रांतस्चना करण्याच्या तत्त्वास प्रकट संमती, 

१९५२ 


"काइमीर प्रश्नावर ग्रेहेमशी अनेक वेळा चर्चा. 

११ मे, नव्या लोकसभेचे पक्षनेते म्हणून निवड. 
_ मैत्रिमडळ बनविण्यासाठी राष्ट्रपतींकडून पाचारण. 
१९५३ 


"४ जानेबारी अँटलींचे भारतात आगमन, हैद्राबाद 
येथ भरलेल्या काँग्रेसच्या ५८ व्या अधिवेशनाचे 
अभ्यक्ष म्हणून नेहरूंची पुनः निवड, 

7९२ एप्रिळ, पंचवार्षिक योजनेचे महत्त्व विशद 
करणारे भाषण दिलीत केल, 

-२८ मे राणी एलिझाबेथच 
इंग्लंडला रवाना. 


> रीझां च व्र. रके जा 
०२० जून गोरीशंकर विजेता तेनसिंग नोर्के याचे 
स्वागत. 


०२" जुळ पाकिस्तानला भेट, 
१९५७ 
-कुंभमेळ्यास भेट: 
कगसाठाच्या कॉँग्रेसच्या कल्याणी ( कलकत्ता ) 
येथील अधिवेशनाचे अध्यक्ष, 
-रै मे, कोलंबो भेटीसाठी प्रयाण, 
7२५ जून चीनचे पंतप्रधान चौ-- 
स्वागत व त्यांच्याशी चर्चा, 
दोघांच्या सह्या, 
र्‍आक्टोबर चीनला भेट. 


या. राज्यारोहणासाठी 


एन्‌-लाय यांचे 
“ पंचशील ? योजनेवर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पंडित नेहरूंच्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटनांची नौद 


- --१७ डिसेंबर प्रेसिडेंट टिटो यांची भारतंभेंट, 
न -२६ डिसेंबर आग्रेय आशियातील राष्ट्रांचा दौरा. 
९५१५ ग 

-आवडी येथे भरलेल्या कॉग्रेसच्या साठाव्या अधिवे- 

शनात समाजवादी समाजरचनेच्या तत्त्वाची घोषणा. 
राष्ट्रकुल परिषदेसाठी इंग्लंडला प्रयाण. परत येताना 
नासेर यांच्याशी चर्चा. » 

| चन फेब्रवारी चीनला युनोने मान्यता द्यावी व 
फोमोंसा प्रश्न सोडवावा अश्ली मागणी करणारे 
भाषण. 

-१ मे, भारतीयांना नागरिकत्वाचे हक नाकारल्या- 
बद्दल सिलोनी राजवटीच्या धोरणाचा निषेध. 

त्र मार्च, बाबूलाल रिक्षावाल्याने हातात चाकू 
घेऊन नेहरूंच्या उघड्या मोटारीकडे धाव घेतली. 
संशयित म्हणून त्यास अटक केली गेली. र 

-१५ एप्रिळं, नासेरसह बांडुंग परिषदेस रवाना. 
पंचशील तत्त्वांनुसार मांललेल्या दहा तत्त्वांचा बांडुंग 
परिषदेकडून स्वीकार, 

-'५ जून सोव्हिएट रदिया, युगोस्लाव्हिया, पोळंड 
आदि अनेक राष्ट्रांच्या दौऱ्यासाठी खाना, बुल्गा- 
नीनकडून पंचशील तत्त्वांचा पुरस्कार, लोकसंमत 
गोव्यातील पो्ठुंगीजांच्या अत्याचाराचा निषेध. 

-६ ऑक्टोबर, आंतरविद्यापीठ युवक महोत्सवाचे 
उद्‌घाटन 

_.१८ नोव्हेंबर, बुल्गागीन व कुरोव्ह याचे भारतात 
आगमन. तीन आठवड्यांचा दौरा. दोघांकडून 
गोव्यातील पोर्ठुगिजांच्या अंमलाचा निषेध. 

१९१५५८ 

-राज्य पुनरचना मंडळाच्या अहवालासंबंधी नेहरूंचे 
नभोवबाणीवर भाषण 

_-कॉग्रेसच्या' एकसष्ठाव्या अधिवेशनात लष्करी करार 
व शीतयुद्धे ह्यावर नेहरूंची टीका, 

_२९ मार्च, काइमीरमध्ये सावैमत घेण्याची आव- 
दयकता नाही असे लोकसभेत निवेदन 

-मे, पहिळी पंचवार्षिक योजना लोकसभेला सादर 

केली भ ३ ९ 0 

-जून, युरोपचा दौरा. आयलंड, भुत विद्यापीठा- 
कडून सन्माननीय पद्त्या, ऑडेनॉर नेहरूंच्याकडून 


पंचशील तत्ताचा पुनर्चार 


१ 


-२३ जुळे-अर्थखाते स्वतःकडे घेतले, श्री. सी, डी. 
शमुखांचा महाराष्ट्रावर भाषावार प्रांतस्चनेत 
अन्याय झाला म्हणून राजिनामा. 

-सुवेझ कॅनॉलचा प्रश्न सोडविण्यासाठी लष्करांचा 
उपयोग करू नये असा नेहरूंचा इशारा. दिलछीत 
कोळंबो राष्ट्रांच्या पंतप्रधानांची बैठक. इजिततवर 
झालेल्या आक्रमणाचा गंभीर विचार, ब्रिटिश, फ्रच 
ब इस्त्राईली फोजा इजिप्तमधून काढून घेण्याची 
मागणी. हंगेरीतून रश्षियन सैन्य काढून घेण्याची 


मागणी. व 
_३० नोव्हेंब्रर चिनी पंतप्रधान याची दुसरी भट, 


_ _-१४ डिसेंबर नेहरू व इंदिरा गांधी अमेरिका 


युरोपच्या दौऱ्यावर खाना. आयंसेनहॉअर यांच्याशी 
अनेक प्रश्नांवर विचारविनिमय. री 


_ _.२० डिसेंबर, युनो सभेत भाषण, 
८३ १४ >. > 
_-३० डिसेबर ते २- १-५७ चोाएन्‌लायू ची भार- 


तास तिसरी भेट. राजकीय प्रश्नांवर चर्चा. 
१९५७ 
_-२८ जानेवारी, ट्रॉम्बे येथील अणुभट्टीचे उद्घाटन. 
_१४ जून डेन्मार्क, इंग्लंड, नेरवि, स्वीडन यांचा 
दौरा. 
_४ आक्टोबर, जपानचा दोरा. 
_.९ आक्टोबर, हिरोशिमास भेट. 
_२८ नोव्हेंबर, अणु चाचण्या थाबवाव्यात व 
परिणामकारक दास्त्रकपात करावी अशी रशिया- 
अमेरिकेस सूचना. 


१९५८ 
_सायन्स काँग्रेस अधिवेशनाचे मद्रासला उद्घाटन. 


_जड्या राष्ट्रांच्या शिखरपरिषंदेच्या कल्पनेस नेहरूंचा 
पाठिंबा, 

_कृष्णम्माचारींच्या राजीनाम्यामुळे अ्थखाते स्वतः- 
कडे घेतले. 

-३ जुळे हंगेरीचे नेते इम्रे नाझ्‌ यांच्या हृत्येबद्दल 
खेद प्रदर्शित केला, 


१९५९ 
_घानाचे पंतप्रधान नक्रूमा यांची भारतास मेट. 


_९ जानिवारी, नागपूर येथील कॉँग्रेसच्या अधिवेश- 
नात समाजवादी समाजस्वनेचा पुनः पुरस्कार. 
तसेच सहकारी शेतीचाही पुरस्कार. 


१ 


१: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


' नबभारत 


-२२ फेब्रुवारी आझादांच्या प्रथम वरषेश्राद्वदिनी 
६ [वाळ 0०१७७४ 900 ए"०प॥0॥००0" या 
विषयावर दिछीत भाषण 

-२२३ माचे, चीनने तिबेटावर केलेल्या आक्रमणाचा 
वृत्तांत लोकसभेत सादर. दलाई लामांच भारतात 

. आगमन. 

-२४ एऐएप्रिळ दलाई लामांची मेट घेतली, 

--११ जून नेपाळला तीन दिवसांची भेट. 

-_२ सप्टेंबर, सेनाप्रमुख थिमय्या यांच्या राजि- 
नाम्याच्या प्रकरणी मध्यस्थी, 

-पार्लमेंटमध्ये मकमोहून रेष्रेविषयी निवेदन 

-'७ सप्टेंबर भारत-चीन यामधील पत्रव्यवहारा- 
संत्रंधी लोकसभेत निवेदन. 

--१२ सप्टेंबर, चीनची मागणी अस्वीकाराह॑ अस- 
ल्याची नेहरूंची घोषणा, उद्‌भवणाऱ्या परि- 
स्थितीस तोंड देण्याची सिद्धता असल्याचे निवेदन. 

-ब्रह्मदेशाचे पंतप्रधान श्री. ने विन यांच्याशी भारत 
व ब्रह्मदेश यांच्या चीनशी असलेल्या संबंधांविषयी 
चर्चा. 

१९६० 

-एप्रल चो-एन्‌-लाय यांच्याशी दिछीत वाटाघाटी, 
संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न. 

-मे राष्ट्रकुल संघाच्या ब्रेठकीस हजर राहून पॉरिस, 
इजिप्त, तुर्कस्तान, लेबेनॉन्‌ ,चा दोरा केला. 

-९१ मे, महाराष्ट्र-गुजराथ राज्यांचे उद्‌घाटन केले. 

-१९ सप्टेंबर सिंधु नदीच्या. पांण्यासंबंधी पाकि- 
स्तानशी झालेल्या करारावर सह्या केल्या. 

युनोच्या आमसभेने भरविलेल्या शिखर परिषदेस 
भारताच्या शिष्टमंडळांचे नेते म्हणून उपस्थित 
राहिले, व अमेरिका व रशिया यांनी त्यांच्या संब- 
घांचे पुनरुज्णीवन करावे अक्षी विनंती केली. 

र्‍श्रा. अयुत्रवान यांच्याशी राजकीय प्रश्नासंबंधी 
चर्चा केली. 

१९६१ 

-९६ जानेवारी- केनडा-भारत यांच्या सहकार्याने 

मुंबई येथे स्थापन होणाऱ्या अणुभट्टीचे उद्घाटन 
केले. 

7१८ जानेवारी र्चानने. भारताच्या उत्तर सीमांवर 

आक्रमण. केळे आहे अशी भारताची ,खात्री झाली 


१८२ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


१९६३ 


आहे असे वृत्तपत्र वार्ताहराना सांगितले, कारमी- 
. रची सरहद्द ठरविण्यासाठी चीनशी चर्चा करण्यास 
संमती देण्यात पाकिस्तान चूक करीत आहे हेही 
स्पष्ट कल, 
-८ ते १३ फेब्रुअरी : भूतानच्या महाराजांशी 
विचारविनिमय, 
-माचं : राष्ट्रकुल्पंतप्रधानांच्या बैठकीस गेले. 
सप्टेंबर $ तटस्थतावादी राष्ट्रांच्या शिखर परिषदे- 
साठी बरेलग्रेडला गेले, 
-१० डिसेबर : पंजाबात भाक्राच्या विद्युत्‌ केंद्राचे 
उद्घाटन केले. 
नच २ डिसेबर-रशियाचे अध्यक्ष ब्रेझिनेव यांच्याशी 
भट, 
१९६२ 


. गत्रह्मदेशचे पंतप्रधान यू नू, डेन्माकचे अध्यक्ष 


काम्पमन ब यूएआरचे उपाध्यक्ष अमर यांच्या 
जानेवारीत भेटी, 

एनेव्या निवडणुकांनंतर मंत्रीमंडळ बनविण्यासाठी ' 
राष्ट्रपतींकडून पाचारण, १० एप्रिलला मंत्रीमंड- 
ळाचा शपथविधी झाला. 

०१८ एप्रिळ : नेपाळचे राजे महेंद्र यांच्याशी भेट. 

- -२-३ जून : राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेचे अध्यक्ष. 
राष्ट्रकुल पंतप्रधानांच्या बेठकीस सप्टेंबरमध्ये गेले. 

"पॅरीस-कैरो यथ जाऊन आले, २१-९-६२ ला 
युनेस्कोच्या परिषदे पुढे. भाषण, ( पॅरिस ) 

०९७ आक्टोबर : रुमानियाच्या अध्यक्षांचे आगत- 
स्वागत. 

०२२ आक्टोबर: चनने केर 


एकजुटीने उो छेल्या आक्रमणाविरुद्ध 

'चुटीने उभ राहण्यासाठी सर्वे भारतीयांना हाक. 

२७ ऑक्टोबर : मलायाचे पंतप्रधान टंकु अब्दुल 
धरी गत्याशी भेट. ३१-१ ०-६२ सायप्रसच्या 
अध्यक्षांशी भेट, 

१ नोम्हेंचर : संरक्षण ख 

णारे० नोव्हेंबर ः मतभेद 
संबधी नेहरू 


ते तात्पुरते स्वतःकडे घेतले. 
न मटाबण्याचे प्रयत्न करण्या- 
"अचूभलान यांचे संयुक्त पत्रक. 

०९० ते. १३ जानेवारी : 


ः: सीलोनच्या पंतप्रधान 


श्रीमती बंदरनायके, संयुक्त अरव राष्ट्राच श्री. 


न्य 


संगणकीकृत 


पंडित नेहरूंच्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटनांची नोंद 


अली सात्री व धानाचे ४1, 889110९ 01011- 
१४७ यांच्याशी भारत-चीन सीमा संघर्षाबानत 
कोलंबो योजनेसंबंधी वाटाघाटी. 

२३ जानेवारी : कोलंत्रो योजना स्वीकारावी असा 
ठराव लोकसभेत मांडला. 

-फेब्रुवारी : “लोकमान्य? नामक पहिल्या स्वयंचलित 
आगगाडी-यंत्राचे उद्घाटन, 

-१९६५ हे वर्ष सहकार्याचे वषे मानावे (१९५८1 01 
००-०९७०॥ ) हा नेहरूंचा प्रस्ताव यूनोकडून 
स्वीकृत झाला, 

_लाओसचे पंतप्रधान ( नोव्हेंबर ) व जॉडनचे राज 
हुसेन ( डिसेंवर ) भट घेऊन गेले. 

१९८४७ 

_ जानेवारी भुक्‍्नेश्वर येथे भरलेल्या कॉंग्रेसचे अधि- 
वेशान चाळू असतानाच आजारी पडले. 

-केब्रुअरा : जनरल ने विन ( ब्रह्मदेश.) सिंगापूरचे 
पंतप्रधान ४7. 1.९९ ०७० ४७७ नेहरूंना 
भेटून गेले. 

_मे- कोसी आणि गंडक नद्यांच्या योजनांची कोन- 
शिला बसविण्याच्या प्रसंगी नेहरूंनी नेपाळचे राजे. 
महेंद्र यांची भट घेतली. 


-मे ! सुदानच्या अध्यक्षांशी भेट. 

-२२३ ते २६ मे विश्रांतीताठी डेंहराडूनला जेऊन 
आले. . 

-२७ मेः दि. २६ ला नेहरू डेहराडूनहून परत दिलीस 
आले. दि. २७ ला दुपारी दोन वाजता हृदय- 
विकाराच्या आघाताने त्यांचे दिछीच्या तीन मूर्ति 
मार्गावर असलेल्या सरकारी निवासस्थानी प्राणो- 

. त्क्रमण झाले. सकाळीच त्यांची तब्येत बिघडली 
होती. ते बेशुद्धावस्थेत होते व पुन्हा. शुद्धीवर न 


_ येताच त्यांचे प्राणोत्कमण झाले. 


दि. २८ ला माध्यान्ही एक वाजता त्यांची स्मश्यान- 


यात्रा निघाली. राजघाटावर महात्माजींच्या समाधी- 
सन्निध अंत्यसंस्कार झाला. यावेळी श्री, डीनरस्क 
( सेक्रटरी ऑफ स्टेट, अमेरिका ), श्री. अलेक 


डग्लस होम, व श्री. लॉर्ड माउंटबॅटन ( इंग्लंड ), 


श्री. अलेक्सी कोसीजीन ( रशिया ), श्रीमती 


: शिरिमाओ बंद्रनायके ( सीलोन ), हुसेन शेफी 


( संयुक्त अरब-राष्टर-उपाध्यक्ष ), झेड. ए. भुत्तो 
( पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्री ), राजे महेंद्र ( नेपाळ ), 
आदी मडळी याप्रसंगी उपस्थित राहिली होती. 


१8५"७७८//०७"३४*/ २ &२*%८/०५*७“२ ७९५“ २ &"९५४८”२(३७"७/%८€०? ७"९५%८”०२ ८'३७५%८/२% ७"७/४४७”०७ 
; काकाीक ; इतिहास आणि तत्त्वज्ञान र 
, - लेखक - 2 
; प्रा, सदाशिव आठवले ३ 
है कि. ३ रु. 2 
. मिळण्याचें ठिकाण - | ी क्ष 
र्‍ चिटणीस , प्राज्ञपाठकछााळा मडळ, वाई, १ 
शं [ जि. सातारा ] 
)ै ९.५५? ९५४2 9५९४५ ९.>५५९-००%५-१००५९-०९५/०९-०५-५०-% (९..८००५१*-०(३१९..५४*<?७८ 


आ अक & 
जो जोडी रि 


-करखगघनचघजचन 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


वाचकांचा पत्रव्यवहार - 


श्री. संपादक “ नवभारत ? यास 

श्री. पी; एन्‌. बोडके ( मालाड ) यांचे सप्टेंबर 
१९६४च्या “ नवभारतातील ? पत्र पाहिले, त्यानी 
माझ्या दोनःविधानाबाबत आक्षेप घेतला आहे, त्यापैकी 
पहिले विधान “ सिंधू संस्कृतीतील लोक आणि क्रखेदात 
वणेन असलेले आयांचे शत्रू एकच आहेत ”हे होय 
त्याबद्दल श्री, बोडके यानी लिहिळे की “ पहिल्या 
विधानाबद्दळ मला एवढेच सांगावयाचे आहे की, 
सिंधू संस्कृतीतील लोक आणि त्रशवेदात वणन असलेले 
आरयाचे शत्रू एकच आहेत हे क्र्खेदाच्या अंतर्गत 
आधारावर उभारलेळे एक अनुमान आहे? “ अनेक 
इतिहासकारांनी ग्रहीत धरलेल्या या साध्या गोष्टीला 
भारदस्त पुरावे कशाला हवेत. ? माझे दुसरे विधान 
“८ आजपांवेतो भारतात अथवा भारताबाहेर या विषया- 
वर कोणी लिहिले नाही ? चूक आहे असे दाखविण्या- 
साठी त्यानी मराठी पाचव्या इयत्तेच्या पाल्य पुस्तका- 
तील उतारा ( १९५४ ) वं स्टुअर्ट पिगटच्या 
1211580070 ]॥ताळ या पुस्तकातील व्हिलरच्या 
लेखावर आधारलेला उतारा अस दोन उतारे उद्धृत 
केळे आहेत. 

श्री. बोडके यानी माझे लेव वाचळे आहेत असे 
त्यानी आपल्या पत्रात लिहिळे आहे तरी त्यांचे वरील 
विधान वाचून त्यांनी ते वाचले नाहीत अथवा समजू- 
नही घेण्याचा प्रयत्न केला नाही असे दिसते. त्याना 
माझ्या लेखनाचा काय विषय आहे हेही माहीत 
नाही. माझ्या लेखनाचा विषय सिंधू उत्वननातील 
पुराव्याची तरश्च्चातीळ, आयांच्या. दात्रेच्या वर्णनाशी 
तुलना करून वेदातील आर्याचे शत्रू व सिंधू सेस्कृती- 
तीळ लोक एकच आहेत हे सिद्ध करणे हा होय. त्या 
साठी मी 10तेपब ठोश॥8यीला र्‍या 06 1297९१७ 
हे पुस्तक सन १९५४ च्या जुळे महिन्यात व॒ १९७ ्‌ 
"च्या सष्टवर पासून मार्चे १९६४ पावेतो नवभारतातून 
१५० पानाचे लिखाण प्रसिद्द केळे आहे. त्यात त्यांची 
दाहरे, रंग, रूप, सांपत्तिक स्थिती, उद्योगधंदे, डोक्यावर 
शिंग धारण करण्याची पद्धति, देव धर्म, चालीरीती 
राज्यव्यवस्था, समाजरचना, संस्कात नष्ट होण्याची 


कारणे इत्यादि सर्व सांस्कृतिक जीवनात दोघांचे ऐक्य 
दाखवून ते दोघेही एकच आहेत हे सिद्ध केळे आहे 
नुसत्या सामान्य गोष्टीवरूनच नःहे तर डोक्यावर शिंगे 
घारण करणे, दोघांचाही तीन तोंडाचा देव असणे 
इर्‍यादि निर्णायक गोष्टी वरूनही ( ठाःपलंध्र] १००8) 
ते एकच आहेत असे सिद्ध केळे आहे | 


ही पुराव्याची तुलना व त्यावरून काढलेळे निष्कर्ष 
भारतीय व पाश्चात्य थोर विद्वानांना मान्य झाळे आहेत 
हेही ' नवभारत ? माचे १ ९६४ च्या “ आयांच्या 
भारतात प्रवेशाची कालगणना ( उत्तरा 3 
लेखात उद्धृत केलेल्या मतावरून दिसून येईल 


श्री, बोडके यांच्या मताने : अनेक तिहासकारांनी 
गृहीत धरलेल्या या साध्या गोष्टीला भारदस्त पुरावे 
कक्ाठा ” श्री, बोडके याना त्कशास्त्रांची थोडी जरी 
डिओळ'व असती तरी त्यांनी असे लिहिले नसते. 
सिंधू उत्वननात भाग घेऊन ती सवे माहिती चार 
मोठ्या पुस्तकात संकलित करणारे सर जॉन मारील व 
हरप्पातील तटबंदीचे उत्खनन करणारे सर. एरिक 
व्हिलर यांनाही सिंधू संस्कृती आययंपूर् असून ती 
आयानी नष्ट केळी असे वाटत होते व त्यांनी आपले 
मत नमूदही करून ठेवले आहे, ते एक ग्रहीत प्रमेय 
होते परंतु ते त्यांना सि करता आले नाही. तसे 
सद्ध करण्याचा थोडासा आनणांत प्रयत्न व्हिलरने 
कला परतु ज्ञानाच्या सद्यःप रांस्थतीत ते आपणास 
सद्ध करता येत नाही असे म्हणून तो विषय तसाच 
टाकून दिला, सर जॉन मार्डल व व्हिळर याना तसे 
सि करण्यास फार मोठी अडचण होती; त्याचा 
विचार याच्या भारतात प्रवेशाची कालगणनां 
एवाध ) या फेच्रुवारी १९६४ च्या नवभारतात केला 
आहे, एखादी गोष्ट गृहीत प्रमेय म्हणून धरणे 
बगळे आणि ती झाबीत कलन सिद्धांत बनविणे 
वेगळे. कितीही इतिहास कारांनी एखादी गोष्ट गहीत 
घरळो तरी यांमुळे ती सि गोष्ट होत नाही व 
त्यांचे लिखाण युहात प्रमेयावरीलच लिवाण सहार 
वरील प्रमेय ग॒हीत धरून सिंधुसंस्कृतीवर फार मोठे 
वाड्यय प्रसिद्ध झाळे आहे. त्यासाठी श्री. ब्रोडके याना 


१०४ 


अनुक्रमणिका 


उक" 
क ह. तक 


"करखखगघर चिज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पत्रव्यवहार 


वरील दोन उताऱ्यावरच मिस्त ठेवण्याचे कारण नव्हेत. 
ते पुस्तकांची एक यादीच प्रसिद्ध करू शकले असते. 
सिंधू संस्कृतीवर यापूर्वी कोणी लिहिले नाही असे 
माझे ब्रिलकूल फण नव्हते. सिंधूसंस्कृतीतील लोक व. 
कघचातीह आयोचे इात्रू यांची सिंधू उत्वननातील 
पुराव्याची क्ञचातील आर्यांच्या शाजरूच्या वर्णनाशी 


6" 
सवागाण तुलना करून त्यांचे एकात्म्य सिद्ध करणे हा . 


कड शिंधाशेचा विषय आहे व माझ्या माहिती- 
श्री गौब्को की कोणीही सिद्ध केळे नाही. 
कळवावे म्हणजे डा माहीत असल्यास त्यानी जरूर 
तारी आमिर जर काणूला करीन. त्यात कोण- 
यी ची दा असण्याचे कारण नाही मात्र त्यांनी 
रीलप्रमाणे गुहीत कुऱ्याच्या ( प ४७०५1७8 3 
आधारावर लिहिलेल्या पुस्तकांचा पुरावा देऊ नये. 
प्रमेय ( प्र१]०७७॥७३) आणि शक्ती (07००) 
यातीळ फरक त्यांनी ध्यानात ठेवावा. तर्क शास्त्रात 
प्रथम निरीक्षण नंतर प्रमेय बनविणे व नंतर शात्रीत 
करून सिद्धांत बनविणे . अ्या तीन श्रेणी आहेत हें 
श्री. बोडके याना सांगण्याची जरूरी आहे असे वाटत 
नाही. 
त्यांच्या मताने हा एक वृथा खटाटोप आहे. मुळात 
क्रवेदालाच ऐतिहासिक दृष्ट्या काही महत्व नाही 
असे त्यांचे मत दिसते. त्यांच्या मताप्रमाणे “ क्रवग्वेदात 
इतर अनेक गोष्टी सिद्ध करण्यास भरपूर पुरावे सांपड- 
तात म्हणून त्या सार्‍या गोष्टी ऐतिहासिक दृष्ट्या सत्य 
आहेत असे मानण्याचा काळ आता मागे पडला 
आहे. ” श्री. बोडके यांनी असे विचित्र सामान्य 
स्वरूपाचे विधान करण्याऐवजी जर आपले म्हणणे 
त्र्ग्वेदातील एखादे उदाहरण घेऊन सिद्ध केळे असते 
टर बेरे झाळे असते. त्रब्वेद इतिहास नसला तरी 
भारतीय इतिहासाचे ते अत्यंत मोलाचे व फार प्राचीन 
साधन आहे असे जगातील सर्व विद्वान मानतात. 
€ इतर साऱया गोष्टी ? संत्रंधी सामान्य विधान करण्या- 
छवजी आजपयत अनेक संश्योधकांनी ज्याच्यावर भिस्त 
ठेवली आहे तो आयच्या दावूबद्दळचा पुरावा ऐति- 
हासिक सत्य नाही असे श्री, बोडके यानी व 
असते तर त्यांच्या म्हणण्याला काही किंमत असती. 
त्रशवेद देवांच्या स्तुतिपर स्‌क्ते असली तरी त्यातून 
इतिहास कसा सापडतो हे प्रस्तुत लेखकाने ' 1900४ 


न, भा. १४ 


अनुक्रमणिका 


७७1118॥0101 11 ॥॥९ 1४४९१७. * या पुस्तकात 
व ' प्राचीन भारतीय इतिहास व क्रग्वेद या जन 
१९५७ नवभारत या लेखात दाखविले आहे. त्याची 
येथे पुनरावृत्ती करण्याची जरूरी नाही. सिंधूसंस्कृतीचे 
उत्खनन करणारे सर जॉन मार्दल व व्हिलटरच नव्हे तर 
व्हिलरच्या लेखाच्या आधारावर 07९0180070 
वादय या पुस्तकाचे लेखक ( ज्यांच्या पुस्तकाने 
श्री. बोडके प्रभावित झाले व ज्याचा उतारा त्यांनी 
आपल्या पुस्तकात उद्‌धृत केला आहे ) स्टुअर्ट पिगटहीं 
क्रखेद हे प्राचीन भारतीय इतिहासाचे अमोळ साधन 
आहे असे मानतात. इतक्रेंच नव्हे तर सर पार्टीमर 
व्हिलरने तर सिंधुसंस्कृती प्राचीन भारतीय इतिहासास 
( क्रखेदास ) जोडली नाही तर ती भारतीय इतिहा- 
साचा सलग भाग होणार नाही असेही नमूद करून 
ठेवळे आहे. आणि. सिंधु संस्कृती क्रर्बेंदातील अंतर्गत 
पुराव्याशी जोडण्याचा त्रोटक प्रयत्नही केला. श्री. 
बोडके यानी उद्धृत केलेल्या पुराव्यावरून व्हीलरच्यां 
पुराव्याचा आधार घेऊन एकदोन क्रञ्चाच्या आधारे 
पिगटनेही सिंधु संस्कृती क्रखेदास जोडण्याचा प्रयत्न 
केला. यावरून श्री. बोडके यांच्या ध्यानात यावयास 
पाहिजे होते की क्र्ेद हे भारतीय प्राचीन इतिहासाचे 
अमोल साधन आहे. व जगातील सर्व विद्वान्‌ तसे 
मानतात. सिंधु संस्कृतीचा नारा आर्यानी केला हे सिद्ध 
करण्यास तर क्रज्चा खेरीज दुसरा पुरावाच नाही. 
शिवाय सिंधू उत्खननात डोळ्याने दिसणाऱ्या गोष्टींचे 
तंतोतंत प्रतिजिंत्र त्रबखेदात“दिसत असल्यामुळे त्याच्या 
छेतिहासिक सत्याबद्दळ संदाय घेण्यास जागाच नाही. 
श्री, बोडके यानी या दोन्ही विषयाचा अभ्यास न 
केल्यामुळे व * त्यांचा छंद वेगळाच असल्यामुळे 
त्याना ह्या गोष्टी कळणे कठीण आणि म्हणून त्यानी 
क्रग्वेदाचे ऐतिहासिक महत्व नाकारून क्रग्वेदावर 

व पर्यायाने भारतीय ज्ञानावैर अजाणता निष्कारण 
प्रहार केळा. इतकेच करून ते थांत्रले नाहीत तर 
क्हग्वेदाच्या आधारे लिहिणारांना त्यानी “किमया? कार 
ठरविले. त्याना कदाचित माहीत नंसेळ की सर जान 
मार्दील, व्हिलर व ते ज्याच्या पुस्तकाने प्रभाबित झाले 

ते पिगटसुद्धा या यादीतून वगळता येत नाहीत. त्यांच्या 
त्रइग्बेदाच्या आधारे लिहिणे हा एक दृथा खटा- 


दृष्टीने य 
केव्हाच मागे पडला, 


टोप आहे. तसे लिहिण्याचा काळ 


१०५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळा 


नवभारत 


भ्री, बोडके यांच्या मते “ तिंधूसंस्कृतीतील लिपी'चा 
बोध करूनं घेण्यात निर्णायक यश आल्यानंतरच निर्णय 
घेण्यास नवीन आघार उपलब्ध होतील ! हे जे श्री 
बोडके यानी मत व्यक्त केले ते चुकीचे आहे व त्यावर 
त्यानी जास्त विचारही केलेला दिसत नाही. सिंधुलिपी 
वाचली गेली म्हणजे सिंधुसंस्कृतीतील लोकांबद्दल जास्त 
माहिती मिळेल हे निःसंशय आहे. परंतु त्यामुळे तेच 
वैदिक आयांचे शत्रू होते ब त्यानाच ठार मारले व 
त्यांची शहरे जाळली ह्या गोष्टी मुद्रांवरून कळण्याची 
शकयता नाही. कारण आर्याच्या स्वाऱ्या आणि 
सिंधुसंस्कृतीचा विनार ही त्यांच्यावर आलेली शेवटची 
आपत्ती होय हे न कळून श्री. बोडके यानी उपलब्ध 
उत्खननातील पुराव्याची करांच्या पुराव्याशी तुलना 
करून काढलेल्या निष्कर्षाना वृथा कमी लेखण्याचा 
प्रयत्न केला आहे. 


सिंधु संस्कृती भारतीय वाढ्य़यीन इतिहासाशी 
जोडली जाण ही भारतीय इतिहासाची फार मोठी 
गरज होती. ती भागविण्यासाठी प्रस्तुत लेखकाने 


१०६ 


अनुक्रमणिका 


पतेप8 लंशं]1890101 11 0९. 13४५7९१ हे 
पुस्तक व नवभारतातीळ १५० पानाचे लिखाण लिहून 
अल्पसा प्रयत्न केला. त्यावर विद्वानांची काय प्रतिक्रिया 
आहे हे “ नवभारत ? मार्च १९६४ मधील 
£ आयांच्या भारतात प्रवेशाची कालगणना ( उत्त- 
राधे ) या लेखात ठद्धृत केलेल्या दिछीच्या हिंदुस्थान 
टाईम्सच्या परीक्षणावरून कळून येईल. या पुस्तकामुळे 
सिंधु संस्कृती भारतीय इतिहासास जोडली गेली असे 


या पत्रांचे मत आहे. तकशा प्रयत्नाची जाणीव कदाचित्‌ 
श्री. बोडके याना नसेल, 


मागील लेखात मी केली तशी प्रखर टौका करणे 
इतिहास संशोधन कार्यात अप्रस्तुत आहे अशी श्री. 
बोडके यानी तक्रार केलढी आहे. ती मला काहीशी 
संमत आहे ब ती बोचक झाली असल्यास त्याबद्दळ मी 
दिलगीर आहे. परंतु दीघ व्यासंग करून लिहिलेल्या 
लेखांची सहज लीलेने हेटाळणी करण्याची प्रवरत्ती थांब- 
विण्यास त्याशिवाय अन्य कोणता मार्ग आहे १ 


- प्र. रा, देशमुख 


3232210000 र डा 
८2 - १ नोरकमणणा्यफयार कोसतिगा२०२थ्यता 


ह 
2. >) क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


पुस्तक परिचय - 


चरित्रामृत 

( ब्रह्मीभूत प. प. शंकरानन्दभारती अथात्‌ म. म. 
श्रीघरशास्त्री पाठक ) लेखक व प्रकाशक विश्वनाथ 
श्रीधर पाठक आयुर्वेदतीर्थ, पेठ ग. नं. ६, धुळे, 
१९६४ ( पाने १२--७--२८६ ) मूल्य ५ रु. 

पूर्वीच्या पुणे येथील डेक्कन कॉलेजमध्ये इ. स. 
१९१७-१९३१ पर्यंत ज्यांनी शास्त्री म्हणून व्याक- 
रण व वेदान्तादि दर्शने यांचे अध्यापन केले व 
ज्यांचे व्याकरण, वेदान्त, धर्मशास्त्र इत्यादींवरील ग्रंथ 
संस्कृताभ्यासकांस सुपरिचित आहेत, ते प्रसिद्ध म. म. 
श्रीधरशास्त्री पाठक किंवा संन्यासाश्रमांतील स्वामी 
शंकरानंदभारती यांचे प्रस्तुत ' चरित्रामृत ' हे चरित्र 
आहे. प्रस्तुत पुस्तकाचे दोन भाग आहेत. पहिल्या 
भागात ५ पर्वे किवा प्रकरणे असून त्यातील पहिल्या 
दोन पर्वात त्यांचे जीवन व त्यातील संस्मरणीय 
प्रसगांचा वृत्तान्त आहे, तिसर्‍या पर्वात त्यांनी 
लिहिलेल्या वाडमयाचा व स्थापलेल्या संस्थांचा 
संक्षिप्त परिचय करून दिला आहे, आणि ४ थ्या 
व ५ व्या पर्वातून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वांतील विविध 
गुणविशेषांचे विवेचन केले आहे. दुसर्‍या भागात 
स्वामींच्या व्यक्तिमत्त्वाने व विद्दत्तने प्रभावित 
झालेल्या म. म. काणे, श्री. खुपेरकरशास्त्री, ह. भ. 
प. सोनोपंत दांडेकर इत्यादि शंभरांवर व्यक्‍तींच्या 
संस्कृत, मराठी, हिंदी या भाषातून दिलेल्या सुमारे 
११५ वर आठवणी व आदरांजली दिलेल्या आंहेत. 

म. म. श्रीधरशास्त्री ह्यानी काशीत ७ वर्षे राहून 
प्राचीन शिक्षणपरंपरेप्रमाणे व्याकरण, न्याय, वेदान्त 
यांचे पांक्त असे अध्ययन केले होते. त्यामुळे त्यांचा 
या शास्त्रातील अधिकार विद्न्मान्य होता. त्यांचे या 
विषयांचे अध्यापन व प्रवचने प्रभावशाली होत 
असत. त्यांचे पातंजलमहाभाष्य व पाणिनिकात्यायन- 
दप्रणीत वातिक यांच्यावरील पं. चित्राव यांच्या 
केलेले शब्दकोश; शुक्‍्लयजुर्वेद- 
कठ, व मुण्डक हदी उपनिषदे, 
ब्रह्मासूत्राणुभाष्य यांवरील त्यांच्या 
[वर त्यांनी दिलेली संस्कृत 


सिद्धान्ततत्त्वबिन्दु, जीव- 


आदि 
सहकार्याने तयार 
संहिता, ईश, केन, 
वल्लभाचारयंकृत ब्र 
संस्कृत टीका$ दायमाग 
व्याख्याने; वैष्कम्येसिद्धि, 


न्मुक्‍्तिविवेक यांचे त्यांनी केलेले मरांठी अंतुवाद; 
विनोबांच्या गीताप्रवचनांचा. संस्कृत  अनुवाद-इत्यादिं 
त्यांचे वाऊमय त्यांच्या विद्वत्तेची व व्यासंगाची साक्ष 
देते. “ 'गीतारहस्यांत आपणास प्राचीनशास्त्रदृष्ट्या 
२६ चुका आढळून आल्या ” असे त्यांनी लो. 
टिळकांना समक्ष सांगितल्याचा आठवणीवजा उल्लेख 
या चरित्रात (पान ४०) आला असून, एकदोन 
तांत्रिक चुकांचा निर्देशही केला आहे. “गीतारहस्या 
तील चुकांचा परामश घेण्याचे व त्याचे सांगोपांग 
परीक्षण करण्याचे, टिळकांच्या मोठेपणानें भारावून 
गेल्यामुळे श्रीघरश्यास्त्र्यांनी टाळले असे दिसते. 
ते प्राचीन संस्कृत विद्येकडें वळले ही गोष्ट 
कदाचित्‌ योगायोगाने घडून आली असावी ,हे दाख- 
विणारी घटना प्रस्तुत चरित्रात सांगितली आहे, 
तिचा उल्लेख करावासा वाटतो. वयाच्या दहाव्या 
वर्षापर्यंत इयत्ता ४ थी पावेतो पूर्वैखानदेशमधील 
पारोळे या जन्मग्रामी शिक्षण झाल्यावर “ इंग्रजी 
शिकण्याच्या उत्कट इच्छेने ते त्यावेळी खान- 
देशात सुप्रसिद्ध असलेले श्री. भय्यासाहेब _मांडे 
मामलेदार यांच्याकडे आश्रयार्थ गेले. परंतु दैववशात्‌ 
रावसाहेब मांडे दिवंगत झाल्यामुळे निरुपायास्तव 
त्यांना इंग्रजी शिक्षणाचा नाद सोडून द्यावा लागला क 
( पान. ८ ), पुढे त्यांनी इंदूर व नंतर काशी येथे 
जाऊन संस्कृत व्याकरण व दशेने यांचे अध्ययन केले. 
जर त्यावेळी इंग्रजी झाळेंतून शिकण्याचा त्यांचा 
मनोदय यशस्वी झाला असता, तर आपल्या कुशाग्र 
बुद्धीने व उदंड व्यासंगशीलतेने त्यांनी इंग्रजी शिक्ष- 
णांतही पारंगत पदवी गाठली असती व काय 
सांगावे, त्यांच्या जीवनाला परंपरागत वळणाहून 
कदाचित्‌ निराळे आधुनिक वळण लागले असते ! 


श्रीधरशास्त्र्यांचे प्राचीन परंपरेप्रमाणे संस्कृत- 
मधील धर्मशास्त्रांचे व दर्षीनांचे अध्ययन झाले होते 
व त्यातील जीवनतत्त्वज्ञानविषयक विचाराशी ते 
पूर्णपणे समरस झाले होते. असे असूनही इतर परं- 
परागत सनातनी पंडिताप्रमाणे ते आधुनिक काला- 
तील सामाजिक जाणीवा व मानव्यभावना यांच्या- 
विषयी पराड्मुख किवा उदासीन नव्हते. उलट, 


१०७ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


ते अत्यंत अभिमुख व जागरूक होते याचे प्रत्यंतर 
* अस्पृश्यतेचा शास्त्रार्थ ' या त्यांच्या ग्रंथावरून दिसून 
येते. हिंदु समाज व धर्म यावरील अस्पृव्यतेचा 
कलंक धुवून काढण्याकरिता बद्धपरिकर झालेले 
म. गांधींसारखे नेते यांना, ' अस्पृश्यतेला शास्त्रात 
आधार नाही ' असे आपल्या ग्रंथद्वारे दांखवून, म. 
म. श्रीधरशास्त्री यांनी. शास्त्रोक्त पाठिबा देण्याचे 
सनातनपंडितांमध्ये विरळाच दिसून. येणारे महान 
धैय दाखविले. ' वचनात्‌ प्रवृत्ति: वचनात्‌ निवृत्ति: ' 
अशी त्यांची प्राचीन धर्मशास्त्रावरील निष्ठा होती. 
पण ही त्यांची निष्टा किती मानव्याभिमुख, व 
डोळस होती हे अस्पृद्यतानिवारण, पतितपरावतंन, 
सकेशा विधवेला पांड्रंगाच्या मूर्तीला स्पर्श कर- 
'ण्याचा हक्‍क इत्यादि वावतीत त्यांनी वेळोवेळी 
व्यक्‍त केलेल्या परिवतेनवादी व प्रगतिशील विचारां- 
वरून स्पष्ट होते. । भं 


म. म. श्रीधरंशास्त्री धर्मशास्त्रे, वेदान्त भादि 
प्राचीन भारतीय संस्कृत वाडमयात इतके घोळले 
होते को आपले जीवन त्या धर्मशञास्त्रातून व दक्षना- 
तून वणिलेल्या धर्मनिष्ठ, ज्ञानी पुरुपाप्रमाणे व्यतीत 
करावे अशी त्यांना तळमळ होती. आरंभी . काशीला 
त्यांनी व्याकरणाचे अध्ययन करून 'व्याकरणाचार्य 
हो पदवी मिळविली. तोपर्यंत त्यांनी वेदान्ताचे 
अध्ययन केले नव्हते. वेदान्ताच्या अध्ययनाकडे 
त्यांना प्रवृत्त करण्यास डॉ. अँनी बेझंट कल्या निमित्त 
झाल्या याचे वर्णन या चरित्रात आलेले 
१४२ ) उद्बोधक आहे. या निमित्ताने एकदा 
वदान्तशास्त्राच्या अध्ययनाकडे वळल्यावर त्यांनी 
तळमळीने व परिश्रमशीलतेने त्यात पारंगतता मिळ- 
विली एवढेच नव्हे तर त्यातील जीवनादर्श 
आपल्या जीवनात वाणवण्याचा प्रयत्न केला. त्या- 
प्रमाणे त्यानी वयाच्या ५५ व्या वर्षी (१९३३ साली) 
वानप्रस्थाश्रमाची व ६३ व्या वर्षी ( १९४१ साली ) 
संन्यासाची दीक्षा घेतली. ' रेवातीरे तप: कर्यात' 
स कान कार क करून बारा वर्षे त्यांनी 
नमदातीरी वास्तव्य केळे व॒ * मरणा >? 
वचनानुसार मयी कीची पुर्ण च च 

डं ह्‌ म्हणून 
( १९४९ सालापासून ) ७१ व्या वर्षी ब्रह्मावर्ताळा 
जाऊन राहिळे व १९६० साली ब्रह्मीमूत होईपर्यंत 


( पान 


ते तेथेच होते. संन्यासदीक्षेनंतरः त्यांच्या परम विर- 
क्‍्तीची खूण अशी की त्यांनी सरकारकडून चालू 
असलेले पेन्शनही घेणे बंद केळे. आपणांस ज्ञानाने 


“जीवन्मुक्‍्ति लाधावी, साक्षात्कार व्हावा अशी त्यांची 


अखेर-अखेरच्या वर्षातील तळमळ होती. व अश्या 
साक्षात्काराचा अनुभव त्यांना एकदा वयाच्या 
६१ व्या वर्षी व दुसऱ्यादा ७० व्या वर्षी आला 
असे या चरित्रग्रंथात नमूद केले आहे. त्यांच्या पाठक- 
घराण्यात संन्यासाश्रम स्वीकारणारे श्रीधरश्यास्री हे 
तिसरे होत. यांचे पंजोबा व. त्या पंजोबांचे पंजोबा 
यांनीही संन्यास घेतला होता. 


म. म. श्रीधरशास्त्री यांच्या जीवनचरित्राचा 
विचार करताना त्यांचेच साधारण समकालीन होऊन 
गेलेले म. म. वासुदेवक्ास्त्री अभ्यंकर व नारायणशास्त्री 
मराठे ऊफ स्वामी केवलानन्द यांच्या जीवनचरि- 
त्रांची आठवण झाल्याक्षिवाय रहात नाही. हे दोघेही 
भारतीय संस्कृतीतील धर्मशास्त्रें व वेदान्तादि दर्शने 
यातून प्रकट होणारा प्राचीन जीवनादर्ह॑ आपापल्या 
जीवनात आत्मसात्‌ करण्याचा प्रयत्न करणारे होते. 
वासुदेवशास्त्री अभ्यंकर गृहत्याग न करता गृहस्था- 
श्रमात राहून शेवटपर्यंत अध्यापन व ग्रन्थरचना 
करीत राहिले. स्वामी केवलानन्दांनी संन्यासाश्रम 
स्वीकारल्यानंतरही आपली कर्मभूमि न सोडता, 
मीमांसाकोश्ासारख्या ग्रंथांचे रचनाकार्य अखेरपर्यंत 
चालू ठेवले. म. म. श्रीधरशास्त्री यांनी सेवानिवृत्ती- 
नंतर १९३१ साली “ सरस्वतीपाठझाळा ' ही संस्था 
काढली, व तिचे कार्यही जोरात चालू केळे. परंतु 
त्यांनी पुढे आपल्या गृहाचा व कर्मभूमीचा त्याग 
करावयाचे ठरविले व अधिकाधिक .विरक्‍त होऊन 
संन्यास घेऊन सवेसंगपरित्यागपूर्वक निवृत्त जीवन 
व्यतीत केले.- भारतीय संस्कृतीतील दोन प्राचीन 
जीबननिष्ठा-अनासक्‍त कर्मयोगी प्रवृत्ति व निःसंग 
मोक्षमार्गी निवृत्ति-यांचे या अलीकडील थोर 
पुरुषांच्या जीवनचरित्रातून जे थोडे द्षन घडते 
त्यामुळे या प्राचीन जीवनादर्शाबद्दद आदर व 
कोतुक वाटल्याशिवाय रहात नाही. 


- वि, म. बेडेकर 


१०८ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाडे 


सार-संकलन 
चिनी बॉम्ब 

“हजार बाँब फुलोत ': जगाच्या दृष्टीनेः योग्य आहे 
त्यापेक्षा अणुबांब तयार करणे आज सोपे व स्वस्त 
झाले आहे. वारा वर्षापूर्वी ब्रिटनला अण्वस्त्रांच्या 
जगात प्रवेश _ करण्यास :२० कोट पौंडस्‌ (अंदाजे 
२६० कोट स्पये) खर्च आला. त्यानंतर अणुबाँववददलची 
गाड्याच माहिती सवंत्र फैलावली असून चीनला 
न तयार करणे व्रिटनपेक्षा नक्कीच सोपे गेले 

अणुवाँव तयार करण्याची पहिली पायरी म्हणजे 
ज्यातून स्फोटक अणु निघू शकतील. अशा द्रव्याचा 
पुरेसा साठा तयार करणे. निसर्गात अशा तर्‍हेचे एकच 
द्रव्य आहे व ते म्हणजे युरेनियम २३५. पण हे द्रव्य 
युरेनियम - २३८ . मध्ये इतके वेमालूमपणे मिसळलेले 
आढळते व ते वेगळे करून शुद्धावस्थेत आणण्यास जी 
रासायनिक यंत्रसामग्री लागते, ती तयार. करण्यास 
वैज्ञानिकदृष्ट्या पुढारलेल्या पाठिचिमात्य राष्ट्रांना- 
सुद्धा सर्वे प्रकारचा ताण सहन करावा लागला. म्हणून 
चीनने या मार्गाने युरेनियम २३५ चा साठा मिळवला 
असेल असे वाटत नाही. संहारकशक्‍तीच्या दृष्टीने 
कमजोर असलेले प्लुटोनियम, नैसर्गिक युरेनियम 
पासून तयार करणे फारच सोपे आहे. नैसगिक 
युरेनियमची एका विवक्षित तर्‍हेची व पाहिजे तेवढी 
मोठी 'पाइल” तयार केली म्हणजे त्यातून प्लुटोनियम 
तयार करता येते. या कृतीकरता लागणारे गणिती व 
तांत्रिक ज्ञान आज सववत्र उपलब्ध आहे. 

जुन्या युरेनियममधून ताजा प्लुटोनियम वेगळा 
करणें ही एक धोकादायक व किरणोत्सर्गी पद्धती आहे. 
परंतु साध्या रासायनिक तंत्राने सुद्धा हे काम करता 
येते. साधारणतः: पाच पेक्षा जास्त व दहा पेव्हा कमी 
किलो ग्रॅम्स प्लुटोनियमची स्फोट करण्यास आवढयकता 
असते. ५० टन नैसगिक युरेनियममधून एवढे प्लुटो- 
नियम काढणे शक्‍य असते. एखाद्या देशास अणुबाँब 
बनविण्याची घाई असल्यास युरेनियमची 'पाइल'- 
वनविण्याच्या भानगडीत न पडता शास्त्रीय संशोधना- 
करता वापरला जाणारा 'रिअँक्टर' या कामी वापरता 
येतो. 

भारताजवळ अक्या तर्‍हेचा * रिअँक्टर ' आहे. 
इझराइलजवळ पण तो आहे. पुरेसे प्रोत्साहन मिळाल्यास 


अणुवाव वनविण्यात थोड्याच दिवसात भारत चीनची 
वरोबरी करू शकेल. अशा तर्‍हेचा बाँम्ब बनविण्यास 
फारसा आर्थिक ताण पडत नांही. खरां ताण पडतो, 
तो हा बाँब फेकण्यास लागणारी यंत्रसामग्री तयार 
करण्यात. पूर्व युरोपमधील अफवावर विश्वास ठेवला 
तर चीनने हा बाँव एखाद्या अण्वस्त्राच्या मनोर्‍याचरून 
उडवंला नसून विमानातून फेकून फोडला असे म्हणावे 


_ लागेल. अद्ययावत पद्धतीची 'गायडेड मिसलीज? ची 


संरक्षण फळी फोडंण्यास चीनजवळ आहेत त्यापेक्षा 
कितोतरी पटीने : चांगली विमाने लागतील हे'मात्र 
नि्विवांद. - भ्र] 
- “दि इकॉनॉमिस्ट' लंडन २४-१०-६४ 
' क्रुश्‍चेव्हच्या पदच्युतीतंतर पंतप्रधान शास्त्री 
परराट्ट्रमंत्री सुवर्णसिंग. यांनी अनेक क्रेमलिनतज्ञांशी 
प्रदीर्घ चर्चा केली. व नंतर भारत व रशिया यांचे.संबंध 
नव्या नेतृत्वाखाली दृढतर होतील अशी आशा व्यक्‍त 
करणारे पत्रक प्रसिद्ध केले. जगाऱ्या स राजधान्यातून 
रक्षियन प्रतिनिधींची सारखीच वागणूक दुं्टीस 
पडली. दिश्लीतही रशियन वकीलाने पंतप्रधानांची 
जेट घेऊन, लेनिनप्रणीत श्यांतता व सहजीवन या 
तत्त्वावर आधारलेले धोरणच नवे नेते पुढे चालवतील 
असे सांगितले. 

परंतु लेनिनच्या तत्त्वप्रणालळीत इस्त्रास्त्रांचा 
पुरवठा मंदगतीने करणे, त्यात कपात करणे किवा 
थांबवणे या गोष्टी बसतच नाहीत असे नाही. या 
गोष्टींचा परिणाम चीनच्या अणुबाँब स्फोटामुळे 
जास्तच भर्यकर होण्याची शक्‍यता आहे. तटस्थततेचे 
धोरण स्वीकारल्यानेतर अद्या तऱ्हेच्या बिकट प्रसंगात 
कदाचित भारत पहिल्यानेच सापडला जाईल. 
चीनची अणझक्‍ती नजीकच्या भविष्यात फार भयंकर 
किवा महत्वाची असणार नाही. परंतु सवे दक्षिण 
आशियावर त्याचा भावनिक परिणाम मात्र पुष्कळच 
झाल्याखेरीज रहाणार नाही. अश्या परिस्थितीत आपली 
संरक्षणफळी मजब्‌त करण्याची भारत नक्कीच 
घडपड करील. तसे करताना त्यास पाश्चिमात्य 
राष्ट्रांवर जास्त जास्तच अवलंबून रहावे लागणार 
आहे. तटस्थतेचे धोरण ही एक राष्ट्रोय हिताची 


१०९ 


अनुक्रमणिका 


घ्याल. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नबभारत 


गोष्ट म्हणन न मानता भारताने त्याचा तत्त्वतः स्वीकार 

केला होता; त्यामुळे नव्या परिस्थितीशी जुळवून 
घेताना त्याची कुचंबणा झाल्याखेरीज रहाणार नाही 
हे मात्र खरे. 


परंतु अशा तर्‍हेची कुचंबणा भारताच्या संरक्षणाच्या 
वाटेत येणार नाही हे कायरो परिषदेतील भारताच्या 
वर्तणुकीवरून सिद्ध होते. तटस्थ राष्ट्रांचा टापू हा 
अणुस्फोटयुक्त टापू असावा या ठरावास पाठिवा 
देताना हिंदीमहासागरटापूचा त्यात खास उत्लेख 
करावा असा आग्रह भारंताने धरला नाही. पाकिस्तान 
सुद्धा सव शेजारी राष्ट्रांच्या राजघान्यातून अमेरिकेच्या 
सातव्या आरमाराच्या हिंदीमहासागरातील परि- 
स्रमणाविरुद्ध निघालेल्या जोरदार आवाजाशी. भार- 
ताचा उडवाउडवीचा दृष्टीकोन विसंवादी होता. 
म्हणूनच लष्करी असमानता नष्ट करण्याकरता 
पाशिमात्य राष्ट्रांनी जर मदत देऊ केली तर भारत 
ती नाकारील हे शक्‍य वाटत नाही. 


भारताची कायरो परिषदेत झालेली निराज्ा 
लक्षात घेता वरील विधानास पुष्टीच मिळते. ही 
परिषद सुरू झाल्या दिवसापासून, चीनला अण्व- 
स्त्रांचा निघ करण्यास प्रदत्त करण्याकरिता एक 
शिष्टमडळ पाठविण्यात यावे अक्ी भारतीय प्रति- 
निघींची खटपट चालली होती. परंतु बहुसंख्य राष्ट्रे 
चीनला नाखूष करण्यास तयार नसल्यामुळे या सचनेस 
पाठिंबा मिळाला नाही. ्ि 


त्यानंतर चीनच्या अण्वांव स्फोटाचे तीनच दिवस 
अगोदर भारताने आपली सूचना संयुक्‍त राष्ट्रसंघाकडे 
नली. अप्वस्त्रांचा प्रचार कसा थांबवता येईल यावहूल 
जनरल असेंन्लीने काही तरी मार्ग काढावा असे 
भारताचे म्हणण. प्रचाराच्या दब्टीने अशा तऱ्हेच्या 
'ठरावास महत्त्व असले तरी नुसत्या पोकळ ठरावाने 
आशियात सत्तासमतोलता प्रस्थापित होईल अशी 
आक्षा करणे व्यर्थ आहे. म्हणनच आपले नैतिक वक्तव्य 
दोन तर्‍हेने मजबूत करण्याची भारताची इच्छा आहे. 
भक तंर आपली संरक्षणक्षमता वाढवणे व दुसरे मोडी. 
चीनच्या सत्तस शह देणाऱ्या कोण थे 
गर्भित अर्थाने ( नहर नीळ ल व) 

कग ड डथणेसुद्धा ) 
न्यता देण्यास तयार होणे. 


११० 


अनुक्रमणिका 


चीनच्या अणुबाँब स्फोटाने भारतात बाँब तयार 
करण्याची मागणी जोरात पुढे येऊ ल।गली आहे. सध्या 
शांततेकरता वापरली जाणारी अणुशक्ती बाँव तयार 
करण्यास वांपरल्यास भारत दीड वर्षात बाँब तयार 
करू शकेल असे म्ह्टले जाते. पण जेव्हा जेव्हा वाँब 
तयार करण्याची गोष्ट निघते तेव्हा तेव्हा दिल्ली 
आपला अप्वस्त्रविरोधे चटकन जाहीर करते. आता 
संरक्षणाला अधिक महत्त्व येणे क्रमप्राप्त आहे व 
त्यामुळे दिल्लीचे मत बदलल्यास नवल नाही. आधीच 
तणातणीच्या अर्थव्यवस्थेस हा नवा ताण कितपत 
सहन होईल ही मात्र विचार करण्यासारखी गोष्ट 
आहे. 
- (दि इकॉनॉमिस्ट' लंडन २४-१०-६४ 
आक्टोबर १९६४ ची रशियन क्रांति 


करचेव्ह कसा पडला 

विरोधकांनी एक गट निर्माण करून क्रुकचेव्हलळा 
पदच्युत केले. परंतु त्याच्या ऱ्हासाचे मुख्य कारण 
म्हणजे, त्याचे परराष्ट्रीय घोरण लष्करी खर्चात 
केपात करण्यास उपयुक्त ठरले नाही हे होय- 
त्यातच अंतर्गग आथिक अडचणीमुळे जीवनो- 
पयोगी वस्तूंच्या उत्पादनाविषयी जनतेला दिलेले 
वचन त्याला पाळता आले नाही. घरची आघाडी 
मजवूत नसल्यामुळे परराष्ट्रथोरणातील महत्त्वाच्या 
आणीबाणीच्या वेळी -चीनक्षी असलेले संवंध तुटून 
आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट चळवळीस तडा जाण्याच्या 
वेळी- तो टिकाव धरू शकला नाही. 


आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सहजीवनाच्या 
धोरणाच्या पुरस्काराचा फायदा, राष्ट्रीय जीवनात 
क्ुकचेव्हळा उठवता आला नाही. १९६१ साली लप्करी 
खच पुन्हा वाढवावा लागला. त्यातच शोतीच्या 
धद्यात नुकसान सोसावे लागल्यामुळे, लोकांचा 
कल्याणकर्ता म्हणून कमविलेले नावही वद्‌दू झाले. 
गेलेली प्रतिष्ठा पुन्हा मिळविण्याकरिता त्याने जनतेला 
नवी वचने देण्याचा सपाटा लावला. गेल्या महिन्याच्या 
दोवटी सरकारी अधिकारी व पक्षनेते यांचे सभेत 
१९६४ सालची पिके चांगली आली असून त्यामुळे 
जनतेची परिस्थिती सुधारेल अशी ग्वाहीही त्याने 
दिली. पण लोकप्रियता परत मिळवण्याची ही संधी 


तोल 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सार-संकळन 


त्यास फार उद्यीरा मिळाली. . लष्करी गोठांतील 
विरोध वाढतच राहिला. संरक्षण सामर्थ्यात व 
धैमसिलीज ' तयार करण्यात पारिचमात्य राष्ट्रे व 
-रश्िया यांचेतील अंतर वाढत असल्याची या गोटास 
चिता लागली होती. 


त्याच्या परराष्ट्रीय धोरणावर दोन्ही बाजूने हल्ले 
होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली होती. काही लोकांना 
त्याच्या धोरणावहृल पहिल्यापासूनच शंका होती. 
परंतु अलीकडे मास्कोतील सहजीवनवाल्या राज- 
धुरिणांनासुद्धा क्रुश्‍्चेव्हचे धोरण पाइचात्यांच्या पथ्या- 
वर पडत आहे असे वाटू लागले होते.. पाइचात्त्यांना 
सहजीवन पाहिजे होते. त्यांची रश्ियाबरोबर दोस्तीचा 
तह॒ करण्याची तयारी नव्ह्ती. उलट सहजीवनाबरोबर 
लष्करी सामर्थ्ये वाढविण्याची खटपटही चालू होती. 
इटालियन कम्युनिस्ट पक्षाचा नेता सिनॉर टोग्लिअनि 
याने “आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत 
चाळली असता चीनच्या मदतीशिवाय तुम्ही ती कशी 
सावरणार?” असा स्पष्ट सवाल केला होता. कदाचित्‌ 
अनेक महत्वाच्या रशियन नेत्यांनापण तसे वाटत 
असण्याची शक्‍यता आहे. निदान मिकोयानला ही 
'काळजी वाटू लागली होती. कारण सहजीवनाचा 
क्रूश्‍चेव्ह इतकाच पुरस्कार करूनही नव्या नेत्यांच्या 
अधिकारग्रहणाची पूर्वे तयारी करण्यास त्याची बरीच 
'मदत झाली असे बोलले जाते. 


१५ डिसेंबरला जागतिक कम्युनिस्ट परिषदेची 
तयारी करण्याकरता बोलावण्यात आलेल्या प्राथमिक 
समेत रश्िया-चीन वाद पुन्हा जोरात डोके वर काढ- 
णार हे तात्कालिक कारणही क्रुश्चेव्हच्या विरोधकांना 
मिळाले. त्याचे दोष दाखवून त्याला वाजूस सारणे 
त्यांना कठीण नव्हते. त्याचा आततायीपणा, बडबड- 
ण्याची सवय, बेजबाबदार वर्तन, आप्तस्वकीयांचे 
बाबतीतील स्वार्थ (विद्षेषतः जावयाच्या कारवाया) ' 
व स्वतःची वैयक्तिक प्रतिष्ठा वाढवून 'क्रुरचेव्ह क्ल्ट' 
निर्माण करण्याची कोशीस ही सर्व हत्यारे त्याचे 
विरुद्ध वापरण्यात आली. 


क्रुरचेव्हचे कर्तृत्व 
निकिता क्रुचेव्ह हा ग्रामीण व नागरी ररि- 


याचा खरा प्रतिनिधी होता. कारण तो. स्वतः 


अर्धा शहरी तर अर्धा खेडूत होता. परंतु. बदलत्या 
युगातील नेता होता हे विदोष :- होय: स्टाली- 
नच्या पंचवीस वर्षांच्या. एकछत्री कारकीर्दी- 
नंतर रक्षियन राज्यकारभाराच्या पद्धतीत आमूलाग्र 
बदल करण्याची गरज त्यास स्पष्ट दिसत होती. परंतु 
मृत हुकूमशहाचा अनुयायी असल्यामुळे व त्याच्याच 
तालमीत तयार झाल्यामुळे स्वतःला पटत असलेल्या 

सुधारणा करण्यास तो तयारही नव्हता व समथंही 

नव्हता. त्याची पावंभूमी लक्षात घेता त्याने. केलेल्या 

एवढ्या सुधारणाच फार झाल्या असे म्हणावेसे वाटते. 

१९५५ साली मेलेंकॉव्हला पदच्युत करताना मोठे 

उद्योगधंदे व लष्करीसामथ्ये वाढविणाऱ्या गटाचा 

कैवारी म्हणून तो सत्तारूढ झाला. अण्वस्त्रांनी फक्त 

भांडवलदार जगाचाच नाझ होईल असेही त्याने 

प्रतिपादले होते. चीन व त्याचे पाठिराखे आज तेच 

बोलत आहेत. व त्यामुळे रशियाचे परराष्ट्रीय व 

अंतर्गत धोरण बरेच कडक होईल असे त्यावेळी सर्वास 

वाटत होते. परंतु वर्षा-दोन वर्षातच त्याने मेलेंकॉव्हचे 

घोरण स्वीकारले-नव्हे-मेलेंकॉव्हलाही ' सुधारणा भु 

“झ्ञांतता? व 'सुवत्ता' यांच्या घोषणात मागे टाकले. 


कुश्चेव्हच्या कारकीर्दीत झालेल्या सर्वच सुधारणांची 
सुरवात त्याने केलेली नाही. तर अनेक वेळा काळाची 
पावले ओळखून त्याने या सुधारणांना अचूक वेळी 
आंपला पाठिबा मोठ्या नाट्यपूर्ण रीतीने देऊन 
श्रेय मात्र मिळविले. याचे उत्कृ ष्ट उदाहरण म्हणजे 
त्याचे विसाव्या काँग्रेसपुढील स्टालीनविरोधी भाषण. 
या भाषणाने स्टालीनवादी कम्युनिस्ट जगाला हादरे 
बसले, पोलंडने आपले स्वातंत्र्य प्रस्थापित करण्यास 
सुरवात केली तर हंगेरीमध्ये वंड झाले. स्टालीननंतर 
गंतागंतीच्या होत चाललेल्या आथिक व्यवहारासाठी 
उद्योगधंद्यांची व्यवस्था व नियोजन यांची पुनरंचना 
करणे आव्यक होते. रक्षियन शेतीला भूतकाळातून 
भविष्यात खेचणे जरूर होते. रशियन जनतेच्या 
अनेक वर्षांच्या खडतर परिश्रमांचे चीज होण्यासाठी 
या गोष्टी करणे अपरिहार्य होते. जनता आता. उतावीळ 
होऊ लागली होती. पण दरक नुसत्या 
भाकरीवर जगत नाही. काँसेंद्रशन कॅम्पस्‌मधून 
सुटलेले अनेक ;राजबंदी व नव्यात सुशिक्षित झालेली 
स्टालीनचे पोलादी चिलखत असह्य 


१११ 


अनुक्रमणिका 


तरूण पिढी यांना स्टा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


झांले होते. नागमोडी वळणें घेत, काही वेळा भूंत- 
काळाशी ताटातूट करण्याचा प्रयत्न कंरीतही क्रुरचेव्हेने 
रशियास सुधारणांच्या मार्गावर आणून सोडले. 


.. परराष्ट्रीय धोरणातसुद्धा त्याने. आपली सुरवातीची 
भूमिका . सोडून. दिली-..१९५७ साली. स्पुटनिकच्या.. 


प्रक्षेपणाने. ;:रशियाजवळ अणप्वस्त्रांच्या क्षेपणास 
लागणारी सवे यंत्रसामुग्री आहे हे सिद्ध केले. त्याचाही 
कम्युनिस्ट जगाच्या दुफळीवर परिणाम झाल्याखेरीज 
राहिला नाही: या सर्वनाज्ी इस्त्रांच्या - छत्राखाली 
जागतिक क्रांतिकारी - चळवळी चालवाव्यात . असे 
क्ूशचेव्हचे मत - नव्हते. उलट अशा: तऱ्हेची . शस्त्रे: 
बाळगणार्‍या दुसर्‍या सत्तेशी-अमेरिकेशी- आयझून- 
ओव्हर, केनडी, जॉन्सन यांचेशी समझोत्याचेच 
धोरण स्वीकारणे त्यास योग्य वाटत होते. वैयक्तिक 
मुत्सहेगिरीवर' थोडासा हूदय -हेलावणारा.. विश्‍वास 
ठेवून नवागताच्या हिरीरीने, क्वचित. प्रसंगी मागस- 
राष्ट्रातील क्रांतिकारक शक्‍तींना मुरड घालूनसुद्धा 
त्याने वाशिग्टनशी आपले संबंध सुधारण्याचा आटोकाट 
प्रयत्न केला. त्यामुळे चीनशो संबंध विघडू लागले. 
कारण अमेरिका म्हणजे चीनचा पहिल्यानंबरचा 
वैरी व आफिरका व आंलिया ही मुख्य युद्धभूमी. 
ही दोन बलाढ्य कम्युनिस्ट राष्ट्रे एकमेकास शिवी- 
गाळ करू लागताच जागतिक कम्युनिस्ट चळवळीचा 
पायाच हादरला गेला. । 


"या सर्व गोष्टींमुळे त्रुदचेव्हच्या कारकीर्दीतील 
रशियाचे धोरण फारसे सुसंगत नाही. १९६२ सालचे 
क्युबा प्रकरण अघटित वाटते. अन्तर्गत धोरणात चका 
व त्यांची दुरुस्ती वारंवार सापडते. औद्योगिक 
व्यवस्थापनेंत पहिल्याने स्थानिक पुढाकारांस उत्तेजन 
मिळालें; तर काहीं काळोने केन्द्रीय निर्बघास प्राधान्य 
मिळाले. नियोजनात थोडीफार ढवळांढवळ झाली 
पण त्यात मूलभूत फरक केला गेलां नाही. शेतींचा 
प्रश्‍न सोडवण्यात मक्‍याचे पीक काढण्यासारखी 
चटेकन होणारी गोष्ट किंवा पडिक जमिनीची लागवड 
करण्यासारखी कष्टदायक पद्धत यांचा त्याने अवळेव 
केले. पणे त्यांमुळे रशियन होती सुधारली नोही. 
लेखकांचे बांबतीतही स्पष्ट, स्वतंत्र लिहा असा आदेश 
देऊन पुन्हा गप्पे करण्याचे वारंवार निघणारे हक्‌ 


१११५ 


अनुक्रमणिका 


क्ुकचेव्ह्च्या सांस्कृतिक ' वावतीतील' धरसोडीच्या 


धोरणाचे द्योतक होत. 

या सर्वातून क्रुश्‍चेव्ह वाट काढण्याचा प्रयत्न करीत. 
होता. सुसंस्कृत तरुण पिढीला त्याची वागणूक 
अडाणीपणाची किंवा त्याचा तिंरसटपणा अप्रगल्भ 
वाटत असेल. परंतु वदलत्या राजवटीचा प्रतिनिधी 
म्हणून त्याचे सर्वत्र स्वागत झाले. त्याचे धोरण 
लोकप्रिय असल्यामुळे त्याचे स्टाटीनवादी विरोधकही 
त्याचेवर उघड हल्ला करू शकले नाहीत. शेवटची 
वेळ सोडल्यास प्रत्येक वेळी शिशाच्या बाहुल्याप्रमाणे 
कसाही फेकला तरी तो ताठ उभा राहु शकत होता. 
नव्या नेत्यांची परीक्षा 

क्ुकचेव्हळा एका गटाने पदच्युत केळे. पक्षाचे 
सरचिटणीसपद लिओनिड ब्रेझिनेव्ह यांचेकडे आले 
आहे. कुदचेव्हप्रमाणेच ब्रेझिनेव्ह युक्रेनमधील पक्ष- 
संघटनेतून वर चढला आहे. १५ जुळेला ओपचारिक 
असलेली राष्ट्रप्रमुखाची जागा मिकोयानकडे जाऊन 
कुर्चेव्हचा वारस म्हणून व्रेझिनेव्ह पुन्हा चिटणीसमंड- 
ळात दाखल झाला. खरोखरच प्रकृति बिघडल्यामुळे 
जर क्रृचेव्हला सेवानिवृत्त व्हावे लागले असते तर 
ब्रेझिनेव्ह किवा कोसिजीन_ या दोहोंपैकी एकासच 
त्याची जागा मिळाली असती. दोघांच्यातील चरस 
संपली नाही. परंतु पुढील प्ररन मात्र दोघांनाही 
टोलवता येणार नाहीत. 
रॅकेट की रेफ्रिजरेटर 


देशाच्या आथिक प्रश्‍नावर लवकरच निर्णय 
ध्यावा लागेल. स्थानिक व्यवस्थापकांना किती स्वातंत्र्य 
द्यावयाचे हा वाद चालूच रहाणार. परंतु आथिक 
विकासात कोणत्या गोष्टींना प्रामुख्य द्यावयाचे हे 
निश्‍चित . करावे लागेल. लहान उद्योगधंद्यातील तज्ञ 
कोसिजीन, जर त्रुदचेव्हने दिलेळे जीवनोपयोगी वस्तू 
पुरवण्याचे वचन पाळणार असला, तर मोठ्या 
उद्योगधंद्यांना व लष्करी सामुग्रीच्या उत्पादनाला 
आळा घातला जाईल व पूर्व पश्‍चिम संबंध. पूर्वीसारखे 
सुधारणेच्या मार्गावर रहातील. असे झाले तरच 
रक्षियाचे सध्याचे परराःट्रीय धोरण चाळू आहे हे 
सिद्ध होईल. नक्की धोरण कायं ठेवावयाचे याचा 
निर्णय मात्र नव्या नेत्यांना नजीकच्या काळातच 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सार-संकलन 


घ्यावा लागेल. संध्या. चांलू असलेल्या संप्त॑ वार्षिक 
योजनेचा काळ ' संपत आला आहे. नव्या ' योजनेचा 
आराखडा सादर करण्याकरता १९६५ साली पक्ष 
परिषद बोलवावी लागेल. 

या बाबतीत धोरण बदलले की काय हे ठरवणे 
कठीण आहे. काही महिन्यापूर्वी स्लोझेन्त्सिन या 
ख्यातनाम रशियन लेखकाने रशियातील जीवनाच्या 
घृणास्पद बाजूचे वर्णन मोकळेपणाने केले होते. परंतु 
इव्हतुशेंकोसारखे तरुण कवी मात्र वरीचशी संरक्षणा- 
त्मक भूमिका घेताना दिसतात. 

थोड्याच दिवसापूर्वी क्रुकचेव्हचा वारस म्हणून 
गणला जाणारा कोझलाव्ह सांस्कृत कबाबतीत 
सनातनी होता हे सवेश्रुत आहे. पण गेल्यावर्षी मेंदूत 
रक्‍तस्राव झाल्यामळे तो बाजूस पडला. नंतर त्याचे 
काय झाले ते समजलेच नाही. नवे पुढारी सांस्कृतिक 
वावतीत काय धोरण ठेवतात ते अजून दिसावयाचे 
आहे. परंतु जनतेच्या मताची दखल त्याना घ्यावी 
लागेल व मानसिक स्वातंत्र्याकडे आगेकूच करावी 
लागेल असे भविष्य बिनधोक वर्तवण्यात चूक होणार 
ताही. आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍न मात्र जास्त गुंतागुंतीचे 
आहेत. * 
सहजीवन कोणत्या प्रकारचे 

. ब्रेझिनेव्हसुद्धा सर्व रशियन नेते सहजीवनाचे धोरणं 

कायम राहींल असा दिलासा पाठिचिमात्य राष्ट्रांना 
देत आहेत. पेकिगश्ी दुरावलेले संबंध पुन्हा जोडणे 
हेही या नव्या नेत्यांचे उदिष्ट आहे. पाहिचिमात्यांचे 
बरोबर सहजीवन व चीनक्ली सलोखा या दोन्ही गोष्टी 
कश्या साधणार हे स्पष्ट करावे लागेल. संयुक्‍त राष्ट्र 
संघात सामील झाल्यास व इतर बलाढ्य राष्ट्रांच्या 
तोडीचा म्हणून गणला गेल्यास चीन आपले धोरण 
मवाळ करील या युक्‍्तिवादावर तर ते विसंबून 
रहाणार नाहीत ना? 

क्रूकचेव्हवर एककल्ली .सवलती देण्याबद्दल ठपका 
ठेवण्यात आला होता. यापुढील रक्षियाचे घोरण 
दूरवर मिळणार्‍या फायद्यावर केन्द्रित न होता 
तात्कालिक देवाणघेवाणीवर आधारले जाण्याची 
शक्‍यता आहे. प्रत्यक्षात रशियाचे जर्मनीविषयीचे 
घोरण कडक होईल व अनेक राष्ट्रीय लष्करीशक्तींच्या 
संघटनेस होणारा विरोधही तीव्र होईल. अनेक देशा- 


नभा, १५ 


अनुक्रमणिका 


तील ल॑ष्करानेःवनेविलेल्या*फोजा' अप्वस्त्रांचा"प्रसार 
करण्यास “उपयुक्‍त पडतील असा दावा'करून चीनने, 
पहिलो अंणुवाँबस्फोट केल्यांमळे विकट झालेल्या 
परिस्थितीत निःशस्त्रीकरणाची बोलणी रशियाला 
लटकत ठेवता येतील. ('या आठवड्यात रशियन 
राज्यक्रांतीच्या निमित्ताने केल्या जाणार्‍या घोषणात 
अणुबाँवस्फोट बंद करण्याच्या घोषणेचा नाम- 
निदेश नाही हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. ) पण 
इंडोचायनासारख्या वादग्रस्तप्रदेशात आपले परस्पर- 
विरोधी धोरण पुढे रेटणे. मास्कोळा जड जाईल. 
कारण येथील हालचाली नुसत्या पेकिंगवर अवलंबून 
न रहाता वाशिग्टनवरही अवलंबून रहातील. 


पेकिंगबरोबर समझोता 
जागतिक .कम्युनिस्ट ' पक्ष प्रतिनिधींची परिषद 
क्रुचेव्हवरोवरच बाद झाली; परंतु मास्को व पेकिंग 
मतभेद मात्र तसे झालेले नाहीत. कदाचित पेकिगशी 
असलेले मतमेद जास्त सौम्य शब्दात मांडून दोघांची 
दोस्ती तुटणार नाही अशी खवरदारी नवे नेते घेतील. 
(द. गॉलच्या विरोधामुळे नाटो मोडला नाही-तक्ा 
तर्‍हेचे संबंध दोन्ही राष्ट्रात निर्माण होतील.) ही 
कामगिरी फार कठीण आहे. त्यासाठी पूवे युरोपियन 
राष्ट्रांच्या पाठिंब्यावर अवलंवून रहाता येणार नाही. 
इतर कम्युनिस्ट पक्षांनी मास्कोच्या धोरणाची 'री 
ओढण्याचा काळ कधीच संपला आहे. रश्षियन-पेकिग 
समझोत्यासाठी आपला वळी देण्यास युरोपियन 
कम्यनिस्ट पक्ष तयार नाहीत. व जागतिक कम्युनिस्ट 
चळवळ म्हणजे मॉस्कोचे हुकूम पाळणारे एकजिनसी, 
क्रिस्तवद्ध लष्करही नाही. 
भवितव्य वर्तविणे कठीण 
या अस्थिर काळात भविष्य वर्तवणे फार कठीण 
आहे. नवी सत्तास्पर्धा रशियाचे धोरण क्रूचेव्हच्या 
घोरणापेक्षा जास्त नागमोडी करील. नवा गट फार 
काळ सत्ताधिष्ठित राहील याचीही खात्री नाही- 
ब्रेझिनेव्ह क्रुरचेव्हच्या तालमीत वाढला आहे. प्रमुख 
नायकाच्या भूमिकेत तो कसा वागंल ? कोसिजीनला 
पक्षसंघटनेचा व राज्यकारमाराचा जास्त अनुभव 
असला तरी त्याचे व्यक्तिमत्त्व प्रभावी वाटत नाही. 
वारस बनण्याची पात्रता असलेल्या पॉडगोर्नीचे काय? 


११३ 


उड, 
चड र र टश 


-करखगघशचिघनसञ” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


क्रुशकेव्हवरीछ!हल्याःक्रा 7'मुख्यताग्रक्र र सुसत्तान्हकिवी' 
त्याच्या 7 अंतर्गत धोरणाकरः5टीकारन्नः सोडणाऱ्या: 
डिविट्टी पॉलिनंस्कॉ' यांचे) काय? याः :'सवे प्रथम 
श्रेणीतील पुढाऱ्यांच्या वयोमानाकडे: !पहाता :नेव्या' 
पिढीतील. नेते अजून पुढे यावयाचे आहेतः असे वाटते. 
हा संक्रमणकाळ मोठा मनोरंजक आहे हे मात्र निश्‍चित. 
- “दि इकॉनॉमिस्ट, लंडन २४-१०-६४ 
कम्युनिस्टांचा मास्कोवर मोचो . 
क्रूश्‍चेव्हला ज्या पद्धतीने गुंडाळण्यात आले त्यात: 
कम्युनिस्ट जगाला स्टालीनवादाचा' प्रतिध्वनि. ऐकू 
आला असल्यास नवल नाही. परंतु क्रेमलीनच्या. अंतस्थ 
व्यवहाराबद्दल इतर कम्युनिस्ट जगाने एवढा भयंकर 
असंतोष व कुतूहल दाखवावे याबद्दल खुद्द स्टालीनला- 
सुद्धा विषाद वाटला असता. त्यांतंच ज्यावेळी मॉस्कोची' 
आपल्या अंकित राष्ट्रावरील पकड ढिली पडतं आहे 
त्याचवेळी मौस्कोचे कम्युनिस्ट जगात अनन्यसाधारण 
स्थान असल्यामुळे तेथील पक्षाच्या अंतंगत कारभांराची 
माहिती आपणास मिळावी असा युरोपियन कम्यनिस्ट 
यक्ष दावा करींत न्राठ्रेत. पर्त ए्का रांष्टाच्या 
कम्युनिस्ट पब्हास्ह दूसर्‍या राष्ट्रातील याग्युनिंच्ट 
पक्षाच्या कारमाराविषयी. चौकशी करण्याचा हक्‍क 
असावा असे मात्र कोणीही प्रतिपादित नाही. 


क्रुकचेव्ह ज्या ठिकाणी गोमुल्काळा अनेक वेळा 
भेटला होता त्याच ठिकाणी ब्रेझिनेव्ह व कोसिजीन 
त्यास जाऊन नुकतेच भेटले. या भेटीनंतर काही दिव- 
सांनी ही भेट होऊन 'त्यांचेत संपूर्ण मतैक्य' असल्याचे 
जाहीर करण्यात आले. परंतु क्रुश्‍चेव्हच्या पदच्युती- 
विपयीचे सोव्हिएट निवेदन मानण्यास व त्यास संमति 
देण्यास इतर पूर्वे युरोपियन कम्युनिस्ट राष्ट्रांच्या 
मानाने (रुमानिया सोडून) पोलंडने बराच. काळ 
लावला असे दिसते. मोंगोलिअन पंतप्रधान त्सेडेनबाळ 
यांच्या सत्कारप्रसंगी केलेल्या भाषणात . क्ूचेव्हची 
पदच्युति ही 'पक्षान्तर्गत लोकशाही व लेनिनिस्ट तत्त्व- 
ज्ञान' यांना धरून आहे असे गोमुल्काने जाहीर केले. 
अंकित राष्ट्रांपैकी बल्गेरियाने क्रुश्चेव्हचा गौरव करणे 
टाळले. पूर्वे जर्मनी, झेकोस्लाव्हेकिया व हंगेरी येथील 
पक्षांनी थोड्याशा साशंक मनानेच सोव्हिएट कार- 
वाईस संमति दर्शविली. पू्वजमनीत ' रणियन पक्षास 


कुझचेंन्हविर्द्र !क्रारत्राई करवी !ल्याली"धाचाच अर्ध 
कुर्चेवर्हः त्याचेव्रर.5सोपविण्परात :आलेली- कामगिरीः 
करण्यास : असमर्थ * होता :असा' आहे ' अश्या अर्थाचा 
ठराव पोलाइटव्युरोने केला. झेक पक्षाने क्रुचेव्हला 
काढून टाकले याची नुसतीच दखळ घेतली . असे नमूद 
केले. तर. हंगेरियन पंक्षाने: “हाती आलेल्या... वातमी- 
वरून असे. समजते. की, प्रकृतिस्वास्थ्य विघडल्या- 
मुळे व.वय झाल्यामुळे कॉ. क्रुव्चेव्हळा आपले काम 
करणे जंड जात आहे असें समजते. ' एवढेच पत्रक 
काढले. त्याचे हातून चुका झाल्याचे कवूल करून 
त्याच्या मागील कतंच्त्वा वद्देळ गौरवाचे उद्गार या 
पक्षाने काढले आहेत. 
अशा तऱ्हेचे प्रतिध्वनी गोमुल्काशी झालेल्या. मेटी- 
सारख्या अनेक भेटींची'जरूरी दर्भवितात. सर्वच पूव 
युरोपियन राष्ट्रांना खाजगीरित्या खुलासा पाठविला 
आहे. यो आठवड्यात होणार्‍या रक्नियन राज्यक्रांतीच्या 
वाढदिवसप्रसंगी जर हे 'पुढारी हजर राहिले. तर 
या प्रश्‍नावर साधकबाधक चर्चा होईल हे निठिचित- 
पूर्वे युरोपच्या बाहेरील कम्युनिस्ट पक्ष मात्र 
मॉस्कोस जाऊन प्रत्यक्ष काय घडले ते जाणून घ्याव- 
खार उत्सुक आहेत. परान्स, इटली, भारत, आरिट्या, 
पश्चिम जर्मनी व, डेन्माक॑ या पक्षांचे प्रतिनिधी 
मांस्कोत पोचले आहेत. फरंच व इटालियन प्रतिनिधींनी 
आपणाला मभेटलेच पाहिजे असा आग्रह धरल्यामुळे 
ते मॉस्कोचे नावडते. पाहुणे ठरल्यास नवल नाही. 
क्ृचेव्हच्या हाकलपट्टीने निर्माण झालेल्या विरोधी 
लोकमतामुळे फ्रेंच व इटालियन पक्षाचे नुकसान 
होणार आहे. यापूर्वी क्रेमलिनमध्ये होणाऱ्या वदला 
बहल फरच पक्ष उदास असे. पण या वेळेस पक्षाच्या 
मध्यवर्ती समितीने 'झालेल्या प्रकाराचा संपुर्ण खुलासा 
व माहिती ' मागितली असून * सोव्हिएट सेंद्रल 
कमिटीने हा निर्णय घेण्यात कोणत्या पद्धतीचा अवलंब 
केला' याबद्दल विचारणा केली आहे. स्टालीनच्या 
कारकौर्दीत फरेंच पक्षास फरान्समध्ये एकलेपणा 
भोगावा लागला होता. त्यातून तो पक्ष नुकताच बाहेर 
पडू लागला आहे. अश्या परिस्थितीत कोठलीही धडपड 
न करता हातचे घालवण्यास फरेंच पक्ष तयार. नाही. 
इटालियन पक्षाने प्रसिद्ध केलेळे पत्रक. पण स्पष्ट 
आहे. रक्षियन बदलाचे संपूर्ण आकलन होण्याकरता 


११४ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सार-संकलन 


आणखी माहितीची मागणी त्यात आहे. सोव्हिएट 


पक्षाच्या “ डिस्टालिनायज्ञेशन ' कार्यक्रमात झालेला _ 


खोळंबा फक्त क्रुरचेव्हच्या चुकामुळे व दोषामुळे काला 
हे म्हणणे वरोवर नाही असेही त्यात म्हटले आहे. 
आपल्या खाजगी गोष्टीवर इतकी . स्पष्ट. टीका . कर: 


णाऱ्या इटालियन प्रतिनिधींना मुलांखत देताना नव्या : 


. नेत्यांना आपल्या 'आ्रातमावाची शिकस्त करावी लागेल. 
'क्रेमलिनला इतका कडक विरोध करण्यास इटालियन 
पक्ष तयार झाला याचाच अर्थ रशियात झालेल्या 
घडामोडींमुळे इंटालीतील त्यांच्या चालत्या गाड्यात 


खिळा घातला जाईल अशी फार मोठी भीती उत्पन्न | 


'झाली आहे असे वाटते. :- र 


इटालियन पक्षास मतदारांना खूष करावे लागते; 
त्यांच्या राजकीय व कामगार चळवळीतील विरोघ- 
कांनी क्रुश्‍्चेव्हच्या पदच्युतीचा भरपूर फायदा घेण्यास 
सुरवात 'केली आहे. नव्या रशियन नेत्यांनी नुकत्याच 
झालेल्या घटनांसंबंधी योग्य खुलासा दिला नाही तर 
२२ नोहेंबर रोजी होणाऱया स्थानिक निवडणुकीवर 
परिणामे झाल्याखेरीज रहाणार नाही अशी पक्षास 
साधार भीती वाटत आहे. 

नव्या सोव्हिएट सत्तेस पाठिंबा देण्यात उडालेल्या 
खळबळीमुळे चीनचा प्रश्‍न थोडासा मागे पडला आहे 
असे दिसते. रशियाने सघ्या चीनवर उघडउघड हल्ला 


करण्याचे सोडून दिले असले तरी ते चीनशी असलेल्या 


११५ 


मतभेदावददलळ मूग गिळून स्वस्थ आहेत. माऊ-त्से 
तुंगच्या ' हादिक शुभेच्छा ' वद्दल अजून काहीही प्रति 
'क्रिंया व्यॅक्‍त करण्यात आलेली / नाही. “ कुर्चेव्हची 
पदच्युति एक चांगली घटना आहे या चाऊ-एन-लायं. 
च्या >भाष्याशिवाय, चीनची प्रतिक्रिया पण समजलेली: 
नांही. 'कुक्चेव्हचा' ऱ्हास म्हणजे त्याच्या धोरणाचा; 
ऱ्हास नव्हे' या अल्वानियाच्या इषाऱ्यास चाऊ-एन- 
लायचा पाठिंबा मिळण्याची शक्‍यता आहे. रशियानेः 
सवलती देऊ केल्यामुळे पेकिंग व मॉस्कोत समझोता... 
होण्याची शक्‍यता आहेः हे युगोस्लांव्हियाचे म्हणणे, 
कितपत खरे आहे हे अजमावणे कठीण आहे. ' 

१५ डिसेंबरची मॉस्कोतील बैठक रद्द होईल कीं 
काय हे अजून स्पष्ट नाही. कदाचित ही बैठक होईलही- 
परंतु त्यात चीनशी समझोता कसा करावा यावरच, 
चर्चा होण्याची शक्‍यता. जास्त आहें. (गोमुल्काच्या' 
भाषणात यावरच भर होता.) इझवेस्ताच्या पहिल्या 
पानावरील ,संपादकीयात आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट 
चळवळीत व पक्षात एकजूट असावी असे प्रतिपादले 
असून चीनी किवा इतर कोणत्याही फुटीर पक्षावर 
ताशेरे झाडलेले. नाहीत. चीनला सर्वे वाटा मोकळया 
करून देण्याऐवजी थोड्याफार सवलती देऊन कम्युनिस्ट 
जगास व चळवळीस गेलेले तडे सांघता आले तर बरे 
असे नव्या रशियन नेत्यांना वाटत असेल, 


- दि इकॉनॉमिस्ट ३१-१०-६४ 


स 
क का 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


छि 
ग 
( 
र 
4 
। 
र 
ि 
शः 
प 
षा 
र 
1 
श 
; 
९ 
टि 


212) (स 


प्न कळलच 

र 0 

बोद्धाग न. अलिम भप 

भः गमाथंसंग्रहः ग 

ग | र? 

र; | . श. 

पाली १ संस्कृत | _ [मूल्य रु २० ग 

शय - शी 

शी - संपादक : डॉ. पी. पळू. वैद्य एम. ए., डी. लिंटू, ( पॅरिस ) 

१५ दह 

र; अखिल भारतीय कीर्तीचे पंडित श्री, वैद्य यांनी पाळी व संस्कृत अशा ः 

शी समग्र बौद्ध साहित्याचे मंथ्रन करून बुद्धचरित्रासंबंधी ब बुद्धाचे उपदेद्षापर 
9" 


ह” संदर्भ यांत ग्रथित केळे आहेत. या ग्रंथाच्या परिशीलनानें बौद्ध धर्मीचें बा धा 
9 हीनयान ब महायान या दोन्ही बौद्ध संप्रदायांचें सर्वागीण दद्दीन होईल. विद्वान १ 


१ व विद्यार्थी या दोघांना संग्राह्य असा हा संद ग्रंथ आहे. मूळ पाठी ब मूळ .; 
१)! 


न संस्कृत अशा बुद्धोक्तींचा हा संग्रह आहे. शा 

रः ती 
8 शा 
१; याचा मराठी अनुवाद. महाराष्ट्र राज्य, साहित्य व संस्कृति मंडळ लवकरच प 
॥ प्रसिद्ध करणार आहे. | व 
त ती 
तः बुद्धवंस, चरियापिटक, निदानकथा, ललितविस्तर, सुत्तनिपात, महावग्ग, 
न 


1; 
५ ८4 शं 
1 चुल्लवग्ग, समंगळविलासिनी, महापरिनिव्बाण, समन्तपासादिका, दीघनिकाय, 9 
भर संयुत्तनिकाय, अंगुत्तरनिकाय, मज्झिमनिकाय, विसुद्धमग्ग, बोधिचयोबतार, श 
प; मिलिन्दपञ्ह, थेरगाथा, थेरीगाथा, मध्यमकशास्त्र, शालिस्तंबसूत्र, समाधिराजसूत्र, १४ 


७ लक्कावतारसूत्र, सद्धर्मपुण्डरीक या ग्रंथांतील बुद्ध चरित्र, भिक्षुभिक्षुणीशिक्षण, धर्म, । १ 
» कीर्णक ब संगीति अश्या पांच विषयावरील संदभ यांत घेते आहेत. शी 
। र ॥ 
1... १ 
शर मिळण्याचे ठिकाण-- १0 
ग प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाहे (सातारा ) *) 
ळं ऱ्य , 


मय यतम यमय स सल्ट 


संगणकीकृत 


॥श्री॥ 


दि बहन्महाराष्ट शुगर सिंडिकेट 


र 
म 
भै 
ठिमिटेड, पुर्णे- २ र 
म्हणोनि सद्‌भाव जीवगत । बाहेरि दिसती फांकत ।॥ 
क 
1 
भै 
शं 


र 


स्फटिक गृहींचे डोलत । दीप जेसे ॥ - श्री ज्ञानेश्वरी 


चंद्रशेखर गोविद आयारे यांनीं स्थापिळेल्या व अहर्निश कष्ट करून 
वाढविलेल्या या साखर कारखान्याची सतत वाढ होण्यासाठीं 
संचालक मंडळ सदेव प्रयत्न करीत आहे. 
स्पिस्टिच्या नर्शीच मोठ्या माग्रिनररांच्या इरेक्हानच्या कानास सुरवात 
झाली असून, डिसेंबरमध्ये वाढत्या उत्पादनास सुरवात होइल 
क स्पिरिटचे वार्षिक उत्पादन वारा लाख गरलन 
पर्यंत होईल. 


७२५६&$ कर कक २9७२९ 


येत्या हंगामाचे साखरेच्या उत्पादनास नोव्हेंबर मध्ये खुरुवात हाई 
आमचे ठेवीदार, भागीदार व हितचिंतक यांना ही 
दिवाळी व नूतन वषे सुखसम्द्धीचे व भरभराटांचे जावा. 
:८- संचालक मंडळ "क 


क 

ग 

ल. क 

1 

क 

र 

क 

श्री. दो. ल. लिमये, वी. एस्‌सी,, एट्एल्‌. वी., वर्भल व 

अध्यक्ष र 

:. श्री.ग.ह्‌ सबनीस ः 

::: श्री. श्री. र. केसकर, अँडव्होकेट ४ 
:! - रै 

श्री. रा. मा. देशमुख, एम्‌. ए. | श्री. ज. चं. आगा 2 

एढएल॒, बी., वार, जी. ल, ना पी, | ' श्री गो.न. जोशी, बी, एससी, £ 

1 

भः 

. 

मुड 


श्री. भ. ग. भाढुठे, 
बी, एस्‌, सी. एलएल. बी, वकील 


! ! ,म्ह. केळकर बी. कॉम, 1] 
श्री. वि, कृ. साठे, बी. ए. (टिळक) ॥. व | एफ. सी. ए 
माजी पुरवठा मंत्री, ( सुंबरई राज्य ) - तिपाटिंग मॅनेजर 
श्री. गो. श्री. वाळिवे, बी कॉम., ऑफिरिएटिंग मंनेजर, 


लन््ऱ्् 


व्र ००६ त्ये ऱकत ण्य ऱ्य 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


1] की क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


[२९शत, ४०. 8, 5177 


तफ दिवाळी अमीट व्वितन 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


